नवभारत 


या अंकात - 


भारतीय काव्यशास्त्र 
क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र 
परोहितबगेवचंस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास 


वस्तूचे वजन जेव्हा पळून जाते तेव्हा ! ! 
ठोकशाही आणि “ गरीबी हटावो * 
अमरशेख यांच्या कवितेचे ' ध्रपद 


पुस्तक परामशे 


1 च 
वप २९५ 
अंक पहिला 
वच 
आक्टांबर ७१ 
रु. १-२५५ 
कजाग हऑऑशावडससज जळ यात ह 


अमृतमहोत्सवी /5)- 
क वर्ष 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
प राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि. ४ रळवअय 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका मराठीच स: महार 
[अनुक्रमणिका | राज्य मरा का 


नवभारत-दिवाळी अंक १९७९ 


"९५८२८७ २८% २८0२८०५ ९.% १८०५ ३५५५८७ २054 
शाप (४09॥171.10॥17॥'85 
ऱिरि0॥ 


कि 
त. 


& ५४९011 561'१1065 
( २०ताट(01 & 52शाटा€5 ) 
?०॥., ॥.(0., 


38100 3॥4%॥ , 
117, ()॥९6७॥'5 [(२०त, 
30१018890४ -। 


टि 


वि डो लद (! 
708: 242817 011: (1191110 
290410 


१८५७२१ ४८२८ ५७२९ ५७२ ५८-५८ ४८२७ ५८-९९ ५६२९ ५८२ ४८2७ ४५-४० २४९५७३ ५८-४९ ५८६ 


कसकसा 


डर 
(५८२ 


९५6 शै ४७२५९ 99३८ 902९५८) ८५६२-५८२५ ५८२८५८२ 


अनुक्रमणिका ] मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
खं 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
र्य 
७7 सव्धेळ, 

6 नवभारत (7 
ष्ट ७५" ३१९ 
न्य अमृतमहोत्सवी >७ 
“र 


शट 


प 
*र _ एतत. - 


अ. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


कज _ 
स नोव ऑक्टोबर 
पंचविसावे 
अंक पहिला १९७१ 
( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
प्रा. वि. म. वेडेकर- प्रा. गोवघेन पारीख, प्रा. मे. पुं. रेगे का. संपादक 


भारतीय काव्यशास्त्र तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्री जोशी १-१२ 
कोचेचे सोदरयशास्र डॉ. रा, मा. पाटणकर १३-३८ 
पुराहितवर्गवचेस्व व भारताचा? 
सामाजिक इतिहास 
वस्तूचे वजन जेव्हा पळून - 

जाते तेव्हा !! श्री, जतीन्द्र कहाडकर ४९-५७ 
लोकशाही आणि “ गरीबी हटावो? श्री. अद्वयानंद गळतगे ८८-७२ 


पुस्तक परामशे - १०३-१०८ 


डॉ. सुमंत मुरंजन 


वार्षिक रु. १२ अंकास रु. १.२५ 
हे मासिक श्री. म. दां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई 
टम क. *५ *. > _॥09 
येथे छापून प्रा. वि. म. बेडकर यांनी प्राशपाठशाळामंडळ वाई 
यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले 
पत्रव्यबद्वाराचा पत्ता : 
१ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत * मासिक, 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
(४ कॉले 
कीति कोलेज, दादर-मुंबई २८ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, “ नवभारत ? मासिक 
री ) 
९८,/० दी प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. वा. वि. कोनकर 
१८८ एफू , भीमराबवाडी, मुंबई २ 


फोन नं. ३५४८५४ 


की 


अनुक्रमणिका ] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत-दिवाळी अंक १९७१ 


: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ह... रट. 


संपादकीय निवेदन 


नवभारत मासिकाची २४ वर्षे पूणे होऊन या महिन्यापासून 
२५ वे वर्ष सुरू होत आहे. हा आक्टोबर १९७१ चा अंक रौप्य- 
महोत्सवी वर्षांचा पहिला अंक आहे. या अंकापासून “ नवभारत 
५३” > ८३" या आकारात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. प्रत्येक अंकाची 
पृष्ठे ९६ राहतील. 


या अंकापासून संम्राह्य स्वरूपाच्या लेखमाला प्रसिद्ध करण्याचे 
योजिळे आहे. मराठीत इतर भारतीय भाषांत आणि इंग्रजीत प्रसिद्ध 
होणाऱ्या महत्त्वाच्या बेचारिक आणि ललित साहित्याचा चिकित्सक 
परामष घेण्यावरही भर दिला जाईल. 


डॉ. रा. भा. पाटकर ह्यांची 'क्रोचे-कॉलिंगवुड ह्यांचे सौंदयशास्त्र', 
डॉ. सुमंत मुरंजन यांची ' पुरोहितवगेवचेस्व ब भारताचा सामाजिक 
इतिहास >, श्री. जतीन्द्र कऱ्हाडकर यांची “ वस्तूचे बजन जेव्हा पळून 
जाते तेव्हा! ! अशा लेखमाला सुरू केल्या आहेत. पुढील महिन्याच्या 
अंकापासून प्रा, न. र. फाटक यांची “महाभारताचे समालोचन! ही 
लेखमाला सुरू होईल. फेब्रुवारी १९७२ चा अंक बट्रंड रसेल विद्रोषांक 
म्हणून प्रसिद्ध होईल. 


१९७१-७२ या वर्षापासून नवभारत मासिकाची वार्षिक वगेणी 
रु. १२ राहील. 


-“ कार्यकारी संपादक 


ळी 


[ अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
म राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत-दिबाळी अंक १९७१ 


च €3€%€>€€€€3-€3€3€3€3€3€3€935€%€3€98) 
भाजपाठशाळा मण्डळ-ग्रन्थप्रकाणन 
१९४७-१९५४ पर्येत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम 
क्रमांकाचे ठरून साहित्य अकादमी (न्यू दिली ) चे 
रू. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेले 
कोंदिक संस्कृतीचा विकास 
किंमत २० रु. 
लॅलक- तकतीथ लक्ष्मणक्यास्त्री जोक्षी. 
सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती 
लवकरच प्रासेद्ध होत आहे. 
बैदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय 
संस्कृती होय. भारतीय संस्कृतीच्या जन्मापासून आतापर्यंत 
आलेल्या स्वरूपाचे बर्णन या पुस्तकात प्राधान्याने केले आहे. 


() पकाशक: प्राज्ञपाठझाळामंडळ वाई (जि० सातारा) 
च्ञरेर€3€3€3€3€3€3€3 &9€3-&>€3<€3>€3€3€3€93<€। 
साभार पोच- 
(१) अणुयुगातीलळ मानवधर्म: ले. प्रा. दि. के. बेडेकर, केडव गोरे 
स्मारक ट्रस्ट प्रकाहान, मुंबई, ६२. 
(२) सामाजिक मानसशास्त्र : ले. प्रा. ना. रा. पाटसकर महाराष्ट्र ग्रंथ 
भांडार, कोल्हापुर. 
(२) शिवाजी विद्यापीठ प्रकाराने : 
शिवचरित्र- एक अभ्यास ले. सेतु माधवराव पगडी; 80एता8 जा. 
७181118 याड एल. 1, 2, ॥1. १. छु. 0807. 
उिएता88 ग 875118 डा एग. 2 86प ॥18१1801६0 
78४पा. 8190081 1781615. 
कै. एणा९०या ० 7608151 70805, 8119881100 08, 


-(ढ): 
ण 
0) 


्् 


€3€%€>-€>€%€>€€>€>€>€>€%€>€€ 
स्कर€>€3€%€€>€€>€3€><€3€3€3€5€9€93€9€&8 


स्् 


(थः 


१: 
लि क. 


पस्क्रणणिव्या | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि). 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


तकेतीथ लक्ष्मणश्ाज्ली जोशी 


भारतीय काव्यशास्त्र* 


कवी शब्द प्रथम त्रह'वेदात येतो. सूळ अथे विद्यावान्‌, कर्मकुज्लल वा शिल्पज्ञ 
असा आहे. अर्थात्‌ पंडित, विदग्ध, ज्ञाती, कलाकार, क्रांतदर्शी, तत्त्वज्ञ, प्रज्ञावान, 
कविताकार यांना व्यापणारा अर्थ त्या झब्दाला प्रथम होता. त्र्द'वेदामध्ये संत्रद्रष्टा 
४दी हाहो कबी म्हणून तंवोधिला आहे. कवीची कृती म्ह॒गजे काव्य. काव्य दोन 
प्रकारचे : दृद्य व श्रव्य; नाटक हे दृश्य काव्य होय, कविता, संगीत. नृत्य, नाट्य, 
चित्र, सूति, स्थापत्य हे सूळच्या अर्थाने काव्यच होय. भरताच्या नाटयगास्त्रात 
काही ठिकाणी इतका व्यापक अर्थ आहे. 

नाट्यशास्त्राचे तत्वज्ञान हेच काव्यशास्त्राचे तत्त्वज्ञान होय. आधुनिक 
अर्थाने ह्या तत्त्वज्ञानास सोंदर्याचे किंवा कलेचे तत्त्वज्ञान अते म्हणता येईल. हे 
सोंदर्याचे किवा कलेचे तत्त्वज्ञान भरताच्या नाटयक्ञास्त्रात प्रथम ग्रंथित केलेले 
आहे. भरताने नाटयक्ञास्त्राला नारयवेद अले म्हटले असून चार वेद हे केवळ 
त्रेवणिकांचेच वेद असल्यामुळे ब्रह्मदेवाने चार वेद रचल्यानंतर हा पंचमवेद 
शूद्रांकरिता किवा चारी वर्णांकरिता रचला असे तेथे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर 
भ्ररग्वेदातून पाठ्य म्हणजे कविता, सामवेदातून संगीत, यजुर्वेदातून अभिनय आणि 
अथवंबेदातून सर्व रस घेऊन नाट्यवेद निर्ाग केला असेही तेथे म्हटले आहे. 
( नाट्यशास्त्र ११२---१८ ) . हा वेद स्वर्गात ब्रह्मदेवाने निर्माण केला व भरत- 
मुनीस उपदेक्षिला; भरतमुनीने तो स्वर्गातून पृथ्वीवर आणला. नाट्यशास्त्राच्या 
शेवटच्या अध्यायात, भरतश्िण्याना तुम्ही शूद्र व्हाल असा ज्ञाप दिला त्यामुळे ते 
शद्र झाले, असे म्हटले आहे, त्यावरून सूळ नाट्य बा नार्यशास्त्र हा शद्रप्रणीत 
वेद होय, हे अतुमानित होते. 

१४ तकेतीथ लक्वणशास्त्री जोशी यांच्या सुधारून वाढविलेल्या * देदिक 
संस्कृतीचा विकास ' या लवकरच प्रलिद्ध व्हावयांच्या पुस्तकातील हा परिच्छेद 
आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | ---------------- वा 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द... /डी. 
क) यूह 6 
ह कर्णिष्णाळ | 
२.८” “६७ .»>* 
न 'नवभारत "ह शं 
शस र ७१५ . 
& अमृतमहोत्सवी ६ 
न्“्« प्लम रं >२७ 
लि. २): > 
र्र ९७७४४ क्र 
क भी. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


“४, 


२ नवभारत 


नाटयक्षास्त्राचा कोळ इ. स. प. दुसऱ्या शतकाच्या अलोकडचा ठरत नाहो 
असे अनेक भारतीय व पहिचमी प्राच्यविद्यापंडितांचे मत आहे. नाटयवेद हो त्याची 
संज्ञा त्याचे वेदकालोनत्व सूचित करते. कारण वेबकाळी जितक्या विद्या निर्माण 
झाल्या त्यांना ' वेद ' हो संज्ञा होती. वेद म्हणजे ज्ञान. म्हणून हतपथब्राह्मणात व 
प्राचीन उपनिषदात इतिहास व पुराण यांनाही वेद म्हटले आहे. नाट्यक्ञास्त्रातील 
भाषेचे स्वरूपही नौट पृथदकरण करून तपासल्यास पाणिनी ब पातंजल महाभाष्ये 
यांच्या मध्यकालातील ते असावे असे अनुमान निघते. पाणिनीच्या व्याकरणाचे 
नियम लागू न पडणारे अनेक आं प्रयोगही त्यामध्ये आहेत. रायायण महा- 


यि) र .३ 1.21 २३ 
भारतातारखो महाकाव्ये मूळ स्वरूपात इ. स. पुर्यकाळी तनिर्माज झाली होती 


व लहान मोठी आल्यानसंज्नक काव्ये नाल्यक्यास्त्राच्या निभितीएर्वी तयार झालेली 
होती असे नाट्यशास्त्राचे समालोचल केल्यास ध्यानात येते. गायन, वादन, 
नृत्य, मूतिकळ, स्थापत्यकला, चित्रकला आणि नानादिध दिल्ये त्याउवी अस्तित्वात 
आलेली होती हेही ध्यानात येते. त्यात त्यांचा निदेंगही केलेला आहे. विशेषतः 
नृत्य, वाद्य व गायन यांचे तंत्र त्यात विस्ताराने प्रतिपादिळे जाहे. त्यात काव्याची 
३६ लक्षणे, ४ मुख्य अलंकार, दोष व गुण, यांचे बिवरण (अध्याय १७ ) केले 
ट्‌ 

भारतातील सात भाषा व त्या भाषा बोलणाऱ्या विविध जमाती व प्रदेश, 
यांचाही निर्देश त्यात आहे. थती, स्मृती, इतिहास, आख्याने, लोकरीती, विविध 
तर्‍हेच्या लोकांच्या रीतीभाती, राहणी, स्त्री-पुरुषांच्या विविध वेबभषा यांचाही 
नाट्याशी संलग्न म्हणून परामर्ड यात घेतला आहे. इ. स. पू. कालातील 
भारतीयांच्या विविध सामाजिक स्तरांतील सांस्कृतिक जीवनाचे वेचित्र्यपूर्ण 
चित्र भरताच्या नाटयश्ञास्त्रात प्र्तिबिबित झालेले दिसते. कारण * लोकवृत्ता- 
नुकरणं नाट्यम्‌ ' लोकांच्या वर्तनाचे निदर्शन अशी नाटयाची व्याख्या तेथे 
सांगितली आहे. नाट्यकलेचे नियमही भरताने काबूल-कंदाहारपासून तो आसाम- 
पर्यंत व हिमाल्यापासून केरळपर्यंत प्रचलित असलेल्या नाट्यसंस्थांच्या आधारे 
सांगितले आहेत; आणि ते नियम अपुरे आहेत अज्ञी जाणीव ठेवून येथे माझ्या 
शास्त्रात जे सांगितले नाहो ते लोकात प्रचलित असलेल्या नाटयपद्धतीवरून 
लक्षात घेऊन भरपाई करून घ्यावी, असेही तो वारंवार सांगतो. नाट्याचे मुर्य 
प्रमाण लोक होत, असे तो म्हणतो; त्याचा हाही अथ आहे. 

भारतोय सोंदर्यशास्त्र अथवा काव्यतत्त्वाची मोमांसा काय आहे एवढेच 
आपणास पव पहावयाचे आहे. कला म्हणजेच सक्ष्य म्हणजेच ज्ञास्त्रविषय प्रथम 
अस्तित्वात येतो; आणि लक्ष्याच्या लक्षणांचा बिचार म्हणजेच शास्त्र त्यानंतर 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व्ह धि ७५ चि १९ 
न्ट्« अमृतमहोत्सवी >२७ 


पू. व्ष. 

शक वक“ 

.) शे ळू 
4 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय काव्यशास्त्र ३ 


अस्तित्वात येते. लक्षणविचारात कलेचे तंत्र प्रथम येते; आणि तत्त्वज्ञान त्यानंतर 
विकास पावते. भरताचे नाटयज्ञास्त्र हा लक्ष्याच्या लक्षणांचा विचार आहे. त्यात 
तंत्र व तत्त्व दोन्ही विचारात घेतली आहेत. लक्षणविचारात अलंकार, गणदोष, 
रोती, रससिदवांत ध्वनिसिद्धांत या गोष्टी येतात. रससिद्धांत व ध्वनितिद्धांत 
हे भारतीथ कलेचे ब काव्याचे तत्त्वज्ञान होय, बाकोचा तंत्रविचार आहे. तत्त्वज्ञां- 
सध्ये भरत ( सुमारे इ. ल. पू. २०० ), ध्वनिकार किंबा ध्वन्यालोककार, 
आनंदवर्धन (इ. स. ९ ते शतक ), अभिनव गुप्त (इ. त. १० घे दतक ) व 
जगद्माय (इ. स. १७ ये दतक ) हे प्रमुख होत. संधुसूदन सरस्वती (१६ 
हातक ) हेही तत्त्वज्ञांमध्ये येतात. तंत्रज्ञांमध्ये भामह ( इ. स. ७ घे शतक ), दण्डी 
( इ. स. ७ घे दतक ), वासन ( इ. स. ८ घे शतक ), हेमचंत्र 
जयदेव (इ. स. १४ वे शतक), अप्पयदोक्षित (इ. स. १ 
ख्याने गणना होते. मल्मटाचा काव्यप्नकाश ( इ. स. १२ 
नाथाचा साहित्मदर्यण ( इ. त. १४ वे शतक ) हे नवोन तंत्र किवा तत्त्व सांगत 
नसून मागील तंत्रज्ञांच्या ब ततत्वज्ञांच्या विचारांचा संग्रह करतात. यांच्याशिवायहो 

से संग्रहकार अनेक झाले आहेत. भरताच्या नाट्य्रास्त्रानंतरचे व भामहाएर्वीचे 
काव्यज्नास्त्रावरचे ग्रंथ सापडत नसले तरी भरत व भामह या दोहोंच्या मधल्या 
काळातोळ विष्णुधमोतिर पुराण हे काव्यशास्त्र सांगते. त्याच्या तिश्तऱ्या खंडात 
कोव्य, नाट्य, संगीत, छंदोविचिती, चित्र ब मूर्ती यांचे ज्ञाल्त्र अंतर्भूत केले आहे 
इ. स. पाचव्या शतकापासून झालेल्या शेव, वेण्णव इत्यादी आगमशग्रंथांमध्येही 
मूतिकलेचे व स्थापत्याचे तंत्र सांगितले आहे. वर सांगितलेल्या तत्त्ववेत्त्यांमध्ये 


ऱ्ष् 
ग 
श्र 
र 
/जि 


“२-१ 
छ 
017 
> 
ग । 
श्र 
१“ 


जगद्माय पंडित आपल्या रसगंगाधर या अलंकारश्यास्त्रावरील अपुर्ण राहिलेल्या 


ग्रंथाच्या पहिल्या खंडाच्या प्रस्तावनेत रससिद्धांत व ध्वनिसिद्धांत यांचा काव्य- 
लक्षणविवेचनाच्या संदर्भात विचार करून रसप्रधान किंवा ध्वनिप्रधाल नसलेल्या 
काव्याच्या रमणीयत्वाची उपपत्ति सांगतो ब सर्वे काव्ये व सर्व ललित कला 
यांमध्ये असलेले व्यापक असे चमत्छृतिजनकत्व तेच काव्यलक्षण म्हणन साधक- 
बाधक उपपत्तीची चर्चा करून स्थापित करतो. नव्यन्यायाच्या सक्ष्म परिभाषेत 
त्यान रसगंगाधर हा ग्रंथ लिहिला आहे. 


भरताच्या नाट्यज्ञास्त्रातील रससिद्धान्त हा श्रव्य काव्यालाच लागू नाही. 
तो सिद्धांत गद्यपद्यात्मक काव्य, वाद्य, नृत्य, गायन या नाट्यात अंतर्भूत होणाऱ्या 
सर्व ललित कलांना व्यापणारा लिद्धांत म्हणून भरताने सांगितला आहे. रस म्हणजे 
आस्वाद्य वस्तु. आस्वाद्य जे तेच सुंदर. भरताच्या कोळी सर्वच ललित कलाकृतींना 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क धि ७५" चि ३०१६ 

न्<« ह अमृतमहोत्सवी, न >७ 

क्€ च वष. > 
स्का. - 


अ. ४" 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


£ नवभारत 


रससिद्धांत लाग करीत असावेत असे विष्णुधर्मोत्तर पुराणातील नृत्यश्ास्त्र व 
चित्रज्ञास्त्र यामध्ये चित्राला व नत्याला नवरसात्मकत( असते असे म्ह॒टल्यावरून 
निचित होते. विष्णुधर्मोत्तरात भरताच्या नाटयज्ञास्त्रातील काही अध्याय जसेच्या 
तसे उदधृत केले आहेत. त्यावरून असे दिसते को, चित्र व मृतिनिर्माण विषयक' 
अध्यायही तशाच प्राचीन तद्िषयक् ग्रंथांतून घतल असावेत. भरताच्या नोटय- 
शास्त्रातील त्रेलोबयानकृती, भाव आणि रस हो कलासोंदर्याची तत्वे त्याच परि- 
जञाषेत विष्णधर्योतरात सांगितली आहेत. त्रेलोक्यस्यानुकरणं नृत्ते देवि प्रतिष्ठितम्‌ । 
(३1३४1१७ ). यथा नृत्त तथा चित्र त्रेलोक्यस्यानुकृतिः स्यृता । दुष्टयरच तथा 
भावा अडगोपाडगानि सर्वदा: । कराइच ये महानृत्ते पर्वोवता नुपसत्तम | त एव चित्रे 
विलेया नत्तं चित्रं परं स्मृतस्‌ ॥ ( ३॥३५॥५-७). दृष्टं सुसदृश्यं कार्य सर्वेषास- 
विशेबतः ॥ चित्रे सादृव्यकरणं प्रधान परिकोतितम्‌ ( ३४२४८ ). शुळगारहास- 
करुणवबीररोद्रभवानकाः । बीभत्सादभ्‌तशान्ताऱ्च नव चित्ररलाः स्मृताः ॥ 
(३॥४३॥१) विना तु नृत्यक्ञास्त्रेण चित्रसूत्रं सुठ्ंबदस्‌ । जगतो न क्रिया कार्या 
दृयोरपि यतो नेप ॥ आतोद्यं यो न जानाति तस्य नृत्तं हि दुविदम्‌ । आतोद्येन विना 
[त्त विद्यते न कथंचल ॥। न नीतेन विना शक्यं शञातुमातोद्यमप्युत | गीतजञास्त्रविधानज्ञः 
सर्व वेति यथाविधि॥ ( ३॥२॥२३५-७) अर्थ-“ हे देवी नृत्यासध्ये चरलोक्याचे 
अनुकरण प्रतिष्ठा पावलेले असते, ज्याप्रमाणे नृत्यात त्याप्रथाणे चित्रात त्रेलोक्याची 
अनुकृती असते, नृत्यातील सर्व दृष्टी, सर्व भाव, अंगे आणि उपांगे ही संपुर्ण अनु- 
कृतीच असते. महानृत्यात पुर्वी सांगितल्याप्रमाणे जसे हस्ताभिनय असतात तेच 
चित्रातही असतात असे जाणावे, चित्र हे श्रेष्ठ नृत्यच मानले आहे. (सिंधुसंस्कृतीतील 
चित्रे, नटराज, नृत्यगणपती, नृत्यसरस्वती, त्याचप्रमाणे अमरावती, वारहूत, 
सांची, अजंठा, विजयनगर इत्यादी ठिकाणच्या वास्तुकलेतील चित्रे वा मूर्तो 
इत्यादी त्याची स्पष्ट उदाहरणे होत. ) ज्ञुंगार, हास्य, करुण, वीर, रोद्र, भयानक 
बीभत्स, अद्भुत आणि झान्त हे नऊ चित्ररस म्हणून क्रास्त्रात सांगितले आहेत. 
नृत्यक्षास्त्रावाचून चित्रसूत्र ( चित्र्ञास्त्र ) अत्यंत डरुविज्ञेय असते. चित्र व तृत्य या 
दोन्होंची संगती लक्षात न घेता जगातील कोणत्याही कलेची निमिती करू नय- 
वाद्य ज्याला व्हळत नाही त्याला नृत्यही कळत नाही. वाद्याबाचून नृत्य असूच दाकत 
नाही. गीत जाणल्याबाचून वाच जाणता येत नाहो. गीतशास्त्राचे विधान ज्याला 
कळते तोच सर्य कला यथाविधी जाणतो. ” चाद्यांचे सर ब ताल आणि नृत्यातील 
गतिमपता व लय अनुभवलेल्या रसिकास प्राचीन भारतीय सूर्ती वा चित्र यांची 
अनुभूती सम्यकरीतीने घेता येते. श्री. बा. सि. नर्ढेकर यांचा लयसिद्वान्त हा 
गोतकास्त्राचाच निष्कर्ष होय, हे या संदर्भात लक्षात येते 


क्षनुक्रमणिका | मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
७-1 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


५५४६ 
ह ् 0000, क 
वि १ चूळनवभारत (त 
च धि ७५ चि १९ 
न्<« र अमृतमहोत्सवी 5-७ 
भ्‌ २: कि 
00760 च. 
अप 
“ह. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय काव्यशास्त्र ष्‌ 


> 


भरताने नाट्य हा. आदर्श (सॉडेलळ) ठरवून रसतत्त्वाचे व पर्यायाने 
सर्वे ललित कलांच्या सोंदर्यतस्वाचे मुख्य रहत्य निश्‍चित केले. त्याच्या मताने 


लाट्यात सर्व लोलित कलांचा समावेश होतो; म्हणून त्याने नाट्य हा सोंद्यंतत्त्वाचा 
संपूर्ण आविर्भाव मानला. सुज्यतः नाट्यातच लोंदर्याला पूर्णता प्राप्त होते. 
सोंद्र्यानुसूतीची पराकाण्ठा व्हणजेच रसानुभव. भरताने केलेली सोंक्यंतत्त्वाची 
सांडणी अशी : विदवात ब भानदी संस्हृतीत जे जे घडते, जगाची व सालवाची 
जी जी कृती जीवनात अनुभवावयास येते तिचे अनुकरण म्हणजे नाट्य होय. 


त 


भरत स्हणतो “ अते कोजतेही ज्ञान, शिल्प, विद्या, कळा, युक्ती विवा क्स 
नाही की जे नाट्यात दिसत नाहो. नाट्यात सप्तह्ीयांचे अनुकरण प्रतिळा' 
पावलेले असते. वेद, इतर विद्या ब इतिहास थांतील आख्याने यात एन: 
परिकल्पित असतात. शिल्प, स्मृती, सदाचार इत्यादिकांच्या अर्थाचा नाट्यात: 
कल्पकतेने अंतर्भाव केलेला अलतो. देव, असुर, रजे, कोटुंबिक साणसे यांच्या 
कृतीचे अनुकरण यात असते. तात्पर्य असे की लोकांचा म्हणजे अखिळ चिश्‍वा- 
सह सर्व मानवांचा सुखदुःखांनी भरलेला जो स्वभाव आहे तो अंग, वाणी 
इत्यादिकांच्या अभिनयाते ज्यात व्यक्‍त होतो ते नाख्य होय. लोकांचे ताला 
अवस्थांसमधील बतनाते नाता. भावांनो संप्च असे जे अनुकरण असते त्यास 
नाट्य म्हणतात. या सर्द त्रेलोक्यांचे भावपुर्ण प्रशन स्हणजे नाट्य होय. त्यात 
शुभ आणि अशुभ अदे सर्व दाखविलेले असते. उत्तम, मध्यम च अधम असे 
सानवी वम म्हणजे नाउ्य होय. धामिकांचा धर्म, कामुकांचा काल, इष्टांचा 
निग्रह, साधूंचा संथम, बलोयांचेही धारिष्ट, शूरांचा उत्साह, सूर्खाचे अज्ञान, 
विद्वानांची विद्ठत्ता, समर्थ ब धलिक यांचा विलास, डुःखितांचीही झ्यांती, अर्थाजंन, 
उदिग्न चित्ताच्या लोकांचे घधेयं हे सर्व भावरूर्ण होईल अशा रीतीने नाट्यात 
दाखविलेले असते (१॥१०५ ते १२२). 

विश्‍वसादृ्य म्हणजेच त्रेलोक्यामुकरण होय. भरताने अनुकरण किवा 
अनुठ्ठती हे कलेचे स्वरूप म्हणून सांगितले आहे. कोणत्याही विश्‍ववस्तची 
स्थिती हे एक विश्चिप्ट प्रकारचे वर्तन असते म्हणून तिचे अनुकरण हे बर्तसर्चे 
असते. वर्तन शब्दाने स्वती व गती या दोन्ही अवस्थांचा निदेश होतो. अनकृती 
म्हणजे सादृव्य, विष्णुधर्मोतरात चित्रकलेच्या संदर्भात स्हटले आहे : दष्टं 
सुतदृशं कार्य सरवेबामविशेपतः । चित्रे सादृश्यकरणं प्रधान परिकीतितम ॥ 
(३४२४८), “ सर्व दृष्ट म्हुणजे दर्शनविषय निरपवाद रीतीते सुसट्शा केला 


पाहिजे, कारण सादू्य निर्माण करणे ही गोष्ट चित्रकलेत प्रधान म्हणून सांगितली 


तकल्ला जन मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | स्वच्च पत ाचाणणणपेण प 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द... /ही. 
जहा 
णा”. 
ग्र शं ॥्यो ह 

रि ७७५ 200034 
न्ट्< (अमृतमहोत्सवी & >े७ 

> टु 


र्तर 
क वि वर्ष र > 
*) सा, क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


द नवभारत 


आहे.? भरताने या सादृव्याला किंवा अनुकरणाला ' अभिनय ' अज्ञी पारिभाषिक 
संज्ञा दिली आहे. श्रव्य काव्याला वाचिक अभिनय असे त्याने म्हटले आहे. हे 
अनुकरण नाना प्रकृतींचे भावानुकरण असले पाहिजे. भाव म्हणजे सार किंवा 
शील; लोकवृत्त किवा लोकवर्तन यांच्या अभिनयात त्यांचे सार प्रकट व्हावयास 
पाहिजे. (भरत २६1२६२७). साधे अनुकरण व॒भावानुकरण यात फरक 
आहे, अनुकरणीय वस्तुस्थितीचे कलेच्या स्तरावर अस्तित्व निर्माण करण्याची जी 
कृती तो भाव असा भाव शब्दाचा दुसरा अर्थ भरताने सांगितला आहे. भावयत्ति 
इति भावा: (भरत ७१). उदा० काव्यातला व नाटकातला दृष्यन्त, शकुंतला, 
कण्वाचा आश्रम, तपोवन, त्थो हे वास्तविक मानवो जगातले नसून ते वाचिक 
किवा आ्रांगिक अभितयाने भाविले आहेत म्हणजे अस्तित्वात आणले आहेत. 
थांना “ विभाव ” म्हणतात. वस्तुस्वमाव हाच कलेत उतरला म्हणजे 
* विभाव ' होय, असे भरत एक ठिकाणी म्हणतो. तसेच दुष्यत्त व शकुन्तला 
यांच्यातील ' रति वास्तविक जगातील रति हा स्थायोभाव नसून कलाकाराने 
आपल्या कल्यमासय अनुकरणव्यापाराने म्हणजे अभिनयाने नवीन अस्तित्वात 
आणला आहे. रति हा अंगाररसप्रधाच नाटकातला “ स्थायीभाव ” आहे. ' दुष्यम्त 
ाकुंतलेचे अत्वेषण करतो या. फविग्रतिषादित क्रियेला  ' असुभाव ! "हणतात 
दुष्यम्तामध्ये चिन्ता, शका इत्यादी विकार उत्पन्न होतात. त्यांदा ' संचारी भाव 


म्हणतात. हे भाव अथिनयाच्याच रूपाने व्यव होतात. रवुंतलेच्या पुनःप्राप्तीमुळे 
तो रोमांचित होतो, रोमांचित होणे हे. अशिवयानेच व्यक्‍त होते. यास 
* सात्विकभाव ' म्हणतात. 


कोणतेही नाव्य, काव्य किंवा ललितठृती हो. कवीच्या अंतःकरणात 
प्रथम असते. त्याला कबीचा अंतर्गत रससय भाव असे (७॥१-३) भरत म्हणतो 
कदीचा अंतगत भाव अभिनयानी म्हणजे कळाकृतीनी बाहेर येतो. कोणतोही 
कलाकृती प्रथस कवीच्या हृदयात प्रकट होऊन नंतर तो बाहुरूप घेते. आपण 
"व्य वाचतो, नाटक पहातो, संगीत ऐकतो, चित्राचे किवा चित्रपटाचे दर्श 
घेतो म्हणजे कबोच्या अंतरंगातील कलाकृतीचा अनुभव पर्यायाने म्हणजे 
माध्यभद्वारा घेतो. 

हो अंतरंगातील कलाकृती कवीच्या मनातील सत््वतासक गणाने कवीच्या 
मनात निर्माण होते. सत्वगुणाने मन एकाग्र होते. एकाग्न मनात लोकवृत्ताचे 
अनुकरणात्मक चित्र निर्माण होते. या सत्वगुणामुळेचे सरत म्हणतो को मन 
सुखदुःखातीत बनते; म्हणनच असे मन कलेतील सुखात्मक व दुःखात्मक असे भाव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | नत चात पचे 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


कपी 
ल्क 
» नवभारत 
र ७७५ ३०९ 
न्<<! ह अमृतमहोत्सवी, ण 
| ्* द्र कर 4 
* 2000001000: शर च. 
अ 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


भारतीय काव्यशास्त्र छ 


तयार करते. विशुद्ध सत्वामुळे जगातील सुखदुःखाशी तन्मय होऊन कलाकृतीला रसा- 
त्मक आकार येतो. अडुःखित कलाकार रोदनात्सक दुःखाला व असुखित कलाकार 
प्रहर्षात्मक सुखाला आवार देतो याचे कारण सत्वगुण. त्याचे चित्त सत्वगुणा- 
मुळे विशुद्ध झालेले असते. त्यामुळे सुखात्मक वा दुःखात्मक भाव विशुद्ध 
बनलेले असतात. स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरसाद, कंप, निस्तेजता (वेवरण्ये ) व अश्रु हे 
अष्टभाव सात्विक म्हणून भरताने सांगितले आहेत. कलाकार नटाचे मन सत्व- 
विशुद्ध असल्यामुळे तो रामासारखा दुःखी नसूनही वनवासी रामाचा दुःखभाव 
आणि तो दुष्यन्तालारखा पुखो नसूनही प्रियासमागसातल्या दुष्यल्ताचा सुखभाव 
असे भाव प्रकट करू शकतो ( भरत ७९३; २४॥१-८ ). मानबी मल हे 
प्रकृतीच्या सत्वगुणाची परिणती होय, असे सांख्यदर्शनात सांगितले आहे, त्याचाच 
अनुवाद भरत येथे करतो. सांस्यदर्शनानुसारेच चित्ताची ज्यांती ब प्रकाशमयता हे 
या कलाकाराच्या तत्वगुणांचे स्वर्प होय असे लहित्यदर्पणात विश्‍वलाथ पंडित 
सांगतो. 


लोकवरित्राचे अनुकरण किंवा कृतोतुकरण म्हणजे नाट्य होय असे सांगून 
ह्या अनुकरणाची कसोटी म्हणजे प्रमाण (२६॥११९-२७) लोक, वेद (शास्त्रे) 
व अध्यात्म असे त्रिविध होय असे भरत सांगतो (२६॥११९-२७). अनुकरण 


लोकस्वभावावरून तपासावे. विश्‍व आणि सानवी ससाज हा लोक शब्दाचा 
अर्थ होय. नाट्य हे लोवस्बावबज असते. श्ञास्त्रे लोकस्वभावाचाच अथे 
सांगतात; आणि अध्यात्स म्हृणजे मालवी अनुभव हा लोकजीवनाचेच प्रतिनिब 
अलल्यामुळे ती कलाकृतीची सुख्य कसोटोही ठरते. म्हणून नाटयप्रयोगात 
नाटयवेदविचक्षणांनी लोकांस सान्य होईल असा प्रयोग करावा असे भरत 
अखेरीस निक्षून सांगतो. येथे लोक सुमनस्‌ प्रेक्षक किवा सह्दय होत. 
भरत म्हणतो को, लोकस्बभावाचे अनुकरणरूप जे नाट्य त्यातील भाव ४९ 
आहेत. त्यांनीच काव्यरसाची अशिव्यवती होते. ते म्हणजे आठ स्थायी भाव, 
३२ संचारी भाव आणि आठ. सात्विक भाव. ते अन्योत्याथंतंश्रित म्हणजे 
परस्परांशी अनुरूप किंवा सुसंगत असले म्हुणजे त्यांज्यात सासाऱ्य गुण येतो 
णजे एकात्मता येते. त्या एकात्मतेमुळे रस निष्पन्न होतो, रस हे त्यांचे स्वरूप 
दनते, तात्यये ते भाव स्वतःच आस्वाद बनतात. 


स्थायी भाव हेच रसरूपाने परिणत होतात, असेही भरत म्हणतो. वस्तुतः 
रसत्व केवळ स्थायी भावांना येत नाहो तर विभाव, अतुभाव आणि संचारी 
भाव हे सर्वच आस्वाद्य म्हणजे रसरूप बनतात असे त्याचे सत आहे; असे 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


से, "१ 
“, 
क क. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


८ नवभारत 


असूनही स्थायी भावालाच रसरूपता येते हे भ्हणणे योग्य कसे अला प्रश्‍न 
उपस्थित करून भरत म्हणतो को स्थायी हा राजाप्रमाणे मुख्य असून इतर 
भाव राजाच्या परिजतांप्रमाणे असतात. राजाच्या नंभवातच त्यांचा समावेदा 
होतो. म्हणून सर्वांना रसत्व असले तरी सुख्याच्या अनुरोधाने त्या त्या रसाचा 
नामनिदेक्ष केलेला आहे (भरत ७७, ७,९). गुंगार, हःस्य, करण, रोद्र, रयानक, 


बीभत्स व अद्भुत ही काठ रसांचो नांदे त्यांच्या रात, हास, झोक, कोध 


च्व्ह 
उत्साह, भय, जरुप्सा व विस्मय या स्थायी भावांवरून पडली आहेत. नि्वेद 
(कंटाळा), ग्लानी, शंका, असूया, सद, श्रम, आहस्य, देग्य, चित्ता, मोह, 


स्मरण, धेय, ब्रोडा (लज्जा), चपलता, हर्ष, आवेग, जडता, गर्व, विवाद, 
ओत्सुवय, निद्रा, अपस्सार, निद्रेची लक्षणे, जागृती, अभिनिवेश, भलोभाव 
लपविणे, उदग्रता, दिवसा, व्याधी, उन्माद, भरण, त्रास घ संश्रम हे संचारी 
भाव होत. हे स्थायी व संचारी भाव काव्यविषय असलेल्या व्यवतींचे असतात. 
आठ सात्विक भाव हेसुद्धा त्यांचेच होत. हे सर्व भाव आंगिक, वाचिक, 
आहार्य व सात्विक अत्या वतुविध अभिनयात व्यवत केलेले असतात. हा सद 
अभिनय पुनः दोन प्रकारचा : लोकधर्सी च नाट्यधर्मो. लोकधरमी अभिनयामध्ये 
लोकस्वभावाचे शुद्ध म्हणजे साधे अनुकरण असते. स्वभावोवती अलंकार 


उदाहरण होय, स्वभावोदती सोडल्यास सर्वच अलंकार अतिशयोवती द वक्रोबती 
होय, अते अलंकारशास्कज्ञ सांगतात. सत्वगुणाच्या किवा प्रतिभेच्या सामर्थ्यासळे 
हो निराळी परिणामक।रकता किवा देलक्षण्य येते. भरताने लोकधर्मी व नारचधर्मी 
असे अभिनयाचे द्विविध वर्गीकरण करून पुनः सर्वच नाट्य हे नार्यधर्मी असते 
असेही म्हटले आहे. असे म्हणण्यात कला ही. लोकविलक्षण किवा अलोविक 
असते असे जे नंतरच्या भारतीय साहित्य शास्त्रकारानी म्हर्ले आहे तेच निराळ्या 
पारिभाषिक काब्दाने सूचित केले आहे. 

नाटय़ किवा काव्य हे रसात्मकच असते असा भरताचा अभिप्राय आहे 
हो रसरूपता किंवा रसवत्ता स्थायीभावासध्ये विभाव, अनभाव व संचारी भाव 
यांच्या अनुरूप संयोगानेच येते. विविध भाव एकमेकांना भावित करतात; 


अस्तित्वात आणतात; त्यांच्यातल्या सुसंगतपणादिवाय अस्तित्वात येत नाहीत. 


हे भावित करणे म्हणजेच एकमेकाशी सुसंगतपणे मीलन पावणे होय. ही सुसंगती 
विका मीलन ही तकंशुद्ध संगती आहे. परस्परप्रकता होच त्यांची तकंशुद्ध 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | "पपप 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


3 &- 
१ कतर 0000: तका 
१. £ ला 
ग्र णे र्ट 
रॉ. ७५ चो 
«६५४ अमृतमहोत्सवी //->७ 
72”. वर्ष 
*९ , ऐवा 2१ 
2 4) 
60) 00) 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय काव्यशास्त्र ९ 


व्यवस्था होय. रसव ते किंवा रसविध्न येते ते कज्लासुळे याचे उत्तर 
परस्परप्रकत रसवत्ता येते आणि परस्परपुरक न होता संगतीत वबिघडविणारे 
भाव आहे म्हणजे रसविध्न उत्पन्न होते, अते आहे. त्यायीभावाचा विकास 
रसात परिणती होते म्हणून स्थायीथावाचा विकास साधणे होच 
से म्हणता ब्रेते. 
हो परिणती कलाकाराच्या हृदयातच परथस 
म्हणून रसाला वावहूदयाताल बीज 


हो रसात्मक 
होते; व तेव्हाच कळेची निष्पत्ती होते 


3 
य क्ट णजे 


असते, त्यासुळे कळाळुतीला आस्वाचता म्हृणजे रसात्मकता यते; म्हणूच 
भावांच्या योगाने रसनिष्पत्ती होते असे भरत म्हणतो. सुमलस प्रेक्षकांच्या 
मनात कलाकृती उतरते तेव्हा प्रेक्षकांमध्ये बीजशूत असलेला ल्फयीमाव जागृत 
होतो. सत्वगुण बिकाल पावूल जशी कवोळडून काव्यनिमिती होते तज्लीच 
प्रक्षक रसिकामध्ये सुद्धा सत्वगुण विकास पावून कलाकृती मानसिक रूप धारण 
करते व रसाचा आस्वाद रसिक घेऊ लागतो. कवी व प्रेक्षक रसिक यांचे 
रसास्वादाची लत्त्वगुणसलक मानसम्रक्रिया एकच असते. फरक इतकाच कौ 
कदीमधील सत्वगुण हा सर्जन्लील असतो तसा प्रेक्षक रलिकांचा नसतो. या 


सर्जनशील सत्वगुणालाच प्रतिभाविशेोष असे ध्वनिकारादी लाहित्यश्ञास्त्रज्ञ 
म्हणतात. अभिनव गुप्तानी नवनिसितिक्षम प्रज्ञा म्हणजे प्रतिभा अशी व्याख्या 


ध्वन्यालोकाच्या लोचननासक टोकेत दिली आहे. 

ध्वनिकारानी था कविभतिभेसंबंधी अस्ते म्हटले आहे को, अपारे खलु 
संसारे कविरेब प्रजापतिः । यथाष्सो रोचते विद्वं त्थेदं परिवतंते ॥ भावानचे- 
तनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌ । व्यबहारयति यथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतंत्रया ॥ 
अचेतना अपि भावा यथायथमुचितरसभावतया । चेतनवृत्तान्योजनया बा न 
सत्त्येव ते ये न यान्ति रसाऊगताम्‌ ॥ “या अपार संसारात (विश्‍वनिर्मागकर्त्या 
प्रजापतीहून वेगळा ) प्रजापती कबीच होय. जो रस त्याला अभिभेत असेल 
त्या रसाला अनुरूप असा विदवाचा बदल तो करतो. सुकवी ल्दातंत्र्याने अचेतन 
वस्तंना चेतनवत्‌ ब चेतनांना अचेतनवत्‌ असे यथेष्ट व्यवहार करावयास लावतो. 
अचेतनांचे स्वभावदेखील रसभाव बनतात ; त्याकरिता कित्येक वेळा त्या 
अचेतनांच्या स्वभावाला चेतनवृत्तांताची जोड तो देतो ; त्यामुळे असे निसर्गातले 
कोणतेच भाव नाहीत की जे रसांग बनत नाहोत. ” 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


३. क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र श्तभाररे गो री 
बसही ७५. तो>* 
न्“्«- ह अमृतमहोत्सवी 

क वर्ष 
ष्र च प 

000000 


अ. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


१० नवभारत 


सुप्रसिद्ध भारतीय कलातत्त्ववेत्ते आनंदकुमार स्वामी यांनी निलर्गाचे 
र्पांतरण ( ॥1॥115101119.101) 01 1९०(ए१'8 ) भारतीय कलांचे सुख्य कार्य 
आहे असे जे प्रतिपादन केले आहे त्याचे समर्थन वरील विवरणावरून करता येते. 
( पहा: पाठ प”२छाझ0113101) जा पिका य 1 ) 

येथे हे लक्षात ठेवणे जरूर आहे कौ, आठ स्थायी भाव म्हणून जे 
सांगितले आहेत ते मानवी मनातील मूलभूत भाव आहेत असे ससजून सात्र 
त्यांना भरताले स्थायी स्ह॒ट्ले नाही. कोणतीही नाट्यकृती सुसंगत व एकात्मक 
बनविणारा जो प्रथमपासून अखेरपर्यंत राहून आस्वाद्य, अतएव रस बनतो 
तो स्थाबी भाव. कथानकाची आणि अन्य काव्यघटकांबी किवा नाटयघटकांची 
एक व्यायक सूत्रात गुंझज करण्यास योग्य असे सत्र व्हणजे स्थायीभाव होय 
ज्या अभिनव गुप्तासारख्या साहित्यश्ास्त्रकारांनी स्थायीभाव म्हणजे मानवी 
मनातील मूलभूत भाव अता अर्थ केला आहे त्यांचा तो अर्थ मानसग!स्त्राशी 
दिसंगत ठरतो. वारण रति, भय, क्रोध इत्यादी आठ भावांच्या इतकेच मूलभूत 
इतर 'भाव पुष्कळच आहेत. असूया, आस्य, चिन्ता, धेय, ळज्जा, हर्षे, आवेग, 
दिपाद, ओत्युव्य, जागृती, अभिसान, इत्यादी व्यभिवारी भावसुद्धा सूल्भूत 
भादच माहूत चिन्ता हा. आदा(तक अस्तित्बव(टापसाणे एक सलभत भाव अ 
सूलभूत भाव ८ किंवा ९ नाहीत, अगणित आहेत अश्ली उपपत्ती ' काब्यालंकार ! 
या ग्रंथाचा कता स्द्रट व त्याचा टोकाकार ससि साधू यांनी सांगितली आहे 
(१२४). सरताने आठच स्थायीभाव सांगितले. त्याच्याजवळ त्याच्या काळी 
उपळूव्ध नतलेल्या नाट्यकुतीसध्ये त्याला त्या त्या नाट्याची मूळभूत 'भावसूत्रे 
जी सापडली त्यांचे वर्गीकरण या आठ स्थायीभावामध्ये त्याला करता आले, 
हे त्याचे कारण होण. त्यातंतर बोळ व जेन यांचे यतिकाव्य व शेव-वेष्णबांचे 
भवदितकाव्य प्रभावी स्वरूपात निर्माण झाले म्हणून ज्ञांत व भवती रलांची भर 
सहत्यज्ञास्वकारांनी घातली; पहिल्या आठ रसात न बसणारे परंतु अत्यंत रसपूण 
असे अख्यात्मिक व भवितपर काव्य भरतानंतर भरभराटीस आले. त्यामुळे 
आध्यात्मिक वेदान्तकाव्यांचा शांतरस व भवितपर काव्याचा भवितरस असे अधिक रस 
उरले. जसजसे वैचित्र्यपूर्ण रसात्मक साहित्य वाढते तश्चीतज्ली रससंख्याही वाढजगारच. 
म्हणूनच अलोकडे क्षोभ व क्रांती हे अधिक रस बरोल १० रसात समाविष्ट न 
होणाऱ्या नव्या साहित्यावरून साहित्यससीक्षकांनी सुचविले आहेत 

अनक स्थायी भाव एकाच नाट्यकृतीत समप्रमाणात विकसित करण्याचा 
प्रयत्न केल्यास त्या काव्याला पुर्णणरिणत रसाचा लाभ होत नाही. कारण त्या 
काव्याची एकात्मता बिघडते. भरताने याच एकात्मतेचा निर्देश “ सामान्य 


गुणयोग' या शब्दावलोने अनेक वेळा केला आहे. परंतु तो रससिद्धांताचे 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


सी 
पर्ल 


» नवभारत 
ह | ऱ। र| ७५ 3) 


न्ट्«< ह अमृतमहोत्सवी, ण 

५2९ वर्ष 8 ओज 
0006010022 श| रज 
अधू. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


भारतीय काव्यशास्त्र ११९ 


विवेचन करीत असताना स्हणतो को कोणतेही काव्य एकरसज असू शकत 
नाही. काव्यप्रयोगात म्हणजे नाट्यात अनेक रस, अनेक प्रवृत्ती व अनेक वृत्ती 
असतात त्या सर्वांचा समवाय झाला म्हणजे ज्याचे रूप (100117) ) सर्वेव्यापक 
[कवा प्रधान होते तो त्या काव्याचा स्थायी रस होय ; त्यातील बाकीच्या 
रसांना संचारी म्हणावे; मुख्य स्थायी भाव जो असेल त्याचा अतिरिक्‍त सत्दाने 
प्रयोग करावा; वाकी संचारी रस [कवा भाव जे असतील त्यांना ते स्थायी 
दिसत असले तरी केवळ साधा आकार दाखवावा. 

रसामुळेच पूर्वी व्यावहारिक जीवनात प्रत्यक्ष पाहिलेल्या बा अनुभवलेल्या 
अर्थांना नबीनता अते: बसंत भ्र॒तूच्या योगाने जुने वृक्ष नव्यासारखे दिसतात; 
तसे हे अर्थ नजे दिसतात; असे ध्वनिकार म्हणतात. रस हे कलात्मक संगतीचे 
तत्त्व होय. असला भरताचा सिद्धांत आहे. नाट्यातील वण, शद, छंद, गुंग? 
अलंकार, पाठयस्वर, संगीत स्वरांची रचना यांचा प्रयोन रसभावनांनुगत व्हिवा 
नानारससमाशित असावा असे त्याने म्हटले आहे. ( भरत १७४२, १८॥३८-< 
७५). भरताचे अनुकरण करून काव्ये रसात्मकम्‌' असे काव्पाचे लक्षण 


5 


साहित्यदर्पणव्हाराने सांगितले आहे; तर व्यलिकार व ध्वन्यालोककार हे. ध्वनि 
हा काल््याचा आत्मा होय असे सांगतात. काव्यशास्त्राच्या विवेचनाच्या संदर्थात 
काव्यवारीर घ काव्याचा अत्त्ना असा विभाग केलेला आढळतो. यात. आत्मा 
याचा अर्थ सतष्याच्या देहातील आत्म्याप्रमाणे असलेल! जीवात्मा नव्हे आणि 
वारीर थांचा अर्थ करीर असा ताही. आत्मा म्हणजे सार. शाब्दार्थांना किंवा 
अभिनयांना य॒वतोच्या लर्वांगव्यापी लावण्याप्रमागे व्यादून रहाते ते सार होय. 
इववन्यालोककाराने ' शरोरस्यात्मेव साररूपतया स्थितः ' असा काव्याच्या अत्म्याचा 
अर्थ सांगितला आहे. भरताने वाचिक अभिनय हो काव्याची तनू व्हिवा नाट्याचे 
कथानक म्हणजे इतिवृत्त नाव्याचे शरीर होय असेही म्हटले आहे. रलहा त्यो शरी- 
राचे जीवनतत्व (आत्मा) व्हिवा सार असा अर्थ त्याने वारंवार सूचित केला आहे. 
घ्वनिकाराने व ध्वन्यालोककाराने भरताचा रसतिद्वास्त साल्य केला 
आहे. परंतु रस हा शुुंगार, हास्य, कर्ण इत्यादी रसवाचक शब्दांनी सांगितला 
तर तो आस्वाद्य होत नाहो किवा कोणतेही काव्यातील सोंद्य हे वाचक शाब्द 
व वाचक वाबय यांनो आस्वाद्यमात होत नाही म्हणून काव्यसोंदर्याची प्रतीती 
[कवा आस्वाद प्राप्त होण्याकरिता काव्याच्या शब्दात , वाक्यात ब वाच्यार्थात 
निराळी व्यंजनानामक शक्‍ती ( सूचकता ) असते असे सिद्ध केळे आहे. या व्यंजनात्मक 
शवतीने जो रताचा, भावाचा, रोतीचा, अलंकारांचा किंवा गुणांचा सोंदर्यानुभव 
येतो, त्यास ध्वनि असे म्हटले आहे. हा व्यंजनालिद्धांत किवा ४वनिसिद्धांत 


भरताने गृहीत धरलेला आहे. अभिनिष्पत्ति, अभिव्यवित, अभिव्यक्त, व्यञ्जना, 


[ अनुक्रमणिका] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


७५ ण > 
र 
“6 हुपतमहोत्सी १). 
र्ष्* च. वष & 
९» ऐश 
आ. ४ 
“ह. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१२ नवभारत 


व्यंजित, व्यंजक इत्यादी शब्दप्रयोग भरताने रस व भाब यांच्या विवेचनाच्या 
संदर्भात केले आहेत. नानाभावासिनयव्यजजितान्‌ वागडगसत्त्वोपेतान्‌ स्थायी- 
भावान आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः ; हर्षादीनह्च अथिगच्छन्ति। (अध्याय 
६ ). एंवमेते काव्याभिव्यदितहेतवः एकोनपञ्चाशद्भावा: । . . . . अन्योन्यार्थ- 
संश्वितेभरविविभावानुभावव्यज्जितेः एकोनपज्चाशदभावे: सामाल्यगुणयोगेन अभि- 


ह्‌ 


निष्पद्यन्ते रसाः. ...। (७७,८) वाचि यल्नस्तु कर्तव्यो नाट्यस्येषा तनः 


१ 
स्सता। अऊगतेपथ्यसत्वानि वावयार्थ व्यञ्जयस्तिहि। (१५२ ). अर्थ --- नाना 
भावांच्या अभिलयांनी व्यंजित व तसेच याणी अंब घ सत्व थांनी ठ्स्त 


९५८ 
स्यायिभावांचे आस्वाद तुमनस प्रेक्षक घेतात आणि हर्वादिकांनी यबत होतात. 
काव्यरसाच्या अभिव्यक्तीला कारण असणारे ४९ साव होत. भिन्न सिन्न 


अर्थावर आधारलेले आणि विभाव व अनुभाव यांनी 


णि 


व्यंजित केलेले ४९ भाव 
सामान्यगुणयोगामुळे रसनिष्पत्ति करतात. भाषणाचा प्रयत्न करणे हे कर्तव्य 
होव; कारण वाजी हो नाठ्याची तनू म्हणून सांगितली आहे. अंगविक्षेप, 
नेपथ्य स्हणजे दस्त्रभूषणाटी सजावट व सात्विक अभिनय हे वा्या्थ व्यंजित 
करतात. ' भावव्यंजक, प्रवृत्तिधमोंव्यंजक, काकुस्वरव्यंजक, सिठिव्यंजक, अक्षी 
नाट्यक्षास्त्रातीछ काही अध्यायांची शीषकेही आहेत. 


ध्वनिसिद्धांताप्रमाणे केवळ वाच्यार्थ असलेले काव्य हे काव्यच नव्हे; 


त गी हो विचारसरणी अधिक विस्ताराने मांडतात 
श आपला मतभेद प्रकट करतात. ध्वनिकाव्य हे उत्तम किवा मध्यम काव्य 
होय, परंतु त्याहीपेक्षा खालच्या दर्जाचे ध्वनिश्ून्य काव्यही असते, असे * रस- 
ग्ंगाधार' या ग्रंथात सोपपत्तिक पद्धतीने त्यांनी सांगितले आहे. रसध्वनि 
असलेले काव्य हे उत्तस काव्य होय, असे ध्वनिकार ब जगन्नाथ हे दोघेही 
म्हेणतात. परंतु ध्वनिकाव्याप्रमाणे ध्वनिरहित काव्यानेही काव्यानंद निर्माण 
होतो म्हणून रसानुभव होच काव्यानंदाची अनुभूती होय अले मानता येत नाही 
असे त्यांनी प्रतिपादिले आहे. सर्व प्रकारच्या काव्यानंदाचे किंवा कलानुभूतीचे 
चमत्कृतिरूप प्रतीती हे स्वरूप जगल्नाथाने सांगितले आहे; आणि चमत्कृति- 
जनकत्व हे कोव्यांचे समान लक्षण होय असा सिद्धांत सिद्ध केला आहे. 


क क $$ 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| नुक्रमणिका | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


> 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. रा. भा. पाटणकर 


0 ० *₹७॥_ 0 
काचच सादयशास्त्र 


प्रास्ताविक 


बेनेदेततो क्रोचे या प्रसिद्ध इटालियन सोंबर्यशाल्त्रज्ञाने विसाव्या शतकाच्या 
अगदी सुरवातीस (१९०१ मध्ये) लिहिलेल्या * इस्थेटिक' था ग्रंथाचा तपशलील- 
वार परिचय करून देणे व त्यावरील विवरण देणे हा या लेखसालेचा उददेश 
_ आहे. हे भूळ ग्रंथाचे भाषांतर नव्हे. डुसरे असे को क्रोचेच्या एकूण सोंब्य- 
विचाराचा थोडवयात परिचय करून देणे, त्यावर लाधकबाधक चर्चा करणे 
हाहो उद्देश डोळयासमोर ठेवण्यात आलेला नाहो. क्रोचेने 'इस्थेटिक या 
ग्रंथात कोणता सोंदर्यसिद्धांत मांडला आहे. यावरच आपल्याला लक्ष केंद्रित 
करावयाचे आहे. असे करताना क्रोचेच्या निष्कर्षांत भापल्याला जितका रस 
असेल तितकाच रस त्याने हे निष्कषं कसे काढले यातही असेल. थोर तत्त्व- 
वेतत्यांबरोबर प्रत्यक्ष वाटचाल करण्यामुळे जे बोखिक फायदे होतात त्यांना 
मुकणे उपयोगी नाहो. म्हणून क्तोचेच्या विचारातील प्रत्येक टप्प्याचा परिचय 
करून घेण्याचे ठरविले आहे. 

अशा ग्रंथाचा परिचय करून देताना परिभाषेची अडचण नेहमीच येते 
पण या प्रश्‍नाचा बाऊ करण्यात अर्थ नाहो. तसेच प्रथम क्रोचेमधील सर्वं 
पारिभाषिक संज्ञा एकत्र करून त्यांना भराठी किंवा खरे म्हणजे संस्कृत प्रति- 
शब्द शोधायचे व मग त्याच्या विचाराचा परिचय करून घेण्याचा प्रयत्त करा- 
यचा हे धोरण येथे स्वीकारलेले नाहो. हे सर्व जाणीवपुर्वक केले आहे. आप- 
ल्याला क्रोचेच्या विचाराशी कर्तव्य आहे. तो विचार त्यातील सवे बारकाव्या- 
सकट मराठी वाचकाला उपलब्ध करून द्यायचा आहे. नुसते प्रतिशब्द शोधल्याने 
हे काम साधणार नाहो. उलट आधीच ठरविलेल्या प्रतिशब्दांच्या जोखडामळे 
सूळ विचार समजावून घेण्यात अडचणी भात्र येतील, एकतर सूळ इंग्रजी 
शब्दाचा अर्थ पुष्कळ वेळा बराच व्यामिश्र (काँप्लेवस) असतो. हा सर्व अथ 
अभिव्यक्त करणारा मराठी शब्द मिळणे जवळजवळ अशक्य अतते. उदा ० 


अनुक्रमणिका ] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


३. क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


(» दुत” ! 
*्र /£ शव क 
॥/ नवभारत भं 
क धि ७५११ 200034 


न्ट« (अमृतमहोत्सवी >२७ 


3 


च. वष.&” 
26 9 औक 
शततररफ्र, 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्र 


१४ नवभारत 


* रोमॅटिसिजम ' हा शब्द घ्या. समजा याला प्रतिशब्द म्हणून आपण * अद्भुत- 
रस्यतावाद ' या शब्दाची निवड केली. ' रोमॅटिसिझम ' मध्ये “ अद्भुतरम्थता- 
वाद ' बसतो हे निश्चित. पण या दोन संज्ञा संपुर्णगणे एकच अर्थ व्यक्त करीत 
नाहोत हे पाहचात्य वाझमयाच्या अभ्यासकाच्या चटकन लक्षात येईल. उदा० 
आविष्कारावाबत रोमॅटिक लोकांनी दाखविलेली स्वातंत्र्यप्रियता * अद्भत- 
रम्यतावाद ' या शब्दाच्या व्याप्तोत समाविष्ट होत नाही; पज ' रोसेटिक 
या इाब्दाने हा अर्थ व्यवत होतो हे तिशचित. मुळातील शब्दाने जर अनेक अर्थ 
व्यक्त होत. असतील तर नेसके तेच व तितके अर्थ व्यवत करणारा शब्द 
मराठीत सापडणे संभवनीय नाहो. शब्दाला व्यामिश्र अथ असणे फकरिवा अनेक 
असणे स्वाभाविक आहे कारण तो एका बदलत्या परंपरेत घडलेला अशसवतो. 
इंग्रजी शब्दाला सराठोत प्रतिशब्द सापडणे आणखी एका कारणामुळे कठीण 
असते. जो मराठी इाब्द आपण निवडू त्याला आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या 
र्था ह. रोज ::>72:>> 


अथ 


्विरोज इतरहो अथ असणे शक्य असते. तेव्हा केवळ मराठी जाणणाऱ्याचा 
गेरसमज होण्याची शक्‍यता मोठी आहे. हे टाळायचे असेल तर प्रचलित सराठी 
शब्द टाळून केवळ संस्कृत शब्धांचा उपयोग करावा लागेल. ज्याला संस्कृत 
येते त्याच्या सनात वर उल्लेखिलेला गोंधळ होण्याची शवयता असते. पण 
ज्याला संस्कृत येत नाही त्याला मूळ इंग्रजी शब्द व त्यासाठी वापरलेला 
संस्कृत प्रतिशब्द दोन्हीही सारखेच अपरित्नित असल्याने त्याचे समाधान वरील 
पद्धतीने होईल हे खरे. पण असे दुहेरी अज्ञान असलेली संडळी थोडी आहेत" 
आणि त्यांचे अज्ञान टुर करायला विद्वान नेहमौच तयार असतात. त्यामुळे 
सोठी पंचाईत होते. ( अमरावतीच्या एका व्यासंगी स्नेह्याने मला ' आनंद 
या शब्दाच्या अर्थाची व्यामिश्रता दाखविल्यावर मो काही दिवस ' तुमच्या 
भेटोने जानंद झाला ' हे साघे बाक्यही उच्चारायचे धाडस करीत नसे. ) तेव्हा 
प्रतिशब्द सापडल्याने फारसे काही साधते यावर भाझा विदववास नाही. सूळ 
विद्यार स्पष्ट करणे हे महत्वाचे आहे. ते करीत असताना, त्याबहृल बोलताना 
आपण प्रचलित मराठी शब्द वापरू किंवा सोयीसाठी नवे शब्द बनवू. त्या 
संदर्भापुरत्या त्या शब्दाच्या मर्यादा आखल्या जातील. पण दुसऱ्या संदर्भात 
किवा मूळ शब्दाची दुसरी अर्थच्छटा व्यक्‍त करण्यासाठी डुसर्‍्या दाब्दाची 
निवड करणे जरूर ठरणे शक्‍य आहे ; निदान संदर्भानुसार प्रतिशव्दाचा अर्थ 
स्पष्ट करणे आवड्यक ठरेल. म्हणून परिभाषेबद्दल येथे मुद्दाम लवचीक दृष्टि- 
कोन ठेवला आहे. इंग्रजी जब्दांसाठी मराठों प्रति्वब्द वापरले आहेत; व 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नुक्रमणिका | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


त ५6", क 
॥७॥ नवभारत भं 

कन धि ७५ 39१९ 
न्ट्« (अमृतमहोत्सवी >२७ 


> 


%, 3 


सू. वष & 9 
26 रः ३४% 
ततर 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्र 


करोचेचे सौंदर्यशास्त्र १५ 


त्यांचा अर्थ विलिष्ट संदर्भापुरता स्पष्ट करण्याची काळजी घेतली आहे. काही 
ठिकाणी इंग्रजी शब्द तसेच ठेवले आहेत ; व त्यांचाही अर्थ संदर्भापुरता स्पष्ट 
केला आहे. इंग्रजीपेक्षा संस्कृत ही जास्त । आपली ' भाषा आहे असे माझे 
सत नसल्याने सराठोत रूढ झालेल्या इंग्रजी शब्दांना टाळून सुहास अनोळखी 
संस्कृत किवा संल्कृतोद्भव शब्द वापरण्याचा अट्टाह'स केलेला नाहो. नुळातला 
विचार मराठीत आणणे हा माझा उदेश असल्याने परिभाषेच्या वागुल्युवाला 
थोडेते दूरच ठेवण्यत्चे सी ठरविले आहे. 

कोचेने प्रस्तुत पुस्तकाचे दोन भाग केलेले आहेत. पहिल्या भागात त्याने 
आपल्या सिद्धांतांची तात्विक चर्चा केली असून दुसर्‍या भागात सोंदर्यशास्त्राचा 
ग्रीक काळायासून १९ व्या जतकाच्या अखेरपर्यंतचा इतिहास दिलेला आहे. 
प्रस्तुत परिचय-विवरण फक्त पहिल्या भागापुरते भर्यादित आहे. या. भागात 
एकूज १८ प्रकरणे आहेत. वा. भागाचा आपण प्रकरणः परिचय करून घेणार 


>>> 


७७! 


प्रकरण पहिले 


१44 
ह] 
वी 
ऱ् 
ग्य 
0] 
यसं 
>2ा/ 
त्र 
र्म 
रड 
>> 
ऱ्य 
ट्रा! 
2 
र 
(त 
५1 
श्र्प 
चस 
3 
८14६ 
शध 
शय 
7 
शिप 


बहुतेक 
सर्वाना भाहोत असते. येथे एक गैरतसंज टाळायला हवा. कोचेचा एकस्प्रेश- 
निझस व याच नावाची नाट्यादी कलांमधीळ एक आधुनिक परंपरा या वेगळ्या 
गोष्टी आहेत. क्रोचेच्या भते सर्वच कला आदिष्काररूप असते; म्हणून कलेतील 
एखादीच परंपरा आदिष्काररूप आहे असे मानणे योग्य नाही. कारण असे मानणे 
याचा अर्थ निदान काही कला आविष्काररूप नाहो अणि तरीहो ती कला 
आहे असे कबूल करणे होय. हे क्रोचेच्या सिद्धांताही सुसंगत ठरणार नाही. 

क्रोचेने आपला कलासिद्धांत मांडताना एवस्प्रेशन ( आविष्कार ) या 
संकल्पनेचा जसा उपयोग केलो आहे तसा “ इंटुइशन ' या संकल्पनेचाही उपयोग 
केला आहे. खरे म्हणजे या दुसऱ्या संकल्पनेचाच त्याने जास्त प्रामुख्याने वापर 
केलेला दिसतो. क्रोचेने इंट्इक्षन व आविष्कार यांच्यात अभेद कल्पिला आहे 
व कलेचे या दोहोंशी समीकरण मानले आहे. म्हणून इट्इशन वब आविष्कार 
यांचे स्वरूप कळल्याखेरीज त्याचा कलास्वरूपाविषयीचा विचार स्पष्ट व्हायचा 
नाही. आपल्या पुस्तकाच्या पहिल्या प्रकरणात त्याने या दोन संकल्पनांची फोड 
केली आहे. 

तो म्हणतो को ज्ञान दोल प्रकारचे असते. पहिल्यास इंट्इटिव्ह ज्ञान 
म्हणतात, व दुसऱ्यास ताकिक ( किवा संकल्पनात्मक ) ज्ञान म्हणतात. पहिले 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


३. क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


> 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ नवभारत 


कल्पनाशक्तीच्या मार्गे व दुसरे बुद्धीच्या मार्गे प्राप्त होते. पहिल्या प्रकारच्या 
ज्ञानाचा विषय विज्लेष ( विशिष्ट गोष्टी ) असून दुसर्‍याच! विषय सामान्य 
असतो. पहिल्यामुळे विशिष्ट गोष्टींचे ज्ञान होते, डुसर्‍यामुळे त्याच्यातील संबंधांचे 
ज्ञान होते. पहिल्यामुळे प्रतिमांची ब दुसऱ्यासुळे संकल्पनांची निर्मिती होते. 

या विवेचनावरून इंदुइ्शानविषयी काही गोण्टी आपल्याला कळतात. 
इंटुइशनन हा ज्ञानाचा एक प्रकार आहे; त्याचा विषय विशिष्ट गोष्टीच 
असतात; या गोष्टी प्रतिमाल्वरूप असतात. प्रठिभास्वरू्पी विशिष्टांचे ज्ञान 
म्हणजे इंटुइडान असे म्हणता येईल, पुढे आपल्याला क्रोचे अते सांगणार आहे 
कौ हा ज्ञानप्रकार संकल्पनाधिष्ठित नसतो. स्हणूनच येथेही इंटुइशन हे बुद्धीच्या 
मार्गे प्राय्त झालेले ज्ञान लसून कल्पनाशवतीच्या भागे प्राप्त झालेले ज्ञान आहे 
असे तो सांगतो. संकल्पनांच्या मध्यस्तीशिवाय प्राप्त झालेल्या ज्ञानास “ प्रत्यक्ष 


ज्ञान ' किवा “ साक्षात्‌ प्रत्यय ' अस्ते नाव दिल्यास इंट्ईशन म्हणजे ' प्रत्यक्ष 
जान असेही म्हणता येईल. वरीळ निवेदनात आजखोही एक' अर्थेच्छटा 
अनुस्यूत आहे. इंदुइशल ऐब्र्यि ज्ञानाच्या फार जवळ असणारा ज्ञालप्रकार आहे. 
ऐंद्रिय ज्ञानात संकल्पना अनुस्यूत असल्या तरी विशिष्ट इंद्रियगोचर गोष्टीच 
या ज्ञानाचा विषय होऊ शकतात. उद!० विशिष्ट गाईंचेच ऐंद्रिय ज्ञान होते; 
गोत्वाचे काही एंद्रिय ज्ञान होत नाही. इंट्इशनचे बरोबर असेच असते; विशिष्ट 
इंद्रिययोघर गोय्टी किवा मनःचक्षूंना दिसणाऱ्या तत्समान प्रत्िथा याच इंदु- 
इदनचे विषय असतात. .( इंटुइइान ऐंद्रिय ज्ञानासारखी असली तरी त्यांच्यात 
भेद आहे. याबद्दलचे विवेचन याच प्रकरणात नंतर येईल. ) केवळ ऐंद्रिय 
ज्ञानाच्या (किवा कल्पनाशक्तीच्या) पातळीवर ज्याप्रमाणे गोत्वादी संकल्पनांचे 
कान होत नाहो त्याचभरमाणे कार्यकारणभावासारख्या संबंधांचेही श्ञान होत नाही. 
म्हणून संबंधांचे ज्ञानही इंटुइशनमधून वगळले पाहिजे. इंद्रियगोचर (किवा 
कल्पनाझबतीच्या पातळीवरील ) विज्िष्ट गोष्टोंचे किंबा त्यांच्या प्रतिमांचे 
भत्यक्षज्ञान (म्हणजे संकल्पनांच्या मध्यस्तीजिवाय झालेले ज्ञान ) यासाठी क्रोचेने 
* इंडुइश्यन । “ इटुइटिव्ह ज्ञाच ! हे शब्द वापरले आहेत हे वरील विवेचनावरून 
स्पष्ट होते. 


हे प्राथभिक स्पष्टीकरण दिल्यानंतर क्तोचे अशी तक्तार करतो की या 
जानप्रकाराला सामान्य लोकात जरी झान्यता मिळालेली असली तरी त्याला 
तत्वज्ञांच्या सभेत प्रतिष्ठा प्राप्त झालेली नाहो. इंदुइदालला नेहमी खालचे 


स्थान देण्यात येते. इंटुइशन म्हणजे नोकर व बोद्धिक ज्ञान म्हणजे सालफ 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| नुक्रमणिका | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


४ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र १७ 


असे समजले जाते. मालक नसल तर नोकर असू शकत नाही ; पण नोकर 
नसला तरी मालक असू शकतो, कारण त्याचे जीवन नोकरावर अवलंबन 
नसते. तसेच संबंध इंटुडशान व ताकिक ज्ञान यांच्यात आहेत. इंट्इशन आंधघळो 
असते; बुद्धीमुळे तिला दृष्टी प्राप्त होते असे तत्वत मानतात. ( क्रोचेच्या 
सनात खालील वाक्य असावे :- ओठा 5 फाळ ठत्याल्ः 870 
ए०ंव; 1100101015 १0]110ए; 6010011015 8760 01102]. 1९७17) 
(77४११८७ ०/ 77८ 1066807, वि, व. ण. 1). पालारानुंगागा, 
19३७110118 1/01'ा'५, 1,010011, 1904 पान ६२ ) 
इंटुइडलला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे क्ोचेले ठरविले आहे. इंट्इठान हा 
स्वतंत्र ज्ञानप्रकार आहे, त्याला इतर कोणत्याही ज्ञानप्रकारावर | 
राहण्याची गरज नाही अले तो सांगतो. इंटुइळ्ननध्ये संकल्पना असू शकतात. 
यज ज्याच्यात संकल्पना अजिबात नाहोत अश इंटुइशन असतात; म्हणूच 
हा ज्ञानप्रकार संकल्यनांच्याशिवाय अस्तित्वात येऊ शकतो असे म्हणता येते 
संकल्पनाविरहित असू शकणाऱ्या इंट्इशनची छोचेने काही उदाहरणे दिली 
आहेत. चंद्रप्रकाशात' म्हालेल्या देखाव्याचे चित्र, एखाद्या देशाच्या सर्यादा 
दाखविणारा नकाशा, गाण्यातील मद किंवा उत्तेजक विषय, उसासणाऱर्‍्या 
मावगीताचे शाब्द, ज्या शब्दांनी आपण प्रश्‍न विचारतो, आज्ञा करतो, विलाय 
करता ते शब्द हो ती उदाहरणे होत. या सर्वे ठिकाजी बोद्िक प्रक्रियांचा 
लवलेशहो नसणे ठाव्य आहे असे क्रोचे म्हणतो. यातील कोहो उदाहरणे 
भावव्यजन करगाऱ्या शब्दांची, स्वरांची आहेत ; प्रश्‍त विचारणे, आज्ञा करणे 
यासाठी भाषेचा जो उपयोग होतो तो केवळ माहिती देणाऱ्या, ज्ञान ग्रथित 
करणाऱ्या, भाषेच्या उपयोगापेक्षा वेगळा आहे हे कोगालाही पटेल. भाषेचे 
अनेक उपयोग असतात. त्यातील साहिती देणे या एकच उययोगाकडे पर्वीच्पा 
बहुतेक विचारवंतांनी लक्ष दिळे असल्याचे दिसते. भाषेच्या इतर उपयो गांकडे 


नान्य होईल या सदभात आय. ए. रिचडस ब लॉजिकल पाज्ञाजावस्ट यांनो 
नंतर केलेल्या कार्याचा निदा करणे जरूर आहे. अर्थात भाषेच्या या 


इतर 
उपयोगांकडे लक्ष वेधणारा क्रोचे हा पहिला विचारवंत नव्हे हे लक्षात ठेवले 
पाहिजे. येथे आगखी एक मुद्दा ध्याचात ठेवायला हवा. ज्ञानवाहूना पयोगा- 


खेरीज भाषेच्या इतर सर्वे उययोगांकडे करोचे इंट्इशनची उदाहरणे म्हणून 
पाहतो. केवळ भावव्यंजन करणाऱ्या भाषेपुरती इंटुइशनचो व्याप्ती त्याने 
मर्यादित केलेलो नाहो. 

न.भा.२ 


क अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| नुक्रमणिका | र 


क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व ... 
५. 
व्फिष्णाळू 
«२.८७ ७ 
$नवभारत (7 
शस ह ७१५ . ् 
न्“्« ह अमृतमहोत्सवी, & 


०१ वष 
20000): 
क क. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


शर्ट नवभारत 


येथे एक प्रश्‍न निर्माण होतो. भाषेचे विविध उपयोग असतात, व ज्ञात 
वाहन करणे हा भाषेचा एकमेव उपयोग नव्हे हे खरे. पण या इतर उपयोगात 
ज्ञानात्मक उपयोग अनुस्यूत असल्याचे निदान काही ठिकाणी आढळते. उद० 
* बाहेरचे दार तीट लावा हे आज्ञार्थी बात्य पहा. हे वावय जो उच्चारतो 
व जो त्याप्रमाणे कृती करतो त्यांच्या सनात दुसरे एक वत्व्यहो असते. ते 
म्हणजे * बाहेर दरवाजा आहे, व तो लावता येतो. .' हे ज्ावात्मका विध्यथी 
वावय कळले नाहो तर बरोल आश्ञार्थी वावस कळणारच नाही. आता सव 
ठिकाणी भाषेच्या इतर उपयोगात ज्ञानात्मक विधाने अनुस्यूत असतात असे 
नाही. उदा० * अरेरे', “ जरे वा! ,!' ' छान' हे उद्गार पहा. येथे ज्ञानात्मक 


बावये अनुस्यूत आहेत असे रहणला येणार नाही. पण बहतेक ठिकाणी झावात्सः 


र 
नसलेल्या भावेच्या उपयोगाला ज्ञानात्गदतेची किनार असते असे लक्षात येईल 
यालाच सयांतर असा एक ज्ञान्षास्त्रीय प्रश्‍नही निर्माण होतो . सगजा आवज 
चांदण्यात म्हालेल्या उद्यानाचे चित्र पाहत आहहोत. एका विशिष्ट उद्यानाचे हे 
चित्र आहे हे निठ्चित. पण ज्या अर्थो ते चित्र उ्चयानाचे आहे ब ते उद्याल 
चांदण्यात न्हाले आहे हे आयल्याला वळते त्या अर्थो आपल्या घा विशषिष्टाच्या 


इंदुइदानमध्ये उद्यान ब चांदणे या दोन सामान्यांचे ज्ञान अनुस्यूत आहे असे 


म्हणावे लागते. क्रोचेला वरील दोन्ही मुद्दे भाव्य असावेत. सुसंस्कृत माणसाच्या 
इंट्इरानसध्ये बहुधा तामान्याचे ज्ञान ( म्हणजेच संकल्पनांचे ज्ञान ) अनुस्यूत 
पसते असे “. 'बडो.. डक 


असते असे तो स्वच्छ कवूल करतो. पण इट्इशनमध्ये संकल्पना समाथिप्ट 
झाल्या तरी इंटुइदानचे स्वरूप बदलत नाही असे त्याचे म्हणणे आहे. अदा 
इंटडशनभध्ये समाविष्ट झालेल्या संकल्पनांचे स्वख्प सात पूर्णपणे बदलते. 
त्यांना ज्ञानव्यवहारात जे स्वातंत्र्य व जी स्वायत्तता असते तौ त्या इंटइशनचे 
भाग झाल्या को नष्ट होते. याच्या आधी त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व होते; पण 
आता त्यांना एका नव्या समष्टोचे घटक म्हणूनच स्थान आहे. घटकांचे 
संघटित समष्टीच्या स्वरूपावर अवलंबून असते. समजा नाटक 
पात्राच्या तोंडी तात्विक वचने नाटककाराने घातली 
अलगपणे व तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवर विचार करता येत नाहो; कारण ही 
वचने आता त्या पात्राची वेज्िण्ट्ये दाखविणारी साधने बनली आहेत; 
प्याच्यापुळ याच केवळ त्या पात्राचा स्वभाव दिः्दाशित होतो. चित्रातला तांबडा 
रंग म्हणजे पदार्थविज्ञान ज्याचा अभ्यास करते तो रंग नाही; येथे तो चित्रा- 
तला एक वंदिष्ट्यपुर्ण घटक बनला आहे. एखाद्या वाडमयीन कलाकृतीत 
एखाद्या तात्विक ग्रंथातल्यापेक्षा जास्त संकल्पना असल्या तरी तौ कलाकुतीच 


चे स्वरूप 
[तोक एखाद्या 
आहेत. या संदर्भात या वचनांचा 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


> 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्य्यास्र १९ 


ठरते. उलट एखाद्या तात्विक ग्रंथात विपुल इंट्इहान असल्या तरी त्याचे मूळ 
स्वरूप नदलत नाही; तो तात्विक ग्रंथ न्हणनच ओळखला जातो. आपल्या 
लेखनाचा एकूग परिणाम काय घडायला हवा हे लेखकाने निश्चित केलेले असते: 
या उहेश्ावरून लेखनाचे स्वरूप ठरत असते. वरील विवेचनाचा निष्कर्ष असा 
निघतो कौ संकल्पतांशिवाय इंट्इशन हा ज्ञानाचा प्रकार अस्तित्वात येऊ शकतो. 
कारण एखाद्या इंट्इशनसध्ये जरी संकल्पना असल्या तरी त्या इंटुइशनच्या 
घटक बनलेल्या असतात व म्हणून त्यांना संकल्यला म्हणून स्वतंत्र अस्तित्व 
नसते. 


« इट्इरशल म्हणज वास्तब जगाताल खऱ्यासखऱ्या 
काहो लोक समजतात. पण हो समजूत चकीची 
से को ठुंद्रिय ज्ञान व इंदुइशन एक नसल ऐंब्रिय ज्ञानात 
ज्ञान हे इंदुडशन तर असतेच, पण ते आणखीही 
हीत लिहीत बसलो आहे. त्या खोलीचे, साल्या 
गोष्टींचे नळा जे दशन होते आहे 0 
(अर्थात यात इंटुइशनखेरीज इतरही काही 

आहे हे विसरून चालायचे नाहो.) समजा शी कल्पनेने माझ्या मलश्‍वक्षूसमोर 
दुसरी अज्लीच खोली, डुतरी दोत. . . इत्यादी निर्साण केले. या. सतःचक्षला 
झालेल्या दर्शनाचे स्वरूपही इंटुइशन हेच हे. पहिल्या दर्शनातील खोली, 
दोत इत्यादी वास्तव जगातील खरोखरोच्या वस्तू आहेत; इस्र्‍यातील गोण्डी 
खरोखरीच्या वस्तु नसून केवळ भासरूप आहेत. असे जरी असले तरी इंट- 
इशन म्हणून त्यांच्यात काहोहो फरक नाही. याचा अर्थ असा को इंटडइक्षनच्या 
पातळीवर * हे वास्तव, “ ते काल्पनिक! हा भेद नसतो. माणसाच्या अगदी 
पाहल्या इंटुइशान का असतील ? आपल्याळ असे वाटेल की त्या सव वास्तव 
जगाच्याच असतोल म्हणज त्या एंद्रय ज्ञानाच्या स्वरूपाच्याच असताल. पण 
ही समजूत चुकीची आहे. कारण जेथे सत्य व असत्य हा भेद निर्लांग झालेला 
नाही तेथे आपल्याला आलेला सर्व अनुभव वास्तवाचा आहे. असे म्हणण्याला 
काहीच अर्थ नाहो. जेथे सर्वच सत्य आहे तेथे काहीच सत्य नाहो. कारण सत्य- 
असत्य हा भेद निर्माण झाल्याखेरीज ' अमुक सत्य आहे ' असे म्हणणे निर्थक 
असते. वरील भेद निर्माण व्हायच्या आधी ऐंद्रिय ज्ञान नसते; या परिस्थितीत 


आपल्याला केवळ इंदुइशनच मिळतील. या परिस्थितीची काहीशी कल्पला 


यि व 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनक्रमणिका | सेक काटताच्काकन 


र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्‌त 


, यही 
पर्ल न 
नवभारत को रं 
शन ऱ। ७७५ ३९ 
ह अमृतमहोत्सवी, 
र्क वर्ष र > 
*₹ ८ एशतातफ्रि क 
३ 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


ग्‌ नबभारत 


अनदी लहान मुलाच्या अनुभवावरून करत येईल. लहान मूल खरे आणि खोटे, 
खरी घटना व काल्पनिक कथा यांच्यात भेद करू दकत नाही. त्याच्या दृष्टीने 
हे सर्व एकच असते. इंट्इशनच्या पातळीवर वास्तव जगातील खऱ्याखुऱ्या 
वस्तूंचे ऐंद्रिय ज्ञान व केवळ शवयतेच्या कोटीत जमा होतील अक्षा गोष्टोंच्या 
प्रतिसांचे दर्शान यात फरक नसतो. येथे आपण स्वतःला एक विशिष्ट ज्ञात्त 
म्हणून बाहेरच्या ज्ञेय जगापासून वेगळे केलेले नसते. आपल्या मनात ज्या 
संवेदना येतात त्यांना ओपण येथे केवळ आपल्या झानाचे विषय बनवितो" 
ऐंद्रिय ज्ञानात या संवेदनांच्या पुढे जाऊन आपण वास्तव जगाचे ज्ञान सिळवितो. 
इंटुडगानमध्ये था. संवेदनांचेच रूपांतर ज्ञानविषयात होते. त्यांच्या पलीकडे 
असलेल्या वास्तव जगाविषयी आपण उदासीन असतो. अते वास्तव जग आहे 
वौ नाहो याबद्दल आपण काहोच बोलत नाही. येथे लक्षात ठेवायची गोष्ट 
अक्षी को इंटुइ्शन म्हणजे आपण पहात असलेली गोष्ट केवळ भासरू्य आहे, 
वास्तवात तिला स्थान नाही अशी जाणीव नव्हे. । ससोरचे जग अस्तित्वात 
नाही असे घटकाभर समजू ' असे म्हटल्याने इंट्इशनची पायरी गाठता येणार 
नाही. आपण जे बघतो आहे ते खरे आहे किंवा खोटे, भासरूप आहे यापैकी 
आपण काहीही म्हणता उपयोगी नाहो. त्याबद्दल आयण पुर्णपणे उदासीन 
असले पाहिजे. 


सोंदर्यानुसवात आपण जे बघतो त्याचे सत्ताशास्त्रीय स्थान काय असते 
हा पुरातन काळापासून एक वादाचा विषय झालेला आहे. प्लेटोने कलाकृतीला 
सर्वात खालचे सत्ताक्ञास्त्रोय स्थान दिले आणि कलादंताला कारागिराच्याही 
खाली नेऊन बसविले. याला जणू उत्तर म्हणून कांटने अशी भूमिका घेतली 


को सोंदर्याचा आस्वाद म्हणजे ज्ञानव्यवहार नव्हे, संदर गोष्ट म्हणजे वास्तव 


जगात जिला सत्ताक्ास्त्रीय स्थान मिळू शकेल अशी वस्त नव्हे, व आपल्याला 
मिळणारा आनंद लोकिक आनंद नव्हे. कांटने असे दाखविले को सोंदर्यास्वादाचा 
व्यवहार हा अ-लोकिक व्यवहार आहे. सुंदर गोप्टीच्या सत्ताक्ञास्त्रोय स्थान 
दिषयीची उदासीनता हो या अ-लोकिकतेच्या सिद्धांताचा एक अविभाज्य घटक 
आहे. कांटनंतरच्या अनेक सोंदर्यज्ञास्त्रज्ञांनी अशीच भूमिका घेतली आहि. 
ठुसन लगर * फोलिंग अँड फॉर्म ' मध्ये कलावस्तूला ' व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट 
मानते हे वरील भूमिकेशी सुसंगतच आहे. व्ह॒जिल आल्ड्रचने आपल्य़ा * फिलॉ- 
सांफो ऑफ आर! मध्ये हाच दृष्टिकोन मांडला आहे. संस्कृत साहित्यज्ञास्त्रातही 
कलावस्तूच्या स्त्ताझञास्त्रीय स्थानाविषयी विचार होऊन कलावस्तू अ-लोकिक 


| अनुक्रमणिका | 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व्ह धि ७५ चि १९ 
न्ट« अमृतमहोत्सवी] >२७ 


स. वर्ष 

अधा“ 

) र २ 
0001 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंद्येशास्त्र २९ 


असते, कलास्वाद हा अ-लोकिक अनुभव आहे असे मत मांडण्यात आले आहे. 
* अ-लोकिक ' याचा अर्थ * लोकिकापेक्षा वरच्या दर्जाचे' असा न घेता 
* लोकिकापेक्षा मुळापासूल वेगळे ' असा घेतला तर वरील प्रश्‍न सोडविणे 
सुलभ होते. कलानुभव ब्रह्मास्त्रादसहोदर आहे कौ नाहो हा वादाचा विषय 
होणे स्वाभाविक आहे. पन कलावस्तू वास्तव जगातील वस्तूंवेक्षा स्वभावतःच 
भिच्च आहे, तिला कलास्वादाच्या संदर्भात एक विशिष्ट कार्य आहे आणि हे 
व्हॉर्थ इतर वस्तूंच्या कायपिक्षा भिन्न आहे असे म्हव्ले तर त्यावर फारता वाढ 
होणार नाहो असे वाटते. गोष्टींचे स्वरूय त्यांच्या संदर्भावर अवलंबत असते. 
पुतळा म्हणजे लोकिक संदर्भातला दगडच असतो ; त्याला विशिष्ड बजन, 
आकार, रासायनिक गुणधर्म सर्व काही असतात. पण कलास्वादाच्या अ-लोफिक 
संदर्भात या सर्व गोज्टी विसरायच्या असतात; पुतळ्याचे दृश्य रूपच महत्त्वाचे 
असते. ऐंद्रिय ज्ञानात या दृश्य ख्पाच्या पलीकडे जायचे असते, आणि पहात 
असलेली वस्तू खरोखरीच तेथे आहे, तिला वस्तू म्हणून असुक्त अमुज थुण 
आहेत हे म्हणायत्रे असते. त्या वस्तूच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वात आपल्याला रस्त 
अलल. कलास्वादाच्या संदर्भात नेमके या प्रत्यक्ष अस्तित्वाबद्दल उदासोन 
राहायचे असते. कोचेची इंदुइशन व्हणजे ज्ञानविषयाच्या अस्तित्वाबद्दल उदासीन 
राहून झालेले ऐंद्रिय ज्ञानच होय असे म्हणता बेईल. 

इट्इशन संकल्पनांवर आणि वोदिक व्यापारांवर आधारलेली नसते 
असा निष्कर्ष आतापर्यंतच्या विवेचनावरून निघतो. कांटने सानवी ज्ञानाचे जे 
विइलेषण केले आहे त्यानुसार ज्ञानप्रक्रियेत सातवी भन सक्तीय भाग घेत असते; 
मनाने निमाण केलेल्या संकल्पनात्मक चोकटीतर' अनुभव शक्‍य होतो. या 
चौकटीचे कांद्ने दोन भाग कल्पिले आहेत. त्यातील एक भाग म्हणजे काल 
व अवकाक्य हो परिसाणे होत. सऱ्या भागात कार्यकारणभावादी संकल्पनांचा 
समावेश 
नाव दिले असून दुसऱ्यास * कॅंटेंगरीज ' हे नाव आहे. हे सब विश्‍लेषण क्रोचेच 
मनात असावे असे वाटते. कारण आपल्या इंट्इशनला संकल्यतांचा भाय 
लागत नाही असे तो प्रथथ सांगतो. म्हणजे इंटुइशल कोटींना (केंडेगरीजना) 
जन्म देणाऱ्या संकल्पनाशकतीवर अवलंबून नाही हे तो लिद्ध करतो. सग पुढे 
जाऊन कांटच्या इंट्इशनसध्ये व आपल्या इंट्इशनभध्ये काय फरक आहे ते तो 
सांगतो. कांटच्या म्हणण्याप्रमाणे इंट्इशनच्या पातळीवर आपल्या ज्ञानविषयाला 
काल व अवकाश हो परिमाणे असतातच. जे जे काही दिसते तो कॉल व 


नरे 
| रक 
र 


| अनक्रमणिंका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


३. क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र नवभारत ण री 
215) ७५ च्>** 
न्<< (अमृतमहोत्सवी & >२७ 

“पक वर्ष ह) ४7 > 
*- ८ ऐता 
अ 

(“> 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नर नवभारत 


अवकादा यांच्या चौकटीतच. पग क्रोचेच्या भते इंट्इशनला या परिमाणां- 
वरही अथलंबून राहवे लागत नाही. इंटुइशनळा संकल्पनात्मक चोकटीबाहेर 
जसे अस्तित्य असू शकते तसे काल व अवकाश यांच्या चोकटोवाहेरही अस्तित्व 
असू शकते असे तो म्हणतो. याची त्याले काही उदाहरणे दिलो आहेत: - 
आकाह्याचा रंग, एखाद्या भावनेचा रंग, बेदलेची किंकाळी, जपल्या इच्छा 
वावतीने कलेला प्रयत्न हे सर्व जागिवेचे विषय होतात; त्यांचे स्वख्य इंटुदशाय 
हेच असते. आणि त्यांना काल व अवकाद् ही परिमाणे नसतात. काहो वेळा 
इटुडरनला काले व अवकाश यांच्यापैकी फक्त एकच परिमाण असते; आणि 
हो दोन्ही परिमाणे जअखली तरी इंदुइशन ग्रहण करतेवेळी त्यांची बेगळी जाणीव 
पी जाणीव नंतर येते. इंद्इशनमध्ये ज्यात्रमागे संकल्पना घटक व्हजून 
आढळतात त्याप्रमाणे काल व अवकाशही घटक स्हणून सापडतात. इंदुडलनच्या 
पातळीवर त्यांची अलन व स्पष्ट अशी जागीव नसते. एखादा देखावा (वा 
एखादे ख्रित्र पाहुतादा झापल्याला अवव्ागाची जाजीव असते का? एखादी 
गोण्ट निंबा एखादे गाजे ऐकताना कालाची जाजीब असते का? 


चयारतो. गो . 
विर ट्‌ च फार दप ग लळे राज 
चारता, गाष्दात(ल वटना कालायकणनान घडतात मर सथापन एक राजा 


ज्य करीत होता. त्याला टोन गेत्या. पण > 

राज्य करात होता. त्याल दोन राज्या होत्या. पज त्यांला संतती नव्हती. 

म्हणन त्याले थक्च केला. घक्षाचे फल म प - 

म्हृणून त्याने य केला. यझत्वे फल नी खाल्ले ब नंतर त्यांचा दोन 
- वी 


! 
| 
37 
र 
3५ 


तेजस्वी पुत्न झापले... ! हो. अगदी लहस सळांसाठी सांगित 


ब्व्टे 
त्याताल घटयाचा कोलायुक्म बदलला, तर गोष्य निर्माणच व्हायची ना 


। 


णून गोष्टीत कालाचे परिमाग असते हे निक्चित. पण येथे क!ल या गोग्टीचा 


भापल्याळा 


नसते. इंट्इशनमध्ये काल, अवकाश, संकल्पना नसतातच अते क्रोचे म्हणत 
* या पालळीबर या गोण्टीची अलग ब स्पष्ट जाणीव आपल्याला नसते 
इतक त्याला म्हणायचे आहे. असे वाटते. इंट्डज्नच्या पातळीवर सर्दी भर 
फळावर पडत असेल तर आयण पाहुत असलेल्या गोष्टीच्या व्यविशत्वावर, 
वेशिष्ट्यावर. कार ब गजकाश यांची स्पप्द जाणीव जौवनाच्या अगदी एस- 
वातीचासून असते था. सिद्धांतावर अनेक आधुनिक तत्त्वज्ञांनी आक्षेप घेतले 
आहेत आणि था सिद्धांताच्या समथफांसध्येही काळू च अवकश हो दोन्ही 
परिमाणे सनातन आहेत, कौ त्यापैकी फक्त एकच सनातन आहे. थावहळ दाद 
आहेत. म्हणून आपल्या स्वतःच्या सिद्धान्ताला था सर्व घादांमळे पाठिबाच 
मिळतो अले क्तोचे म्हणतो. न 


| अनुक्रमणिका | 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


करोचेचे सोंदयशास्त्र २३ 


क्रोचेच्या मते काल व अवकाझ थांचे आवल्याला उपजत ज्ञान असते 
असे नसून ते ज्ञान अतुभव व व्यासिश्र बोद्धिक प्रक्रिया यांचे फल असते. 
प्रोढ साणसांसा या परिमागांचे जे प्रगल्भ व व्यवस्थित ज्ञान असते ते लहान 
सलांना तसणे स्वाभाविक आहे. प्रश्‍न इतकाच को अगदी लहान मुलाच्या 
अनभवात या परिमाणांची जाणीव अनुस्यूत असते को नाहो? ज्या सुलात 
मी ' पणाची जाणीव निर्माण ज्ञाली आहे त्याला “इतर! पणाची जागोव 
असतेच; या दोन जाणिवा एकाच जाणिवेची दोन ख्पे आहेत. “सो! ब 
* इतर ' यांच्यात भेद करायचा सर्वात सोपा सार्ग म्हणजे अवकाशात या दोन 
गोष्टी वेगळ्या ठिकाणी आहेत असे दाखविणे हा होय. थांचा अर्थ असा कौ 

पणाची जाणोव असलेल्या प्रत्येक मावबी उपवतोच्या अनुभवाला अवकाशाचे 
परिमाण असणारच. हो गोष्ड कालाविषयीही खरी आहे. अत्ते असेल तर * काल 
ब भवकाळ या परिमाणांशिवायहो इंटुइरात असू शकते असले जे क्रोचे म्हणतो 
त्यांच्य अर्थ कसा लावायचा ? या प्रश्‍नाला एकच उत्तर संभवते. इंटुइगनमध्ये 
काळ घव अवकाश थांचे अळग व स्वष्ट ज्ञान नसते; इतर संकल्पनांत्रमाणे 
ही परिनाणे आपल्या अनु पवविदयांचे भाग म्हणून जाणवतात कोचेच्या ननात 
इतकच असाव. 


क ल अल स्पेस क जली क्र पकाल्यना 
जिला सुसत लंगर ' व्हर्च्युअल स्पेस झ्हणते तशी काहा लकल्यता 


कोवेर्या मसात असेल का? असे असषेलते वाटत नाहो. कारण । व्हर्च्यअळ 
स्पेस ऱ्यी संकल्यता आपपल्या भोवतालच्या खऱ्याखऱ्या जड ब्स्तू त सास 
बदलेल्या आहेत त्या अवदायाच्या सकल्पनच्या नतर नळावलला आहे. जगणातीळ 


सामाल्य व्यवहार करताना जी वुद्धी लागते त्यापेक्षा जास्त प्रगल्स दडी 
बरल्याखेरीज ' व्हर्च्युअल स्पेस ' ची संकल्पना निर्माण होणे गावय नाहो 


भट च 
पुन्हा * व्हर्च्युअल स्पेस ' म्हणजे अवकाशाचा अभाव नव्हे. घाबरून अले 


त» ब्ाॉमसाड भ. 


वाटते की क्रोचेच्या तिद्धांताचा आपण जो अर्थ हावला त्या पलीकडे त्याच्या 


इंट्इशनचा अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी क्रोचेने आतापर्यंत तिची इतर वोठिक 
व्यवहारांशी तुलना केलो. यानंतर तो इंदुइशन ब लंवेडना ( उजाडछायला ) 
यांची तुलना करून इंटुइगनच्या संकल्पनेला दुसऱ्या बाजूने स्पष्टता मिळवच 
देणार आहे. त्याच्या भते संवेदना ही केवळ कच्ची, जड सामग्री आहे; तो 
रूपरहित असल्याने आपल्या अनुभवाचा विषय होऊ शकत नाहो. भानवी 
अनुभवाचे ताकिक विश्‍लेषण करताना या जड सामग्रोचे अस्तित्व एक मर्यादा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | "पपप 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


, यी 
पर्ल तौ 
नवभारत नी शं 

त्त्य ७५" चू :>५९ 

न्ट (अमृतमहोत्सवी & ० 
७” >> डि 

*रा यशात क 

अ £ 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


र्ष नवभारत 


म्हणून मानावे लागते. म्हणून संवेदना असते असे म्हणायचे इतकेच. येथे क्रोचे 
ख्प (फॉर्म) व जड सामग्री (मॅटर) यांच्यात जो भेद करतो आहे त्याचे 
थोडे स्पप्टोक्रण देणे जरूर आहे. त्यासाठी आपण कांटे केलेल्या थानवी 
ज्ञानाच्या विश्‍लेषणाची जरा मदत घेऊ. कांटच्या भते ज्ञानासाठी अनु'भवपू्व 
सकल्पनाव्यूह लागतो; व तो व्यूह मानती मनाने उत्स्फूतयणे ( 8]णा[व- 
160ए8]5” ) निर्माण केलेला असतो. पण त्याच्या जोडीला. अनभवजन्य 
धट्क जर आपल्याला प्राप्त झाला नाही तर हो संकल्पतात्मफ चोकट रिकामी 
राहील. तिच्यासुळे ज्ञानप्राप्ती होणार नाहो. हा अनभवजन्य घटक म्हणजे 
आपल्या संवेदनशीलतेने दिलेली संवेदनांची सामग्री. संकल्पनात्मक व्यठ निर्साण 
णार सल सुजनशाल, चंतन्यमय, व खऱ्या अर्था वती असते. पण है 
नतने सवद्नक्षालतत नाही; कारण तो उत्स्फर्तपणे निर्मिती करीत नाहो; 
बाहेरच्या चेतकांमुळे तिच्यावर जे परिणाम घडतात तेच ती जमवते. म्हजून 
सकल्यनाक्वबत(च्या तुलनेने संवेदनशीलता जड ठरते. कांटप्रसाणे क्रोचेही असे 
झानतो को मातवी ज्ञानात उत्स्फ्त घ जड असे दोत घटक असतात. पण या 


दोन घटकांचे स लन कोठे होते. उत्स्फततेची झ्या कोठवर आहे गण 
जडतेची मय दा कठ सरू होते. 


माम आन सोधदलची, कोचेचा विचार कांटच्या विचारा- 

€&. (> स्यावर संकल्पनांचा संस्कार झालेला नाहो अल्या इंटु- 
इऱनला दाट आंधळो मानतो. इट्इशन मानवी, उत्स्फत, चेतन्यमय असते असे 
काचेचे सत आहे. काल व अवका्य यांना कांट ' फॉर्म्स ऑफ इंटुइशन ' मानतो 
क व्यवितत्व, वैशिष्ट्य याला * फार्म ऑफ इंटुइक्षन ! मानतो. कशाचीही 
३९६३. आपल्याला यायची असेल तर त्या गोष्टील' काठ व अवकळा घांची 
पारमाय असलोच पाहिजेत असे कांट म्हणतो; प्रत्येक इंटददानला व्यवितत्त 
पडूच फाहूज असे क्रोचे म्हणतो. व्यवितत्वाशिवाय इंटइशान ही हे खर 
पण प्रत्यक इंट्इदानचे व्यवितत्व कसे असावे हे. आणल्या सनावर अवलंबून 
गा त्यासाठा आपल्याला बाहेरून आलेल्या घट्काबर अवलंबन राहावे 
सागत. हा घटक म्ह्णजे बाहेरच्या चेतकांच्‌ आपल्या इंब्रियावर होषारा सारा 
हय. दर क्षणाला सर्द दिल्लांतून हा झारा चाल असतो ही प्रक्रिया केव 
शारीरिक पातळोवर चालते. या चेतकांपैकी काहोंचीच आपण निवड करतो 


स्हणजे त्यांच्यासे आषण ल 
हणजे त्यांच्याकडे आपण लक्ष देतो. असे झाले स्हणज आपल्याल आवाज 


एकू वतात, रंग दिसतात, वास येतात इत्यादी या सर्वांना आपआपले वैशिष्ट्य 
असते. या सर्व गोष्टींना क्रोचे इंटडदान म्हणतो. आणि याच्या जोडीने होणाऱ्या 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
54 1. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व ... 

५. 
९२.» 
ह नवभारत शे शं 
1 आ<) ७५ . 
ग्ट« ह अमृतमहोत्सवी, & 


०१ वष 
चक वगर ४-८ 
ह 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदयेशास्त्र २५ 


केवळ ज्ञारीरिक प्रक्रियेला ( म्हणजे चेतकांच्या इंद्रियांवर होणाऱ्या साऱ्याला 
आणि इंद्रियांच्या प्रतिक्रियांना ) तो संवेदना, जड द्रव्य इत्यादी नावे देतो. या 
जड द्रव्याशिवाय कोणतीच भागलिक प्रक्रिया घडणे अशक्य असते. हे द्रव्य 
भनाने आत्मसात केले म्हणजे आकारित द्रव्प म्हणून त्याचा आपल्याला अनुभव 
येतो. हे द्रव्य नसले तर आपल्या मनानें उत्स्फूर्तपणे निर्माण केलेले आकार 
( फॉर्म्स ) रिकामे राहतील. या. दव्यामुळे ते भरले जातात. हे आकार 
सव ठिकाणी तेच असतात ; पण द्रव्य बदलते असते. या बदलत्या हृव्यामुळेच 
वेगवेगळ्या इंटुड्शानना वेगवेगळी वैदिष्ट्ये प्राप्त होतात. अर्थात्‌ आकारित न 
झालेले द्रव्य सालतिक पातळीवर येत नाहो, ते ज्लारौरिक व्हिवा पाशवो 
पातळीवर राहते. म्हणून ते आपल्या अनुभवाचा विषय होऊ शकत नाहो. याला 
एकच अपवाद आहे. काही वेळा आपण जाजीवपुर्वक लक्ष दिले नाही व्वरी काह 
देतकांचे परिणाम अर्धवट भानसिक पातळीवर येताःत. पग जाणिवेच्या दृष्टीने 
त्यांचे स्थरू्य अर्धस्पुट इंट्इशन येवढेच राहते. अशा वेळी आकारित द्रव्य व 
(पर्ण) आदार न लाभलेले द्रव्य यातील फरक मपल्या लक्षात येतो. 


ऱ्रै 


इशनचे कार्य आहे. हो प्रक्रिया पूर्णपणे सानवी चेतन्यज्षवतीची प्रक्रिया आहे. 
वाहेरच्या जड जगतात व तिसर्गात अशी प्रक्रिया सापडणे अदाक्य असते. मानवात 
अशी प्रक्रिया असते, यावर काहींचा निश्यास बसत नाही. घास येणे आणि विचार 
करणे, हुडहुडी भरजे व इच्छागक्‍तीचा भत्यय येणे यासधीळ फरव्ह ज्यांना 
कळला आहे त्यांना वर उल्लेखिलेली खास मानवी अशी प्रक्रिया अस्तित्वात 
असते हे पटेल. 


जड दव्याला आकारित करून जाणिवेच्या पातळीवर आणणे हे इंदु 


इंटइशान म्हणजे संघेदना असे मानणारे जसे काही विचारवंत आहेत तसे 
इंटुइशनन म्हणजे साहचर्यनियमांती एकत्रित केलेल्या संवेदला असे मानणारेही 
विचारवंत आहेत. वरील मतांपैकी पहिल्याला कोचे अजिवात किंमत देत नही. 
सरे सत. काहीसे फसवे आहे अने त्याडे बत आहे. ' साहचर्य ' (( जलसोसिएकन !) 
या जब्दाला वेगवेगळे अर्थ असल्याने आपण फसतो. राह्चर्याची संकल्पना 
स्परण-व्यवहाराच्या संदर्भात बापरली जाते. जेंव्हा आयज जाणीवपुर्वक काहो- 
तरी आठवतो तेव्हा तेगवेगळ्या गोष्टी एकनेकांशी जोडल्या नेल्या आहेत 
असे आपल्या लक्षात येते. खरे म्हणजे या साखळोतले दुवे म्हणजे अनुभनलेल्या 
इंट्इशन होत. त्या जर संवेदनांच्या प्रवाहातून मनाने बर उचलल्या नसत्या, 
त्यांचे वेशिष्ट्य जाणले नसते, त्यांना शरीराच्या पातळीवरून मनाच्या पातळो- 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७५ ०9५ 

<<? टण >े७ 
«पे. वर्ष _ 889 

भरी सात, “१ 

अ 
१” 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२६ नवभारत 


वर आणले नसते तर स्मरगप्रक्रियेत त्यांना स्थानच मिळाले नसते. एका 
गोष्टोबड्न दुसऱ्या गोष्टीची आठवण होते हे खरे ; पण त्यासाठी त्या दोन्ही 
गोष्टी अनुभवादे विषय झालेल्या असायला हव्या. स्नरजप्रक्रियेत इंटुइशन- 
ऐवजी लंवेदनांना स्थान देणे म्हणजे ताकिक चूक करणे होय. जर अनुभवास 
ल आलेल्य( घटकांची साहवर्यनियसांनुसार एक साखळो तयार होते असे सानले 
तर आयण संबेटनेच्या, निलर्गाच्या, ज्ञारीरिकतेच्या, म्हणजेच जडतेच्या पातळी- 


वर जाऊन पडतो. या सःहचर्याची भतोब्यापार ससजणप्याच्या घामी कसलाच 
उपयोग होत नाही. याखेरीज आणखी एका अर्थाने ' साहचर्य ! हा शब्द 
वापरण्यात येतो. येथे एकत्रीकरणादी, व्यवस्थापना री संकल्पना अभिप्रेत असतेच; 
र ता. एकत्राकरणाचा, ब्यवस्थापताडी संकल्पना अभिप्रेत असतेच; 


पण कशाला तरी आकारित करणे, त्याका इतर गोष्टीयासच वेगळे काढन 
त्याचे बंग्रुळ्ट्य ठसविणे या संकल्पनेला विशेष नहृस्व दिलेले असते. 
साहचर्वप्रक्या निमितिझील असते. यावर कोचेचे म्हणजे अत्ते की त्याने वर्णन 
केलेलो इंटडइरातची प्राक््या व ही साहूचर्यप्रक्तिवा बात तोंबोते त हतलाते 
साहचर्यंसिद्धांताना विरोध क्षेळा कारण 
वये न सिद्धांत होते परंत वर 
सिद्धांतांपेकी शेवट्या सिड ऱ 


आ 2 म रालर्व क बन्ना क. त. शिष्ट्य 
डात सालवी सनाचे अशिष्ट स्हणज त्यात! 


शं 


1 
-्ि 'ूम्याा क़ र्त हो. कतवा १. ज्यवा 
तत्व मान्य करतो. चेतन्यतत्व कार्य करणारा ताहुचर्यसिद्धांत ब 
उड सित क ह 
डर कटात दगळ नाहोत असे क्रोचे म्हणतो. या संदर्भात 
वा वा त. र. > न 
नु गाव्द क ऱेत यः "व र्ल -- :77:-"-:>-- म 
नभव "८१ वापरला आहे. वा ताव्वाचर अर्थ ससते * एकत्रीकरण ' असा 
। क्त्र कर २ आहेच: णार - साज >, 
गह एकत्राकरण अभिप्रेत आहेच; पज आणखीही इतर काहोतरी अभिप्रेत 
अहह. माझ्या समजतीप्रमाणे ज्या अर्थाने कांट ३ र वापरतो त्याच अर्थाने 
कज णत टि "८ हा शब्द वापरतो त्याच अर्थात 
करोचेही वापरतो. जञानगक्रिगोत [वेदनां १ 
'८हा त! वापरतो. ज्ञानगक्रियेत संबेदनांचे एकत्रीवःरण करांथ्ये असते. ते 
क"प्थाताठी ओऔवल्याल संकल्यना गवकतोकडन 32 2 र 
जा भग ल्य म्य क प्नाऱा वतीकडून झळालेल्या नियमांचा वापर कारावा 
गागता. या. नियनां वशष्ट्य आसे कोते नयत ज्ञान परगणे 
सघ्ट्य अस को ते नुसते ज्ञानाच्या जडणवडणीचे 


निथम नसून ज्ञेय जगाच्याही जडणघडणीचे निय 


चोकटीतच कोणताही अन च आहेत. था. निवमांच्या 
(कटोहच कोणताही अनुभव शक्य होतो. था अनुभवपुर्व व सर्व अनभवाचा 

पाया असलेल्या नियमानुसार संवेदनांजे २ डि ि द! रन 

'दतरगोतिस ” स्हणतात माक ी चि ऱ्यवर करण्याच्या प्रक्रियेला 

समिर ति कत्या * इटइशननध्ये अनुपवपुर्ये कोटीच्या (कॅटेगरी) हारे 

ग आ. हत, त्या आकारित होतात, त्यांचे वेश्षिष्ट्य स्पष्ट होते. 
2४ >॥ थ्‌ पथ : वि 

र. डी येही थिसिस ' हा डाव्द वापरतो. आता कोचेचे म्हणणे अस्ते कौ 
ण नवं 3: त्न्य बे 

उत्स्फर्तता अशि गग मनाचे चेतन्य, अनुभवपुवे कोटी निर्ाण करण्याची 
(कतता ञभप्रत असेल तर या प्रकियेत वि सिंथेसिस १ मध्ये भेद नाही. 


ने 
र्त 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र २७ 


पुढच्या परिच्छेदात क्रोचे ' इंटइशन ! व रेप्रेझेंटेशल ', इमेज 
हाव्दांची तुलना करतो. त्याचे म्हणगे अत्ते को ' रेप्रेझेंटेशन ' चा अर्थ संवेदनांच्या 
सामग्रीपेक्षा काहीतरी वेगळे असा अस्षेल तर रेप्रेझेंटेशन व इट्इशननव्ये फरक 
नाहो. पज त्या शब्दाचा अर्थ व्यामिश्र संवेदना इतकाच असेल तर त्यात व 


इंटुइशानमध्ये जनीसअस्सानाने अंतर आहे. 
जड संवेदनेपासून इंदुइशनल वेगळे काढण्याचा एक खाद्रीचा मार्ग आहे 
असे क्रोघे सांगतो. प्रत्येक खरी इंद्डशन ही एक आविष्कारही (एवत्घेशन) 


असते. इंदइशहल आणि आविष्कार अविभक्‍्तच असतात. त्यांना जर विभद 
केळे तर त्यांचे पुन्हा मौलन घडवून आणणे अशवय असत. भल (जनाण करोत 
असते, (जड द्रव्याला) आकारित करीत असते, आविष्कार करोत असते आणि 


म्हणूनच त्याला इंटुइशन प्राप्त होत ससतात. या. पहिल्या भाकयांच्या च उंट- 
रीज 


इझतच्या सर्यादा एकच आहेत. आविष्काराच्या सर्यादेवाहेर असणारी इंदुइशन 


संभवत ताही हे विधत्त चमत्कारिक वाटेल, पंज ' आविष्कार ' म्हणज ' भाषिक 


गे मली 3 पहि 
अदिज्कार! घेवडाच सर्यादित अर्थ घेतला नाही तर ते चमत्कारिक वाटण्याचे 


लाण्ण तसे आरतिण्याराचे विविध परकार क नस जच वक . कदले 
नकारण नाहा. आातण्काराच बनिनध प्रकार आहत. फदा० रथा, ९१, ध्वनी, 
पे आाविण्सराचेद प्रकार अ! क. उळ्टतसवरोवतर था तिविध आदिण्कार 
इत्यादा याविष्काराचंचय प्र आहत. इंट्डरानबरातर या वध ॥दण्शार 
(1 व रि >. | की 
प्रकारापक! कोणत्यात री ऱ्श 1: पाहुज. ञा[व- 


ष्य: हो. इंटुइशनच्ाा एक अविभाज्य घर्कच आःहे. समला आपल्याला 


भमितदीतर उकतोर्च दान मिळाली आहे उ 
१४ ७९- उख:दा! गशाळछताचा इट्इरशत मळाला जा असे पट 9५६ दट 


* र्ड सदत्न अप्पल्ग् >> ->>>> 
खरे असे तर आपल्या सतात त्या जा तीची इतक तंतोतंत 
छिमा तर "य 
भमा तयार झालेलो असायला हवी को 


तत्वाळ आरंखन करता यावे. अशी प्रतिस 


असते म्हणण्याला अथ सिसिली था. बेटांच्या मयादा 

दाखविणाऱ्य! न वत रेख 9 -- च्स डच जजन डे 

दाखादणाऱर्‍्या रखाकत! टुहुशान प्राप्त झालो आहे असे म्हणायचे नाहे; 
र ॥रवकाव्यासह आपण वाढू झकलो 


जाणिवेच्या अंतःप्रकाशाने सत 
भरून जाते; पज डो संवेदनांना आळार देता आला पाहिज. गाब्दांच्या 
साहाय्यालेच आपल्या मनातील अबोध पातळीवरील भावला व संवेदना जाणिवेच्या 


पातळीवर येतात. म्हणून इंट्इशन या ज्ञानप्रकारात इंदुडशान व आविष्कार 
यांना वेगळे काढता येत ताहो. एकाच क्षणी था दोहोंचा जन्म होतो, कारण 
त्यांच्यात खरे म्हणजे भेदच नाही. 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्‌त 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२८ नवभारत 


काहोंना वरील भूमिका चमत्कारिक वाटेल. याचे प्रमुख कारण असे: 
त्यांना असे वाटते कौ आपल्याला वास्तवाची पुष्कळ परिपुर्ण अशी इंटुइशन 
आलेली आहे, पण खरे म्हणजे त्यांना मिळालेली इंट्इहान ते ससजतात इतकी 
परिपुर्ण नसते. पण त्यांचा असा गेरसभज झाल्यामुळे ते असा दावा करतात 
वी त्यांची इंटुइक्वन चांगली समृद्ध आहे, पण दुदैवाने त्यांची भाषा ती इंट इदान 
व्यक्त करायल कसो पडते. ते म्हुगतात कौ अस्हालाही मोठे विचार सुचतात 
पय आम्ही ते भाषेत मांडू शकत नाहो. यावर क्रोचेचे म्हगणे असे कौ जर 
या लोकांना सरोखरीच सोठे विचार सुचले असतील तर त्यांनी ते. व्यक्‍त 
करायला सुंदर ञव्दही तयार केले असले पाहिजेत. ज्या अर्थी आविष्काराच्या 
घक्तियेत हे तथाकथित सोठे विचार अजिबात नाहोसे होतात किंवा दरिद्री 
बनतात, त्या अर्थो मुळातच ते दरिद्रीच असले पाहिजेत ; किवा खरे म्हणजे 
हे तथाकथित मोठे विचार अस्तित्वातच नसतील. अनेकांची अज्ली ससजूत 
असते व्हो सामान्य नाणप्ते व कलावंत यांच्यात जो फरक आहे तो आविष्कार- 
क्षमतेच्या आहे. आपल्या सर्वांना कल्पनेच्या साहाय्याने, देश, आकृत्या, आकार, 
दृद्ये यांच्या इंदुइहल शिळतात ; पेंटरलवळदेखीलत यापेक्षा जास्त समृद्ध 
इंदुइशन असतात असे नाही; फरक इतकाच की सामान्य माणसाला ब्रशने 
होत, पेंटर या ठे 
सामान्य मागसांची चित्रे त्यांच्या 


जवळ जरूर ते तांत्रिक कोगल्य असर 


कामात तरबेज असतो. त्यामुळं 
मनातच अव्यक्त स्वरूपांत राहतात, पॅटर- 
ल्यामुळे तो चित्रे 


गास र काढू शकतो. पज सावाऱ्य 
ल ॥णसाचा ह्‌ा द्वा गरसनजत हवर आधारलेला आहे. सासातन्य माणसाची 
इट्इगन दरिद्रोच अस! 


य नर ५:-२२-*: को. व्य फर 

""" इदइशनच्या पातळीवर तो जे जग अनभवतो ते फार 
ट्या 0. र 

ठट्या आविष्कारांनी 3 


है जग बनलेळे असते. हे आवि- 
व म्ह । ह (त करोत असलेली विधाने होत :- * हा माणूस 
कयी हा घडा आहे', ' हे जड आहे!, * हे. तोक्ष्ण आहे' , “ हे मला 
नावडते इत्यादी. यातून जास्त मोठी इंदुइझन मिळणार नाही असे नाही; 
पण त्यासाठी यापैकी काही क्षणांवर आपल्या आत्सिक शावतींचे केंद्रीकरण 
व्हायला पाहिजे. ते आपण करू शकत नाही. त्यामुळे चुटित जीवनी सुट्या 
कल्पना जसविण्यापलीकडे आपल्या हातून काही होत नाही. एखाद्या कॅनवसवर 
घेडावाकडा रंग फासला तर त्यातून बेश्षिष्ट्यपुर्ण चित्र निर्माण होत नाही- 
आपल्याला दिसलेल्या जगाविषयी हेच म्हणता येईल. हे जग म्हणजे रंग व 
प्रकाश यांचा वेडा गोंधळ असतो. क्वोचेचे म्हणणे असे की आपण सभोवतालच्या 


ष्क 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनक्रमाणका | ---------------- यसा 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


> 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क़्ोचेचे सौंदर्यशास्त्र २९ 


गोष्टी नौट बघतच नाही. आपण जे पाहतो ते त्या गोष्टींच्या लेबलसारखे 
असते. उदा० बेल वाजली की आपण दरवाजा उघडतो. त्या ध्वनीच्या वेशिष्ट्या- 
कडे आपले लक्ष जात नाही. तेवढा वेळच नसतो. दार उघडल्यावर दूधवाला 
दिसतो. त्याच्याही वेशिष्ट्याकडे आपले लक्ष जात नाही. दूधवाला व पेपरवाला 
यांच्यातील फरक कळण्याइतपतच त्यांच्या वेशिष्ट्यांशी आपला परिचय असतो. 
आणि अपल्या नेहमीच्या व्यवहारासाठी इतका परिचय पुरतो. आपण व्यव्ति- 
त्वाचे पुस्तक वाचीत नप्ही; त्या पुस्तकामांगची फक्त सूत्री पाहतो. फारच 
ववचित आपण सूचीकडून पुस्तकाकडे जाती. आणि हा प्रवास अनेक वेळा 
फार बिकट असतो. पेंटर जेव्हा एखाद्या माणसाचा पोट्रेर काढतो तेव्हा त्याला 
हा प्रवास करावा लागतो. प्रथमदर्शनी त्याला जे दिसले ते वेबिष्ट्यपुर्ण ञहे 
असे त्याला वाटते; पण वर वर्णन केलेला प्रवास केला म्हणजे त्याला जी 
खरीजरी इंट्इहान सिळते तिच्या सातताने आधी जे जाणवले होते ते चिती 
शिकार होते हे त्याला कळते. मॉडेलचे जे वैशिष्ट्य त्याला सुर्व(तीला दिसले 
होते ते वरवरचे होते, त्यातून फार तर व्यंगचित्र निर्माण होऊ शकले असते. 
साँडेल म्हणजे एक संपूर्ण जगच असते ; त्याचा संपूर्ण शोध घ्यावा लागतो. 
मायकेल अँजेलोने म्हटले आहे को पेंटर हाताने पेटिंग करीत नसतो, तो ते 
बुद्धीने करतो. * लॉस्ट सवर ' हे चित्र काढीत असतान लिओसनार्डो पेटिगससोर 
दिवसचे दिवस नुसता उभ्या राहिला, त्याने हातातला ब्रश कॅनवसला लावला 
देखील नाही. यामुळे जवळपासचे लोक थक्क झाले. तेव्हा तो म्हणाला को 
प्रतिभावंत जेव्हा काम करताना दिसत नाही तेव्हाच तो फार काम करीत 
असतो ; त्याचे हात निश्चल असतात तेव्हा त्याचे मन प्रचंड नवनिर्मिती 
करीत असते. क्रोचेच्या मते कॅनवसवर रंग लावणे, दगडावर छित्ली चाल- 
विणे था. बाहेरच्या कृतींना कलार्निमितीत फारसे महत्त्वाचे स्थान नाहो. 
कॅलाकुती म्हणजे इंट्इशन असे त्याचे समोकरण आहे. इंटुइशन हो मानलिळ 
प्रक्रिया आहे; व म्हणून कलाळुतीची निर्मिती होदेखील मानसिव' प्रक्रियाच 
आहे असे तो मानतो. (कलाद्ृतीच्या स्वर्पाविषयीची चर्चा नंतर येणार आहे. 
कलाकृती सनात असते ती बाहेरच्या जगात नसते असे क्रोचेचे मत आहे.) 
कलावंत व सामान्य मागूस यांच्यात हाच फरक आहे. कलावंताला पुर्ण व 
ससृद्ध इंटुइशन मिळविता येते ; सामान्य माणसाला गोष्टोचे फार ओज्ञरते, 
क्षणिक, वरवरचे दर्शन घडते. आपल्या अगदी जिवलग मित्राचे तरी आपल्याला 
पुर्ण दर्शन होते का? त्याचे तरी सर्वे वेशिष्टय आपल्याला पकडता येते का? 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
- राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क धि ७५११ चि >९ 
न्‌ (अमृतमहोत्सवी &$) >२७ 
क >) र. (त 
७” पक्के. वष णि 
7 शा ७ 
.) शे ७ 
6 6. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


27१ 


. 


३० नवभारत 


नाही. त्याला ओळखता येईल, इतरांपासून वेगळे काढता येईल इतकेच ज्ञात 
आपल्याजवळ असते. कलावंताची इंदुइशन कितीतरी जास्त समृद्ध असते. फरक 
आहे तो रेखाटनकोशल्यात नसून अनुभवाच्या कमीजास्त समद्धीत असतो. एखादा 
माणूस म्हणू लागला को मी लाखोपती आहे, तर आपण त्याला लांगू की 
दावा रे, तुझ्याजवळचे धन एकदा मोजून पहा. तसेच एखादा जर म्हण लागला 
कौ मो भोठा कलावंत आहे, तर आपण त्याला सांगू कौ हो पेन्सिल घे आणि 
तुझ्या इंटुईशनचा आविष्कार आम्हाला दःखव. 


सामान्य माजसांनादेखळ इंटुइकन मिळतात हे वर आलेलेच आहे. त्या 


समृद्ध नसतात हेही तितकेच खरे. ज्या प्रमाणात आपल्याला इंडुडरान प्राप्त 
होतात त्या प्रमाणात आपणही कलावंत असतो. आपण निचित कवी, किंचित 


त 
पेटर, किंचित दिल्यी असतो; परंतु जे कलावंत म्हणून ओळखले 


माणसात असतात. त्या कलादंतांमध्ये एकवव्लेल्य 
पोचलेल्या दिसतात. पुन्हा दोन वालाववाच 
त्या त्यांना एकाच प्रमागात मिळत असतात असे ताही. 
इशान नसतात; व एका चित्रकाराला ज्या इंटडदान £ 
मिळतीलच अले नाही. सामान्य नाणताजवळचे इंटुडयानचे संचित फार थर्यादित 
असते. त्याच्याजवळ स्वतःचे म्हणता येईल असे इंदुइक्षनचे धल इतकेच तुटयुंजे 
असते. त्याच्या पलीकडे केवळ संवेदनादी जड, अ-मानवी गोष्डीच पसरलेल्या 
असतात. संवेदना असतात असे विवेचनाच्या सोयीसाठी मानायचे. त्यांना 
आस्तत्व असते असे म्हणणेही योग्य ठरणार नाही. कारण ज्यात चेतन्य नाही 
जे जड आहे ते अत्तित्वात आहे असे तरी कसे म्हणता येईल ? 


/__ यानंतर क्रोचेने आतापर्यंतच्या चर्चेचे निष्कर्ष थोडवयात मांडले आहेतः 
इेदुइशन हा एक ज्ञानाचा प्रकार आहे. आविष्काररूप ज्ञान असे त्याचे वर्णन 
करता येईल. हा ज्ञानप्रकार संकल्पनांवर आणि एकूण बोद्चिक व्यवहारावर 
नेवून नसतो. इतर अनुसवाच्या अनुरोधाने इंटुइदानवर मन ज्या प्रक्रिया 
घडविते त्या इंट्‌इशनमध्ये अंतर्भूत झालेल्या नसन नंतर घरणीच्या. शरिया 
असतात. इंटुइशनद्वारा दिसणारी गोष्ट खरोखर अस्तित्वात आहे की नाहो 
याबहूल आपण उदासीन असतो. काल, अवकाज्य हो परिमाणेसुद्धा इंटुइशनच्या 
मूळ स्वरूपात नसतात ; ती नंतर निर्माण होतात. इंटइशानला इतर बौद्धिक 
व्यवहारापासून वेगळे काढल्यानंतर क्रोचे इंट्इशन व संवेदना यांच्यातील भेद 


> 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | "पपप 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोदयेशास््र ३९ 


स्पष्ट करतो. संवेदना म्हणजे ओकोरहीन जड द्रव्य होय ; आणि इंटुइशत 
म्हणजे आकार (फॉर्म) होय. इंटुडशन हो सानवी भताची आकार देणारी 
चेतल्यउणं, उत्स्फूत अज्ली प्रक्रिया आहे. संवेदना हो शारौरिक, पाशवी, जडतेच्या 
पातळीवरची घडामोड आहे. ती घडामोड भानसिक नाहो. बाहेरच्या जड 
जगताने तो आपल्यावर केलेला हल्ला आहे. या संवेदनांच्या प्रवाहातून सातवी 
सन काहींना आकारित करते. आकारित करणे म्हणजे जे जड होते त्याला मालदी 
सनाच्या पातळीवर अत्णणे, या. आकारित करण्याच्या प्रक्रियेलाच आविण्कार 
हे नाव आहे. तिचे दुसरे नाव इंटुइशन हे असल्याने क्रोचे म्हुणतो को इंटइशन 


-) :-3.4.) 


काह *» काग टींचा खलास क! वदव्य 
हे विवेचन संपविण्याप्वी काही गोष्टींचा खुलासा करणे ञआावच्यक आहे 


हे- 

-_ वा स्व. अर्र रक क्स ञ 

जेव्हा छोचे म्हणतो कौ इंट्डळान व आदिष्कार एकच आहेत तेव्हा त्याला 
णे काय फणायळे अ ५ आतिप्कार या शब्दा त्याच्या 

सदका वाय म्हणायचा आह 4 > ॥निष्का ९ थै २वदाचा नाणता जथ ₹ य्य 


सनात आहे? याबहल दोन सते. संभवतात. एक सत असे को इंदुदगान व 
राविष याने एकच आहेत. असे क्रोचेला म्हणायचे आहे. डुसरे मत 
असे की इंटइशन व आविष्कार चा दोत वेगळ्या गोष्टी आहेत, पण त्यांच्यात 


«1 
ट्र] 
-अ 
शा. 
0241 
य 
व 
टा 
1, 


की एक अ य. य, जक वी स्य स्दत्वात भालीच 
वो एक अस्तित्वात आली का वल हो 'स्तत्वात आला 


रि 
पाहिजे, इसरी अस्तित्वात येईपर्यंत पहिली पूर्ण होऊ ककत नाहो. क्रोचेला 
इतकेच अभिप्रेत आहे. आता आपण या दोन मतांची थोडक्यात चर्चा करू 


(१) “ इस्थेटिक ' मधील पहिल्या प्रकरणाचा एकूण रोख पाहितल्ग कौ 
क्रोचे ज्ञानक्नास्त्रातील (एपिस्टेसॉलॉंजी) एका प्रश्‍नाची चर्चा करतो आहे असे 
घ्यानाते येईल. या शास्त्रात जो परिभाषा वोपरली जात असे तीच परिभाषा 
तो वापरतो आहे हेहो लक्षात गेईल. इंटुइशन म्हणजे विक्षिष्टाचा साक्षात 
अनभव होय; झानप्रक्रियेत सातवी मन सक्रोय भाग घेते, बाहेरून येणाऱ्या 

ड द्रव्याल ते आकारित करते, मताचे अंतःस्फूर्तीने निर्माण केलेल्या आकारांनी 
आकारित झाल्याखेरीज कोणतीही गोष्ट अनुभबाचा विषय होऊ शकत नाही 
इत्यादी सिद्धांत कांटच्या परंपरेतोल ज्ञानज्ञास्त्रात रूढ झालेले होते. क्ोचे याच 
परंपरेतील एका प्रश्‍नाची उकल करीत आहे. असे दिसते. तो प्रन 
म्हणजे इंट्इदानचे स्वरूप होय. आपके स्वतःचे मत प्रस्थापित करताना 


तो याच परंपरेतील इतरांच्या मतांचा परामर्ष घेत आहे हे जाणवते. 


तो आकार म्हणजे काल वब अवकाश नसून व्यक्तित्व किवा वेगिष्ट्य हा 
होय. ज्याला अंतःस्फूत॑ आकाराने आकारित केलेले नाही ते अनुभवाचा विषय 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका | नत चात पचे 


क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


, यही 
परहम््णत शी 
नवभारत को शं 

ष्ट १ ७५ ३९ 
न? .अमृतमहोत्सवी& 
क वि वर्ष र > 
*₹ ८ एता. क 
अ 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


३२ नवभारत 


होऊ शकत नाहो. इंट्इशनपुरते बोलायचे झाल्यास असे म्हणता येईल को ज्या 
गोष्टीला वेबिष्ट्य प्राप्त झाले नाही तो अनुभवाचा विषय होऊ शकत नाही. 
वेशिष्ट्य हा जरी मनःस्फूत आकार असला तरी प्रत्येक अनुभवविषयाचे 
वैशिष्ट्य आपण निर्माण करीत नाही. मी लिहोत असलेल्या कागदाला, पेनला, 
पॅंडला स्वतःची अक्षी देशिष्ट्यपुर्ण रूपे आहेत. हो रूपे काही मो निर्माण केलेली 
नाहोत. पण तरीही एका अर्थाने हो सर्ब रूपे मानवी मनाने केलेली निर्मिती 
आहे असे म्हणता येईल. कारण बावेकी प्रत्येकाने अनुभवविषय होण्यासाठी 


जी. अपरिहार्य अट पाळावी लागते ती अट पाळलेलो आहे. ही अट म्हणजे 


* नानवनिभित ' या शब्दाने घोटाळा होणे शक्‍य आहे. खुर्ची, टेबल 
यांना आयण भानवनिनित म्हणतो; पण डोंगर, 


ी नद्या यांना आपण मानवनिर्मित 
म्हणत नाहो. 


जर कोणी म्हटले को खुर्चो, टेवल, डोंगर, नद्या या सर्वच गोष्टी 
मानवनिमित जगातील घटक आहेत, तर आयण वचकळयात पड. ज्या अर्थाने 
सुर्चो मानवर्निमित आहे त्या अर्थाने सभोवतालचे सर्व जग मानवर्निमित नाही 
दे उघड आहे. ते मानवनिमित आहे याचा अर्थ इतकाच की मानदी सनाने अंतः- 
स्फूर्तीने निर्माण केलेल्या अनुभवपूव संकल्पनाव्यूहाच्या चोकटोतच हे सर्व जग 
आपल्या अनुभवाच( विषय बनते. या चोकटीवाहेर जग आहे वग? त्याचे 
च काहीच बोलता येत नाही. ते सवं 
ल्य नसून अज्ञेय आहे असे म्हणणे योग्य ठरेल. असे मानवी 
२ ग पहापतीवहत्र जग असलेच तर त्यातील गोष्टींना वेशिष्ट्य असेलच 
असे नाहो, त्यांना काल च अवकाश यांची परिमाणे असतीलच असे नाही. 
गली "गातल्या गोष्टोंना मात्र हे सर्व अपरिहार्यपणे असणारच असे 
त. क ता * सानवर्निमित ' ! या शब्दामुळे घोटाळा होण्याची शक्‍यता 
बंच २ तानवसायेक्ष ,  ज्ञातूसापेक्ष ' हे शब्द वापरले तरी चालेल. सभो- 
1 जञातसापेक्ष आहे, कारण ज्ञानविषय होण्यासाठी आञआवदयव्क त्यां 
क्षाटृगत अटो त्याने पाळलेल्या आहेत. 
| संकल्पना ज्ञातृनिमित आहे 
सकल्पनांच्या सहाय्याने 
वाय? हे 


हेत या विषयी वाद होण्याचे कारण नाही. पण या 
ज्या ऐंद्रिय अनुभवघटकांचे व्यवस्थापन करायचे त्यांचे 
रे घटक ज्ञातृसापेक्ष आहेत को बाहेरून आलेले जड घटक आहेत? ते जर 
क शा यांच्या चोकर्ट आ णे 
कर व्‌ अवकाल्य यांच्या चोकटीत आले तर त्यांना ज्ञातसापेक्ष म्हणता येईल 
कांट म्हणेल, पण क्रोचेच गे र रं 
हैणळ, पण क्रोचेच्या म्हणण्याप्रमाणे काल व भबकाश यांच्या चोकटीचीही 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका | "पपप 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व्ह धि ७५ चि १९ 
न्ट« अमृतमहोत्सवी] >२७ 


च. व्ष 4 

ये काक क 

.) जू ७ 
व भी. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


करोचेचे सोंदर्यशास्र ३३ 


गरज नाहो. कोणत्याही गोष्टोचे वेशिष्ट्यपुर्ण रूप जाणवले कौ ती ज्ञातृसापेक्ष 
ठरते ; कारण वेगिष्ट्यपुण रूपाची अट तिने पाळलेली असते. आपल्या 
संवेदलाप्रवाहातील कश्लावरहो आपण लक्ष केंद्रित केळे कौ मानवसापेक्ष 
जगाची मर्यादा सुरू होते. त्याच्या पलीकडे काय आहे हे आपल्याला अज्ञेयच 
राहते. या अज्ञेय जडतेतून मानवसापेक्षतेच्या पायरीवर येण्याची प्रक्रिया म्हणजे 
इंट्इशन होय. इंटुइशनचे विषय भानवसापेक्ष असतात, व म्हणून चेतन्यरूपही 
असतात. मानवी मनातील चेतन्याचा त्यांना स्पर् झालेला असतो. म्हणून ते 
मानवी चेतन्याचा प्राथमिक आविष्कार आहेत असे म्हणता येईल. इंटइदन 
म्हणजेच आविष्कार असे क्रोचे म्हणतो. जर कोणी विचारले को हा आविष्कार 
कसला ? तर त्याला एक उत्तर असे को हा चेतन्याचा आविष्कार आहे. हे 
पटले कौ आपल्याला जे जे अनुभवाला येते ते ते स्व आविष्काररूप आहे हेहो 
पटेल. सर्व विव चेतन्यरूय असल्याने विशवचेतन्याचे अनेक प्रकारचे आविष्कार 
आपल्याला सापडतात. त्यातला सर्वात पहिला आविष्कार म्हणजे इंदुइशन 
होय. ज्याला सामान्य मागूस ऐंद्रिय अनुभवाची पातळी म्हणेल तिच्यावर 
झालेला चेतन्याचा आविष्कार म्हणजे इंटुइशन. या इंटुइशनमध्ये लिओनार्डोचे 
* लास्ट सपर ' हे चित्र ज्याप्रमाणे बसते त्याप्रमाणे माझ्या समोरच्या 
लिफाप्यावरील पोस्टाचा शिक्का, त्याच्याच जवळ पडलेला जाईचा डाग इत्यादी 
सामान्य माणसाचे अनुभवविषयहो बसतात. “ आविष्कार कशाचा ? ! याला 
डुसरेही उत्तर संभवते. ते असे को इंट्इशनची प्रक्रिया हो आकारित करण्याची 
प्रक्रिया आहे. अज्ञेय अज्ञा संवेदना व भावना या प्रक्रियेत आकारित होत 
असतात; व म्हणून इंदुइशन म्हणजे या संवेदना व भावना यांचा आविष्कार 
असे म्हणता येईल. अज्ञेय जडतेने चेतन्याकडे जाण्यासाठी उचललेले पहिले 
पाऊल असे या आविष्काराचे स्वरूप राहील. 

ऐंद्रिय अनुभवाचे काही विषय संवेदना व भावना यांचे आविष्कार 
असतात हे पटण्यासारखे आहे. बहुतेक कलाकृती एंद्रिय असतात व त्या भावता- 
त्मक आशयाची अभिव्यक्ती करतात. तसेच फुले हसताना दिसतात, तारे 
भिष्किलपणे डोळे मिचकावतात, सूर्यास्त उदासता व्यक्त करतो हो सर्व उदा- 
हरणे असे दाखवितात को मानवी भावलांना ऐंब्रिय निसर्गात देह मिळतात, 
हे सर्व ठोक झाले. पण सो लिहित असलेल्या शाईच्या डागाला भावनेचा 
आविष्कार कते म्हणता येईल ? तो डाग एक इंट्इहन आहे हे नक्‍की. त्याला 
वेशिष्ट्यपु्ण र्य आहे. तो पाहत असताना काल, अवकाश, ब इतर संकल्पना 
अळूग रोतीने व स्पष्टपणे माझ्या सनासमोर उभ्या राहत नाहीत. तो डाग 

न.भा. ३ 


व्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | "पपप 


३. क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


३४ नवभारत 


खरोखरीच कागदावर आहे कौ मला भास होतो आहे हा प्रश्‍त मी विचारीत 
नाही. म्हणजे इंटुइशनच्या सर्व अटी हा डाग पाळतो. त्या अर्थी तो एव्ह इंटु- 
इडन आहे हे निठ्चित. पण तो कोठल्याही भावनेचा आविष्कार करीत नाहो 
हेहो तितकेच खरे. तोही भावनेचा आविष्कार करतो असे म्हणायचे अतेल तर 
* भावना था गाब्दाला रूढ अ्थपिक्षा वेगळा अर्थ द्याव! लागेल. क्रोचे * भावना', 
“संवेदना ' या शब्दांना “ इंटुइशनमध्ये जाकारित होणारे अज्ञेय असे जड द्रव्य" 
हा अथे देतो हे वर आलेले आहे. कलास्वल्पज्ञास्त्रात, वाळझसयीन समीक्षेत, 
व साध्या व्यवहाराच्या भाषेत या शब्दांना जो अर्थ आहे त्यापेक्षा वेगळा अर्थ 
क्रोचेला अभिप्रेत आहे असे यावरून वाटते. हे भत वरोबर असेल तर क्रोचेचा 


सिद्धांत असा मांडता येईल. इंट्डशन --आविष्कार. 

(२) या प्रश्‍नाचा आणखी एका दृष्टिकोंनातून विचार होऊ शकतो. 
इंटुडशून व आविष्कार या दोन गोष्टो एकच आहेत असे न समजता त्या 
वेगळ्या पण अनिवार्य नात्याने जोडलेल्या गोष्टी आहेत असे सानता येईल. 
मग क्तोचेचा तिद्धांत अस! भांडता येईल : ज्ञानाच्या प्रत्येक पायरीवर तिला 
अतुरूप अक्षी एक भावना असते, ब प्रत्येक भावनेचा तिला अनुख्प 
आदिष्कार असतो. अगदी खालच्या पायरीवर माणसात व पक्षत फरक नसतो. 
या पाशवी अनुभवातील भावनेला अनुरूप असा पाहावी आविष्कार असतो. 
(अ जक पच “मो! वण जागृत झालेले असते. येथे लक्ष देण्याच्या 
क्येसुळे संवेदनांच्या गोंधळात र त्यांची वेबिष्ट्ये 
दिसत, तयांना पुढील बोडिक प्रियाताब नत हा आत लाया 
साहाय्याने संकल्पनेशिवाय त्यांचे व्यवस्थापन या द भवाची 

थापन करतो. था सर्व अनुभव 
व माळ पहिल्या अनुभवाच्या पातळीपेक्षा वर आहे. हा प्राथमिक स्वरूपाचा 
८६-०६. 
या जवळजवळ एकच आहेत. क्रोचेच्य प. पावरी. प. हेन डबानाच र्‌ 
तो सिद्धांत असा मांडावा ल री ह ना मायया 
लागेल :- * इंटुइडान -> अनुरूप भावना -> अनुरूप 


आगरिक क्ोचेने इट्इऱन या अर्थाने ' आविष्कार ! हा शब्द वापरावा हे चस' 
शः प 
( मतिमांच वाट्ल. पण मध्ययुगीन पाइचात्य तत्त्वज्ञानात * एवस्प्रेक्षन 4 हा द्राव्ट 

गो ) नवर्नािमिती था अर्थाने वापरला जात असे. तेव्हा य॑' 


नि > व 
कळक हा अर्थ क्रोचेला किवा त्याच्या जवळपासच्या वाचकांना अपरिचित 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


> 


क्रोचेचे सोंदर्यशास््र ३५ 


आविष्कार. हे मत ग्राह्य मानले तर कॉलिंगवुड व क्रोचे यांच्यात फार साम्य 
आहे असे लक्षात येते. वरील दोन्हो मतांना पुष्टी देणारे उतारे क्रोचेमध्ये 
सापडतात. 
या प्रकरणाचे शोर्षक असे आहे :- 
[111011 कयात 1८७३७55100 


या प्रकरणातील महत्त्वाचे उतारे खाली दिले आहेत : 


(अ) 1९110७1९0० 188 (70 101115: 0 5 ठााठा' ८०८१८(१०८ 
1110" वतुठ खा १०कपट्या यलाठळप७णल्ते2ुळ ]ला०७॥०तरळ घालत 
11110एछ) 110 ४/८७५८१७४८०7०८ 07 1110७1०१४७ ०७७ याल्त निला 
जि७ ४२८०११८०८६; ]त0010१४० ली ७ ४०९४०८? ०॥ ता ०प?णल्तरट 
01 110 १८१८१०७१७2; ७ ९००८०7 (॥४०१॥७ 01 ल शि& १८१८२०/३ 
७७७४९७ (118111 : 15, गा 9, 00 ठरतिएठ लाद 0 ९०८८४०३ 
01 ७ 6071088. ( '3िटा९0०((० (॥'000, .4८३(/८८१०, 83 &ठां9)100 
00 0४७९३01 ३1] एुभा७'] 1गणांड6, (य. 1)0ए9185 1115110 
17२७0 (0 ऐश] - ॥15101 120885, 1,01001, ७७ 1४१1101 1967 
पान १) 

(आ) ऐ०७/, (110 शीड 00 ग (0139 ही 00] र्‍ ीड0त 108 
10170 18 तात पि 11000160४0 188 110 10९0 ठक 
118801, 101 (0 [लक्षा ए]1301 817 010; 18 १0९5 1100 1868९ ॥० 
७००७ (॥]० 68४०३ खी ठगाहा'5, 101 झोल 15 605001]61, ७४७३ 0 
161 01. 1)00011055 1 18 1088110310 10 तीगीते 6010018 11111) ४- 
वत फा 1ए[1णाऊ. उिप् यया ॥)तीीऱ 088 ला' ३१10101018 गाठा 
18 10 080०७ 01 डएठळा त 11 कपा'6, ७110) 1010५७5 शिला, 1118 
1101 1180058819. ... 011050 001008 एली) घा 10पते 11111४- 
1ढव काते तिडढेत फा 110 1110110113 क्ला'0 110 ]जा7टळा' ७०1008, 
11 80 चा' 8३ ७४ का'० लचक गययीछोलत घात. शिहढतू, ॥ीण' निाल्फ 
118४७ 1080 घो] उगवलूात९108 त घेप[ग0॥ा 0. गुळ 10७ 
5601. 0010005, 0 10 110७0 1000110 811116 61९1101118 
० 1101... 0॥७ ११॥018 153 8 ७010) तढाहा111111085 (110 
पृ५७1109 ०1 (10 1075. ( कित्ता, पान २) 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


३. क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५४ व 
क्त च रि १ १४9 क 
08 नवभारत (7 
ष्ट धि ७५ चि ३१९ 
न्ट्< ह अमृतमहोत्सवी, न >७ 
बीफ” क 
१. ककी . 
३७ 
ई”» 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३६ नवभारत 


(इ) ... 0 ताडययाठीठा 0९७ 7801४ 20 1100- 
7७१0४ 18 ९४७॥81160ए58, 80000", 0 18. ७ 1180 र्ण 
1111011101. ( कित्ता, पान ३) 

1010107118 (त एतत80लि'०1800 ॥॥1(७ ण (110 [11900] - 
७01 0 ७ 70६] छत ग ७ 811010 1190४6 0 1118 1058511010. 
गा. 0प गएपा018 फ७ ० 10 ०७0०३० 0ए॥5९]४०३ ६७ ९1७1- 
1108] 3915 (0 ०्कळापाच] एली ७, 0) ए० 8111017 ०एणर 
0०ए॥ 111110831018, ए 0४७] ]७७ 1189 100. ( कित्ता पान ४ ) 


31 


(ई) ७४७०५०, उपि”४िखाड फ]०प 50800 छते शा ी- 
०प) शिणीठे. .. य 8000 1110110118, 801811४ 1180 130 0007१ 
छा ]10ए. (0111301१11, ग 001015 १7८७ ०९)5७; १110 8ए७ा] ७४11816 
७०७) 878 0१२ त, (1७ 810 10००५९0 ७५ ढा 1'0010:7101) : 
७०५ ७) 39 ताझछत छा होळ 1100100101) 11 110 शोघाणीळा 
छा] 81] 18 031ा ला ळा; ताव 18, शिप क्ला पय ग 
70८007१720 घाले 10०. ०0१0, 98 0७0 ह्याड 81 98 
१11४011011 (कित्ता, पान ४) 


(उ) फण गपांपला 1०४७8 गात. फार खी द 18 
70 80१06 कयत धिगाळ, ७ 0074001) ९॥कणयवरधळा ७४७४० 
४77007१... हयात 18 100 [18 १११॥७॥॥॥१॥॥॥ तेढ्'111710१, 
प्रशा ० झग एला 15 ६७७५७७ ४० 10, 1100 81087 
॥॥॥.॥6॥0) (ल001६11.211७, 10ए0. लावाधठलिडाग् र खि 
ग्वांचीठा', पाळ्या ७ 8 ठ्याट्याए०त ४७४ डली! ७ ०8७४०१५ 0९7 
पिणाठण0 पणाला छाए०ड ए8 ०७० ०! एिगष्ड ग विग 
थञा७'७९(७1085 810 11) पांत]? (कित्ता, पान ५) 


, (ऊ) 01 शिळ पाला तल ०! 116 100701 1111110 18 591887 
1), 1011110588 ॥घ0:ठा', एला ॥॥0 81111 0811 110001 010016 
त्यात 11 158) ॥88] 111018 ॥(७', ॥॥115 11 681) 0111५ [1088988 
फरा ठा छते र्‍या 101171, 0 1]0810]8(08 010 तणीगा ठी 
१३ 8 पोठा'6 1. १18, ग. 08 ६08एपठणा, 18 ॥10008- 
11311), 1883; 1. 15 ७191 (10 ७17 01 1171) 8पीणिड, ऐप 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


«(<< अमृतमहोत्सवी न >२७ 
खू ष्र क ति 


७”. वर्ष 9 
् / शर. “क 
) जू २ 

अ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्यशञास्र २७ 


त०७ 110 110१००. . . पावरा, लो०णा टत छते ००0 तृपण'0१ ७४ 
ही०॥), ॥00प०88 ए०ळा'ठॉ6 100१07, शॉ. 18 गिठ गाठ, (110 
००्णःगा, फोगट, ततीजिभाशिक्ता08 010 0 ठप गां षंठया8 गी 
घ0०णा ला; शि ॥0ाी?२१) 8 ठलाड8ि.: 1 18 छुपा ठा, 
१९11110 186 15 0801४08112. 00 ॥४क्र्णह' 8017100181 
80०७४ आ०पाते 100 1015889176 15 ६857011685 10 00९00णा6 
ठळाठा'०(० छत एत घण एय क, िी)ड 0' वि 80171009७1 ००णा ल्य, 
ए॥58 0 जाव तक्षीा0 1110011011, ( कित्ता, पाने ५-६) 

(ओ ) एएळा'फ विए७ 1101101 01 101108011811011 158 8150 
०७7०88207८. 180 छणांला त०08$ ग; 09ढढप४ि पडी र्‍या 
७३])1'9881011 18 110, 1110011101) 01 701)1688011(811011, 13 5ला158- 
(101. 810 110170 गाछपा'च] 90. "७ 801110 0] 183 उग. 
णातीरांग ७, 1011111),0-, ७३७७३5. जज १10 8087888 गापा७ा01 
गी'001 8३1)70881011 110४01 8006060808 जा. 0७70111110 0011. 


गए ६0०] 0088085865 १॥(१८८८८०११७ ८० ह॥ह हकाटर्ट 
(॥८६ ४ ८७१॥7८४828 ८12000 ... उप; 100 ७ णच], 07 ए०॥॥], 
०7 7185०8], 0) उग 1186९07 0 10101 ग. १11008, (0 110 
11१0१. 091) 6४10850 11 010. पड 09२”२"णी8 38 फवा3गा82टु; 
1 18, गा. पिल, घा 1118813181)10 0१ 0 गए गि01) .., 1१०6111158 
01 111])168810118, 11911, 10983 ७७. णज्छा5 0 ए०'तड शी'जा) [16 
0०७३ठाप'७ 7७४101 0 ना ठ 80ए] 1106 शि टोव्ष0२ का खी ा8 ८०1- 
0७11810 8171. ह. 18 111)])08811010 10 तडा छुपा] 1110111101) 
गी'01) 0३7९8७0 ग शिडे 00७0 1100088, ७ खा€ 
91000९5 फां. गाट ठग घा गाठ छठ डव, 1300011806 
0110४ ॥78 1100 (७70, 0ए४ 010. ( कित्ता, पाने ८-९ ) 

(ओ ) एला जप, १88 गावे ठा खी तिळ, 18811) 11018 
110016 0 ॥॥]७ ]]1०७७, ०1 (गाठ 8०प]]०', खी ७ ॥1ए510191, छी 
शा 1७, 01 [10 130059 फळा: 0. 100 ॥(]0, 88 ए०्पा- 
१7७0 फर] (11089 ७110 136001 ॥]10580 1181105, ]ए७& 10० 56 
1189 ]]035635 1110 1108 ए॥1ए७'5त] ता8]0811015 घात. लाला- 
ष्रा8$ ०1 ष्य ळे 8.8 ता 80 1लीए क तेढट्टा७०! ... १०५ल- 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


णग्ज्य . क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क आ. 

५४ य 
«र क णा ७ 
च्य्ही नो रं 
बट्टी ७५ चो” 


न. अमृतमहोत्सवी,» 
ज़  .:४ १ टि 
5 > 


क, सध्या वि 
अ ४ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३्ट नवभारत 


0॥0]७88, 8) 1७] 18 81] ठया छल] एकवि111010 0 एो- 
एपा०18 01 1९0105018110115: ( कित्ता, पान ११ ) 

| (अं) 11110७ 0७18076 185 ७३107७8४81 ए0७ 1]110प- 
गलत, एतल०ात्ा ७ जात छ॥्ाा001008 111 708130७, 1.0 
गग[(ळ]लटढी8] तणठला; तातील ७ ७0० [दाल ७17108] 
'य8७1111110118, (0 10९8119 ६॥0 ४0 ए111'0811757, ८0 पा 9ि- 
(1018 ६10 80001९०)(1018 0 80806 घात 1116; लया छा'0 
8]80 चा : गाणाधिठा 01 1'0000501150101 18 ताड पा 
२३ /0०7700 ती"७ठपी उषा 158 8 क्यात डणीठाल्त 10001 10 २१ 
ठा एचए७ ०. हाउ, जा शी 0७र्‍णाठ शाळा; घेत 
पड णि, गाड ट्राय 1055688ठा], 18 651070831011, 0 
1111118 18 0 6881017088 ; घात 1000111010 8180 (1101111110 111016, 
पॉ 100011५ 10858 ) 0181) 6 ०८॥/'०३७. ( कित्ता, पान ११) 


(बनाम शभा रनम सभ 
न्य 
वि विधि ३३िवार्रगाणयण्यााकक माक *को "की *की 0) 


न ह 
महाराष्ट्रांतीळ हुष्का | 
| त्यावरील उपाययोजना | 
खखक-चा, अ, दाभोलकर | 
| किं, २ रुपये | 
। प्राज्ञपाठशाळाभडळ, वाड ( सातारा ) 

आकाशा 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


1 व्िव्णात 
%२-.4&४ ध्व 
*हनवभारत वे 
क $' ७५११ चि ३०१६ 
न्ट्€ ह अमृतमहोत्सवी 5-७ 
द र 
क्र च. वष क, > 
स्का. - 


अ. ४" 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


के 


डॉ. सुमंत मुरंजन 
पुरोहितवर्गवचेस्व व भारताचा 
सामाजिक इतिहास* 


उपोदूघात 


कोणत्याही जनतेचा इतिहास किवा मानसिक ठेवण म्हणजेच शिरजोर व 
दलित जनता, नागवणारे व नागवलेले वर्ग यांच्या अंतर्गत कलहाचे फलित होय 


हे प्रमेय काल सावर्सले सांडल्यापासून आज शतक दोड शतक लोटले आहे. . 


भारताच्या इतिहासाची हो संगती बहुतांशी याच प्रमेयानुलार लावता येते 
असा प्रस्तुत संशोधनाचा विषय आहे. हिंदी अर्थशास्त्राचे आद्य प्रणेते साधव 
गोविद रानडे यांच्या लेखनात व भाषणात अगदी शेवटी शेवटी असल्या 
दृष्टीची सूचक अश्ली काहो वाव्ये आढळतात. त्यानी भारतीय इतिहासाचा 
सिव यासारख्या दृष्टीने सांगोपांग तलास लावण्याचा प्रयत्न केला असे भात्र 
नाही. याला तसेच वलळूवत्तर कारण घडले. रानड्यांच्या अभ्यासाठी ज्ञेप 
विहार होती तरो शेवटपर्यंत काले मावसंचे नाव अथवा त्यांचे कांतिकारक 
तत्वज्ञान त्यांच्या कालावरून गेलेले दिसत नाहो. इकडील तत्कालीन ज्ञान- 
क्षितिजाची हो एक मर्यादाच सभजली पाहिजे, त्यांच्या भाषणात वा लेखनात 
काल मावर्सचा नासनिदेश आढळणार नाहो. 

अँबे दुव्वाच्या “ हिडु रीतिरिवाज ” या तपशीलवार, सखोल व सविस्तर 
परेंच ग्रंथाचे इंग्रजी भाषांतर गेल्या शतकाच्या शेवटी उपलब्ध झाल्यावर 
रानड्यांचे सन बरेच अस्वस्थ ज्ञालेले दिसते. १८९८ सालो सद्रास येथे सामा- 
जिक परिषदेयुढे केलेल्या भाषणात त्यांनी था ग्रंथाचा कटाक्षाने निदेश करून 
आपली अस्वस्थता पुढील शब्दात व्यक्त केली. 


४ डॉ. श्री. सुमंत मुरंजन यांनी लिहिलेल्या वरोल पुस्तकांतील प्रकरणे 
आम्ही येथे क्रमशः देण्याचे ठरविले आहे, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | "पपप 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


._ 
।्ऱ ह 9०५0७ ० 
3 >. 
» नवभारत ण 
टच ७५" १९ 
नह अमृतमहोत्सवी,» 
् पच १३) 
क वष 0२९० “ 
*री , शेष १ 


४ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४०२ नवभारत 


“वोद्ध व नंतर जेन पाखंडांचा पाडाव करण्याच्या भरीस पडून पुरोहित 
ब्राह्मणांनी देशातील रानवट जलतेशी हातसिळवणी केली. तोपर्यंत या सर्वे 
अफाट जनसंभर्दास शूद्र म्हणून ब्राह्मणांनी अवहेलनाच केली होतो... एवढे 


ऐवजी आता कन्यांचा 
न कायदेशीर संस्था होऊन बसल्या. 
सागासलेल्या जातींचे व त्यांच्या असंस्कृत देवदेयतांचे पुरोहित बनल्यावर सर्व 
प्राचीन धर्मक थोतांडांना आपल्या स्वार्थाकरिता उचलन धरणे प्राप्तच झाले. 
त्याकरता ब्राह्मणांनी पुराणे या नावाखाली देवदेवतांची माहात्म्ये रचिलो. या 
पुराणात त्यांनी त्रहूःचर्य, ससद्रयान, प्रोढदिवाह, पुनविवाह वगेरे सर्व प्रगति- 
कारक सामाजिक संस्था त्याज्य ठरविल्या. .... या कालच्या ऐतिहासिक 


खाल्ली तिचा दुसरा काहीही अर्थ 


याच्या पुढच्याच सामाजिक 
युगील भारतीय समाजाच्या अशथिक 


२ 


परिषदेत १८९९ साली रानड्यांनी मध्य- 

| अवनतीचे पुढील चित्र मांडले. 

कव च 

७-८ ब आक तो. तर तो थेट प्लासीच्या लढाईमर्यंत (म्हणजे 
> ला. १७६५ पर्यंत) सर्वसाधारण जनतेची स्थिती कशी 

अनेक प्रवासी लेखकांनी दिली आहे. 


महमुदावरोबर या वेझात 3. ये प्रवाश्ी आल्बेरणी हा. गझनीच्या 
ह्यात िवयाता यात. पोहोचला. आपल्या ऐंशी प्रकरणांच्या पुस्तकांत 
ने ॥हृद्वासीयांच्या जीवनाचे र ऱ 
क बोधी प्रा जावनाचे सविस्तर वर्णन केले आहे. जनतेची अगति- 
(यर उ स्थिती ह 
“सहाय स्थिती, संत्र चाळू असलेल्या अर्वाच्य चालीरिती, 


पराकोटोस पोचलेल्या मठयर क का क अधात्तांच्यो. संमवेतंच 

चांगलाच समाचार 2१% जाहाणाच्या निवळ शोब्दिक कसरती थांचा त्याने 

रा की धतला. टांगीरचा रहिवासी इव्‌न्‌ बादुटा हा दिल्लीस 

नाते बिडी हा तुधलकचा मुख्य न्यायाधीदा होता. मलबार व 

ग्या प्रदेशांत त्याने बराच प्रवास केला. 

ट्ड ज्याच जी 

निडर सात सदत्र घडणाऱ्या सती व गंगाकाठो प्रचितीस येणाऱ्या जिवंत 
"या हत. पंधराव्या शतकात अव्दुल रझक थाने कालिकत, विजयानगर 

व मंगळूर या प्रदेशात बराच प्रवास केला. त्याच शतकात एका ( आफानासी 


कारोसांडेल किना- 
त्याच्या विज्षेष सनात भरलेली 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | "पपप 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क 1: ७५८ चि > 
७ अमृतमहोत्सवी ६) 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी& >२७ 
वर्ष 73 
वत; . 


2 री 
भं ताा% 


ह र ) भू ७ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


पुरोहितवगेवचेस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास ४९ 


निकोतिन्‌) रक्षियन व एका व्हेनिस शहरच्या नागरिकांनी आपले अनुभव 
लिहून ठेवले आहेत. त्यावरून असे दिसते की सती व माणसांचे बळी सर्रास 
चालू होते. जनता असंख्य जांतीत विभागलेली असून केवळ लज्जारक्षणा- 
पलीकड त्यांच्या अंगावर कसलोहो चिरगुटे दिसत नसत. १६ व्या हातकात बाबर 
वादशहाने देखील आपल्या आत्मचरित्रात असेच वर्णन केलेले आढळते. शेतकरी 
व त्यांच्यासारख्या इतर सर्व जनतेस पुरुषास लंगोटी व बायकांस तत्सस 
वस्त्राचा तुकडा एवढाच सरंजाम माहीत होता. उत्तर हिंदुस्थानात मात्र हिंडु- 
सुसलसान एकत्र आल्या कारणाने व अकबरासारख्या उदारभतवादी राज्यकर्त्या- 
मुळे थोडी प्रगती दिसून येत होती. 


पहिल्या उताऱ्यात भारताच्या नेतिक अवनतीचे व त्यामागील प्रेरक 
शक्‍तीचे यथातथ्य चित्रण केलेले आहे. दुसऱ्या उताऱ्यात भारताची आथिक 
अवनती कोणत्या थरास पोहोचलो होती त्याचे प्रत्यक्ष वर्णन आहे. या दोन्हो 
उताऱ्यात प्रतिबिबित झालेले अथवा गृहीत धरलेले कालनिदेश फार महत्त्वाचे 
आहेत. सनातन धर्माच्या पुरोहितांनी जेन व बोद्ध पाखंडांचा पाडाव करण्याचा 
भगीरथ प्रयत्न मोब सार्राज्याच्या उतरत्या कालात म्हणजे इ. स. पू. २५०- 
२०० नंतरच संभवतो. खुद्द चंद्रगुप्त व अश्योक यांच्या कारकिर्दोत अज्ञा तर्‍हेच्या 
संघर्षाचा मागमूस लागत नाहो. विष्णुदेबतेस राजमान्यता देणाऱ्या शृप्त 
साझ्राज्याच्या उदयकालापर्यंत सतातती पुरोहितांनी आयली बाजू बरीच 
सावरलेलो दिसते. भारताच्या आथिक अवनतीचे वर केलेले दर्शन इ. स. 
८००-९०० नंतरचे म्हणजे इस्लामी आक्रमक भारतात त्रिरल्यानंतरचे आहे 
अर्थात्‌ इतक्या हलाखीस पोचण्यास ४-५ शतके तरी लागली असतील. पिळगा 
सनातन पुरोहित व त्यांचे हस्तक राजेरजवाडे आणि कोट्यवधो जनता यांच्या 
मध्ये जी खोल दरी तिर्माण झालो तिचा प्रारंम मोयं साम्राज्याचा विलय 
आणि ब्राह्मणी सुंग राजवंश्ाची स्थापना या मध्यंतराचा आहे. 

भारताचा थोड्याबहुत तपक्षिलाने अबगत असलेला इतिहाल इ. स. पूवी 
अडीच तीन हजार वर्षे व इ. स. नंतर दोन हजार वर्षे इतका प्राचीन ब 
प्रदोध॑ आहे. मोहेंजदारो, ह्राऱ्पा येथे व इतर ठिकाणी केलेल्या उत्खननामुळे 
आपल्या ऐतिहासिक ज्ञानात भर पडून हो प्राचीन मर्यादा बरीच भागे हटण्याचा 
संभव आहे. या प्रदीर्घ कालात भारतावर अनेक परदेश्षो जमातोंचे आकण 
झाले. वारंवार बऱ्याच प्रदेशात अराजक व यादवी माजली. तथावि इकडे 
येऊन स्थायिक झालेल्या परंतु सळच्या भारतीय समाजापासून अलग राहिलेल्या 


अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


20 का 
चा ह नवभारत वित 
द< ७७५ चि ३०१६ 

"१ अमृतमहोत्सवी, 
न्ट्< शि पतमहोत्सवी अ >७ 
भ्र 7 शा ७ 
) जू २ 

क क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


« 


४२ नवभारत 


निदेंशलायक अज्ञा जमाती दोनच. पहिली, खुष्कीच्या मार्गाने आलेली इस्लाम 
टोळधाड. इस्लामौयानींच आपणापासून निराळे म्हणून इकडोल स्थायिक जनतेर 
[हडु या नावाने ओळखण्याचा प्रघात पाडला. या दोन चार तुकड्यांनी श्रिरि 
लेल्या परदेशी इस्लामी आक्रमकांचो मोजदाद केली तर त्यांची संख्या लाखाव' 
'मरण्याचा सुतराम्‌ संभव नाहो. ऐतिहासिक कालात दिसणारी इस्लामी जनत 
बहुतांशी धर्मांतरानेच अस्तित्वात आलेली आहे. दुसरी जमात म्हणजे जल 
मार्गाने आलेले युरोपीय व विद्षेषतः इंग्रजी लोक यांची. इंग्रज लोकांनी राज्य 
कर्त या नात्यापुरतेच आपले इकडील वास्तव्य राखले व आपल्या मायदेक्ादा 
संवंध कधीच तोडला नाहो. भारताचे स्वातंत्र्य मान्य केल्यानंतर इंग्रजांनं 
आपले वास्तव्य जवळजवळ इतिहासजमाच करून टाकले आहे. एवंच इ. द 
पूर्वी जी भारतीय जनता अस्तित्वात होती त्याच जनतेचे वंह्मज आजही हि' 
अथवा धर्सातर घडले म्हणून इस्लामी, धा नावांनी भारतात वावरत आहेत. 


सोये साम्राज्याच्या अस्तसमयापातून इंग्रजी राज्य स्थिरस्थावर होईपर्य 
म्हणजे जवळ जवळ विसाव्या शतकापर्यंत जनतेच्या जीवनाला सतत घसरगृंडी' 
लागली होती हे या प्रदीघ इतिहासाचे अचंबाकारक लक्षण आहे. लढाय 
बेबंदशाही, चढणारे व पडणारे अनेक राजवंश 
डोक्‍्यावरूनच गेलेल्या आहळतात. इतक्या विज्लाल देहाचे देनंदिल जीव 
इ. स. पूर्वो जितके निश्‍चल व अगतिक' होते ते कालपरवापर्यंत तसेच ट्कि्‌ 
राहिले याची साइचर्य नोंद कित्येक परकोय निरोक्षकांनी केलेली आढळते. ८ 
आथिक व मानसिक अधोगतीला तज्षीच बलवत्तर कारणे घडली. वेदकालोतच 
सारतीय तमाजात उत्तवी सनाएुर्वोपासून 
अंतर्गत आथिक विरोध ब नावी उ्त्तन्न 
ज्ञान समता व मानवता या. जोवतस 
इतिहासाने उत्पन्न केलेली हो भो 
आधारलेली पाइचात्यसंस्कृति 
प्रारंभ झाला. 


इत्यादि सवं घडामोडी जनतेच 


कित्येक शतके अज्ञा अनन्यसाधार 
झाल्या कौ कालांतराने सर्वच समा 
नसूल्यांस सपज्षेल पारखा झाला. अपघार 
तिक गळचेपो अगदी विरुद्ध जीवनमूल्यांव 
लादल्यानंतरच ढिलो पडलो व एका नव्या युगा 


हिदी जनतेसारखा प्राचीय त सातत्याने 
स्हणजे चिनी लोक होत. घा दोन समाजांचो 
भारत व चीन या दोन देशात एक अनर 
पर्यत, उत्तंग पवंत, 
इतर जगाशी संबंध 


अस्तित्व राखलेला दुसरा ससा 
तुलना भनन करण्यासारखी आ. 
यसाधारण साम्य आहे. कालपरद 
अफाट वाळवंटे व महासागर यानी था खंडप्राय देशा' 
जवळ जवळ तुटलेलाच असे. या सुरक्षिततेमुळे तेथी 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमाणका | -------------------. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


न्ट« अमृतमहोत्सवी, 
र्र प ज> 
अय 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पुरोहितवर्ग वर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास ४३ 


समाजांची लोकसंख्या जगातील इतर प्रदेशांच्या मानाने बेसुमार वाढतच राहिलो. 
नंतर आलेल्या परदेक्षी आक्रमक जमातीचे संख्यावळ इतके मर्यादित होते को 
मूळच्या रहिवाह्यांना नष्ट करणें त्यांना जवळ जवळ अज्षक्यच होते. आज 
नाही तरी कालांतराने एतहदेशीयांशी समझोता करून भारतीय म्हणून स्थायिक 
होणे एवढाच पर्याय त्यांना होता. अमेरिकेतील रेड इंडियन, माया, इंका वगेरे 
समाजांची गत या भानाने अगदी निराळी झाली. काहो अज्ञात कारणामुळ 
त्यांची संख्या मर्यादितच राहिली होती. कोलंबसाने अमेरिकेचे हार खुले केल्या- 
वर भूठभरचं युरोपीय आक्रमक त्या नव्या खंडात जाऊ शकले. परंतु त्या 
थोड्या सहत्त युरोपीयांनी आपल्या प्रगत स्त्रास्त्रांनी त्या स्थायिक लोकांना 
जवळ जवळ नामदोष केले. 

भारत व चीत यांमध्ये आणखी एक विचारप्रवर्तक साम्य आहे. इ. स. च्या 
प्रारंभी आज जगाच्या आघाडीवर असलेले इतर समाज रानवट स्थितीत 
खितपत असतात भारतीय व चिनी या दोन्ही समाजांनी स्पृहणीय अशी 
प्रगती ब कार्यक्षमता दाखविली. परंतु त्यानंतर दोघेही विलक्षण उलट खाऊन 
निश्‍चलता व मागसलेपणा यांच्या संपुर्णपणे आहारी गेले 

सवती लोकांची कालयरवादी लानसिक व नेतिक घडण वन्फूशियस व 
उाओो या. दोन समाजतेत्यांच्या तत्त्वज्ञानात चांगली प्रतिविबित ज्ञालेली 
ञाटळते. कन्फत्रियसच्या शिकवगुकीची सद्दी उत्तर चील प्रदेशात फार अले. 
टाओच्या तत्वज्ञानाचे प्राबल्य दक्षिण चीन विभागात अनुभवास येत असे. 
कल्फवियसला भ!णसाचे जीवन सुखी करण्याचा एकचं सार्ग दिसला. सनाज- 
जीवनाशी पूर्णतया ससरस होणे एवढाच तो साग होय. या तत्त्वाचा पुरस्कार 
करताना कन्फलियसच्या दृष्टोसमोर तिनी समाजाची अनल्यसोधारण अशी 
घडण होती. प्रत्येक चिनी कुदुस्ब म्हणजे एकत्र कुदुम्ब असून सर्वे नात्या- 
गोत्यांचे ते एक विस्तृत संस्थानच असे. त्या संस्थानात वडीर पुरुषाची त 
वडील स्त्रीची इतकी करडी व सर्दैकब सत्ता चालू असे को व्यक्तीस हुं का 
च॑ करण्याची सोय नव्हती. कन्फूशियसचे समाजशास्त्र चिती सानसाने इतके 
आस्ससात केले की व्यवतीचे स्वातंत्र्य वा. साहस याला चिनी समाज पारखा 
झाल. “ पूर्वीची प्रथा पुढे चालू ” या व्यतिरिवत मनुष्यमात्रास ध्येयच उरले 
नाही. टाओच्या मते व्यवतीचा आत्मा व विश्वाचा आत्मा यांची भेट घालून 
देणे होच मानवी जीवनाची इतिकतंव्यता होय. या शिकवणुकीचा परिपाक 
असा झाला की चिनी समाजाची दृष्टी इहलोकावरून परलोकावर खिळली 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा निकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च ५60"्व्व, रळ 
७22..18/ नवभारत चर 
च हला ७५ र १९ 


न्ट्« (अमृतमहोत्सवी >२७ 


क 


च. वष॑.&” 
26 रः १३% औक 
वतात. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्य 


-8:1 नवभारत 


ब महत्प्रयासांनी पाथिव जीवन समृद्ध करण्याची जिद्द त्या समाजात मूळ धरू 
दाक्कली नाही. कला, वाडमय व दंतकथा या क्षेत्रातच चिनी माणसाचे मानसिक 
वेभव गुरफटून गले. 
ऐतिहासिक नियतीने वा. अपघाताने यात आणखी भर टाकली. चिनी 
भाषेत लेखन प्रथमपासूनच चित्रलियीत सुरू झाले. अक्षरी संकेताऐवजी प्रत्येक 
वस्तूचा [निदश त्या त्या वस्तूच्या चित्राने होऊ लागल्या कारणाने चिती 
मुळाक्षरांची संख्या फुगतच गेली. आजहो चिनी लळाक्षरांची संख्या चाळीस 
हजार इतकी भरते. या अडचगोमुळे विचार चे क्षितिज रुंदावत जाण्याऐवजी 
परिमितच राहिले. ज्ञानप्रसाराला कडक मर्यादा पडल्या. नवीन शोध, ज्ञानविज्ञान 
यांच्याऐवजी ज्ञाव्दिक पांडित्यच मानविद्द होऊन वसले. 
| भारतीय इतिहासाची वाटचाल निराळया तर्‍हेने ज्ञाली. या इतिहासाचा 
प्रारंभ पश्ुपाल, भटके परंतु आक्रमक आर्य व इकडील शेतकरी 
स्थायिक जोब जगणारी जनता यांच्या संघर्षाने होतो. काही शतकांनी हा 
गत माजात पतत इतिहासपटलावर पुढील जे चित्र नजरेस पडते ते भाव- 
नेवयाची दारे वंद केलेल्या एका रोटीबंद व बेटीवंद ं ह्‌ 
तेया बटोबंद अद्या असंख्य जात(त 
विभागलेल्या समाजाचे होय. हे चित्र व्या वाडम 3 वाझ 
संदेत्यी एका बनेतोह कि य्या बाडमयात प्रतीत होते ते वाडनय 
ड्क र्‌ > गेंडवा व क 
भानातक कोंडवाड्याच्या आश्रयाने जगणाऱ्या वर्गाचे 


पाखंडासुळे या. पुरोहिती पिळव- 
॥ परंतु सनातन पुरोठितशाहीने 
करून आपले प्रावल्य पुर्वोपेक्षाही सर्वयासी 

रभ ची उभारणी ज्ञान मानवता यांच्या 
नाह्यावर केठेली होतो. ज्ञा, समता घ सा ण 


१ नजय सभाज अध्योगतीच्या मार्गास लागला तरी त्याची जीवनपात्रता 
ठे ह. ससाजज्षास्त्र च आनुवंशिकता शाल्त्र 

ड असे निःसंहाय दिसते कौ जीवनपात्रता ब 
बहुशः निमूल्च नव्हे तर अपायका कार ते तरती हतेताधातत. वित 
र्क्च नव्हे फरक असतात. सत्याचा अंड असलाच तर तो 


एतिहासिक आगंतुकीचा व अपघाताचा प्रकार असतो. पडत्या काळात देखील 


, कघधाच लयास जात त 
याच्या आजपर्यंतच्या इतिहासावरून 
गुणवत्ता हो कोणत्याहं 
जनतेच 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


|| 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


न्<« (अमृतमहोत्सवी, 
क 3 य 
र 


पत > 
८ प 
2002 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पुरोहितबर्गवर्चेस व भारताचा सामाजिक इतिहास ४५ 


प्रथम इस्लामी व नंतर युरोपीय आक्रमकांस हिदी समाजाने वारंवार सामना 
दिला व झोय, स्वार्थत्याग वगेरे गुणांचा चांगलाच प्रत्यय आणून दिला. 
आधयुधजीवी राज्यकर्त्यानी ज्यांततेच्या काळात कला, वाऊमय वगेरे मानुषी 
जीवनास झोभा व उजाळा आणणाऱ्या सांस्कृतिक विषयांची चांगली कदर 
राखली. आपल्या राखीव क्षेत्रात पुरोहितवर्गातील कित्येक व्यक्‍तीने प्रज्ञंसनीय 
कतृंत्व पाजळले व हिदी बुद्धिमत्ता इतर समाजांतील श्रेष्ठींच्या तोडीची आहे 
हे सिद्ध केले. परंतु सर्व इतिहासाची गोळावेरीज केलो तर असा निष्कषं 
काढणे भाग पडते को बुद्धकालानंतर तुरळक व्यक्तींचे व जमातींचे कतृंत्व 
कितीही प्रशंसनीय असले तरी भारतीय समाजाच्या घसरगुंडीस इंग्रजी राज्याची 
स्थिरस्थावर होईपर्यंत आळा पडला नाही. 

या घसरगुंडीचा दिल्पव्शार व सूत्रधार हिंड पुरोहितवर्ग होता. पृथ्वी- 
तलवरील प्राचीन व अर्वाचीन समाजात कालपरिस्थित्यनुसार पुरोहितवर्ग 
उदयास आलेले आढळतात. सत्ता व धनलाल्सा यांच्या मोहाने इतर वर्गांची 
त्यानी कमाल पिळणूक केली; परंतु त्या सर्वांच्या तुलनेने हिडु पुरोहितश्ञाहोची 
प्रेरणा, तंत्र, सर्वंगामित्व अधिक प्रबल व चिरायुषी ठरली. 

या दृष्टीने तुलना करावयाची तर ख्रिश्‍चन धर्मातील रोमन कॅथालिक 
चर्च या इतिहासप्रसिद्ध पुरोहितशाहीबरोबरच करणे योग्य होईल, या ख्रिश्‍चन 
संस्थेचा प्रारंभ हिडु पुरोहितज्ञाही सारखाच सहजगत्या, निहेतुक आगंतुकीमुळेच 
झाला. प्राचीन ख्रिस्ती जमाती मध्यसमुद्राच्या काठालगत इतस्ततः पसरलेल्या 
होत्या. रोमन, भ्रीक व यहुदी संस्कृती प्रचलित असलेल्या प्रदेशात त्यांचे वास्तव्य 
असल्याकारणाने त्यांची मानसिक ठेवण व पाश्‍वंभूमी संस्कृतिवेचित्र्याप्रमाणे 
बिविध होती. तेव्हा येशू ख्रिस्ताच्या वचनांचा अर्थ त्या त्या जमातीच्या 
कलाप्रमाणे निरनिराळा व्हावा हे नेसगिकच होते. प्रथम प्रथम अंतगत मतभेद 
निवारण्याकरिता, प्रत्येक समाज लोकज्ञाहीस अनुसरून सभा घेऊ लागला 
परंतु नंतर दूरवर पसरलेल्या इतर जमातीशी संधान बांधून ख्रिश्‍चन जीवनात 
सुसंबद्धता, एकसूत्रता व व्यवस्थितपणा आणावा असे वाटू लागले. तत्म़ीत्यर्थ 
या. समाजांनी आपले प्रतिनिधी म्हणून “ डीकन्स ' म्हणजे सेवक, ' प्रस्बीटर्स * 
म्हणजे श्रेष्ठी, “ विशाप्स 7 म्हणजे “* रखवालदार निवडले. कर्मकांडापासून 
उदभवलेले आर्यांचे पुरोहित व येशू टिरिस्ताच्या वचनांचा अथ लावणारे प्रति- 
निधी यांच्यामधील भेद खास मननीय आहेत. 

स्वतः येशू रिरस्ताच्या मनाला आपला संदेश सवंत्र पसरविण्यासाठी 


चर्चसारखी संघटना करावी अश्या विचाराचा स्पर्श झाला असेल असे निइचयाने 


[अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
ति 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


वी नवभारत 
-4 


म्हणवत नाही. सांप्रतचे रोमन कॅथालिक चर्च ख्रिस्ताने आपल्या पोटर या 
ह्रिष्याला उद्देशून उच्चारलेल्या एका वाक्यावर आधारलेले आहे. त्या वाक्याचा 
गाभित अर्थ असाच मानला पाहिजे हा आग्रहदेखील येशूच्या शिष्यांचाच दिसतो. 
शिरिडचन धर्मास नंतर फुटलेल्या पाखंडांच्या मते हे वाक्य खरोखर येशूचे नसून 
केवळ प्रक्षिप्त आहे. ट्रिस्ती धर्माचे चर्च हौ संघटना उभारण्याचे परिणाम 
मात्र अनपेक्षितच घडले. वास्तविक रिरिस्ती धर्माचा पवित्र आधारग्रंथ म्हणजे 
जुने व विशेषतः नवे शुभवतंमान हिंदूच्या धर्मिक ग्रंथांच्या मानाने अगदीच 
अल्पविस्ताराचे ब सरळ निवेदन स्वख्पाचे आहे. परंतु इतक्या लहान व सरळ 
निवेदनातूनही इतके निरनिराळे अर्थ बाहेर पडले को त्या धर्मातही लवकरच 
न[स्टिक, मासिओनाइट मोंटॅनिस्ट्स वगेरे अनेक पंथ-उपपंथ उसळले. प्रत्यक 
पंथ इतर पंथांना पाखंड सानू लागला ! 

या बादतीत हिंड 


समाज आणि पुरोहित वर्ग फार सशववास अथवा 
फार कमनदिबी समजले पाहिजेत. हिंडु जनतेचा एकसेब प्रेषित नाही अथवा 
एकमेव प्रमाण ग्रंथ नाही. त्यामुळे धर्साच्या संदर्भात तत्वज्ञान आणि 
यांची एकसेकापातून ताटातूट होऊन तत्कालीन 


स्थिती प्रमाणे जनता उत्कर्षाच्या अथवा 


ज्ञानाच्या पातळीवर हेत, अहेत, विशिष्टाद्वेत, अज्ञेयता किंबहुना नास्तिक्‍्य 


देखील हिंदूच्या जागतिक दृष्टीत वावरू शकले. उलट दैनंदिन जीवनात धर्म 
इतका आचारप्रभव ठरला को ज्ञान, समता व मानवत! यांची गळचेपी होऊन 
जातिभेदाशरिवाय हिडुधर्मास व्यवच्छेदक लक्षण उरले नाहो. संस्कृत भाषेत 
धसंग्रंथ निर्माण करण्याची मक्तेदारी स्थापून तत्त्वज्ञान आणि देनंदिन जीवन 
यांच्या फारकतीचा पुरोहितज्याहीने इतका निरगल इुर्पयोग केला को त्वास 
इ तिहासात तोड नाही. 

ट्रिस्ती धर्मातील मतामतांच्या गलवल्यात निरनिराळबा जमातीती 
प्रतिनिधी म्हणून जे सेवक, श्रेष्ठी अथवा संरक्षक निवडले होते त्यातील अधिक 
धोट व सत्तालोल्प व्यक्‍तीन॑ 


य ही स्वतःच सत्ता बळकावण्यास प्रारंभ केला. सर्व 
पंथात रोमन कॅथॉलिक पं 


७ थे प्रबळ ठरला व रोमन साझराज्याचे प्रात्यक्षिक 
डोळ्यासमोर ठेऊन रोस ठा | 


0. ह. शक द _ 
ऐतिहासिक दा प्रादेशिक परि 
अपदर्षाच्या सार्गास लागली. तत्व” 


बिशपचा सर्वोच्च अधिकार बिनविरोध माम्य होण्यास 
बराच अवधी लागला. ए 


बिशप आपणच एकस्रेव * पोप! 


् म्हणजे प्रमुख असा हक्‍क सांगू लागले. ही स्व 
बंडाळी आटोक्यात राहावी म्हण 


गन कोन्सिल ऑफ कॉन्स्टन्स्‌ या प्रातिनिधिक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाडे 


पुरोहितवर्ग वर्चेस्च व भारताचा सामाजिक इतिहास ४७ 


सभेने पोपच्या निवडणुकीवर व अधिकारावर कौध्सिलचे शिक्कामोतंब असले 
पाहिजे असा निर्वाळा जाहोर केला. परंतु त्याच कोन्सिलने जो पोप निवडला 
त्याने कोन्सिल संस्थेस धाब्यावर बसवून आपण प्रेषित पौटरचा वारस असल्या 
कारणाने आपणास प्रत्यक्ष येशूचाच पाठिंबा आहे असा दावा मांडला ! तथापि 
पोपचा आवाज म्हणजे प्रत्यक्ष ईशवराचाच आवाज या पुढच्या थोतांडाला रोमन 
कॅथॉलिक चर्चच्या अनेक शतकांच्या इतिहासात काही आधार सापडत नाहो. 
उदारसतवादी म्हणून निवडलेला बारावा पायस यानेच हो घोषणा प्रथम केली 
आणि ती देखील अगदी अलोकडे म्हणजे १९ व्या शतकात ! 

पोप या सर्वोच्च पदाची अश्ली अवस्था होत असतानाच इतर अधिकार- 
पदावर भळची निवडणुकीची प्रथाही बारगळली. थालंतर केवळ नेमणुकीचा 
सार्ग खला झाला आणि त्याबरोबरच कॅथॉलिक पुरोहितद्याहीचे भवितव्य 
निचित झाले. वैयक्तिक ब वर्गीय स्वार्थाने यंथिक व सामाजिक जबाबदारीवर 
लवकरच मात केली. ब्रह्मचर्याची कडक अट असूनही कॅथॉलिक पुरोहित 
ख्यालीखशालोत व संसारी सुखात मशगुल झाले. पुरोहित आपल्या नेसलेल्या 
जागावर सापडेनासे झाले. एकच पुरोहित दोन दोन, चार चार नेभणुका 
लाट लागला. सरदारदरकदारांच्या मुली अविवाहित म्हणून जोगिणी बनल्या 
व मढठांचे रंगसहालात ख्यांतर करू लागल्या. या सवं अनाचारांची विक 
सहावा अलेक्झांडर याच्या अशदानीत कडी जालो. जाडा तीन 
मोठी अनोरस संतती होती. तो पोपच्या गादीवर आला. ९ खील 


लाचलु्चपतीनेच ! जसा पोप तसेच त्याला निवडणारे सहकारी काडिनल 


असत. त्यांच्याही रखेल्या व अनौरस संतती योड्याथोडक्या नव्हत्या. सव 


अनाचारांचा मुकुटमणी सहावा अलेवझांडर यांस सोझर गोगिधा ा 
व्यभिचारोत्पज्न पुत्र होता. त्याने तर स्वतः करता मो राज्यच क कहि डळ 
घातला. अलेक्झांडरवर एकाएकी मृत्यूची क्षडप पडलो नसतं - लिही 
उद्देश खास तडीस गेला असता. हो सर्व बोडेपणाकॉो. मंदाई कमा 
असता पोपच्या अमलाखालची पाच लाख प्रजा झारी कर, क्षुद्र वेतन , अनाग 
कारभार याखाली चांगली भरडन निघत होती. ी स 

बेलगाम सत्ता- मग तौ धार्मिक , आर्थिक , राजक य भु क रभ 
कोणत्याही क्षेत्रात वावरणारी असो - अंतीं वर्गीय स्वार्थाने या 
याचो कॅथॉलिक व हिडु पुरोहितज्षाह्या उत्कृष्ट साक्ष व त पळअलिआ 
इतिहासात भात्र महदन्तर प्रत्ययास येते. कॅथॉलिक पु ह्तव 


१ > त्यास सामान्य 
मोटिन लुथरच्या नेतत्वाखाली उघड बंड उभे राहिले, व ९ 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट नवभारत 


जनतेचा व इतर कारणाकरता काही राजवंद्नांचा पाठिबा मिळाला. हिंदु 
पुरोहितवर्गात मात्र असल्या तर्‍हेचे वैयक्तिक अथवा सर्वसाधारण मूलग्राही 
वंड कधीच दृष्टीस पडले नाहो. या इतिहासभेदास तसेच सबळ कारण आहे. 
कॅथोलिक धर्माधिकारी सर्वसामान्य जनतेतूनच उद्भवलेले असत व म्हणून 
त्यांची व जनतेची भावनोद्भव आयुूकी नष्ट होणे शक्य नव्हते. याच्या विरुद्ध 
हिंदु पुरोहितवर्ग रोटोबंद व बेटीदंद जातींचा समूह असल्याने त्यांची सामान्य 
जनतेशी संपुर्ण ताटातूट झाली होती. जातीत राहून जातौविरुद्ध बंड उभारणे 
व्यक्तीस शक्य नव्हते व बंड उभारलेच तर अनुचर मिळणे शक्य नव्हते. 
मार्टिन लुथरच्या बंडाने नवीन सुधारणावादी पुरोहितवर्ग उभा राहिला व 
कॅथॉलिक पुरोहितवगंहो पुनरुज्जीवनाच्या मार्गास लागला. हिंदु धर्माच्या जन्मजात 
प्रचारकांनी अथंव्यवस्थाच समूळ बदलली म्हणून पुरोहिती जाती ठेवल्या पण 
अनुत्पादक धेंदा म्हणून पोरोहित्याचाच त्याग केला ! नवीन पंथ काढावे तर 
नवीन पंथ की नवीन जाती या सामाजिक कात्रीत सापडून धर्मांतरच देनंदिन 
गनतस अधिक 'ओहेते हवे] लोकदाही आणि विचारस्वातंत्र्याच्या नव्या 
युगात रोटीबंद आणि ब्ेटौवंद पुरोहितवर्गाची जागा कोण, कशी व नेमक्या 
कुठल्या जीवननिष्ठेकरता भरू शकणार याचे उत्तर हिंदु समाजास आज- 
ह री तितर अज्ञी त्याची सद्यःस्थिती आहे. 

दाखविले यात संक्षय नाही. परं कर एक क्रांतिकारक मर्म उघड लाब 
मानस आथिक वा इतर इतिहासाचे - ननु आणि सव समाजात माण ह 
तिक आग्रहाचा अतएव वहतांशी केदो असलेच पाहिजे असला समज आत 
लोकजञाही यांच्या यगात तमा | अयथाथंच होईल. सावंत्रिक शिक्षण आणि 
निरपेक्ष अज्ली पुनरंचना वल च्या जीवनमूल्यांची हेतुपुरस्सर व वरगंस्वाथं 
मूल्ये कार्यवाहीत आणण्यास अनन साही आहे. भोतिक प्रगतीमुळे नवीन बुरा 
माणसास उपलब्ध होत आहे डाका पणात आतण जा जनात ह 
रुंदावत आहे. हिंदो न्यावी लड तुकी इच्छास्वातंत्र्याचे क्षितिज झपाट्यानं 
परंतु आव्हानास प्रत्यत्तर क. भविष्य कसे घडवावे हेच आव्हान आहे. 
घडण कशी अस्तित्वात आलो चे रभ ब जती मोतगिक ब ना 
आहे. ही घडण स्पष्ट च. ए नया त प्रामाणिकपणे करून घेणे वपक 
परंतु मानसिक गुलामगिरी र. मि भक शुळामगिरी तगत करूण . 
या ग्रंथाचा आद्यंत हेत्‌ आहे. कता दुघेट आहे हे पटवून देणे ह 


र्य र कै 


ह 
४. क. 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| नुक्रमणिका | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. जतीन्द्र कऱ्हाडकर 
वस्तूंचे वजन जेव्हा पळून जाते तेव्हा ! ! 


अंतराळयाने, रांकेट इत्यादोंच्या ह्या काळात * वजनरहित अवस्था ' हा 
शब्द अनेकदा कानांवर येतो. घो तपघत्काराचे गूढ उक्‌लणारा आणि वाद- 
विवादातून धडपडत सत्यान्वेषणाकडे जाणाच्या वैज्ञानिक सार्गाची थोडीशी 
ओळख करून देणारा हा लेख आहे. 

तुम्हा-आम्हापासून अगदी नजीक एक अजब डुनिया आहे. ह्या डुनियेची 
नवलाई अशी आहे कौ तेथे एखादे ल्हान कुत्रे प्रचण्ड जिवंत हत्तीला सहज 
उचलून फरफटत नेऊ शकते ! आणि तेसुद्धा कुणाचीही किंवा कुठल्याही 
यंत्राची मदत न घेता ! 

तुम्ही तेथे जाऊन लोखंडाचे भरीव | ू 
काही बुडतील, काही तरंगतील त्यांचा काही नियम सांगता येणार नाही! न जी 
गोष्ट लोखंडाची तीच तेलाची ! एरवी पाण्यावर तरंगणारे तेल ह्या दुनियेत 
अगदीच विचित्रपणे वागते; त्यातील काही तेल बुडेल, बाकीचे तरंगेल ! | 

तुम्ही तेथे हॉटेलात जाऊन सोडालेमन मांगवलेत आणि त्यानंतर 
पिण्याच्या बारीक नळीचे - स्ट्रांचे - एक टोक पेयात बुडवून दुलर्‍्या टोकाने 
चाळा सुरू केलात तर एक सजेदारच गोष्ट दिसून येईल. 
चांगले सोठे मोठे बुडबुडे निघतील पज ते घोळका 
करून नळीच्या टोकालाच थांबतील ! नंतर जर तुम्ही ते पेय खळवळलेत तर 
काहो बुडवुडे वर येतील, काही खाली जातील ! परंठु नेहमीप्रमाणे एकजात 
वर येण्याची इच्छा वडवडे दाखविणार नाहीत. इतकेच काय, परंतु नेहमी 
सपाटोत रहाणारा सोडालेमनच्या पेयाचा पृष्ठभाग तेथे अगदी निराळा 
दिसेल. डोंगरउताराला जसा चढउतार नि घळ्या अततात तसा त्या सोडा- 


व गोळे पाण्यात टाकले तर त्यातील 


हेवा फुकण्याचा 
नळोच्या दुसऱ्या टोकाला 


लेमनचा पष्ठमाग बनेल ! तेथे आणखीही चमत्कार दिसतीऊ. जर ता 
७ ज़ - तिच्या 


तेथे जाऊन एखादी चांगली कोरडी काडी पेटवू लागाल तर ती पेटे त 
टोकांस फुलबाजीप्रमाणे तेजस्वी प्रकाश दिसेल. पण एवढे सवे होऊनही नेहमी 


न, भा. ४ 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ क्य 
दुत /” 
र्र /& श्व, ० 
॥68नवभारत भं 
कन धि ७५११ 200034 
न्ट< (अमृतमहोत्सवी &$) >२७ 
७ पक्के. वष 7 
पश 
“ह. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


0) 


५० नवभारत 


दिसगारी काडीची ती धुरकट टोपीवाली ज्योत - ती ज्षात्र तुम्हाला कोठे 
मिळणार नाही. भेणवत्तीलाही तेथे ज्योत - येत नाहो, गरस पाण्याला उकळी 
फुटत नाही ! 

असो, ह्या दुनियेचे एवढे वर्णन पुष्वाळ झाले. ह्या डुनियेचा ठावठिकाणा 
आता तुम्हास सांगितलाच पाहिजे. 

ही डुनिया पाहण्यास दुर जायला नको, नकळत. आयण सर्वजण ह्या 
दुन्यिस भेट देऊनसुद्धा आलो आहोत. वाईट गोष्ट अज्ञी कौ रांकेळ, स्पुतनिक 
इत्यादीमध्ये प्रवास करण्याचो तंघी भिळणाऱ्यांनाच ह्या द 
क्ब्ला येतो. तुमच्या सामच्या सारख्यांना तिथे फार तर सेकंड टोड तेवंद 
रहुण्याची संधी मिळते. तुमच्यापैकी ज्यांनी संदल. घर ती 


टा 2 


वईला भेट दिलो असेर त्यांना 


दुनियेत पुरेसा काल 


कदाचित कटक आयला > ॥ऱ- ग्य डी 

कवदाादत उच इमारतामधोल ण्यात लि ये खाल 
क प्‌ द क, पाळण्यात ( लयय्मध्य ) दसून वरून र लो 
प्रवास कला असल. दरवेळी तो पोळणा सरू > रर 


ळर ' दा कळमळ म्हणज या सप येत घरे: जल घे सिक असते 
(लिपट्ये नियम मुकाटपणे पालन. < डुनियेत प्रदेश झाल्याचे चिन्ह असते. 
पपरतात त्याच -. ._._ र फवत खालून बर जाण्यासाठी जे लिप्ट 
वापरतात त्यांता ह्या सयुभवाची गोडी चाख यर | 

परंत, बया, (१७ गोडी चालण्यास मिळत नाही! ) 

*रतु, ज्यांना लिपल्चा अ 


चो 'फुनब नाही त्यांनी निदान दहावीस फटांदरून 
पाण्यात पोहोण्यासाठी उडी ताग र त्यांनी (तदान दहाव स्‌ फुटांदर 
होते. ल, तेव्हासुद्धा पोटात अशीच कळसळ 
ह्या डनियेत नावर यासारस्यां जं 
कारण आता उघड शरण नकी निम वेळ का काढता येत नाही याचे 
पडणे - हो गोष्ट सोपी अस ह्या हुनियेत प्रवेश करणे - म्हणजेच वरून खाली 
फार काळ काढल्यास तेथन अ ! तरी अज्ञा अवस्थेत - म्हणजेच डुनियेत - 
हे जीवाची नहगीच्या डुनियेत परत येणे सात्र सुष्किल 
पण, लगेच तुम्ही हळ "परा चवकाचूर होण्याचा संभव फार! 
न म्हणाल “ त्या वस्त र अ. 
एक फसवण क आहे €॥ *हणाल वड्या स्तूना डुनिया म्हणणं, ही 
लिपटमध्ये म्हणा -. * एखाद्या पडत्या वंद पेटोमध्ये - कोसळणाऱ्या 
कार दिसतोल्ही पण हे केवळ वस्तू 
तत्कालिक परिणाम म्हणावा लागेल ! 
2 एदरळल 

॥दळर मग तुन्ही तिला र! दुनिया 1] म्ह्ण्ता 


याल 
व्र उत्तर असे कौ खाली पडणारी वस 
ष सतत खाली पडू शकते ! हे 


वधी तू पृथ्वीवर न आदवळता लक्षा- 


विधान विचित्र वारले तरी ते शास्त्र” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | "पपप 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


टक वर्ष 24, 

(4 > ३४% 

ू ' तका जी 
७ 


ह वि. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


वस्तूंचे वजन जेव्हा पळून जाते तेव्हा ! ! ५१ 


सिद्ध आहे. यावा थोडासा पुरावा शेवटल्या काही परिच्छेदात देईन. स्पुतनिक 
किवा इतर अंतराळयाने असतात त्याचे इंधन - (रॉकेटचे * पेट्रोल ' ) झेप 
घेतल्यातंतर उड्डाणाच्या पहिल्या काही मिनिटातच जळून जाते - परंतु त्यानंतर 
ती अंतराळयाने कोणत्याही इंजिनाच्या शक्‍तीचे साहाय्य न घेता महिने न्‌ 
महिने पृथ्वीप्रक्षिणा करीत राहतात. ती सतत * खाली ' कोसळत असतात पण 
जमिनीवर आवळत मात्र नाहू(त ] जर कश्ाच्याहो भवतोशिवाय व शक्ती 
शिवाय हीं याने आ दली स्थिती जर इतका दळ ॥टववू शकत. असताल तर 
त्यांन उनिया म्हणन संबोधले तर काय बिघडले! त्यांत गैर काही नाही. 


गंगीत असताताच जर तुम्हास ह्या. डानयत नऊन टाकले तर जागे 


झाल्यायर गाण तथार 7 ति सव चपत्कार पा षु ल्यावर तुना अगदी बचकळ्यात 


र्ड 
लोखंडी गोळे 


पडा उक खाजवत तुम्ह! १२0010 विवार कराल व ज्ये 
भी > छरफटत नेते सारच विचित्र म्हणजे 
शे स! 
ह्या सगळ्या वस्तंचा जडपणा कोठे पळून बिळून गेला कॉ काय ? बत्त! 
खी. असली पाहिजे. कारण सगळ्यांचेच वजन नाहह 
नि हलकी काय सगळ्या सारख्याच णत्ती वस्त 


झाल्यावर जड वस्त काय 
ततथन्य रगेज जण काही येथ डग पणाचे 


जड आणि कोणती हुल ही हा प्रश्‍न विचा 

असावे. 
एखण्या (डिटेविटव्हप्रमाणे तुम्ही लगेच ह्या क्म व. क 
एखादा अवजड लोखंडी तुकडा हाताच्या तळल्यावर क वाया पडे 
अयेक्षेप्रयाजेच तो लोखंडी तुकडा पिसापेक्षा किंवा कोपला खळ चतने 
पाठ थाप्ट्य ठुः 


पेक्षाही हलक स्वतःच्या त्ककदतीबद्दल स्वतःच! - ण 
ट्‌ हलका दाटलं वत र जडपणा अजिबात गेलेला आहे 


आणखी डोके चालवत म्हणाल “ वस्तूच तये ! कारज एरवी- 
तेव्हा मो हात काढून घेतला तरी हातातील बल्टू पडू ती, 
सुद्धा पीस किंवा कागदाचे हलके चिदोदे खाडी पडायला स या बन क | 
आणि येथे तर लोखंडासारख्या जड वस्तू हा गा रन व 
आहेत ! 7 प्रयोगाले तुमच्या तर्काला पुन्हा पृष्टो क ही कन 
कशाच्याही आतधारादिवाय आधांतरीच लटकत राहतील |) कच मिळवलं होते. 
जोपर्यंत बस्तंना जडपया होता तोपर्यंत वस्तूंना खत्ली देला | मा प्रवाा- 
परंतु जडपणा गेल्यावर काय? एखाद्या चौकात व वा प्रमाणे ह्या 
प्रमाणे - कोणीकडे जावे ह्या दांकेने जागीच तिळलेल्या | 


शेकडे आपोआप 
वस्तू अधांतरोच राहतात. खाली ' म्हणजें जड वस्त ज्या दि 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


; "शौ, 
पर्ल शी 
क क्रो 
» नवभारत 
श््स् ७५ चू :>५९ 
न? £.अमृतमहोत्सवी& 
क वि वर्ष र > 
*₹) 2 पवत 
6 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


वद नब भारत 


जातात ती दिल्या! जडपणा हलकेपणा संपला को भग खाली आणि वर 
ह्या बोलण्याला काहो अर्थ उरत नाही. सगळ्या दिशेने वस्तू लोटण्यास 
सारखेच श्रम पडतात. पृथ्वीवर बोजा उचलण्यास कष्ट पडतात. तर बोजा 
खाली ढकलून देण्यास मुळीच श्रम पडत नाहोत. तेलपाणी एकत्र ठेवल्यास 
हलके तेल * वर! जड पाणी खाली असे होते. परंतु जड-हळूका हा भाव 
संपल्यावर काही तेल * खालो' ( म्हणजे भांड्याच्या बुडाशी एवढाच अर्थ) 
जाऊ शकते. 

गरस हवा ब गरन पाणी नेहमी “ हलकी ! असतात अतएव * वर ' जाऊ 
लागतात. वजनरहित अवस्थेत जड हलकेयणा संपतो. म्हणन ज्योत येजे व उकळी 
फुटणे वंद पडते. चि 

इतका बिचार केल्यावर 


भग मात्र तुम्ही जरा गांगरूनच जाल. तुम्ही 
म्हणाल “ जडपणा आणि वजन पळून जाण्याच्या गोष्टी करणे खळचटयणाचे 
आहे. खरे म्हणजे हे एखादे विचित्र स्वप्नच सी पहाल असेन ! वस्तूंचे वजन 
पळून कले जाईल ? मागाचे डोळे, काळे किंवा घारे असतात, केस कुरळे 
असतात. ते बदलत नाहोत त्याप्रमाणेच वस्तूला स्वतःचे असे घजन असते ते 


-<>>> बळ मु 
“पळून विळून कसे जाईल. एकवेळ उपाशी साणसाचे वजन कभी झाले 


तर ठौक आहे. परं खंड - १] 
य “९. परतु ह्या लोखंडी तुकड्यांची कधो उपासमार होईल का? 

"॥ र्ग, केसांचा कुरळेपणा याम्रमागेच वस्तूचे बजन हा एक कायम 
टिकाऊ गु णम नाहो का री 


नजारे वज प डू बायका वाजारात भाल विकत घेताना साची माल 
क्य " मेष घेणेच पसंत करतात. ह्या भागेहो “ वस्तूचे वजन 
क राहील त्याच्यात लबाडी होणार नाही ” असाच त्यांचा विचार असतो 
ना: उम्हाळ्यात तेलाचे घनफळ उष्णतेने फुगून वाढते असते असल्यामुळे 
मापी एक लिटर तेल कडक थंडीत एकदा घेतले 

उन्हात घेतले तर प्रत्यक्ष 


मात्र बजनी तेल घ्या! 
टिकाऊपणावर आपल विव 


आणि पुढील वेळी कडक 
हातात पडणारे तेल थंडीच्या खरेदीत जास्त मिळते. 
ते नेहमी तेवढेच मिळणार. इतका वस्तंच्या वजनाच्या 
आडवे ्वास क नग हे वजन असे पळून कसे जाऊ हकेल ? 

इनाचा उलगडा होण्यासाठी आपणास ष्टी प्रथम 
बघितल्या पाहिजेत. ब गोती ह तीची 


वजनाची थथायोग्य निःसंदिग्ध कल्पना देणारं 


कोणो म्हणतील त्यात काय ? 
(उदा० “लोखंडी गोळा? ) 


ी री खरी कसोटी तरी कोणती? 
मगज साधी गोष्ट आहे ! वस्तू फेकून द्या. जड वस्तू 
कर खाली आपरेल. हृलको वस्तू, उदा० कागदाचा 


[_अनक्रमणिका] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


वस्तूंचे वजन जेव्हा पळून जाते तेव्हा ! ! ५३ 


चिटोरा दा. एखादे पीस सावकाशपणे पडेल. पॅरॅशूटने उडी मारलो असता 
जड माणूस पुढे जात राहातो व हलके पेंरॅशूट मागे राहून त्याला खेचीत 
राहते. पण ही कसोटी सर्वसाधारणपणे लागू पडणारी लाहो. एकाच आकार- 
झानाच्या दोन भोट्या- लोखंडी गोटी (बॉल वेअरिग) आणि काचेची खेळ- 
ण्याची गोटी-- घेतल्या तर लोखंड कांचेच्या तिप्पट जड असूनही दोन्ही गोट्या 
सारख्याच वेगाने खाली पडतात व एकाच वेळी जसिनोवर आदळतात. हेलियभ 
वायूने भरलेल्या फुग्यात बसून ५० हजार फूट उंचीवर जाऊत तेथील बिरळ 
हवेत संशोधकांनी पॅरॅडूटने उडी मारली तेव्हा कित्येक हजार फूट खाली पडे- 
पर्यंत उघडेना आणि पॅरॅशूट साणसाची पाठ सोडीना ! फार उंचीवर विरळ 
हवेत प्रतिकार होत नसल्याने पॅरेशूट (किवा. कागदाची चिदोरी सुद्धा) जड 
साणसाच्या वेगाइतक्याच बेगाने खाली येतात. थावर दुसरे कोणो त्रासिक 
चेहरा करून स्हणतील “ एवढा वाद कशाला 7) अहो वस्तूचे वजन नुसते 
हांतात घेतल्याने सुद्धा आम्हास कळू शकते. अगदी नीट्च कल्यना हवी असेल 
तर रही कागदवाले वापरतात तसला स्प्रिगचा काटा आम्ही वापरू ! 


हे उत्तर मात्र अगदी बरोबर आहे. “ वजत म्हणजे स्प्रिगच्या काट्यावर 
जे दाखविले जाते ते! ” अशी व्याख्याच आपण करून टाकू या; आणि 
रफारावी सवखी आहे. ती येथेच ! साणसाचा हात किंवा स्प्रिगचा 
काटा वस्तची सवत चाल अडवीत असतो. त्यामुळेच आणि तोंवरच त्या वस्तूचे 
वजन हातावर बृुक्तवा स्प्रियच्या काट्यावर पडत असते. होच गोष्ट दुतर्‍्या 
शब्दात सांगावयाची ज्ञाल्यास तेवठ्यापुरतेच त्या. वस्तूला हाताच्या दृष्टोले 
(किंवा त्प्रिगच्या काट्याच्या दृष्टीने ) वजन असते | 

याचा पडताळा एका प्रयोगाने पाहता येईल. त्यासाठी पुन्हा एकदा 
लिफ्टमध्ये आपल्याला जावे लागेल. तेथे जाऊन एक स्प्रियचा काटा भितीत 
स्कूने घट्ट बसवू. नंतर त्याला आपण एक वजत टांगून ठेवू. ते वजन स्त्रिगच्या 
काट्यातून निसटले तर खालो पडेल हे उघड आहे. अर्थातच वजनाची * सुकत ' 
चाल त्प्रिगच्या काटा बजनास ओढ देऊन अडलीत आहे. या सवे ओढाताणीसुळे 
स्प्रगचा काटा वस्तूचे वजन दाखवू लागला आहे. आता आपण सिने कॅमेरा चालू 
करून देऊ या आणि बाहेर येऊन लिफ्टसधील आधार देणारा लिफ्ट्चा दोर 
कापून टाकू या. लिपट खाली पडू लागेल व नंतर जमिनीवर आदळेल. स्प्रिगचा 
काटा व सिनेकंमेरा या वस्तू हा धक्का खाण्याइतक्या दणकट य मजबूत आहेत 
असे समजू. या सवे काळात सिनेकॅमेऱ्यामध्ये काय चित्रण होईल ? पहिले दृश्य 


वजनाच्या फे 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विततास 
2 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


श्र धि ७५ चि > ९ 
न्ट्« अमृतमहोत्सवी >२७ 


च. व्ष 

/ि वक.“ 

चो शत यी 
अप. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्‌ 
शि नवभारत 
से म कपा 
त को : “लिफ्ट खाली पडू लागताना सिनेमात स्त्रिगचा काटा शून्य 
याळ व्तू लागलेला आहे. याची कारणमीमांसा तुम्ही आता सांगू शकाल. 
ल, सप्रयचा काटा, आणि नजन सर्वजण वरोवरीतेच ( सारख्या वेगानेच) 
मनमाड ता या काळात वजनाच्या मुक्त चालौस (स्तिगचा काटा जरासुद्धा 
नल आणीत नाही. वजनाची खाली पडण्याची होस ल्त्रिगचा काटा पूर्ण फिटू 
तो. साहजिकच त्प्रिगच्या काट्याव त्या. सा वाही 
पुढे जेव्हा लिपट जमिनीव, र टांगलेल्या वस्तचे बजन पडत नाही. 
७५६८ आदळ वह, व्ह्‌ (3 
स्थिर होते. तेवढ्य गक माले दळते तेव्हा जमिनीच्या प्रतिकारांमुळे लिफ्ट परत 
बस्तचे जतन. पवते पर्धापुरती लिनेफिल्ममध्ये अगदीच मजेदार दर्ये दिक्षतात. 
स्त्रियचा त क वुध क वाढल्याचे काटा दाखवितो ! कारण काय? 

र्‌ “१० लपयच्या पतीला घर बसि वि व 
थांवत ६ बसवला आहे. लिपवट खाली ण्घाचे 
यांबताच त्याठाही. थावणे सांग जाऊ. ७. ह. किपट खाल जा 
4 > श्र 

सक्‍्तपण पढच जाऊ >, क | 

१ 2९१ जाऊ पहाते ! स्प्रय्चा कारा 2. या 
च. ष्ऱ 'गचा काटा त्याला अतिशय गोण नागे 
लंदतो, तेव्हाच ते घजन याते त्याला अतिशय जोरात 
स्प्रिचा कोटा वजनाला जेवटी 
आढ दाबी लागते. 


ज्ञाल्यावे दिसते. 


न] 


आहे. काट्याला अडदविलेले वजन भाव 
घाय अ. रक डा! 
घाहानकय (स्थिर टांगलेल्या परिस्थितीत 
शौ स्त श्स्त 
आढ देत असतो त्यापेक्षा बांवेळी खपच जार 


त्यानंतर सिनेफिल्सवा न 3. एवढे 
1. *साफल्सच्या गवटच्या द्द्यात वजन पुर्वी 7वढ 


आपल्या निरीक्षणादी आता आव 


त वण लचा आ 
क्रू ता आ पुन्हुः एकदा थोडक्यात उजळणी 
( ५ ) प्रथ व > 
व स्त र गले. ८-८ > र 
नोंदवले जात होते ( २) (स्थर टांगलो होती त्ग्व्हूः वस्तचे नेहमीचे वबजत 
९५ ९१) (लिपट, काटा का. -... क. 
पडे लागली 3, *-/) पटा आण चंस्त सनजण यरोबर्र (24 खाली 
९२ 


चे चजन आ 
अर्श >. ९१ चि (11 
४:11 हो वस्तच्या 
राच्या वजतात स्थित्यं द 
कानात £. ९ 4६पर घाल वजनात ? होय, बजतात च्च ] 
कारण स्ञ्िगच्या काल्याने जे नाला. न जगात होय, वबरजतातच * 


चा 

गे दाखवले खा :.. .. ल 
दाखवळे जाते ते अ बजन अशी सळात आपली 

तुमच्या हाताच्या तळव्यावर 


अर्थात्‌ वस्तू न. जत 
वि रवर घेऊन तिथे वज 


संवेदना झाल्या असत्या व्याल शभु स्थित्यंतराच्या अगदी अश्याच 
ध्ये र डू भासना[वर ओदळल्या टे 
ध्येयाकरिता हतार दळल्याबर तुम्ही बहुतेक विज्ञा” 
याकरिता हुतात्मा झाला असतात ते सोड । तुम्ही बहुतेक * 
यावरून आता तुम्हाल डो. !...) 


टू 1 असे ञ > 
मूळ्या कल्पना होत्या त्यामध्ये की को वजनावद्दल ज्या तुसच्या 
१ फरफार करावा लारी गोष्ट 
लागेल, पहिली ग 


[_अनुक्रमणिक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९.४. ७ 
५ क्य 
* १69 0५९॥- ती 
क. न डव 
ना नवभारत ठे. 
| ७७५ 20034 
कट (अमृतमहोत्सवी & >२७ 
> वर्ष ४” 
*₹) ८ एता क 


ह वि. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


वस्तूंचे वजन जेव्हा पळून जाते तेव्हा ! ! द 


म्हणजे वस्तूचा जडपणा व्हिवा वजन. वजनाचा गुणधर्म हो तिची स्वतःची 
खाजगी बाब नसून वजन हा एक परस्परसंबंधातून निर्लाग झालेला गुणधमं 
आहे ! वस्तूचे वजन निव्वळ तिच्यावर अवलंबून नसते - वजन हा वस्तूमध्ये 
मरून राहिलेला गुणधम नसतो. तांत्रिक भाषेत सांगायचे म्हणजे वजन इुसऱ्या 
वस्तूच्या सापेक्ष असते ! येथे वस्तूच्या डुसऱ्या एका बाजूचा, वस्तूच्या दर्शनी 
आकाराचा विचार करणे उपयुक्‍त ठरेल. जवळून मोठ्या वाटणाऱ्या सोटारी 
व आरणगाड्या उंच सनोर्‍्यावरून दुरून पाहिल्या तर का खेळण्यातल्या- 
सारख्या विट्कल्या वाटतात. यावरून असे दिसते को वस्तूच्या दर्शनी आकारा- 
तील लहानसोठेपगा हा निव्वळ त्या वस्तूवर अवलंबून नसतो तो डुलर्‍्या 
वल्तूंच्या परस्परसंबंधावर दृर-जवळपणावर अवलंबून असतो. आता वस्तूच्या 
वजनावद्दल. वस्तूच्या साधारण सुकत चालीस दुसरी वस्तू किती अडथळा 
करते यांवर त्या वस्तूचे वजन ठरत असते. टेबळे घरे जभिनोल्ग घट्ट जखड- 
लेलो असतात. ती बर खाली होत ताहोत. एकमेकांच्यापासून त्यांचे अंतर 
वदलत नाही. ह्यांच्यावर आधारलेल्या वस्तूच्या खाली पडणाऱ्या नैसागिक 
प्रवृक्तीला टेबले, घरे नेहमी ठराविक प्रतिरोध करीत असतात. 

5 ठिकाणी घेतलेल्या वजनात (भूकंपाचे प्रसंग वगळता) कधीही 
कमी जास्त होत नाही. यामुळे वस्तूचे वजन टिकेल अल्ली आपली पक्की 


त__* 


-_ वदार्थवैज्ञानिक नोबेल पा बक मिळणारे 
समजत होऊन बसते. जसलल यदा्थबेज्ञानिक नावल पक 'कोषिक मिळणारे 


प्रसिद्ध झास्तज्ञ मॅक्स वॉन यांनी म्हटले आहे को सागेक्षतेकडे जागे हो नायु- 
लिक विज्ञानाची प्रवृत्ति आहे. वस्तूचे जे गुणधर्म केवळ त्या वस्तूवर अवलंबून 
आहेत किंवा वस्तूत भरून राहिले आहेत असे पुर्वी वाटायचे; ते गुणधर्म त्या 


ए 
चे नतन इतर वल्तूबरोबर असलेल्या परस्परतंवंधावर अवलंबन असतात 
दक विचारांतो आधुनिक विज्ञानाला आढळून येते. 

1 म्हणजे पृथ्वीचा गोलपणा ! वी 
गेले तरी पृथ्वी सपाट्च आहे. शास्त्रज्ञ 
जेव्हा पृथ्वी गोळ आहे असे सांगू लागले तेव्हा त्यांना वेड्यात काढले जाई. 
पथ्वी गोल असेल तर त्यावरून लोक घसरून “ खाली ' पडणार नाहोत का? 
असा प्रश्‍ल त्यांनी विचारला! ! 

वर आणि खाली या दिशा प्रथम दर्शनी वाटतात त्याप्रमाणे सगळीकडे 
सारख्या नसतात. निरनिराळया छकाणची ' वर' आणि ' खाली वेगवेगळी 
असते. थोडवयात वर खाली ह्या कल्पना * स्थानसापेक्ष' आहेत. इं'लंडची 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा निकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


> 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


५ नवभारत 


४ ८८ 7 टि शं . क... 
"९ दशा ही आस्ट्रल्यिची * खाली ' दिशा आहे हे पटायला लोकांना 
पुष्कळ घे 


पडित ती अजूनही अनकोला ह्या गोष्टीची सोडी गंमत वाटते ] 

* विलायत! ला, संबोधत मह न इग्लड, परान्स, ६० सगळ्यांना 

लियाला * खालच्या “ सांकळ होतात ; तसे आजही इंग्लंडचे लोक ऑस्टरे” 
का बाजूस (1)0011, एत. ) असे गंभतीने *्हणतांत. 


खालोवर या कल्पनांची सापे ता 
व री क्षता समजल्यावर नाझ्या आधीच्या विधानाचे 
कोणाला आइचयं वाटणार नाहो. बोर दुची मोळ काली 


म्योवर आर स्पुतनिक शेकडो वर्षे * खाली ' पडत राहूनही 
पृथ्वावर ञादळत नाहो असे मो आधो म्ह्टले 
आता बघा अ काणाहू 
मेळावरून) जराशा तिरकस प णन (पृथ्वीपासून साधारणपणे ३ -४ हजार 
“क? या ठिकाणाला जाते रन एखादी वस्तू फेकून दिली तर ती कालांतराने 
नाही ? गंमत एवढीच को पाणज, ती “अ? च्या दृष्टीने खालीच पडली की 
च्या दृष्टीने ती खाली व स्तजेव्हा ती क हून अ ला पोहोचते तेव्हा क" 
( स्पुतनिकच्या म्हणा र्य कोणी विचारतील कोमध्यंतरी त्या वस्तच्या 
21 बाक अ > डि 
असे कौ पृथ्वीबरील ज्या ला तो का? या प्रश्‍नाचे उत्तर 
र ( ज्या ठिकाणच्या डे न ह तिक 
त्या प्रत्येक ठिकाणच्या ' खाल ६. या डोवयावरून तनिक जात आ 
व्याली? मळ च्य कद दिझेला त्या स्पुतनिकला र मु यो ळे 
ना झु गते ! या मुद्याचा अ कला सान यावा लाग 
लिहावा लागेल. ते असो. नैविक विस्तार करण्यासाठी वेगळा लेखच 
एकण असे दिसते 
क को. दं 
ह्या दिज्ञा या सर्वत्र सारण दर्शनी आकार, वस्तूचे वजन, खालीवर 
ग्त भै वाब निर व्र 
ततर ह्या दा वतात. १: निरीक्षकाच्या ठिकाणानुसार ब 
बहू म्हणजे आईन्स्टीनचा जगे * विज्ञानाच्या ह्या प्रगतीचा परमोच्च 


बरळ न क्षतावाद ! त्यां 
शलही सापेक्षच आहे. द. त्यांनी असे दाखवन दिले की 
समजा दो भे न 
वा र ठा गभ विमाने अगदी जोडीने चत क वा 
नत शा त्यत कुड तबलजी बला उत आहेत. नंबर १ च्या विमातात 


२ तवला च 
नेम धवनिक्षेपित 3 वीत आहे. त्या विमानातील 
२ आहे. दोन संगीत दिग्दर्बाक हा 

प _" "१. २९ च्या विमानात बसला 
ड्ड्ण करणारी विभाने काय क्रम ऐकत आहे. ज्या ज्या 
विकन वाढवितात. त्यावेळी पथ्वीवरील 

हुल) ताल चाजवोत आडे ही तबल्याचा ताल बिघडवून 
हे आणि म्हणन तो कपाळाला आठ्या 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
[अनुक्रमणिका] र्ज्य र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्<« अमृतमहोत्सवी, 
72. वर्ष 
र्ट व वष 


पत > 
र्ट शत र्व 
(600 ५2 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


वस्तूंचे वजन जेव्हा पळून जाते तेव्हा !! ५७ 


घालतो. त्याच वेळी जोडीने उडणार्‍या विमानातील संगीतदिग्दर्शक भात्र 
पठ्ठया तवलजीने कसा अगदी एक ताल धरून ठेवला म्हणून वाहवा करत हो! 
कोणत्या संगीत दिग्दर्शकाचे म्हणणे वरोबर असा निवाडा करणे आईन्स्टोन 
यांचे मते अदवय आहे. कारण तवलजीच्या तबल्यावरील दोन थापांमधील 
काल हा केवळ वाजविणाऱ्यावरच नव्हे तर एकणाऱर्‍्यावर किंबहुना परस्परांच्या 
गतीवर अवलंबत असतो, असे आईन्स्टीन सांगतात ! जोडीने उडणाऱ्या 
विभानांच्या गतीतील फरक शून्य असतो म्हणून विमानातल्या संगीत दिपदर्शाकाला 
वाटते ताल नीट आहे, पृथ्वीवरोल ऐकणाऱ्याला वाटते ताल बिघडला ! 


असो, विज्ञानामुळे विश्‍वाविषयीच्या प्रस्थापित कल्पनांना धक्के बसतात 
ते असे ! 


िघ-6$ २८०५ हट 5 २८७७ २9, 0५२८-6५ 4८% > १८0 >:9८0$ 
चाकाक : इतिहास बाणे तत्वात 


- लेखक - 


प्रा, सदाशिव आठवले 


5 ९०% २८0५ २९८0% ३ 


किं. ३ रु. 


क ऱ्टप 


मिळण्याचे ठिकाण - 
चिटणीस , प्राज्ञपाठळाळा मेडळ, बाई, 
[ जि. सातारा ] 
८५८२५८२५८२ ५८२१/९५७)४९५७०४७४९ ५०७२-9७ 


क्व र 


/» 
क्क 


ट% > 
५८% 


0. टर गा 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका | र्य मन चास तचे 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ग्ट« ह अमृतमहोत्सवी, . >७ 
९ 


स वर्ष 
नट सकत प 


(600 ५2 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. अट्ट्यानंद गळतगे 
क ९२ "० आ ०] री ९ लो > 
ळाकशाहा आणि ' गरीबी हटावा 


मध्याबधी निवडणूक 

नुकतीच मध्यावधी निवडणूक पार पड 
सर्वानाच आठचर्याचा धक्का 
य्षामुळे निरनिराळे 
भतपत्रिका 


ली. या निवडणुकीच्या निकालाने 
॥ बसला. सत्तारूढ काँग्रेसला मिळालेल्या अनपेक्षित 
तकेवितर्क करण्यात आले, कोणी निवडणूक आयोगाने 
वर रासायनिक प्रक्रिया केल्याचा संजय व्यक्त केला, तर कोणी सत" 
मोजणी पद्धतीत बदल करून निवडणक अप्योगाने नवकाँग्रेसचे हित साधले असा 
आरोप केला. कोणी इंदिरा गांधोंच्या व्यक्तिमत्वाचा व * गरीबी हटाबोच्या 
घोषणेचा हा प्रभाव आहे असे मानून स्वतःचे समाधान करून घेतले, तर कोणी 
हिहू मनावरील गायोच्या प्रभावाचा हा परिणाम असल्याचे भत व्यक्‍त क्क 
सतारूढ पक्षाने पेसा व सत्ता यांचा अनिबंध दुरुपयोग केल्याचे, सरकारी यंत्रणेचा, 


य नतेने र न _ प्ग्ले हठ 

» > जून जनतेने हा कोल दिला आहे असे ते सातू लागले. ह. 
सव चाललेले असताना काहोनी निरनिराळ्या पक्षाना झिळालेल्या मतांच 
स्व्केवारी का 


'डून हल्लोची निवडणूक पद्धत कशी 
“अ ज्यांचे २५० प्रतिनिधि निकडून आले त्या सत्तार्ढ काँग्रेसला मतदान 
करणाऱ्यायेकी फक्त ५ २ सबके लोकांनीच सत्ते दिली र 
लोकांनी नते दिलो त्या चार प 


निवडून आले. मतांच्या प्रस 


ऱ्य 
चुकीची आहे हे दाखवून द्लि 

का. दु 
उलट ज्याना २२३ ट्क्के 
क्षांच्या आघाडोचे मात्र फक्त ४८ प्रतिनिधीच 
"णात प्रतिनिधि निवडण्याची पद्धत (]701)01१01 
१२१ प्रतिनिधि निवडून आले 


टूर असते, ब सत्तारूढ काँग्रेसचे फकत २२२ प्रतिनिधि 
चक > 
नवडून आढे असते. म्हणजे एकाद्या पक्षाला किती लोकांचा पाठिंबा आहे है 
अजमावणप्याच्या या 


कसभेत साधे बहुंमतसुद्धा 
त यक्ष रासायनिक प्रक्रिया 
तथाकथित गरीबांचा केवारी 


केलेल्या मतपत्रिकांचे किवा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनक्रमणिका | --------------0--ोा 


द र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकशाही आणि * गरीबी हटावो ५९ 


म्हणून जनमातसात ठसलेल्या प्रतिमेचे, अगर गाय-वासरू या चिन्हाचे नसून 
सदोष निवडणूक पद्धतीचे आहे हे काहौजग दाखवून देऊ लागले. त्यांच्या मते हेच 
या निवडणुकीचे आश्‍चयं आहे. 
या निवडणुकीत आणखी एक आइचर्याची गोष्ट घडून आलो आणि तीच 
येथे प्रस्तुत आहे. लोकसभा गाजवणारे, कोणत्याही राजकीय प्रश्‍नाच्या सखोल 
अभ्यःसावबद्दल प्रसिद्ध असलेले, जोठमोठे, प्रथितयक्ष व संसदयटु असे पुढारी, 
तसेच संसदाच्या बाहेर सामाजिक कार्यासाठी प्रसिद्ध असलेले ससाजेसेवक या 
निवडणुकीत मोठ्या संख्येने पडले; ते पडले इतकेच नव्हे तर त्यापेको अनेकांच्या 
अनासत रकमाहो जप्त झाल्या. दिद्लेष म्हणजे त्याना पाडणारे उमेदवार हे 
राजकारणात नवखे आहेत. ते निवडून येईपर्यंत त्यांची नावेहो कोणाला माहीत 
नव्हती. अज्ञा उमेदवारानी प्रथितयश पुढाऱ्यांचा लाखावर मताधिक्य मिळवून 
पराभव केला या गोण्टोबर विश्‍वास तसजे कठीण आहे, तथापि आचार्य कृपलानी 
हजतात त्याप्रमाणे थात कुणाची तरी हातचलाखी असली पाहिजे असे म्हणून 
हा विषय बाजूला सारता येण्यासारखा नाही. त्याचा थोडा निराळ्या दृष्टीने 
बिचार केला! पाहिजे. 
पहिली गोष्ट म्हणजे हे उभेद्यार अभ्रतिद्ध असल्यामुळे व त्यानी राजकीय 
ह्ञेत्रांत विज्षेष कार्य केलेले तसल्यापुळे संतदारानी त्यांच्या कार्यांचा अगर 
बैयदितक गणांचा विद्यार करून मते दिलेली नाहीत हे उघड आहे. त्याना 
मते देणारानी तो उसेदवार कोणत्या पक्षाचा आहे, अगर कोणत्या जातीचा 


ग रि र प्लस मनन पं ८० यः ड्् लेली 
वा धस चां आहे अशा गोष्टाचा वचार पा अगर पसे घऊन ः्तें [दळ 
असली पाहिजेत है स्पष्ट आहे जर जादा नतपाचका छघुणाच्या तरी ह'त- 

3-१ आलेल्या नसतील तर त्या घर उल्लेख केलेल्या 


चलत्खीमुळे त्यांच्या मतपेटीत आ र 
कोणत्यातरी पद्धतीने आल्या असल्या पाहि जेत. मध्यावधी तिवडणुन्हीमध्ये सामान्य 
उमेदवारांना निवडून आणण्याच्या या ज्य! नेव्या ( अगर जुन्याच ) पद्धती 
आहेत त्या सोड्या प्रमाणावर अवलंबिल्या गेल्या, किंबहुना त्या बावतीत उच्चांक 
साठला गेला असे म्हणावयास हरकत नाहो. दुसरी गोष्ट म्हणजे निवडणुका 
जिकण्यासाठी फार मोठे कार्य केले पाहिजे, अभ्यास केला पाहिजे, किवा 
चारित्र्यवान बनले पाहिजे असे नाही हे वरील उदाहरणांनी सिद्ध करून 
मध्यावधी निवडणकांनी पक्षीय राजकारणाला अवास्तव महत्व प्राप्त करून दिले 
आहे. हा भारतीय लोकंब्ाहीचा मध्यावधी लिवडणुकीने प्रकट केलेला एक विद्वेष 


आहे. ( मध्यावधी निवडणुकीनंतर पक्षांतराचे जे पेव फुटले आहे त्यावरून ही 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


७५ ण ३१९ 

व ०७ ती 
प“ प, वष 62 

*र) : यव्यता >. १ 

अय 
१” 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६० नवभारत 


गोष्ट अविक स्पष्ट झाली आहे. ) याचे कारण सांगण्यात येते ते असे की इंदिरा 
गांधीनी समाजवादाची * हुवा ' निर्साण करून आपल्या पक्षाबद्दल जनतेच्या सनात 
आशा निर्माण केल्या आहेत. म्हणून त्यांच्या पक्षाच्या कोणत्याही उमेदवाराला 
भरघोत भते पडावीत हे स्वाभाविकच आहे. समाजवादाची हवा ' निर्माण करन 
एकाद्या पक्षाच्या वाटेल त्या उमेदवाराल| निवडन आणता येत असेल तर त्यामध्य 
लोकशाही तत्वाला विरोधी असे काही नाही लोककझाही हो मुळात पक्षीय 
राजकारणावरच आधारली आहे. पण या निवडणुकीत विरोधी पक्षाचा जो धुव्वा 
उडाला तो भात्र अनेकांच्या दृष्टीने चिताजनक ठरला आहे 
स्वत: सत्तारूढ एक्षातील उडाऱ्याना आपल्या पक्षाला मिळालेले अनपेक्षित 
यश म्हणजे जनतेने गरीबी हटविण्याच्या बाजूने दिलेला कोल आहे असे वाटते. 
कण पच ट कद र अतिगोसी शक्तींचा अडथळा होत ही 
( राजकीय ) शक्‍तीचा वात क स. अीवाहरोल आध मित, 
! “त ज्ञाला असल्यामळे था मार्गात आता कसलाच 
अडथळा राहिलेला न भा 


॥हो. आपला लोकशाही राज्यकारभा जवळ 
ए्‌ रभ आता जवळ ज 
एकपक्षीय राज्यकारभार झाला चि रहा आता ज 


वा झाला आहे. राज्यसभेत सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाला बहुमत 
वक वनी पल आसे देज या ' हवे * चा संसर्ग तेथील विरोधी 
रि चणारच नाहो अले आहे. जो तो पक्ष आपण जास्तीत 


वाकरळोने निर्माण केलेल्या लोकम्रियतेच्या लाटेवर आरूढ 


शि हशा व म्हणतील तो कायदा होणार 
पा राष्ट्राच्या पंतप्रधानाने हैवा करावा असे राजकीय 
इंदिरा गांधोना मिळाली आहे. त्या जततेचे एकमेव. 
बनल्या आहेत. 


मत आणि चुका करण्याची सक्ती 


अशाल्थान व प्रतिनिधी 
लोक 


"पायाने लोकझाही टिकवायची झाल्यास सतत सावध 


राहिले पाहिजे रः... री 

जते. य. ( ल] ४1४1181106 18 6 11166 01 10४. ) 

आधारलेल्या क क्क पला सावध आहोत का ? कारण व्यक्तिस्वातंत्र्यावर' 
7) ध्य काह अं 1 द्‌ गेष 

गिरोश्रि ह्‌ ' जेगभूत दोष अस्‌ 


रेच ते टाळण्यासाठी सावध- 
सावधपणा हाहो लोकशाहीचा 
या बाबतीत पाश्‍चात्य देशांची 


सवाय दुसरा उपाय नाही. पण पुष्कळदा बे 
एक अंगभूत दोष असावा असे ग! 


से वाटू लागते; आणि 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमाणका | ---------------- वा 


द र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


& अमृतमहोत्सवी, 
कग च 
र्र च्छ 


पत, > 
अ. ४ 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाडे 


छोकशाही आणि ' गरीबी हटावो ६९ 


उदाहरणे आपल्या नजरेपुढे आहेत. पाइचात्य देशात लोकशाही पद्धतीतूनच 
सुसोलिनी व हिटलरसारखे हुकूमशहा जन्माला आले आहेत. लोकश्ञाहीचा हा 
अंगभूत दोष वाल्टर लिपसनने लोकक्लाहीतील “ चुका करण्याची सक्ती 
( ०७०॥॥१18101 0 _118)]76 1118917085 ) म्हणून संबोधलोी आहे. लोक- 
शाहोतील हो चुका करण्याची सकती ज्या लोकमतावर लोकशाही अस्तित्वात 
येते त्या लोकमतामुळे लादली जाते. * हे लोकमत पुष्कळदा फारच धोकादायक 
ठरत असल्याचे वाल्टर लिपसन म्हणतात : “ फ९8& 0101070 11६8 
चढतृ1100 8 110पा मिठ 00७७ 11) बिड ठका. 1४. 18 
310पना 150 (० ७९ त तळाटुा'०पड 11९ ठा तेढठांडा0113. ” 
( 70010 111]03017. ) विसाव्या शतकात लोकमताचे दडपण वाढत 
असल महत्त्वाचे निर्णय घेताना हे. लोकसताचे दडपण फारच धोकादायक 
ठरत असल्यावे आढळून आले आहे असे ते म्हणतात. इंदिरा गांधीनी बँकांचे 
राष्ट्रीयीकरण, तसखाबंदी इत्यादि विषयी योग्य वेळेची वाट न पाहता 
धिसाडघाईने जे निर्णय घेतले ते सामाजिक कांतीसाठी व संमाजनाराताठी 
उत्तावीळ बगलेल्या लोकासाठी, ( म्हणजे लोकमतांच्या दडपणाखाल) ] घेतले 
असेल तर लोकमतांच्या दडपणाखाली त्यांच्या- 
चर या ' चका करण्याची सवती ! झाली असल्याचे सुप्रीम कोर्टानि त्याविर्द निर्णय 
देऊन योग्य रीतीने दाखवून दिले आहेच; पण त्याचवरोबर कू किती 
धोकादायक आहे हेही स्पष्ट झाले आहे. कारण विरुद्ध निर्णय ना र: 
कोटाचि निर्णय-स्वातंत्र्यच हिरावून घेण्याचे आता घाटत आहे. हल्लो (“० हसा € 
]एतालळात/ म्हणजे सनाजवादाला बांधलेल्या न्यायाल्यांची तीर क 
आहे. सामाजिक क्रांतीसाठी किवा गरीबी हटविण्यासाठी उतावीळ झालेल 
लोकमताच्या दडपणाखाली निर्णय घ्यायचा झाल्यास न्यायसंस्थेचे स्दातत्र्य 
हिरावून घ्यावे लागेल, आणि थोर विचारवंत याला विरोध करतील व लोक- 
मताची लाट परतवली जाईल असे समजण्याचे कारण नाही. वाल्टर लिपसन 
यांच्या शब्दात, “ ग (गाऊ 011508, तळााण०ल'वठ णीठाची$-0०एत्य 
चा १०९७ शिळा 000. 1111111811 [1011011817 1.0 ७1-80 0९०य. 
०८०1110110 (०. आत्ीरठ ठे फा 11589]₹058. शोऊ; 0110 
118150 ए])०॥. 19एआा. निट. छाट. 1116) 11६76 


असल्याचे सांगण्यात येते. असे जर 


७111101 1188 


* लोकश्माहीतील लोकनताला * 11-11 १७४०४ * ( लहरी हुकूमशहा ) 
म्हणून त्यांनी संबोधिले आहे. 


मागक | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


(» तता प्रत)... 

क /6/ शव क 
॥69नवभारत भं 

ष््च धि ७५ 99१५९ 

न्ट्« (अमृतमहोत्सवी >२७ 


«९ ळ्‌ 


च. वष.&” 
26 ३४% औक 
शततररफ्र, 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्र 


६्र॑ नवभारत 


100 0९७. 8१0]७ (0 पाय 080) छा 11888176९5 ली 0७ागां0 
8 ते 8011111018. ” याचा अर्थ लोकमतापुढे स्वतंत्र बुद्धिमत्ता, किंवा थोर 
व्यक्तिमत्त्व फिके पडते व चुका करण्याची सकती अटळ बनते आणि तेही विझ्षेष 
करून आणीबाणीच्या प्रसंगी महत्वाच्या प्रनाबाबतीत ( 111 01508 ). 


लोकमत हे भावनेवर आधारलेले असते आणि या लोकसताप्रमाणे निर्णय 
घेणारेही एव तर स्वतःच भावनेच्या आधीन झालेले असतात विवा सावनावशां 
नसतील तर थंड डोक्याने भावनाधिष्ठित भा 
कुशलतेने उपयोग करून घेणारे असतात. 
नाटककाराला ४०० दर्षापूर्वीच अदगत 


तीज्नर ' छा नाटकावरून घावे प्रत्यंत 


ले न्स वता ---- चे 

क - * यंत, बुटस आपण तीजरचा खन का केलाह 
लकात पटवन दतान घर हकशरा ४2% 52-22 --. सां र र क हक्‌ कल.) 

स नासीज्ञर ६हा हाताअसेर गतो, स्वाभाविकपजं हुकूम ला! | 
वाइय कशा हे त्याला पटवून 32] ठागते, म्हणन त्याचे घायण > पसाटरीऊफा आ! (रिव) 
करणारे ठरते पण लोकांच्या 0 ण ह कुळा 

५९-२९ ८२ लकाच्या मनावर त्याळ- ग्शेच -“* कारण 
विरत गक 'पर त्याचा टिजेष परिगःम होत नाही. कारण 
बहुसंख्य लोक 


जि) रीच स्द्दपूलटत 

वहुसंस्थ लोक कधीच विचार करीत नाहोत. (घोळय्यात 
त भावनेवर आपले मत बनवितात. 

सीत्नरचा मित्र सोझरचे 


यात तर ते सवयच असत. ) 


हो गोष्ट नंतर त्याच लोकापुढे अँटनी हा 


गुणगाण करतो व पावक र व्हू 
स्पष्ट होते. “ लीझरला डे गाग रता व भावनेने ओथंत्रलेले भाबण करतो तेव्हा 
डळ र “सं ओक तुमच्याविषयी फार प्रेस होते ” असे तो सांगतो. आणि 
! परिगास योग्य तोच हो ी 
सनाला रमल नाह र र. होतो. सीझर हा हुकूमझ्षहा होता हा विद्यारही लोकांच्या 
ब्रटसल वळन हृ, न आपल्यावर प्रेस करणाऱ्या थोर सीजरचा खून करणाऱ्या 
उेट्सला ठार करायला ते चवताळत चोल । 


झाहीचा व हुकूमकाहाचा धिःकारच करील ५. प णोही. विचारी मनुष्य हुकूम 
विचार करण्यापेक्षा व्यक्तिमाहार क पज लोक असूर्त असलेल्या हकूमत्याहीच 
करणाऱ्या भाषणबाजीने ते हॅ त्म्याला जास्त भुलतात- व्यवतीचे गुणगान 
त्याने पुरेपूर फायदा घेतल भारावतात हे अँटनीने ओळखले होते. आणि त्याचा 
सोझरचे गुणगाण करण्य य भाषणबाजीचे तंत्रही त्याला अवगत होते. “ मी 
गु साठो येथे आलेलो नाहो, ” असे तो सानभावीपणे म्हणतो 
काहीच करीत नाहो. ( लोककद्ाहीत 
$् ॥ हे ' विपरीत वक्तव्या 'चे तंत्र विशेष 
_सेट्सविर्दध तुम्हाला चिथावण्याचा माझा 
( साधिगाच्या चिक पुल्य उददेश असतो ब चिथाचणारे 

“" चूल तर पेटवली ! '- लार्ला, 


-असेर :शोच तो 
वत:च तो म्हणतो ! ) पण हे लोकांच्या ध्यानात 


करणाऱ्या भाषणवाजाल 
हस्तगत करावे लागते. ) तसेच * 


उद्देश नाही असते तो म्हणतो 
भाषणच तो करतो. र 
एठा घा त (०|! 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | "पपप 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९.४ ७ 
५४ य 
।््ऱ यक क 


जॅ 1 


ह 9 नवभारत नो 

ये॑|' ७०८ (६ 

०६५ अमृतमहोत्सवी &३->३७ 
क, >) त. 


व्ष.” वि 
फि 


शर ञ् 


र्ष प 


७ व! 
वी लि 
च > 

ष्य (त्र क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकजाही आणि * गरीत्री हटावो ६३ 
ष्ड 


येत नाही. त्यामुळे त्रुटसच्या तकलंगत भाषणावर-- स्वतः तुटस हा मोठा देशभक्त 
असूनही- ( ॥०७ (18 1. 10ए0. 80881 1088, 1000. ग; गा 10४0 
1१०७ 11016. )- पाणी पडते व ब्रुटसला आत्महत्या करावी लागते 


हे उदाहरण थोड्या विस्ताराने देण्याचा उद्देश इतकाच को व्यक्तिस्वातंत्र्य 

व लोकल्याही यांचा पुरस्कार करणाऱ्या नुटससारल्या राष्ट्रवादी मठुष्यालासुद्धा 
लोकत्ाहीसुळे कशी वाईट गतो प्राप्त होते हे शेवसयोअरने ज्या लोकभानस- 
शास्त्राच्या साह्यान इतक्या सत्कृष्टपणे दाखवूल द्लि आह त कमानसदाात्त 
वाचकाला कळावे. लोकमत हे विचार व तकंतंगति यांच्या साह्याने बनत नलूल 
शायनेच्या जोरावर बनते. त्यामुळेच लोकत्याहीत भाषणवाजीला ( 1)8111020- 
टुप्या'?, घोषणावाजीऊा व जाहिरातयाजीला अवास्तय महत्व माप्त झाले 
आहे. स्हणूत लोकांचे मानसशास्त्र ओळखन जं जापला * व्यूहरचना करतात 
तेच लोकशाहीत यशस्वी होतात. इंदिरा गांधीची गरीबांचा वाली म्हणून 
यात आली आहे, किंवा € गरीबी हढःवो 


9 
]) ट्र 


जी प्रत्रिसा लोकसानसात तयार 
स्हणन जी घोषणा प्रचालित करण्यात अली आहे ती या लोकमाजसदशास्त्राला 
धरूनच आहे. लोक अमू तत्बापेक्षा जिंवत व्यवतीची दुजा अधिक भक्तीने 
करतात; आणि तेही आपले हित ती व्यवती साधणार आहे अझ्ञी 
भावना झाल्यास जास्तय आंघळेपणाने करतात. रोमचे नागरिक नुटसने 
केलेल्या असत व्यव्तिस्वातंत्र्याच्या गौरवाने भारावून जाण्यापेक्षा अँटनीने 
केलेल्या सतिमंत सोझरच्या गणगानाने अधिक भारावून गेले याचे कारण हेच 
आहे; आणि शेवटी जेव्हा अँ्लीने सीझरने आपल्या मृत्युपत्रान रोमच्या प्रत्येक 
नागरिकाला ७५ ट्रॅन्त ( रोमन नाणे ) बहाल केले आहेत असे सांगितले तेव्हा 
तर सौझरविषयौच्या त्यांच्या प्रेमाला पारावारच राहिला नाही; वब त्याला 
मारणाऱ्या अस्स देवभवत ब्रुटसला * कुठे आहे तो देशद्रोही ? ” असे म्हणून 
ठार करायला ते उठले. आपल्यात एकादी व्यवित चार पेसे देत असेल 
तर व्यव्तिस्वातंत्र्य, राष्ट्रहित, देशभकित इत्यादी असूत गोष्टीविषयी कोण बिचार 
करतो ? ( आणि लोकांचा घोळका तर सुळीच क'रगार नाही. कारण त्यांच्यात 
ती कवतच नसते. ) हे ओळखून पगारवाढ, कर्ज निळण्याची तरतूद अ्षा 
गोष्टी कराव्या लागतात. मग नक्षलवादी हेदोस घालोत आहेत परकोय हस्तक 
मवतपणे संचार करीत आहेत, इतर राष्ट्रे आपल्या देशाचे चुकीचे नकादो 
छापत आहेत, किंवा आपल्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करीत आहेत या 
गोष्टींचा कोण विचार करतो? ( आणि या गोष्टी कळतात कोणाला ! ) कारण 


अनुक्रमणिका । मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
ळी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व ... 

ग “ही 
र्र कर्णिष्णत्> ७ 
ह नवभारत व्र री 
१८च-ही ७५ . 
न्ट्«< ह अमृतमहोत्सवी, & 


स. वर्ष 
पक्क 
ह 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


६४ नव भारत 


* राष्ट्राचे हित ! हो कल्पना अमूर्त असून ती लोकांच्या कुवतीबाहेरची आहे.* 
सरकारनियंत्रित धंद्यात वर्षाला ७५ कोटी रुपयांचे नुकसान होत असले, 
संस्थानिकापेक्षाही मंत्र्यांच्या उतमामावर जास्त रुपये खर्च होत असले तरी 
संस्थानिकांचे तनखे बंद करून घार कोटी रपये वाचविण्याचा आटापिटा हा 
समाजवाद आणण्याचा अगर गरीबी हटविण्याचा प्रयत्न म्हणून सवंत्र वाखा- 
णला जातो. यांचे कारण भाषणबाजी व जाहिरातबाजी हेच आहे. हे चार कोटी 
रुपये वाचविण्यासाठी संस्थानिकांना ६० कोटी रुपये भरपाई दिली तरी ते 
गरीबी हटविण्याचे कृत्य म्हणूनच वाखाणळे जाईल याविबयी संजय बाळगण्याचे 
कारण नाही. लोकद्लाहीचा आधार जाहिरातबाजी आहे, आणि जाहिरातबाजीचा 
आधार तकंशास्त्र नसून मानसशास्त्र आहे. पीअर मारिनो नावाचा जाहिराततंत्राचा 
अनुभव असलेला गृहस्थ जाहिरातबाजीविषयी म्हणतो, “ 1308108117 एत 
0ए वठ पणा ष्ट 0 (७ (र्‍या 9(0ए०'७॥8011611, ) 180 ठाठचा७ 07 
१2207०7 डॉ पए8णा, शल्य एव 0॥९ लाड 0ला (0 चिया 
1000 जागी. २४०५५ ]00तका ळी छत. 1७0 व एीणपात ९10 
]ळु'त॥ ७ छाोळा ६०8] ९0०७1, 110 व वाती 0 
1110७१३ 0/ “०ा1]९॥॥/ ॥.. 118७ ७७ एळा'फ छा]: 
ह एाछातड, 0 


गे टू वस्तूत ( अगर व्यतीत ) असल्य नर्माण 
करणे हे जाहिरातबाजीचे मर्म आ ( अगर व्यक्तीत ) असल्याचा भास *8 


यात | या एकाद्या व्यवतीवर लादन जेव्हा लोक तिला 
0) वा पाय पम _ येते शमन 
लोक देशभक्त ब्रुटसला देशद्रोही अळी तुडवतात) हेलाजययाच तते 


ंधोंचे वेयविलक यदा आहे असे 
॥7----------:.... वघि झाला, सैनिकानी स्वपराक्तमार् 


ण्याचे सामर्थ्यं लोकशाहीत उत्तरोत्तर 
1710111; ७1०] ] णतात, “ १] 011101 त७४९०]०0०” 
18 ॥॥6 हा०फाग्र 
घठुट 1०७ ० या0 
1181011010 10९७110108. 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


३. क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


लोकशाही आणि “ गरीबी हटावो ६५ 


युद्ध जिंकले तरी ज्यांचा पगार घेऊन ते युद्ध जिकतात त्या राजाचा तो 
जय मानण्यात येतो, तशातलाच हा प्रकार, (आणि ते बरोबरच आहे. कारण 
तर त्यांनी ते युद्ध जिकलेच नसते.) फरक इतकाच कौ राजेज्ञाहीची पद्धत 
जाऊन त्या ठिकाणी लोकशाही पद्धत आलो आहे, व युद्धाऐवजी निवडणक 
आलो आहे पण एकाद्याला राजा मानून त्यांला एकट्यालाच सर्व श्रेय देण्याचो 
* राजा कालस्य कारणम्‌ ' हो मनोवृत्ति काही. गेलेलो नाही. हो व्यस्तिपजा- 
लोकल्याहीत एकाद्या व्यक्तीला अवास्तव महत्व देण्याची हो प्रवृत्ति- हा भारती- 
यांचा अंगभूत दोष आहे कौ हितसंबंधीनी बुद्धिपुःसर चालविलेला हा राजकीय 
डाव आहे, हे सांगणे मात्र कठीण आहे. 


लोकशाहीचे सामान्य स्वरूप 

लोकशाहीचे शासन म्हणजे अगदीच सामान्य बुद्धिमत्ता व नीतिमत्ता 
असलेल्या लोकांचे शासन होय. निवडून येण्यासाठी वुद्धिमत्तेची जरूरी नाही. उलट 
वृद्धिमत्ता हो एक अडचणच ठरते; व नीतिमत्ता तर हमखास अवाक ही ठरते! 
लोकांचे हित साधण्याचा खोटा डांगोरा पिटावा लागतो. ( कारण लोक हित 
नेहमीच साधता येत नाही. शिवाय हो हिते कित्येकदा एकमंकांना विरोधी 
असतात हे वेगळेच ) म्हणजे निवडून येण्यासाठी लोकाना खोटे बोलावे लागते. 
तसेच त्यांना लाल्चहो दाखवावी लागते, त्यांची खु्ञामत करावी लागते, लाच 
द्यावी लागते, त्यांच्या जातीय, पंथीय, प्रांतीय चावता व संकुचित दुष्श्कोताजो 
आवाहन करावे लागते. त्यामुळे लोकशाहीत 'ग्रशासचा नियम ॥। (लडी 115 
1,977) कार्यवाहीत येतो. म्हणजे ज्या न्यायाने मूल्यवान्‌ धातूंची जिवा सोन्याची 
नाणी ( मोहरा इ. ) चलनातून निघून जातात व कागदी नोटा चछनात येतात 
त्या न्यायाने बुद्धिमान्‌, नीतिमान, व प्रामाणिक लोक मागे पडतात व नकली व 


हों 3्ये पद्धतीने आलेल्या सरकारात एकादी गोष्ट 
ढोंगी लोक पुढे येतात. या पद्धतीने निवडून 
ण लोकप्रिय आहे की नाही हे 


चांगली आहे की बाईट हे पाहिले जात नाही, तर ती 


पाहिले जाते. _ 
होईल यांचा नेम नसतो. त्यामुळे वाटेल 


पण कोणती गोष्ट केव्हा लोकप्रिय 
ना त. मधाळ तंत्र शिकावे लागते. लोकशाहीत चिरंतन हिते 
अगर तत्वे नसतात. लोकांच्या बदलत्या भावननुसार हो हिते व तत्वेहो सतत 
बदलत असतात. कधी केसाला महत्व प्राप्त होईल, ( हजरत बाल परकर ) र 
कधी गायीला, कधी पगारवाढीला, तर कधी भाषेला. लोकज्ञाहीत ल्क या 
बरोबर व कोगती गोष्ट चूक हे बहुमताने ठरत असल्यामुळ एकादी चुकीची गोष्ट 


न. भा. ५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | "पपप 


३. र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


६६ नवभारत 


बहुमताने बरोबर ठरली तर ती बरोबर म्हणूनच स्वीकारली पाहिजे. ( 110117 
18 2] ११३ ॥४. ) म्हणून बहुमताने निवडून आलेले सरकार ज्या गोष्टी 
करते त्या नेहमीच ' बरोवर' असतात. कारण ज्याला लोकहित ( 1100 
1118105 ) म्हणतात ते फक्त त्यालाच कळते. 


लोकशाहीत विवेकाला सर्वात ज्ञेवटचे स्थान असते. महत्वाच्या सार्वजनिक 
कवा राजकोय प्रश्‍नाविषयीचे निर्णय लोक ते प्रन विवेकाच्या वा तर्काच्या 
कसोटीला लावून घेण्याऐवजी भावनेच्या आहारी जाऊच घेतात. वियारवंत” 
सुद्धा घोळवयात गेले को आपली विवेकशवित गावत बसतात च जमावावरोबर 
वाहून डल जे 
गग डी म हे. घोळक्याचे भाजसक्ञास्त्र म्हणज 
का मकचा चे ( सूचकतेचे ) भानसक्ञास्त्र आहे. ( वेथक्तिक पातळीवर 
वी 20005) अगर संमोहुनविद्या म्हणतात. ) याचा उपयोग स्वार्थी 
काळी रर चाणाक्षपणे करून घेतात. याचा सर्वात भोळा आविष्कार 
वबडणकात गेतो. याच कारण लोक व दि व्य 
जील होति व बदि रणासाठी लोकशाहीत निवडून आलेले लोक विवेम 
र न मोन असणे ् 

र र र असणे हुरापास्त 
( | उसळ घालणारे 
ए1801॥]॥10ए5) असत न 

न त. याला अपवाद र असे | 
वादाने नियमच सिद्ध होतो. कड ळी ककी 


जातात असे आढळून येते. 


झसते. बहुधा ते लोळांची भावने 


चिथावणारे, त्याना 
1 ! स्वार्थी व कज्नाचीही चाड 


ममी नोतिमत्ता याचा मोळा अभाव असल्यामुळ 
तरी हल्ली हे प्रकर्षाने जाणवत सुरू होतो, निदान आपल्या लोकज्ञःहीत 
जोणव आहे. आपणाला घटनेने व्यद्तिस्वातंत्र्य ब् 

जाणीव असावयास पारे तरी त्याच्या जोडोला जी देयवितक जबाबदारीची 
७. तिचा मोठा अभाव असल्यामळे स्वातंत्र्याचा १ 


नागरी हक्कांचा उ क 
आहोत, वैयवितक र पण अनिबंध स्वार्थ साधण्यासाठी हल्ली करीत 
आपण व्यव्तिस्वातंतर्य बळ ब जाणिवेचा हा अभाव हेच दर्शवितो 
बनलेलो नाही. जागेला नागरो हक्क उपभोगण्याइतके पोक्त (13810 ) 
सर्वात वाईट (व र लु बेजबाबदार लोकांकडून साहजिकच लोकक्नाहीचै 
आपल्यात स्वार्थ व्हावे हे अपेक्षितच आठे, या उनात र वत्तीमळेच 
“यात स्वार्थ बोकाळला आहे; देशात दुहोदत पट. शुक रा. भकरनी. य, 
) ४९ 1 


त; संप, घेराव, मोचे, 


| अनुक्रमणिका | 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क धच ७५८ चि > 
न््‌«- (अमृतमहोत्सवी &$) >२७ 
3 ह 
श्€ च. वषे ४7 > 
'शणटा “१ 
.) शे ळू 
अप. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


0) 


लोकशाही आणि * गरीबी हटाबो ६७ 


निर्माण ज्ञाला आहे; देवाद्रोह्याना रान मोकळे मिळाले आहे; राजकीय बेशिस्तीला 
प्रतिष्ठा मिळाली आहे. याशिवाय आपल्या लोकशाहीचे खास वंश्रिष्ट्य म्हणजे 


जाहोरपजे घटना मोडायला उठलेल्या कम्युनिस्टानाही आपण सत्तेवर बसविले 


साहे! घटनेने दिलेला मालमत्तेचा हक्‍क नष्ट केला पाहिजे अते स्हणणाऱर्‍या सत्तारूढ 
पक्षाला तर आपण बहुसंख्येने निवडून दिले आहे ! उद्या व्यक्तिस्वातंत्र्य व 
नागरी हक्‍क नष्ट केले पाहिजेत असे स्हणजार्‍्या पक्षालाही आपण बहुसंख्येने 
निवडून दिले तर त्याचे आक्चर्य वाटण्याचे कारण नाहो. आणि हे आपल्याच 
लोकशाहीचे वैशिष्ट्य समजण्याचेही कारण नाही; प्रसंग आल्यास कोगत्याहो 
लोवःझयाहीत असेच घडेल. यांचे कारण जनतेला व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य व लोकशाही या 
अस्त आददापिक्षा प्रत्यक्ष राज्य करणाऱ्या सरकाराची जास्त गरज असते. नग हे 
राज्य करणारे सरकार हुकूमशाही पद्धतीचे असले तरी तिची त्याला हरकत नसते. 
पल्टर लिपसनच्या शब्दात सांगावयाचे तर, “ [1 ॥॥]० 190118 11] 

७10 ॥॥७४ छा] 100 1'9])1७३०्पा0त 11) घा 8३860110- 
७४ ७. 18 1100111009 811 10 ४०५७), 01 "७1161 गल १५1]) 
9 ए०्श्टाणाढत फि 0. ११४ 7०९])७8९10) 0. 10 
तेण 0 88 10 ॥0४ (19 188प6 छी 00 (७७0९. [० छा 
०००३७ ३११०" फणांलो 1001118058 0 १ की 111 
1७८७1०७ 0 ".७०त०ण एला (1'लल8(0 90 िशवाठांतीच ]. 
प््ठा' 1चा'उु७ ठल एं ति७8 छ्ेणाठॉ ७ फ1010॥. ठार्‍या8 


एए० [त्व 8 वागत ल वेशा००१७०फ फणी] 

४०ए७ायाळत. ० तिर्थ] 108001 11 माच ह £ न ढे मा 
110 1७ ४]॥०५७७ (0 डतिणात ग (118 फळा 01 (३09१ (४89144 
डू | ०---०"ळी ५०7: :777:-02> 

9 रः थे लोकशाही सरकार व समय हुळूललाहा 
४०एण)९त. ? (१) . असप लोकशाहा सरक हरणा 


सरकार यांच्यात निवड करण्याची चाळी आल्यास लोक काय निवडतील हे 
सांगण्याची जरूरी नाही. आपसातील भांडणाला वाब देणाऱ्या स्वातंत््यापेकष ; 
पितठुल्या हळमश्ाहीच ते पलंत करतील. सोठे लोकसघूह सरकाराशिवाव 

र नातील. या नेप ढे 1) लोकशाही थांचे ल 
शकत नाहीत. था. सरकारच्या . गरजपुढ स्वातंत्र्य व रोगा. यांचे आदर्श 
च्या अस्थिर आघाडी सरकारांचा 
: लोकशाही वाचवा ' असे ती म्हणत असता- 
केले व हुकूमशाहीचा इंदिरागांधीवर 
त्यांनी का निवडून तिले 


७॥००३७ १४]॥७ 


च 
| 


अर्थहीन ठरतात. ” पूव 
लोकानी मध्यावधी निवडगुव्हौत 
नाहो चार पक्षांच्या आघाडीला का पराभूत 
आरोप होत असतानाही त्यांनाच व त्यांच्या पक्षाला 
याचा यावरून उलगडा होईल. 


[अनुक्रमणिका] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


> 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६८ नवभारत 


वाल्टर लिपमन यांनी म्हटल्याप्रमाणे पुढारलेल्या व सुधारलेल्या पाइचात्य 
देशातसुद्धा हुकूमशाहीचा धोका असेल तर भारतासारख्या मागासलेल्या देशात 
तो जास्तच आहे. येथे बहुसंख्य लोक निरक्षर, अज्ञानी व दरिद्री आहेत. मताची 
किमत कित्येकांच्या हिक्षेबी डुपारची आंत नाहोशी करण्याइतकोच आहे. कित्येक जण 
तर भाविकतेने व श्रद्धेने मतदान करतात. म्हणून धूतपणे बेलजोडी किंवा गाय-वासरू 
हो चिन्हे निवडणारे लोक समाजवादाच्या नावोखालो यशस्वी होतात व ध्येयवादी 
दृष्टिकोनातून झोपडी किंवा झाड हो चिन्हे निवडणारे मूळचे समाजवादी पराभूत 
होतात. नाही तरी तनखे बंद करणे, न्यायाल्यांचे स्वातंत्र्य मर्यादित करणे, बँकांचे 
राष्ट्रीयीकरण करणे इत्यादी ' समाजवादी' कृतींचा अर्थ लोकाना थोडाच कळतो ? 
* अलिप्त ' परराष्ट्रनोति, * अल फताह'चे स्वागत, अल अवसा, राबात, माद[स 
बिन्हचे स्वागत, इत्यादी गोष्टींचा अथ कळणे तर दूरच. पाइचात्यासारख्या स॒घारलेल्या 
देज्ञातसुद्धा लोकमत वास्तवतेपासून दूर जात असल्याची तक्रार वाल्टर लिपसन 
करतात*. येथे तर वास्तवतेचा व निवडणुकीचा अर्थाअर्थी काहीच संबंध नसतो. गरोबी 
हटविणे यापलीकडे आम्हाला लोकज्ञाहीचे डुसरे कर्तव्य दिसत नाहो. आणि 
* नाय-वासरू वर शिक्का मारल्याने गरीबी हट्णार असल्याची आमची श्रद्धा 
आहे. एकेकाळो दगडाला शेंदूर फासून आम्हो त्याला बकरा बळी देत अस. आता 
मतपेटोची पजा करून गाय-वासरूवर शिक्का मारतो इतकेच. आमच्या देवता 
बदलल्या आहेत, पण देवतावाद बदललेला नाहो. आणि आजची देवता आहे 
ये *“ यत्न तो देव जाणावा ”, "केल्याने होत आहे रे” इत्यादी गोष्टींची 
क्रकवण देणारे रामदासासारखे सामाजिक पुढारी फक्त बादापुरते शिल्लक आहेत. 
नवी हुकूमशादी 

गोगत्या लोकशाहीच्या ष्ट स्वरूपाला विटून अनेकानी (यात काही 
जबाबदार व्यवतीही आहेत. ) काही काळ लष्कराच्या एतात सत्ता द्यावी 
सचविले हातात सत्ता द्यावी असे 
सुचविले आहे. लष्करशाहीचे परिणाम आपण पाकिस्तान तच आदोत 
कदाचित्‌ आपले लष्कर वेगळे असेल; पण होता कोबा र पाहातच आहोत. 
% “ ()ए' ९४]९1 11९ व तया अधात कमला हे धुंकचा 
काण्याची काता हकक गा 85 ठोढललाड रा ति 
भ० : धा छपत गुगंगांना ७66006 ९०पधक् ण्णयाटाप 
11985 0 छाया 01165 ]688 1'891153010 8 []10 


0000110000, रॉ; 
वै ी र 1], 109 टला र०पळ्ते, घात 
काडण पोत ७७ बतंवातळाला कध 


क १ ठल वाला 8110 11016 
1ल'०४०॥1०0॥४. तश 177 ) ग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका | "पपप 


३. र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


लोकशाही आणि “ गरीबी हटावो ६९ 


भान्य केले म्हणजे आपण लोकद्याहीला कधीच लायक नाहो हे मान्य केल्या- 
सारखेच आहे. शिवाय हा लोकद्लाही तत्वबाचाच पराभव आहे. प्लेटोसारख्या 
तत्ववेत््याने लोकल्ाहीचे दोष दाखवून दिले आहेत व हुकूमश्ञाहीचे समर्थन 
केळे आहे हे खरे आहे. तत्वज्ञ राजा अगर लोक-कल्याणकारी हुकूमशाही 
( लाढए01601, तट 0181111]) ) या आदशवादी कल्पना पुस्तकात वाचा- 
यला बऱ्या आहेत. पण भानदी स्वभावाचे ज्ञान असणारा कोणीही अशा गोष्टी 
प्रत्यक्षात आणाव्यात असे म्हणणार नाही. कारण ते अदवक्य आहे. हल्ली हुळूम- 
शाहोचा नवा आविष्कार (1010180131) ७ 19 1001081191) । काम- 
गारांची हुकूमशाही ' या तावाने रलियांत झाला आहे. ही नवी हुकूमशाही 
भाकरीच्या तत्वज्ञानावर आधारली आहे. मनुष्य भाकरीवर जगतो व ती मिळाल्यास 
व्यक्तिस्वातंत्र्य, नागरी हक्‍क वगेरेची त्याला काहीच आवडयकता वाटत नाहो, 
अश्ली या तत्वज्ञानाची शिकवण आहे. आपल्याकडेही त्याची लागण झाली असून. 
* गरीबी हटावो ! या घोषणेने त्याची सुरवात होत आहे. या नव्या हुकूमद्याहीचे 
बीज गरीबोच्या सुपीक जसिनीत लवकर रुजते व फोफावते. आपणाला हुकूमशाही 
( भग ती नवी असो वा जुनी असो ) नको असेल ब लोकद्याही टिकवायची असेल 
र॒ आपण वेळीच सावध झाले पाहिजे. 

लोकह्नाहीत अनेक अंगभूत दोष आहेत हे कबूल करूनही हुकूमशञाहीपेक्षा ती 
श्रेष्ठ म्हणून स्वीकारावी लागते, याचे मुख्य कारण मानवाविषयीचा तिचा उदार 
दृष्टिकोन होय. लोकज्ञाही ही मानव व मानवी समाज प्रगतिशील अलल्याच्या 
कल्पनेवर आधारली आहे. उलट हुकूमशाही मानवाच्या बघ सानवी समाजाच्या 
साचेबंद कल्पनेवर आधारलेली आहे. लोकशाहीत चुका करण्याचे स्वातंत्र्य असते, 
म्हणूनच सुधारण्याची दक्‍्यताही असते. हुकूमसज्ञाहीत च॒का करण्याचे स्वातंत्र्य 
नसते, म्हणून सुधारण्याचीही शक्‍्यत। नसते. कारण हुकूमशाही मानव व सानवी 
समाज पूर्णावस्थेला पोचले असल्याच्या किवा ते अपरिवतंनशोल असल्याच्या 
कल्पनेवर आधारली आहे. म्हणून हुकूम्ञाहीत चुकाच होत नाहीत. त्यामुळे त्या 
दुधारण्याचाही प्रश्‍न निर्माण होत नाहो. चुका झाल्याच तर त्या नाहोज्ञा 
करण्याऐवजी चुका करणारेच नाहीसे केले जातात. अक्षारीतीने सुधारणेचा ( अगर 
परिवर्तनाचा ) प्रश्‍न टाळला जातो. लोकशाही बहुसंख्ये ( 1010119 ) च्या 
तत्त्वावर चालते हाच लोकशाहीचा सोठा दोष ( व त्याचवेळी गुणही ) आहे. 
कारण बहुसंख्येत असे कोणतेच मोठे पावित्र्य अगर अंगभूत गुण नाही. मत- 
भेद डोकी फोडून मिटविण्यापेक्षा डोकी मोजून मिटविणे केव्हाही श्रेयस्कर 


होय, हाच बहुसंख्येचा गुण होय. पण बहुसंख्येने घेतलेला निर्णय नेहमीच 
र २ 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


न्ट्« अमृतमहोत्सवी, 
क २:21 र 
र वर्ष 
2. 4 
|. » ..) 
8. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७० . नवभारत 


चांगला अगर वरोबर असतो असे नाहो; म्हणजेच लोकशाही सरकारे नेहमीच 
चांगली असतात असे म्हणता येत नाहो. लोकशाहीप्रेमी न्नाईसने हे स्वतःच 
सान्य केले आहे.” पण हा लोकजाहीचा दोष नसून तो राबवणार्‍्यांचा दोष 
आहे. म्हणून लोकशाहीचा प्रयोग म्हणजे माणसाना सुधारण्याचाच प्रयोग समजला 
पाहिजे. लोकशाहीत भाणसे कितोहो वाईट असलो, अगर परिस्थिती कितीही 
बिघडलो तरी ती सुधारणे शकय आहे. याच कारणासाठी लोकज्ञाहीतील गरीबी 
परवडले, पण हुळून्ञःहीतील श्रौसंती अगर आवादी आवाइ नको असे म्हणावे 
लागते. कारण शानव सुकत संचारातच विकास पावू शकतो. हुकूमशाहीत भायव 

'तीही समृद्धोमध्ये जगत असला तरी त्याचे मल व आत्मा सुकत 


१ 


संवारा- 
अज्ञानी गुदमरून गेल्यामुळे तो खऱ्या अर्थांते 


कधोच सुखी होऊ डाकत नाही. 
हे तत्य डेमोकेंटील या ग्रीक तत्ववेत्याला इ. स. पु. ५ व्या गतकातच ज्ञात 
झाले होते. कारण तो म्हणतो, “ ']८ 7०४एअ७ 0 तत्पाठटा'च७प 13 
एल. वाया (19 10705900७४ छल] घोव्टुल्त ४७०९७ फा 
878(0०ल'न ठलर्‍ घाण 1101810072, [गाडा 88 010100 18 ॥एळ3२टा' 
त्या झोत ल.” र हुकूमशाही समृद्धी निर्माण करते असे म्हणतात; पण 
हकूनशाहीच्या समृद्धीपेक्ष लोक्हाहीची गरोबोच अधिक श्रेथस्कर आहे. (कारण 
बरोब असलो तरी लोकजञाही नागरिकाना स्वातंत्र्य देते. ) आणि हे. स्वातंत्र्य 
केव्हाही गुलबगिरीपेक्षा श्रेष्ठ होब. 7 


वला. बी नयन प्यासा टर जरूर डल्यास आनी, 
गरबा हुटनण्यासाठी जरूर पडल्यास घटनेतील सालमत्तेचा हक बादल 
घेण्यास हरकत नाहो, उद्योगधंद्यांचे सरकारीकरण वारण्यासही नाही. प हे 
थांवण 1 लोका नो आ तटटवल जा गे हिज हें 
ध काना [यती गरीबी हटवलो जाणे पाहिजे नाह. आजि 
त्यासाठ त व्यावतस्पातच्य व हकक यांचा वळी चाय तय र 
त्यासाठी ते व्यवितस्थातंच्य हैदक यांचा बळी द्यायळाही तयार होतोल, व्यवित- 
* लप] त ए०ए७11101( 185 11. डाटा, 11०१७५ (0 
हुपता'२:००, १]७१५३ तरत ९९ख'७७॥०1'9, ७९००१ ४०॥४०१॥॥॥॥०॥. 
( 7५०7८११ 720770007'007८8 )). र | | 
प एकाच्या राष्ट्राचा अ्शथिक उत्कर्ष त्या राष्ट्राची 
घेण्यास तयार आहे यावर अवलंवून असतो, र 
कायदे कोणते जाहेत थावर नाहो. आणि उ 
व हे व्र नाहो; आणि जसतेची कष्ट करण्याची प्रवत्ति त्या 
जनतेच्या राष्ट्रीय भावनेवर आधारलेली असते पन, 
कल कळ असत, था बाबतोत जमन, जपान, 
इस्रायल इत्यादी राष्ट्रांची उदाहरणे आपर 


झरा डोळ्यासमोर आहेत. आपल्या दश 
मत ह हत. ल त 
ता आपली गरीबी तरकार हटविण्याची अपेक्षा धरते. 


जनता किती कष्ट 
त्या देशातील घरना कशी आहे व्हिवा 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


र नवभारत ण शं 
सुट ७७५ च्>** 
*€<<< (अमृतमहोत्सवी & >२७ 

७“ प, वर्ष र > 
*- ८ ऐता 
अय 
.$ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकशाही आणि “ गरीवी हटाबो? ७१ 


स्वातंत्र्यासाठी व नागरी हक्कासाठी झगडण्याचा ज्या लोकांना- पाडचात्य लोका- 
प्रमाणे-प्रसंग आला नाही, ज्या लोकाना हो स्वातंत्र्ये आयती मिळाली आहेत, त्या 
लोकांना त्यांचा त्याग करतानाही काहो वाटणार नाहो. पण आपल्या भारतीय 
संस्कृतीची परंपरा पाढचात्य संस्कृतीहूनही प्राचीन असून सर्वे तऱ्हेच्या 
आवार-विचारांचे स्वातंत्र्य हा तिचा प्राण आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 
ते स्वातंत्र्य भाकरीच्या सोवदल्यात गपावण्यांचा प्रसंग येणार नाही याची 
सावधगिरी आपण बाळगली पाहिजे. आपल्या देशात दारिठ््य फार एूर्वो- 
पासून आहे. पण भाकरीसाठो आयण आपला धर्म व संस्कृती कधी सोडली 
नाही. आपल्या लोकज्ञाहीत अनीती आहे व शाष्टाचारही आहे, आणि हे सर्वं 
दारिक्र्यामुळेच असेल, रशियासारख्या प्रत्येकाला भाकरी पुरवणाऱ्या देशात 
कदाचित्‌ तो तितवया प्रमाणात नसेल. तथापि भरीव पण स्वतंत्र अवस्थेत 
खरी अनीती ( प्रामाणिक अप्रामाणिकपणा * ) परवडली, पण श्रीमंत पण 
अवस्थेतील खोटो नोौती नको असे म्हणावेसे वाढते.* भुकेने व्याकूळ 
झाल्यामुळे चांभाराच्या घरात शिरून कुत्र्याची तंगडी चोरणाऱ्या विञ्वासित्राची 
गोज्य आपणाला घाव कारजासाठी दिलासा देते- आणि उमेदही निर्लाण करते. 
सनष्य केवळ भाकरीवर किंवा साकरीसाठी जगत ताही, आणि केवळ अन्नासाठी 
जगणारे ( इकरासारले प्राजी ) कधी अनीतिशातही असू ज्ञकणार नाहोत. आयण 
: अश्होत. आणि सर्वे लानवी दोषांनिज्षी आपणाला एगति वायची 
आहे. पण हो प्रगति मुक्‍त समाजात ( लभ 80०७१ ) म्ह्णजे 
आहे. वंदिस्त समाजात; केवळ अत्नासाठी जगणार्‍यांच्या 
दवय नाही. अन्नाच्या अभादी जगणेही कंठोण 
रिद्री जनतेच्या या. देशात भनुष्य अच्चावर व अन्ासाठ 
हे तत्त्वज्ञान गरत समाज बंदिस्त अवस्थेकडे हळुहळु वार्चाल 
मे दावय आहे. केवळ भतदानाचा हक्‍क असजे म्हणजे फाही लोकज्ञाही नव्हे. 
शिवडणुका होतात. तेथील लोक्ानाही 


रकियातारख्या फर्म्युविस्ट रेशातही 
भतदातार्‍या हवक आहेच. पण तो एकपक्षीय व्यवस्थेत, म्हणजे नामसात्रच. आपल्या 


:£ सफ्याच्या तत्वावर आधारलेले सर्वे व्यवसाय ही * प्रस्लाणिक अगभ्नामा- 
शणिकपणा? ची सर्वेसामाच्य उदाहरणे होत. रशियासारख्या कम्युनिस्ट देशात हे 
हळहळ स्वीकारले जात आहे हो गोष्ट भाकरीचे तत्वज्ञान 
) अंतिम तत्वज्ञान नव्हे हे त्यानीच मान्य केल्याचे 


नफ्याचे तत्व 
( भाकरीच्या वाबतीतसुद्धा 
दाखवून देते. 


> 


[ अनुक्रमणिका] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


छ्रे नवभारत 


देशातही अज्ञान व गरीब असलेल्या लोकांचा मतदानाचा हृद्क नाममात्रच आहे. 
जेव्हा जिवंत राहण्याचा प्रश्‍नं निर्माण होतो तेव्हा लोक आपली बुद्धि व स्वतंत्रपणे 
विचार करण्याची शक्ति गमावून बसतात, आणि आपल्याकडे हल्ली हेच घडत 
आहे. ज्या सामाजिक क्रांतीसाठी ( २३ वर्षांत आताच ) लोक उतावीळ झाले 
असल्याचे सांगण्यात येते त्या सामाजिक क्रांतीचा पाया पाडावी बहुमत मिळा- 
लेल्या एकपक्षीय राज्यकारभाराने व विरोधी पक्षांच्या निःपाताने घातला जात 
आहे हे सूचक आहे. जनसंघासारख्या राष्ट्रवादी व स्वावलंबनाचा पुरस्कार 
करणाऱ्या विरोधी पक्षाला चिरडण्याची भाषा * सामाजिक क्नांती 'साठी उतावीळ 
झालेल्यांच्या तोंडून निघाबी हे याच कारणासाठी स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. ज्या 
जनसंघ अगर कोणताही प्रवळ विरोधी पक्ष चिरडला जाईल त्या दिवश्ली या 


“ सामाजिक क्रांती 'ची पूर्तता होईल; आणि आम्हो बेसावध राहिलो तर तो 
दिवस फार लांब नाहो. 


र्ये शि न्य (र मझ > (9३८) ३.०) 
2 क म य पप 


> ठर जय &$9_ (२४७ लट 

बत पक 05 36-ड ळी ळी शि 
क प्राश्षपाठशाळा-मण्डळ-ग्रंथमाला क 2). 
(3 (. "ब मद 
 * धमकोडा टं 
य्टू मजी 22 
कू वरंकारकाण्ड 9 
९6 ढं व उ 
प्त ७४८ 
कि १ भाग १ ला डि 
८ सुपररॉयल साइज ख्या र 
र सु | २३, प्रष्ठसख्या ९०० ी किंमत ४५ रु. प 
इट संस्कारकाण्डाचा प्रथ कालि ७ 

द: प्रथम भाग प्रकाशित ज्ञाला आहे. ; 


८ संस्कारांसंवंधी सामान्य विचार 
ळू भि 


या भागात 2 
वी: 
दै: विस्तृत शास्त्रार्थ, दिवाहकाल, 


सापिण्ड्य यासंवंधी 


गोत्र, प्रवर व द 

रि वा व्य. र् > धरे 

ववाहाचे प्रकार इत्यादि विषय आलेले ४ 
छ 


&? आहेत. धमंक्षास्त्राचे आधनि क पद्तीने पो 
र£ व प्राचीन ा ना आधुनिक पद्धतीनें संशोधन करणार्‍या संशोधकांस त 
य ण्डत-याज्ञिक यांसी रि न्य भै १.४३ 
र | क ण्ड्त-याज्ञिक यांसही हा भाग अत्यंत उपयुक्‍त असल्यामळे £ 8 
२ संग्राह्य आहे ड *कापुळ 6) 
र मिळण्याचे क 
कर ळण्याचं ठिकाण- ृ टि 
डं प्राज्षपाठशाळामंडळ, बा 0 


ऱ्द्लः :०९ू- 3>९्टु त्र: ट्र य्छू 0 शट | जि० सातारा ] र 
डि कचा 
.) ९४4४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | "पपप 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


७&य- धि ७५ न 3 


ह, वर्ष छळ > 
त. ता 
.) शे ळू 

ह. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


करट 


प्रा. एस्‌. एस्‌. भोसले 


(ळी 


अमरद्दोख* यांच्या कवितेचे * धृपद 


अमरद्वोख यांच्या कवितेचे धृपद कोणते आहे त्यामागील प्रेरणा कोणत्या 
आहेत ? 

अमरक्षेख यानी ' धरती माता ' च्या ' सत्य ! मध्ये म्हटले आहे, “. . .... 
भयावह संघर्ष मजपुढून सरकतो आहे, धक्के देतो आहे. उलथापालथी होत आहेत, 
बदल होत आहेत. एकेकाळी महिन्याचे रोजे करून पंचगांना अल्लाला साद 
घाळणारा मी-समाजवादाची बुद्धिवादी सावली माझ्या नमाज, रोज्यावर पडलेली 
मी पाहिली. डुनिया पादाक्रांत करू पाहणारा हिटलरवाद पाहिला. डुसर्‍या 
महायुद्धाच्या, अवघे जीवन ग्रासून टाकणाऱ्या झळा पाहिल्या, साहिल्या. श्रमजीवी 
वर्गाची सत्ता प्रस्थापित झालेली, विस्तारित होत असलेली पाहिली. पिळवणुकीचा 
पाया असलेली जगातील भांडवलद्नाही बाजारपेठ अस्तंगत होत असलेली 
मळवून दुपारची भंत मिटविण्यासाठी जीवाचा 


पाहिली. पडेल ते काम मिळवू 
आटापिटा केला. त्याच माझ्या श्रमावर जगून मजवरच कुरघोडी करणारा मी 


पाहिला. संस्थानिकांचा नेत्रदीपक विलास पाहिला. त्या विलासाच्या उपभोगात 
पिचत पडलेली, सडत असलेली नेतिक मूल्ये पाहिली. नफ्यासाठी उत्पादन 
स्वीकारणाऱ्या देशातील व्यक्तिगत सुळाच्या एव्हरेस्टबरोबर सामाजिक दुःलाची 
परिसीमा माझ्याच या खंडप्राय ज्लारतात मो पाहिली. सास्राज्यवाद्यानी जाता 
जाता पेटवलेल्या दंग्यात रक्‍ताचा भाऊ मरून पडलेला पाहिला. वर्गात एका 


% ह्या लेखाचे लेखन १९६७ च्या फेब्रुवारीतले. वर्ष दीड वर्षाच्या ' पडिका' 
चर्चा करण्याची उबळ येऊन गेली. 


नंतर, कारण नसता, याबाबत अमरशेखांशी 

एकोणीसशे एकोणसत्तरात पंढरपुरच्या स्वा० सावरकर पथावर असरशेखांची 
अवचित उभ्या उऱ्या सेट झालो. गप्पासप्पांचे ठरले पण त्या झाल्या नाहीत. 
अमरदोख अपघातात गेले !-_ चार वर्षानंतरच्या या प्रकाशनात त्यावेळची 


विधाने मला फिरवाविश्ी वाटलेली नाहीत. 
- एस्‌. एस्‌. भोसले 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७्छ नवभारत 


लंगोटीनं वावरलेला जिवश्‍चकंठरच बंधू रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला पाहिला. 
अँटम, हेड्रोजनसारख्या विध्वंसक बाँबची उत्पत्ती पाहिली. हेलसिकीचा प्रेमळ 
अंतःकरणाचा पण .... 'जगी मानवी युद्ध नकोरे....'! हे गर्जूल सांगणारा स्वाि- 
मानी भंगी पाहिला. . . . कवींच्या लाडक्या चंद्रावर मानवाने रोबलेली ध्वजा पाहिली, 
वगंहेषानं भाजून, होरपळून निघाल्यामुळे अंतराळातील पाकोळ्यागत भिरभषिरणारी 
' काळी नाणसं * आप्िकेच्या जंगलात स्वतंत्र होत असलेली पाहिली. ज्ञानेश्वर, 
तुकयाची समर्थेवाणी ऐकली- नव्हे त्याच्या भानवतावादी प्रकाशातच भाजे 
सारे बाल्य उभलले, केशवसुतांच्या तुतारीने सला उभे केले. बालकवींच्या 
फुळराणीने रिझविले. फुले पाहिली, विरहाकुल कसमलिनी पाहिडी, प्रेमाने 
अक्षरक्ष: देडा होण्याची धुंद अवस्था अनुभवलो, आणि त्याच अवस्थेत झालेला 
प्रेमभंगाचा जबरदस्त तडाखा साहिला. गाढवाइतके कष्ट उपसले आणि कोति- 
क्लिवरावरील तृप्तीची धुंदीहो अमूप लाभली. सुखदुःख, लोंदर्यनरक सर्व- सर्व 
का पाहिल, साहिलं. ( 'प्रस्तावना' सत्य पृ. ११-१२ ) अमरक्षेखांच्या कवितेसागे 
परिस्थितीचा हा जाळ आहे. त्यातून मंगलाप्रमाणे अमंगलाळाही आसंत्रण आहे. 
पण असरदखांचा कणा बाभळीच्या गाठीसारखा ताठ आहे. 

असर शेखानी सांगितल्याप्रसाणे त्यानी असे 
साहिले आहे को तळाशुळापासून त्यांचे टुभंगणे 
नारळाची भकळे उडावोत, 


काही पाहिले आहे, असे काह 
घडावे. कातळावर आपटताव 
जपलेल्या, जोपासलेल्य ठा न 
खांडोळी व्हावीत, असे कारी 7 ऊेत्पासलल्या, जोजाबलेल्या आत्म्याची 
व व्हावात, असे काही घडल्य नवल तच . 
उभे राही दयेचा त्यास नवल न वाटावे; पण भयावह संघर्षात 
। ने नह! » दुनियच्या अनिवार जाळात होरपळले जाऊनही अमरदेखासधील 
माणूस  क्षांबूत राहिला आहे, ठणठणीत, तडतडीत राहिला आहे. घसघज्लीत 
र य > ७७ ला ञ 'वसघर 
सटसटीत बोलत गेला आहे क क्तभनताा 


14 टभंगणे नाहो शांगरणे नाह > > ऱ्ह 
ब 0 द: । गांगरणे नाही, भेररणे नाठी को 
वाबजळ्गे नाही. ज्ञानेश्‍वर गह, भढरणे नाही क 


दुकारामांच्या ओवीअभंगावर सांघलेले अभंगत्व 
वलेले नाही, फटलेले री जनावाजभगावर सांघलेले अभंगत्व 
तुटलेले नाहो, फुट नाही की को % 


सळ बय, २ ७ 
कुतुवमिनारासारखे सरळसोट राहिले वाळवी त शक पऊन 
ठरले. साऱ्या जीवनाचा निशाल पट ् अवतो क 0 णा ्रिरेजंडी 
आकत्तंदनातून ससाणत असूनही क्रां ् त गोततीच्या डकवा 
प्रकाळ्षावर काजळी आणिली ी ह ह आशा का 
कोर्तीने, झ्षिखरावरील "॥ नाहो. गाढवाइतके कष्ट उपज्लीत उपज्ीत सिळणाऱ्या 

व भोगणे चालू राहिले. अमर ज्ञेखानीच 
ध् सांदय-नरक सवे, सर्व काही पाहिले, साहिले, पण 
हॅणज सुखापेक्षा दु:ल- दुःखच पाहिले. विदा करंदीकर यांनी 


अनुक्रमणिका ] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क धि ७५ चि 3 
न्‌ (अमृतमहोत्सवी &$) >२७ 
क जी (य चि 
>. वर्ष ४7 > 
टी ती ज् 
.) शत 
9. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


>” 


१) 


अमरशेख यांच्या कवितेचे “ 'धृूपद छ्५ 


आपल्या एका कवितेत म्हटले आहे, “असं काही पाहिलं आहे की ज्याने 
सी दुभंगलो. ' अगदी असंच टुभंगण्याइतकं मी पाहिलं. ” ( “ धरतीमाता ्प्डु 
“सत्य! : पृ. १२ ) पण अमरशेख दुभंगले मात्र नाहीत. तिळ्मात्र फुटले 
नाहोत की चिरले नाहोत. झेप टाकलो, झुंज घेतलो, दोन हात केले, दोन नेम, 
दोन दिले, ढळ म्हणून कसला तो लागू दिला नाही. प्रबळ संग्राम केला. 
हार-जीत दोग्हीही घेतली. जीत जितक्या हर्षाने स्वीकारली तितकीच हारहो 
आतंदाने पचवलो. यश वाहून जाते, अपयल सावून राहते; तसेही ज्ञाले. पण 
शेवटी यरा-अवयश, हार-जोत एकाच तोळा -मायाने, एकाच सोला-डोलाने 
अर्गणण पराजय पचविण्यादी शबती आत्म्याने मूलतःच 


स्वीकारलो. जय 
कवटाळली म्हणून दुभंगणे घडले नाही. धरती फाटते, आका फाटते, 
सारी वजच चिरझाळली आते. तेव्हा माणसाला आत्म्याच्या साहाय्याने उभे 
रहावेच लागते. असरशेखांच्या ह्या आत्मिक इावतीच्या दर्शनाने, ताकदीने 
त्यासधीळ अमीट प्रेरणेने त्यांच्या फुललेल्या कर्तुमक्तुस शक्तीवर नितांत विदवः- 
सावे प्रोक्षण केळे. बाबळातील पाचोळ्यागत गिरक्या खात भिरभिरणारा एक 
ळ्या करणीविरुद्ध आत्म्याचे भोल हाती धरून 
त्याजवळ जाऊन पोचणार नाही असं 
नाही है खोटं नाही पण 
नाने पोसला, 


कलावंत कवी ' अमरशेख वादळी का 
उभा ठाकला. त्यातूनच अजिक्य नाही पण 
कदाचित्‌ पुर्ण वदल करू शकणार 
अदावय असं भुळीच नाही. ” हा आत्सप्रत्यथ 
पणे मंजिऱ्या याव्यात तसे वातावरणात घडत 
कारणही नव्हते. पण इथे तर पोटात 


मुळीच चाही; आणि ' र 
त्या! दिशेनं भ्रवास करणं 
जोपासला, वाढविला. तुळशीला ज्शांत 
राहिळे असते तर आत्म्याचा भडका होण्याचे 
प्रचंड प्रलय घेऊन भथानव संघर्ष जीवनच ग्रासून टाकतो आहे. संर पोषण न व्हावे, 
साथ ल मिळावी तर वाय व्हावे? अमरशेखामधला आशावाद ताठ झाला. 
विशरव्होळीळा जागा राहिली नाहो. हलके -फुलके स्हावाऱ्यासारखे चट्सारे उडून 
गेले. राहिली ती वेभात, येफाट आणि नेफास झंज ! जीवन ग्रासणार्‍्या, 
: अत्ल्या ! चा पिळा करून टाकणाऱ्या आकभणांविर्ड इरेतरीची झुंज. त्यातून 
घगधगती ज्वाला बनून असरझेखांची कविता येते. सो मी म्हणगाऱ्यांना 
* गळवून ' टाकणारी, काही काळ जागच्या जागीच स्थिर कख्न टाकणारी, बुद्धी 
चक्तावून सोडणारी ! दुरंत प्रमाथी अज्नी हो कविता आहे. स्वकालीन, समीप- 


वालीन बुगप्रवृत्तीची ती प्रवस्ती आहे. 


करीत असलेले हे प्रवक्तेपण कुणाचे आहे ? कुणासाठी 


अथर शेखांच्या कविता, ग 
॥हिली आहे ? अमररेखांची 


तिची तडफड होते आहे ? कुगासाठी ती धडपडत ₹ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


> ण "९ 
१ र 
न्ट< अमृतमहोत्सवी > 
र्ष्* १: बाक 9 3 
अ ४ 
को... 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७६ नवभारत 


कविता समाजिक जीवनातील सामूहिक मनांचे सुकल्या वेणीसारखा भुगा भुगा 
होऊन गळून पडणार्‍या नाणसांचे - प्रतिनिधित्व करीत आहे. स्वकालीन युगप्रवृत्तींचा 
हा कवी स्वप्रवृत्तीची रडगाणी गात नाहो, स्वदुःबाची कडा तिथे उजळून येत 
नाहो. समूहाचो भावना ही या कवीची भावना आहे, समुदायाच्या व्यया या 
त्याच्या व्यया आहेत. खरे तर तो एकटा असा नाहोच, तो एक असून 
अनेक आहे. साहजिकच समाजमनाला, व्यापकतेने विदीर्ण करणार्‍या व्यथा, 
भाजून काढणार्‍या वेदना आणि अंगांग पोळून टाकणारी दुःखे त्याच्या सनाच्या 
पुळणीवर तुफानासारख्या आढळतात. या व्यथा, वेदनात, दुःखातच तो असतो, 
म्हणून तो खऱया अर्थाने उभा राहू शकतो, उभा राहिला आहे. या प्रवक्त्याला 
वेयक्तिक जीवन असले तरी सभोवतालच्या विराट, व्यामिश्र आणि संकुल 
जीवनात ते पार मिसळून गेले आहे. व्यक्तिगत अस्तित्व हा भास आणि सामाजिक 
अस्तित्व हे सत्य अशी या प्रवक्त्याची जीवनरीती आहे. इथला “सी ' आम्ही 
असतो. जगताना कदाचित्‌ (पण ते तरी कितपत खरे आहे ?) तो 'सौ' 


म्हणून जगत असेल पण प्रायः त्याचे भान आम्ह) 'तच आहे. स्वाभाविकपणेच 
तो बोलतो ते तो म्हणून नव्हे, आश्खे समाजमखच त्याच्या मुखाने बोलत असते, 
डोलत असते, चालत असते. त्याचा सारा हुंकारच मुळी त्या रोतीचा असतो. 
अमरदखासारखा स्वकालोन युगप्रवृत्तीचा प्रवक्ता समाजाच्या श्रद्धेय परिपर्तीसाठी 
टू रर - सतव्ठन > 2023 > > डि 
स्वतःचे निर्माल्य पाहे इच्छितो, 'बेहत्तर पण पीछे हटना नही फिवा ' हिमतको सत 
हा मुसाफिर' अशी त्याची प्रतिज्ञा असते, जीवननिष्ठा असते, स्व-मंडित, स्व-मान्य 

ट्र. ध्यासा __ 4 
स्व-रचित च्या परिपुर्तोसाठो, बेगुमान वृत्तीचे संतर्पण हा मळी अक्ञा 
कवीचा पिडच असतो. त्याच्या आजा अमर असतात, अभिलाषा चिरंतन आणि 
भावनांचा रंग शाइवत ! 


जा प््गे साहजिकच त्याचा आवेग ईप्सित गोष्टोकडे दोपस्तंभांग्रमाणे 
दृष्टी खेचून घेतो. या दृष्टीत नेहमी ताजेपण 


असते, खेचण्यात कमालीचा आवेग 

असतो. काळी साबली फारशी पडत नाहो. अभरशेखासारख्या प्रवक्त्याची 

जोरावलेली भावना हो सटरफटर अनुभवांवर जोजावलेली नसल्यामुळे फुलत्या 
अंगारावर तिची बेठक असते. युगधर्माचे म्हणूनच ती जागरण वि शि 

या जागरणात प्रामुख्याने भर आहे 

* समष्टी'चा, ' व्यष्टी'चा नव्हे. हो 

जळता रस घेऊन. तोत माझे काय 

विचार नाहोत. करायला थोडीफार 

प्रवक्ता व्यक्‍्तिधर्माच्या 


तो ' समष्टी'वर. विचार आहे तो 
व्यष्टी 'समष्टी'चा विचार करते तो अनुभवाचा 
होणार ? मी ऊठवर चढणार ? असले फालतू 
र सवड असली तरी इच्छा नाहो. युगधर्माचा 


खातेऱ्यात कुजत राहत नाही, सडून जात नाही. 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नुक्रमणिका | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


'अमररोख यांच्या कवितेचे * 'वृपद छ७्छ 


कै. अमरहेखानी लिहिले आहे, “ अगदी असंच दुभंगण्याइतकं मी पाहिलं, आणि 
जगातील बहुशः सगळे विचारवंत आज याच एका चितेत आहेत को हे सांधायचं 
कसं ? या विचारवंतातून कोणीही असा राहिलेला नाहो कौ जो “ वरून ' येणाऱ्या 
एखाद्या प्रेषिताची वाट पाहील. नव्हे- प्रत्येकाची तळमळ आहे कौ मानवसमाजाचे 
शारीरिक, भमानसिव् उध्वस्तीकरण थांबलेच पाहिजे. आपल्याला समजेल एवढा 
व समाजाला झेपेल एवढा कर्मयोग समाजात बाणवलाच पाहिजे. हा एक सूजन- 
झोल विचारप्रवाह आज सवंत्र वाहू लागला आहे. पण त्याचा एक लक्षांश, कोट्यां- 
शाही माझ्या कवनात उमटला नाही, तरी संसारातील दुःख नाहोसं व्हावं म्हणून 
जीवाची कासावीस मात्र चालू असते सारखी. काय करावं म्हणजे हे सर्वे नाहोसं 
होईल व मानवाला हवं ते मिळेल, याच प्रश्‍नाची घालमेल सतत चालू असते मनात. 
त्यातून सुटणारे शब्दच काव्यरूप घेत असावेत.” (" धरतीमाता : ' 'सत्य' : पू, १२) 
म्हणजे सर्वांगीण जीवनाच्या संरक्षणाची कवचकुंडले गळून पडत आहेत, अदवत्थ 
मणी तडकले जात आहेत; त्यांची प्रतिष्ठापना कशी करायची असा हा प्रश्‍न 
आहे. नव्या युगात, लव्या जमान्यात कवचकुंडले गळून पडताहेत आणि आहेत 
त्या रूपामध्ये, अगदी जशीच्या तक्षी ती उपयोगीही पडणारी नाहोत. कालानु- 
रूप तौ ओघळणार हे अपरिह्ययंत्व हे खरे पण गळणाऱ्यांची जागा चिकटणाऱ्या 


[वऱयक आहे. पण तसे घडत नाही हे डुःख आहे. तसे घडते 


अन्य कुणी घेणे अ व 
तर “ अलगसी बात करण्याचे प्रयोजन नव्हते. म्हणूनच अमरशेखासारख्या कवी- 


ठाकलेल्या, उभ्या ठाकणाऱ्या परिस्थितीतील * सत्यधर्म ' 


शाहिराने समोर उभ्या ठा न 
च व्याचित 
आळवायचा प्रयत्न केला आहे. त्यान तो ' युगधर्म ' मानला आहे. 


या य॒गधर्माचा प्राण अंतःप्रेरणेचा आहे, अंतःस्फूर्ताचा आहे; बेंबीच्या 
देठापासून तो निघालेला आहे. त्यात दबाव, दडपण, सक्तीचा भाग नाहो. 
यगधर्म सांगणारा मुळातच कलंदर, बेफिकीर आणि काहीसा बेमुर्वत ी ( चांगल्या 
अर्थाने ) असतो. त्याला हुकमेहुकूम लिहिता येत नाही, बोलता येत नाही, 
नाचणे जमत नाहो. तोडे घालण्याच्या मुलभुलावणीन फुलल्याचा आक्रोश करता 
१ रचता येत नाहीत. कुणाच्या घडवंची- 


येत नाही की डांग्या खोकल्याची गाण य वळे 
खाली जाऊन वसणे, लखनवी पायघोळ जी- हा- जी करणे हे त्याच्या रक्‍तात 


नसते. कुणी- अगदी कुणीही, केव्हा केव्हा स्वतःही स्वतःच्याच आत्म्यावर 
मिरासदारी गाजवू नये अश्षी त्याची तहान आणि तिला पिटाळून लावणे हो 
त्याची भक असते. तीत पलायनाला, निष्कारण भुभुःकोराला वाव नसतो. 
पं __ वरुद्ध हीं 
आत्म्याच्या स्वातंत्र्याविरुद्ध, त्यान उजविलेल्या तळमळी काहीही करायला, 
र 


काहोही स्वीकारायला त्याचा साफ साफ नकार असतो. त्यामुळे जीवनविषयक 


| अनुक्रमणिका] कमव मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


७५ च 
ग“ अमृतमहोत्सवी, 


ष्टी 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट नवभारत 


मूल्यांचा, श्रद्धांचा किंवा निष्ठांचा कालोचित बदल असाऱ्य नसला तरी त्यांच्या 
मन चाहेल विघातक फिरवाफिरवीला- त्यातील स्वार्थांध लटपटोखटपटींचा- 
पुर्ण मज्जाव असतो. स्वहितावर निखारे ठेवून, फकिरी पत्करून ( तज्ञी ती 
पत्करल्यामुळेच युगधर्माचे प्रवक्तेपण करता येते. ) मूल्यांची जपणूक करावी 
लागते. तज्षी ती करताना अंगामनाचा जो विलक्षण कोंडमारा होतो, 
उतट भावना-विचार-कल्वनांचा जो काला होतो, आणि सर्वांगाची जी रवी 
होते त्यातून प्रवकतेपण साधणाऱ्या कवितेची निपज होते : वीर्यपतनाचंतरची 
सृजनोन्सुख गतार्थता तिथे साकळून राहते आणि अभंग चेतन्याने परि प्ल्त 
कडेलोटाची परिसोमाहो दाखविते, या प्रक्रियेतूनच दुनियेतील ' अळगसी बात' 
(बाता) पुढे येते, येतात. ज्याचा डुनियेने फारसा कधी स्थिर चित्ाने विचार 
केला नाहो अज्ञा * बिलकुल नई चीज? चा, असरशेखानी बेंबीच्या 
पुरस्कार केला आहे. जो मुळी ज्यात उभा जळ 
वेदना सांगण्यात अर्थ नसतो. 


देठापासून 
तच असतो त्याला त्या जळष्याची 
त्यांना भुलविण्या-मुलविण्याचा, त्यांची भे 
काबीज करण्याचा प्रश्‍नही नसतो. प्रश्‍न असतो तो त्यांच्या हिवस परिस्थितीतून 
त्यांचे मन बाहेर काढण्याचा, त्यातील चेतस्याला आग लावण्याचा, ते कृतिभ्रवण 
बनविण्याचा 1 त्यासाठी अभिमन्यूने छृष्ण-कथेलः हुंकार भरावेत तसे अश्या कबीच्या 
अंगामनाचे होते. सात्र त्यात परित्यितीवर घाव घालणे जमले तरी ती तोडणे 
फोडगे- त्याचे रस्ते सापडतातच असे 
जनव्यापक बनू शकतीलच थाची खात्री 
अगभूत नर्यादांनोच आयले मार्ग आळू 
तुफानणाऱ्या केफाने त्याचे भानही ह 
झालेल्या वाटा, यातून घ्यावी 


नाही, थोडेफार सापडले तरी ते 
देणे कठीण असते. कधी कधी स्वतःतील 
चित करून टाकलेले असतात. मनीमानसी 
ी हरवलेले असते. पुढे जञेषावणारे मन, वंद 
येऊन राहते. अपरशेखाना : जगणारी माघार; सग सनाला विलक्षण सरळ 
वी अ १ क. व्यवहार * जमला नाहो, जसवता आल नाही, 
मान आळ भा नाही मिठी घातली आहे. अभरदेखामधील अखेर 
अर व याहून बेगळे काहो सांगत नाहो. 

आहेत. त्यांच्या मोलाच डेर का पहाडी षा लजदांती गोत 
साम्यवादाचा डिडिन 3 स. ह ता आहे. उपायांचे दिग्दर्शन नाही. 
पवळा ममल र कना उपायांचे चित्रण नाहो. त्या मार्गातील एक 
कोळ तचा विचार आहे. जीवनदृष्टीश्ी निगडित, विचारांनी 
कृत म्हणू त्याचे स्वरूप आहे. त्याने सगळे प्रश्‍न सुटतील 
हून वेगळे काही मिळाल्यास आणि पहिल्याहून 


क च तिचा अंगिकार हे 
ही मनोधारणा असलो तरी या 
सल्यास ते नको अशी दृष्टी नाही. ' साऱ्या दुःख 


ते अधिक उपयुक्त ठरू पाहत अ 


डकवा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


"ही. ७५ घर >"१९ 
& अमृतमहोत्सवी, “न 
न्ट< (अमृतमहे द >२७ 

क ही ४4% 


“र ह 
व तक) 


ह र ) भू ७ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


असरदोख यांच्या कवितेचे ' धृपद ७९ 


दैन्याला आग ' लावून “ जीवनाची सुंदर बाग फुलवायची तर कुठलातरी एक 
खांब घट्ट पकडून कसे चालावे ? कसे जमावे ? असरशेख एवढे आंधळे नाहोत. 
मानव हो जात, माणुसकी हा धर्म मानणाऱ्या माणसाला ते शक्‍्यही नाहो. 
अमरदेख लिहितात, “ माझ्याकडून कुणीही लिहवून घेत नाहो. कुठल्या मोहानंही 
सी लिहू हाकत नाही. माजी कविता माझ्या पुरतेच बोलायचं तर ती एक अक्ी 
तीक्न वेदना आहे. ती लिहिल्याशिवाय लोकळं भोकळंच वाटत नाहो मला. त्या 
झाझ्या या निर्मितीला, तळभळीला, वेदनेला कळुणो कसलाहो रंग दिला; 
तरी सला त्याचं काही. वाटत नाहो. पुनः लिहून ती केवळ दप्तरात 
ठेवून दिलो विवा. एखाद्या देवळात, कलबात, पार्टीत जाऊन चार 
दोस्तापुढं भेळ कॉफीबरोबर ठेवली कौ पुरे, असंही भला कधी 
वाटत नाहो. तर ली हञारो लोकांपुढं ठेवून आपली व्यवतीची भावना हजारो/, 
लाखो लोकांच्या भावनाझी ताडून पहावी असं मला वाटतं. .. भाजली कविता 
यांच पायावर उभी आहे. ” (' घरतीमाता ': सत्य पू. १ 2२-१४ ) साहजिकच 
कुणाच्याही घडवंचीखाली न. जाता. अवघ्या लघुमानवाच्या सुखाचा कणा 
हेंगेलारखा उकळू पाहणारी ही शाहिरी कविता आहे: व्यवितगत जीवनाच्या 
एकतारीवर तिला गाता येत नाही. विराट भानवी समूहाच्या अनंत तारांचा सूर 
तिच्याडायी जनन यावा लागतो, त्यात विरून जाण्याचे सुख मग ती अनुभवते. 
दैयवितक पातळीवरून तिळा मग येता येत नाही. येणे अशक्य असे नसले तरी, 
अवघ्याशी तिले लाते. असल्यामुळे, हजारोंशी तिचे सोयर राहिल्यामुळे, अवघ्या 
लाखाझी तिचे लागेवांधे असल्यामुळे ते शक्‍य होत चात मनालाच ते प्रशस्त 
वाटत नाही. साहजिकच अमरदोखांची कविता हजाराताल, जा ज्ॉलीति आहे पण 
त्या हजारो-लाखातीतल कुणा एकःवी नाही, कुणा पगेण्याची जाहा, डिक 
आहे, साऱ्यांची आहे, अवघ्या जनसंभर्वांची आहे. त्यासाठी चंदनासारख रखे घास या १ 
झिजले जावे अशी तिची धारणा आहे. अवघा मानवसमाज-दलित, पीडित, छलित, 
श्रमित. मातवसमाज- ही अनरक्ेखांच्या कवितेची नु तिच्या बोलात 
बोल ठेवणे, हसण्यात हसणे मिसळणे, दुःखाने व्यथित होण ह' तची प्रकृती आहे 
तिळा कसला रंग असलाच तर तो या विराट सानवसमाजाचा- असीम जनतेचा 
आहे. तिच्या भावनांचा आहे, तिच्या विचारांचा आहे, विन्या क अ 
आहे. हा रंग एक वेगळे व्यक्तित्व उभे करतो हे ळच सामर्थ्य आहे, हि. ा 
वेगळीच रंगरंगोटी करण्याचा अट्टाहास बाळगणं म्हणज अमर? 


त्यास न ; 
[न' आहेतहे न विसरणे आणि त्यांच्या कवितातून लाल टापांचा 
क गं गे! 1 |! असरशेखांची भावला 
आवाज? शोधणे होय ! 7 हैकटपणे * मुद्देणहून , 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | ----ो 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


> 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८० नवभारत 


जनमानसाकज्ली संवादी राहिलेली आहे. तीत कुठेही खाच पडू नये अज्ली 
दक्षता आहे. साहजिकच कवितेतील अमरशेख वेयवितक अभमरदोख नाहोत. 
दोहोमधील ' प्रकृती'त फारसा भेद नसला तरी कुठेतरी जो थोडाफार 
असण्याची शक्यता आहे तोही इथे मिटलेला आहे. अमरशेखांची सारी कविता 
म्हणजे जित्याजागत्या जनसमूहाशी चाललेला अखंड संवाद आहे. स्वार्थाधतेने मन 
मुर्दाड बनलेल्यांना आणि गेंड्यासारखी कातडी कमावलेल्यांना त्यातील जळते- 
यण कळेलच असे नाहो. कदाचित्‌ कळणारही नाही. पण अमरज्षेखांची उभी कविता 
जोवीच्या जिव्हाळ्याने फुललेले अग्निकाव्य आहे. सर्वस्पर्थी अन्यायाविरुद्ध धमन्या 
धमन्यातून उसळलेल्या रक्‍्ताचे उद्रेकात्मक प्रतीक आहे. “ हे जीवन अविरोध 
हक्कानं आणि मानानं जगायला मिळावं ” अशी या अग्निकाव्याच्या धावपटटी- 
वरील परखड मागणी आहे. १ 
अमरक्षेखांच्या या अग्निकाव्याचा सूर स्पष्ट आहे. तिच्यामध्ये मानवी 
स्वातंत्र्याकांक्षेच्या आड येणाऱ्या अनेकविध गोष्टोंसंबंधीची बेसुमार चीड आहे. 
आतड्याला पडलेल्या कितीतरी लहानमोठ्या गाठींची व्यथा 
ठेवलेल्या प्रल्यांचे, पोटात उभ्या असलेल्या कितीतरी वारुळां 
असीम चोड आणि अनावृत द्वेष यांचे वादळी हवामान सर्वत्र 
आहे. रस आटविणाऱ्या जीवनातल्या खलपुरुषांवर देमार 
सारखे होत नाहो, कुठेतरी नड येते; 
अन्यायाच्या गाभ्याश्षी जाऊन भिडण्यारच 
दिल नाहो. त्यामुळे संघर्षात आनंदाने 
जिह्योचे स्फुरण असूनही क्षणकाल 


आहे. मनात कोंडून 
ंचे चित्रण आहे. 
नेत्र पसरून राहिले 


रू तेव्हा ऱयाअ $$ 
ती अ जीवनाचे काव्यात्मक स्वातंत्र्यसक्‍्त फुलून येते नल दिसते. 
। वेदना दं नभा ळ ण असे दिस 
ह नु न स्तंभावर उभो आहे. ते आहेत भाकरी आणि व्य 
भाकरी हिरावून घेण्याऱ्याविरुद्ध बंडाचा स्वातंत्र्य. 


री तर स्वातंत्र्य हिरावणार्‍्याविरुद्ध 
ते सूत्र. तीसाठी कष्ट असावेत करी हा पोट/चा प्राण, जगण्याचे 
ती मिळावी हो इच्छा त, असलेच पाहिजेत, पलंगावर विसावून 
[त्तोची आहे; हे सारे ठोक असले तरी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | "पपप 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अमरशेख यांच्या कवितेचे “ 'वृपद ८१ 


कष्ट- अमूप कष्ट- करूनहो ती मिळाली नाही, मिळत नसेल तर ? केल्या श्रमांवर 
इतरच कुणी झब्बूशहा सुटत असेल तर ? तर त्यासाठी उठावाची, वंडाव्यात्ची 
हाक आहे. भडका उडाला पाहिजे, त्या भडक्‍्यात अन्यायी सारे स्वाहा झाळेच पाहि- 
जेत अशी सरणी आहे. कुणाचीही हक्‍्काची-आणि त्यातहो श्रमाधिष्ठित हकक्‍वावी- 
भाकरी ठिनावून घेण्याचा अधिकार नाहो. प्रत्यक्ष सर्वसमर्थ परमेश्वराला तो 
नाहो नग इतर पाभरांची कथा ती काय ? जो गोष्ट भाकरीची तोच स्व!तंत्र्याची. 
एक स्वातंत्र्य गेले को सारे काहो नडते. स्वातंत्र्य हा सानवी जीवनाचा मूलाधार. 
भाकरीसाठी त्याला कात्री लागली को माणूस कुठे, केव्हा आणि कसा सोहूवश 
होईल हे सांगता येत लाहो. सग सुसंस्कारागुळे जागी होगारी कतंव्याची जाणीव 
घरंगळू लागते. सोन्याच्या दिवसांचे सांडलेले डाव पार उधळले जातात आणि 
सगळी शोभाच सग नशीबात सांडून ठेवली जाते. खाते नावावर पण अधिकार 
इुसर्‍याचा अक्षी भोगाची न्रिभागणी होते. स्वातंत्र्यात काळीज अडकूनही त्याला 
जडलेल्या दुर्धर दुखण्यामुळे ते अन्य कुगाचे तरी ताबेदार राहते. रुखरुख 
सोबतीला घेऊन उपयोग नसतो. पराभूत विषण्ण सन संतावाने भिरभिरून काहो 
उपाय नसतो. सार्‍्याचीच जिथे राख होते तिथे खाक ती काय असणार ? कोणती 
असणार ? सारे जीवनच रिकासे-रिकामे, पोकळ होते. स्वातंत्र्याचा हा सूलधार 
गमवायचा म्हणजे राखायचे काय ? पूजा बांधायची कशाची ? स्वातंत्र्याच्या 
बाबतीत तडजोड नाही. भाकरीसाठी शरण(गती ताही लाचारी- की तो 
कोणत्याही रूपाची, स्वरूपाची असो- स्वातंत्र्याला विरोधी आहे. भाकरीची 
लाचारी स्वातंत्र्याशी सोदा करते, तात्कालिक भूक भागविते पण हो भूकच गोेवटो 
आअग्निकंडही पेटविते. अतृप्ती, भयानक भूक आणि उणीव इत्यादींनी भडका 
उडविते. अमर शेख यांनी आपल्या कवितेमधून भाकरी आणि स्वातंत्र्य यांच्या 
प्रतिष्ठेचा उद्घोष केला आहे. स्वातंत्र्य हे मूल्य तर भाकरी हा व्यवहार. व्यवहार 
सांभाळताना मूल्याच्या चिंध्या होऊ नयेत आणि मूल्य खलताता व्यवहाराला 
किड्यासकोड्याप्रमाणे शहेणामातीत कुजत पडावे लागू नयं; असर र 
तेची ही दृष्टी आहे; केवळ चतकोर-नितकोर खाकरीसाठी तो विक्राळ आकोड 
नाही. चिंध्यांच्या गाठोड्याला टीप घालोत. बसण्याचा प्रकार नाही. वितभर 
चोटासाठी स्वातंत्र्याचे गर्भागाय उघडे करून मांडलेले ते विद्रूण दृष्य नाही. 
सत्याच्या पाठराखणीतून त्याच्या प्रतिष्ठापनेसाठी चाललेली एका आत्म्याची- 
काळजाला घरे पाडणाऱ्या एका आत्म्याची- ती विकट धडपड आहे. ध्येयवादाच्या 

-लगातन असर्तासचनाची प्रतीती देणारी, अवय्यांच्या सुखडुःलांशी देणेघेणे 
आ हक वावळी अंगार-गीते आहेत. पोटात आतडी मोकळी 
ठेवणारी तिटकार्‍याची ती वादळी अंगार-गीते आहेत. 


न. भा. ६ 


जेखांच्या कवि- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास री 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


नवभारत छे 
क्लि ७५ ०2 
न्« (अमृतमहोत्सवी, 


तैः > 


*९८ र 
“हो. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


८२ नवभारत 


सोकळोी होऊन चावा घेत असल्याचा भास करून देणाऱ्या ह्या गीतांची धग 
ज्यांना झेपत नाही त्यांनी हवेतर स्वतःच्या वांझ-वृत्तीचे तपण करून घ्यावे. 
अभद्र निदेने सोवत करण्याची गरज नाही. याहून त्यांना अन्य पर्याय तरी कोणता 
असणार ? 

अमरशेखांच्या कवितेमध्ये क्ांतीचा जयनाद विक्राळत राहतो तो या अक्षा 
प्रकारच्या ध्येयवादातून : अवतीभोवतीच्या निर्दय-विषम-अऱ्याय्य परिस्थितीने 
त्यांचा जीव कातरतो, कुरतडल्यासारखा होतो. त्यातून सुटले पाहिजे, सोडविले 
पाहिजे असे उमाळे येतात. उमाळयामागील ' दया ! कृतीत आजणे वाटते तितके 
सोये नाही हे मनोमनी पटलेले असते. पण सामान्यांच्या जीवनांतील न संपणारी 
पोकळी प्रलयंकारी ज्ञोंबीखेरीज आटोक्यात येणार नाहो, हेहो निश्चित झालेले 
असते. अमरक्षेखांना पछाडून टाकणाऱ्या या * फिलोंग "ने त्यांची सारी कविता 


घडविलो आहेः मस्तीने जोबन जगायला ती सांगते, जगत राहते. अमरशेखांच्या 
कवितेजवळ कम्युनिज्मचे फक्‍त 


* फिलोंग 'च नाही, फवत ' लॉजिक'च नाही 
तर प्रत्यक्ष ' लाईफ 'च आहे; त्यांची कविता तेच बोलते, तेच सांगते; त्यांच्या 
कवितेतील * टणकपणा'भागे हो ओढ आहे. महाराष्ट्राचे प्रख्यात कृतिझील 
इतिहाससंशोधक प्रा. न. र. फाटक “ अमरगीत? च्या * सत्य ' मध्ये सांगतात, 
“' कम्युनिस्ट म्हढला को वर्गकलहाच्या भूमिकेवरून तो सामाजिक व्यवस्थेचे 
निरीक्षण करू लागतो व त्या व्यवस्थेतील जे अल्पसंख्य प्रबळ घटक बहुसंख्य 
जनतेच्या श्रमावर चरत असतील त्यांच्या नज्ाने एकंदर जनतेला सखी करण्याची 
भाषा- तिच्यावर भाषा, अहिसा या शब्दांची बेगड न लावता सडेतोडपणाने वापरतो 
हे सर्वाना माहोत आहे. सत्य-अहिसेच्या पुजाऱ्यापैकी पुष्कळांना आज वर्गकलह मान्य 
आहे. या कलहात अहिसात्मक म्हणून समजले गेलेले सत्याग्रहाचे शस्त्र उपयोगात 
आणावे; या कलुहातल्या प्रबळ प्रतिपक्षाच्या हृदयपालटावर विठवास ठेवन त्याच्या 
नाझ्ांची भाषा बोठू नयं, व क्रिया आचरू नये, कम्युनिस्ट तशी भाषा वापरतात 
न तदर घुजार्‍्याच्या समजुतोप्रमाणे चरतात म्हणून त्या पंथाला जनतेने 


_ या समजु क्रियाही अ 

जवळ येऊ देऊ न्ये व सरकारने सुचेल तो उपाय अमलात आणन त्यास ठेचन 
टाकावे असा त्यांचा अभिनिवेक्ञ आढळतो . येथे फवत वर्गकलहाचो स्थिती सत्य, 
अहिसेच्या तथोबत भकतांनाही मान्य असणाऱ्या मुद्यापुरते पहावयाचे असल्याने 
तेवढाच मुहा वाचकांनी लक्षात ठेवल्यास बरे, श्री. शोख यांचे कवित्व 
वर्गकलहाने भरलेले आहे 


म्हणून बिचकण्याचे मग कारण राहणार नाही. कम्युनिस्ट 
हा आपल्या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे जनते 


मध्ये राहून, राबून जनतेच्या सुखदुःखाचा ठाव 
काढून लोकजागृतीचे व लोकक्षिक्षणाचे कार्य करीत असतो. “ खानेकू हम ओर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | "पपप 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अमरशेख यांच्या कवितेचे * धृपद ' ८३ 


लढनेक्‌ मेरा भाई ' असल्या अंगचुकार तारतम्याने तो वागत नाही, हे कम्युनि- 
स्टांचे गुण त्याच्या शत्रनाही नाकारता येत नाहीत. त्याचे भय त्याच्या अविश्वांत 
व निर्भय स्वकार्यनिष्ठेंच्या बळाने वोढू पाहणार्‍या लोकप्रियतेमुळेच प्रतिपक्षाला 
वाटते, हो गोष्टसुद्धा अगदी स्पष्ट आहे. ” यानुसार अमरशेखांच्या कवितेला 
* कम्युनिस्टी तत्त्वज्ञानाची बेठक तर आहेच पण त्याहूनही ते अधिक 'आहेरे 
आणि नाहो रे “च्या वर्गकलहाचे लोकशिक्षण करणारे विद्यापीठ आहे, व्यासपीठ 
आहे. असरशेखांच्या साऱ्या कवितेचेच मुळी असे स्वरूप आहे : आपण मेलेल्यांची 
कवने गातो, गुणानुवादाची शर्यत लावतो, गळ्यावर गळे काढून श्रद्धांजली 
वाहतो. पण क्षणाक्षणाला सरतात त्यांचे काय ? त्यांच्याबद्दल आपण काही करीत 
असतो व्हा ? निदान सातोत मिळून जाणारे दोन अश्व तरी ? अमरदेख 
लिहितात, व 

पण जे मरती क्षणाक्षणाला 

फूटपाथ न्‌ गल्लोबोळातुनि 

वेकारीस्तव, औषधाविणा 

भाकरोविणा तज्ञीच त्यांची 

इच्छा असता जगावयाची, 

दखल तयाची कधो न घेता 
_आपण करतो काय? - कृतघ्न होतो. हा विलंदरपणा केव्हा एकदाचा नसतो तर 
आम्ही हरेक घडी तो करीत असतो. जीवन ही एक चेतन्यप्रद वस्तू, एक महान 
प्रयोग आहे. उगीचतेने भरलेलेते मुल्क नाही को कुणा वेड्याने सांगितलेली अर्थहीन 
कहाणी नाही. म्हणूनच ह्रेक घडोतील क्षत नसत्ठत जगाला आग लावणे कम- 
प्राप्त होते. नव्या संस्कृतीतील भर विषपिल्लांना जागौच ठेचणे वृद्धीच्या 
दष्टौने जरूर होते. शेवटी जीवनाने एक विराट संगर उभा केला आहे आणि 
तो जिकायचा आहे. परकेपणाने, साळसूदपणान, समन्वयाच्या दुवळ्या भावनेने 


तो जिकता यायचा नाही. अपयक्षाची गाठोडी वाढत जातील आणि निराशेच्या 
॥ईल; अमरशेखांना त्याची पक्की 


छोट्या मोठ्या चिध्यांनी जीव बुद्रूक बतून ज हा 
खात्री आहे. समाजाचे राजसरूप संघर्ष-सन्वयातूनच टिकविता येते असे कवीला 
वाटते आहे. त्यासाठी-- 
| उद्यास मिळविन अनेक साथी 
हात देउनी त्यांच्या हाती 

ओढुनि स्वर्गा आणिन जगती 


वाट अचुक मौ चालत आहे 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ी 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


८४ नवभारत 


त्यामळे देह पिजण्याची आणि जीव कातरण्याची भीती नाही. * जगती सवरत 
ओढ॒नि ' आणीपर्यंत ' जिवा चैन ' नाहो, वातावरणात कितोहो ताण आले तरी 
फिकीर नाहो; पण ' जीवनसंगर जिकाया ' ' गध्याचेहि धरिन पाथ मी ! असे कवी 
सांगतो, 
जिहू नि इर्षा मर्दाची पण 
मर्दालाही मुजरा देइन 
या कायेचे करुनी जोडे 
त्या देवाच्या पायो घालीन 
भानवदेही असूनिही जो 
स्वरग मानव चरणी आणिल 
- हे व्हावे, घडावे.. सारा शक्‍्तिपात होऊन जाण्याआत व्हावे. उभ्या आयुष्याला 
निःसत्त्व व निद्ंद्द कळा येण्याच्या आत घडावे. खरे तर ' होते नव्हते मनही झिजले, 
आज क्षुधेने सारे थिजले, हात जरोर अन्‌ मनही न उरले, ' अज्ली अवस्था आहे. 
पग म्हणून संगर कुठे संपला आहे ? कुठे मिटला आहे ? विश्‍वात शून्य बनून तर 
जगात कितीतरी जगताहेत. अमरशेख या विश्‍व -छून्यांची दृकवित्रेच दाखवितात. 
“ माझी आई * मध्ये ते सळाळून सांगतात, 
होय तीच ती माझी आई- माझी आई 
ती ताटकळत उभी आहे जी 
नाक्या नावयावर दिसते ती 
गलिच्छ दुबळी दिसते बाई 
होय तीच तौ माझी आई-माजझी आई 
किवा, 
क्षयाने मेली वाबूची बहोण 
केशव तरणाबांड क्षयाने मेला 
गेली क्षयानेच आई बेबीची 
बेवी पण मेलो तोहि क्षयानेच 
तरूण बेबी 
वय सोळा 
झाला तिचा चोळामोळा 
तिचा तिच्या तारुण्याचा 
रसिक ? मला म्हणती सदा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका प्या 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


न्ट्* (६ अगृतमहोत्सवी, 

र्श्र् पक ज> 

1 & डर क शु 
“ह. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अमरशेख यांच्या कवितेचे ' धृपद ८५ 


केवळ आनंद केवळ सोंदर्य 

दिसेना तुला कविमनाला 

दुर्भागी बेटा. 
- हे आणि असे कितीतरी बदलायचे आहे. त्यासाठी रात्रंदिन युद्ध आहे, अट्टाहास 
आहे. वस्तुतः हे लवकर वदलावे, बदलले जावे, बदलणे आवश्‍यक आहे; पण कुठे 
बदलते आहे ? का वदलत नाहो हे सारे ? अज्ञा कोणत्या अडचजी सार्गात 
येताहेत को हे परिवर्तन अडकय बनते आहे ? कवीपुढे तसे प्रश्‍न आहेत. तो 
विचारतो - 

पेटत नाहोत क्ली हो भले 

का सनेच हो भरुंनो गेलो ? 

फत्तरही पण उलतो फुटतो 

परिस्थितीशी टक्कर देता 


भने कशी हो पेव्त नाहोत ? 


_ अंतिम साध्याच्या दृष्टीने ती पेटविण्याचा, सारखी पेटती राहण्याचा, पेटती 
ठेवण्याचा कवीचा प्रयत् आहे. अवघे जीवन सुंदर करण्यासाठी त्याची गरज 
नवइ्यकता आहे. शेवटी रक्तवर्णी आकाजाच्या 
हे, मायावी डुनियेचा चक्काचूर होणार आहे. 
* योबन उमलणार आहे, फुलणार 


आहे, विक्राळ गीत गाण्याची 
गंगेतून सानवता पाझरत येणार आ 
गढूळ पाणी ओहोटणार आहे. ' हात कातडे 
आहे. पण त्यासाठी- 

घडक आता शेवटची घेईन 

एक तो तरी एक सी तरी 

कुगी तरी पण एकच ठेवीन 
। सारू किवा भरू अद्या निर्धाराखेरीज चालणारे 
ताही. बेडकीला जिथे तारण्य झिळे. आणि मानव टाचा घादह्यीत मरतो, 
सासरी नांदायला जाणाऱ्या नवविवाहितेच्या बोटीतील दाणे रेकषानिग कायद्याखाली 

मिळतो, करांच्या ओझ्यानी जीव 

छा पुरवितो, काळ्या बाजाराची 


जिकीरीस येतो आणि दुष्काळ अजगरागत पिच्छ 
आणि उपासमार, बेकारी, पिळणूक, 


-असा कंबीचा निश्‍चय आहे 


येतात आणि तिला. वायद्याचा फटका 


काळी -- ्े र चात 
दडपज्ञाहीचा नवा झोक घेऊन अवतरते, यौबतशेतीची भर तुग उडून 
त्यावर रेती पसरली जाते, रसरसलेल्या यौवनवेलीला 


येते, पण क्षणात 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
७०. राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क्‌त 


७५ त >५ 
क 
र्ष्* 'सछ.. वष 62 
*र , सव्य. 
वि 
्$ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८६ नवभारत 


आग लागते आणि आगीत मन-मोहळ खाक होते, मनकळी नाझ पावते 
तिथे कडोविकडीच्या निर्धाराबेरीज अन्य काय व्यक्‍त होणे शक्‍य असते ? 
दुःखाचा भार डोक्यावर घेऊन सरणाची वाट पाहत बसण्यात काय स्वारस्य 
असते ? त्यांसाठी कवी जोवनातल्या साऱ्या दु्घटनांकडे आपला मोहरा वळवून 
उभा आहे. मालन कामाने सुकते आणि बावूची वहीण क्षयाने मरते तेव्हा कवी 
'फुटूनं पडतो. सामान्यांच्या जीवनातले अज्ञान, देन्य आणि दारिद्र्य स्हणजे त्याच्या 
अवघ्या शवतीचा मोक्ष करविणारे, आकाशपाताळ व्यापुन उरणारे किंबहुना 
आकाऱहो भेदून जाणारे ! कवी त्याने उदास होतो पण उदासतेची साय त्याच्या 
मावर फार वेळ टिकत नाहो. या सार्‍या रोद्र द्नंनाने तो डगमगत नाही. 
सामान्यही तसा चळणारा नाहो. त्याच्या अपेक्षा फार मोठ्या नसल्या तरी फार 
खालच्याही नाहीत. : मिडियम ' आहेत. निदान आजच्या पुरत्या तेवढयाच त्याला 
पुरेक्षा आहेत. पुढचे पुढे पहायची त्याची इच्छा आहे. तूते त्याला हवे आहे, 


घट्ट ताक अन्‌ ज्वारी भाकर, हवी खाऊनी एकच ढेकर 
प्रिय पत्नीच्या अन्‌ बाळाच्या-गरमगरम इवासाचा कापुस 
भरलेल्या नाजुक गादीवर, लोळू दे क्षण एक मला तर 
रूप पहा माझे त्यानंतर, आहे नाहो मधील अंतर 
-या ' एव्हच ढेकर ' मधून निर्माण होणार आहे, 
क्षणात तुजला उमजुन येइल, शक्‍ती माजी सापास्याची 
कवळ्यातच पृथ्वीला आवळुन, असे रसायत काहिन त्यातुन 
अमृत जे जगताला होऊन, फुलेल अवघे जीवन त्यातुन 
कल्पतरूंची बाग लावुनी, कॉसधघेनची लावत दावण 
- कामधेनूची हो दावण लावताना क्षणभर ' लवणे! घडले तरी सोडणे नाही. 
सवस्वच फेकायचे म्हटल्यावर भोवऱ्याच्या गतीला स्यायचे कज्षाला ? त्यासाठी 
कवी अंगार होतो- 


होय तोच आहे अंगार 
आग ओकणे सजला प्यार 
आग सदाची ओकावी 
कोडोकोटके जाळावी 
बाग आगीची फुल्वाबी 
आग जौवने खुलवावी 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अमरशेख यांच्या कवितेचे * धृपद ८७ 


-आगीचे अमृत प्यालेले जीवन आता भरणार नाही, मारणार आहे; नष्ट 
होणार नाही, नष्टांश करणार आहे; विझणार नाहो, विझविणार आहे. कारण 
त्यातून एक नवा राग आळविला जायचा आहे. कवी सांगतो, 


आणि ज्ञेवटी अणु-परमाणू 
जनतेच्या सेवेला आणू 
संघ-संस्कृती नवीनच बाणू 
नवजनदकक्‍्ती हेच सुकाणू 
खुलव्‌ जीवन-बाग 

लावु जुन्याला आग 
नव्या जगापुढती 

नवा आळवू राग 


_ यामागील वेदला वैयक्तिक नाही, सामूहिक आहे. स्वतःच स्वतःला ती 
जात नाहो तर समाजाची बांधगौ ती करू मागते. सेवावुद्धीची, 
घडणरचनेची ती वेदना आहे. डोळ्यात न मावणारा व्यापक 
आहे. पण सहानुभावाचे दुबळेपणात रूपांतर होऊन 
[यला भाग पाडावे इतके सामथ्ये घेऊन ती उभो 
राहते. कवीला समर्थ बनविते. वंगची जिप उलगडीत जाने तसे हे घडते. त्यातून 
देदनेचा वेद करण्याची वाटचाल राहते. मग अवतीभोवतीची निर्दय परिस्थिती 
पाहून, सामाजिक दुर्द्षा अवलोकून, हृदय-सन आणि विचारांचा उडालेला क्षोभ 
सरळसोट पद्धतीने, व्यंग्यात्सक रीतीने किंवा उद्‌्बोधनाच्या तर्‍हेने प्रकट होतो. त्यात 
सरळ “लक्ष्यावर लक्ष आहे. आडून, घालून पाडून, उगीच तिरक्या रीतीचा 
सामरा नाहो. छक्केयंजे नाहोत कौ लपंडाव नाहो. सरळसरळ दोन हात-हःरजोत 
काय व्हायची असेल ती प्रत्यक्ष रणभूभीवर-अमरशेखांचे असे कवितातंत्र-युद्धतंत्र 

भिडणारी, 


उभे ठाकायचे 


रचत 
त्यातून नव्या 
सहानुभाव हा तिचा आधार 
ती रडत-भेकत नाही. उलट रड 


आहे. स्वभावात अनेक कंगोरे असले तरी कवितेची चाल सरळ मनाला 
:शनिमी कावा तिने वर्ज्य केला आहे. असे युद्धाला सरळसरळ 
म्हणजे आहे त्याहून बळ अधिक हवे, हिमत जास्त हवी, कडोबिकडीची थे हवी. 
किवहुना सार्‍्याचेच माप आहे त्याहून खूप खूप जादा हवे. त्यामुळे मानसिक 
घय उंचावते, क्ांतिुले फुलतात. श्री. रामकुमार वर्सा ' मेरा करु्णाका वारि 
सींचता रहे अवनिका अन्तराल ] ? असे आपल्या एका कवितेत म्हणतात; त्यात 
दल करून अमरदेखांच्या बाबतीत म्हणता येईल, “मेरे अंगारके फूल 


थोड ब 
1? अमरना हे वर्णन फिट्ट ' बसते. त्यामुळेच 


सोंचते रहे अवनिका अन्तराल 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
[ अदुकमणिका | राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


र्र क्ण 
23. ९४. 

७2.8 नवभारत भं 

शच |ट्रॅॉ॑ ७५ £ १९ 


।& अमृतमहोत्सवी £ 
न्ट्« हिअमृतमहोत्सवी (१) >२७ 


क 


सूळ. व्ष _.&८ 

शेणा “१ 

1 च 
अप. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्र 


ट्ट 


नवभारत 


अनरक्केखांची कदिता ही दु:खोन्मुखी प्रवृत्तीचे दास्य स्वीकारणारी नाही तर 


युगजीबनाझी संस्पर् साधणारी आहे. म्हणून 


तिचे आक्तंदन हे ऐहिक दुःखाच्या 


नव्हे तर अंतिस दुःवभावनेच्या निराकरणासाठी आहे. साहजिकच मानवी जीवनाची 


ती करुण-नाथा झालेली नाहो तर तेजोनिधीचे 
अमरशेखांची कविता करुण-गाथा झालो 
लावून नव्या जीवनाचा नवा राग तिळा 
नवा मदारी तिला बनत! आले नस 
आलेल्या भय्ताला आतं हाका मारीत, 
केवळ पाहत रहावे लागले असते ! 
घडू दिलेले नाही. कारण असरक्षेखांची 
भावनातून तिर्माब झालेली नाहो तर 
निपजलेली आहे. अक्षा ठायी * दिवाना बनले 
ता अक्षया वृत्तत्रवत्तीतून ! 


म्हणजे ही वेदना आध्यात्मिकतेत बुडालेली 
तिचा मार्य ठेमेठोक आहे. देव, देव (दावा 


घोडदौड बालू आहे. निखळ धुव्बा हाच दा ठेमेळोकप 
शेखांची कविता आध्यपत्मिकतेत पुरेपूर सरभ 
शेंष सरू दे ' असा उच्चार छठोण होता. * एकोचं रसगं! 
त्यामुळे अमरशेखांच्या उभ्या कवितेचे स्वरूप 

>>ऱ्ये" > १9, 


स्नातंत्र्य किवा भाकरी को स्वातन्य ? भजा 
संघर्षात कुणा एकाची वाजू नाही, घेण्यास 
स्वातंत्र्य राखायचे आणि स्वातंत्र्य सांभाळन 
आहे. मोठो विकट अज्ञी हो वाट आहे; पण या 


रभ: १-5. 
रप ळून गला असत 


(त असले तरर 


त... 
॥ व्य[दतर | 


रूप तिला प्राप्त झाले आहे. कदाचित्‌ 
असती तर जुन्या जीवनाला आग 
आळविता आला नसता ! नव्या युगाचा 
ते. कदाचित शेषाच्या दारी सिकारी ननून, 

चाललेले प्रलयंकारी खेळ पाहत- 
पण तले घडलेले नाहो. असरक्ेखांनी 
वेदला हो व्यक्तिगत विकार-वासना- 
प्राकृतिक विकासाच्या वृत्तीतून ती 
नलेल्या ळ्बोीचा 
यात बेहोषी आहे, नेभानत 
ञणजि पूर्गतया विलीन होण्याची सभर्पगजशीलत 
सारा * लिंहाज त्यात पार पार विरघळून गेलेला आहे 


दरद फुफाटून येतो 
त आहे, बेफाटपणा आहे 


लाही आहे. वैयक्तिक जीवनातला 


हे. त्याचे अधिक एक कारण 


नाहो. तिला त्याचा स्पशही नाहो. 
7 देणे (कवा देवबाद यांना उधळोत 


1 तिची चोख्र 
"पणाला अभिप्रेत आहे. अगर- 
ती तर “जगही जळू दे, 
लागणे अबघड होते. 
ुप्टदलनकारी बनले आहे. 
त शोकाला उल्लोकाचे 
१ढविण्याचा प्रयत्नही नाही. 


जौवनदृष्टो आहे: भाकरी आणि 
संघर्ष-प्रश्‍नात 
प प्रश्‍न 


ती उभी आहे. या 


हा नाही तर भाकरी मिळवून 
'ळून भाकरो मिळवाय 
वाटे 


ची अशी हो कसरत 


चा स्वयंभू बाक इतका मोठा आहे 


को यापेकी कुणाही एकाचा निक्रा करून साटेलोटे 
नाहो. श्रमाधिष्ठित भाकरीमागे स्वातंत्याचे 
हिमतीने ते सामर्थ्य एकवट 
दीग्तिसंपत्तता मिळते. 


साधण्याची तयारी नाही, हिलत 
जी सुदशनचक्त राहते, त्यातील कळाबाज 
रून यते; किंबहुना त्यामधील विलक्षण थरारक संघर्षाने 
त्या मार्गात आडवे पडणाऱ्यांची अवस्था दळता दळता अघानक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
द ् 
७.42 राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


म. ७५. ०० 
(६ अमृतमहोत्सवी ण 
'_% > 
८, सेक “9 
र धु यी 
400083: 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अमरशेख यांच्या कवितेचे * धृपद ८९ 


जात्याचा दांडाच हाती यावा तशी होते ! अमरशेखांची कविता हे करून जाते. 
साहजिकच अमरशेखांची “ कविता आराझखुर्चीत बसून चहाचा घोट घेता घेता 
दलितांचे देन्य समजावून घेणाऱ्याकरिता प्रामुख्याने नाहो. तिचा रोख उ्यांता 
दिवसातून एक वेळलुद्धा पोट्मर जेवण मिळत नाहो, मग इतर सुखविलासा- 
बहदळ बोलायलाच नको-अश॥ करोडो निरक्षर जनतेवर आहे. या जनतेला वाली 
कुणी नाही म्हणून ऐक्य साधूल स्वावलंबलाज्या पराक्रमाने आपल उद्धार 
साधावा असे श्री. लेख यांच्या बहुतेक कवितेचे ' ४६र्वयद ' जाहे. जनतेत त्वोद्धा- 
राची शवती आहे पण ती शती ऐक्याच्या अभावी व्यक्तिव्यक्तिगणिक फुटलेली 
आहे. त्यामुळे कार्यक्षमतेच्या बाजूने ती असून नसल्यासारखीच ठरते. श्री. ज्ञेख हे 
आपल्या अनेक कवितांमधून क्रेतकरी-कामकऱ्याला पुनः पुन्हा गर्जूल सांगत 
आहेत की * संघ-ससुदाय? निर्माण करा. त्याची कास धरा आणि दुसर्‍याच्या 
औदार्याकडे लाचारीच्या आशाळभूत दृष्टीने पाहत न नसता आपले न्यायसिद्ध 
अधिकार आपल्या ससगटाच्या बळावर विहवासून उपभोगू लागा; तुम्हाला शासन 
करण्यासाठी कितीही प्रचंड सामर्थ्यं एकवटून मग अंगावर आले ब तुमची एक 
अभंग राहिली तर ते सामर्थ्य आल्याजागी जिरून जाईल व तुम्ही विजयी व्हाल.” 
) असरशेखानी त्यासाठी ज्ेतकऱ्या- 
दिला आहे. कुणी असे लसजण्याचे 
' वाचून अमरशेखसारखी संडळी 
* दस्यनिस्ट ! बनली आहेत. तसे कुणाला सानण्यचे 
तक्तार नाहो. पण माझी ती भूमिका नाहे. 
मनजवेरी समाजव्यवस्थेतून आणि सर्वभक्षक 
य आहेत. लालबाबट्याने धरलेल्या 
समाजजीवनात यावा असे या 
निवडणुकीच्या गदारोळात 
तांप्रमागे काही 


( असरगीत- सत्य ' - प्रा, फाटक: पृ.७ 
व्हासझऱ्यांच्या हाती “ लाल बावडा 
कारण नाही वो मावर्सचे * दास कॉपिटल 
* लाल ' झाली आहेत, 
असेल तर माझी त्याबद्दल 
सभोवतालच्या परिस्थितोतून, 
कालय़रवाहातूत हो मंडळी कम्युनिस्ट झाली 
एकीच्या रुमण्यातून * कॅपिटल ' मधील ी गाझा. अम 
संडळींना प्रामाणिकपणे वाटते, पोटतिडिकेने वाटत. ८ 
वत्तपत्रे स्वीकारीत असलेल्या उसन्या, भ्याड आणि स्वाथेळपट म्‌त नाग 
तो मते नाहीत. खरे तर ती जीवातून फुव्लेली सते आहेत. त्यामुळ नमो वील 
ण्‌ नाही. प्रत्यक्ष कम्युनिस्ट स्त्त्त 
स्वतंत्र प्रकरण असले तरी 


लाल बावव्याच्या साहाय्याने एकीचे रुभणे हाती घेतलेल्या अमरदाखासार्‍च्या 


न्य उण्याचे कारण नाहो. (चीनच्या 
तं हे प्रकरण सहोसही मान्य होते असे समजण्याचे कारप, की, का 
वेळची अमरक्षेखांची ' राष्ट्रीय भूमिका. आणि अन 
क्षात असतांना- ज्यांना 


मंडळं 
निर्घण आक्रमणाच्या 
पक्ष सोडतेवेळचे त्यांचे ' वचन 1_ आणि सारे कम्युनिस्ट प 


मराठीचा विकास: विकास 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा यापी ह 
| अनुकमणिका | राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


> 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


९० नबभारत 


समजून घ्यायचे नाही, त्यांना समजून देण्याचा त्रास कश्यासाठी घ्यावा ?) 
त्यामुळे ह्या मंडळोंनी हाती धरलेल्या € लाल वावट्या'चा रोख स्वातंत्र्यहरंगाकडे 
नाही तर ' स्वातंत्र्य शांतता स्थापूु, अवघे जग त्याने व्यापु ' याकडे आहे. 
आजचा परवलोच्या नारा सांगायचा तर * गरीबी हटाव ! कडे आहे. त्यामुळे 
मूलभूत हक्कांची गळचेपी सर्वांगीण स्वातंत्र्याचे अपहरण, मानवी जीवनाला 
दरवेशाचे रूप वगेरे वगेरे बोंब हो प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. गरीवी 
जितकी जुनी तितकोच हो बोंबही सनातल आहे. फक्त तिची कस, या बाजूने 
की त्या बाजूने, तेवढी पालटते आहे; कालानुरूप त्याचे स्वरूप वदलते आहे 
एवढेच ! आपण हे समजून घेतले पाहिजे. एकदा हे समजून घेतले को कुठली 
तत्त्वप्रणाली किंवा कुठला मार्ग यासंबंधात आपला आकस शिल्लक उरत नाही. 
मनात तरळत राहते ती मग अज्ञा प्रयत्तांमागील, धडपडीमागील अक्षा मंडळींची 
तळमळ ! केवळ तळमळीने तत्वप्रणाली किवा मार्ग शुद्ध ठरत नाहोत हे सल) 
मान्य आहे पण अक्षा तत्वसार्गातच अदा तळभळीना फुले-फळे धरू ज्ञकतात, 
किमान काही काळतरी तसे अवः्यसेव घडते हे कुणाला असान्य व्हावे असे नाहो. 
म्हणून अमरशेखांच्या कवितेची ' लाल मसाला! म्हणून हेटाळणी करणे परंपरा- 
वादी असले तरी खचित मनाला शोभविणारे नाही. 


अमरडेखांना “ अवघे जग ' स्वातंत्र्य-शांततेने व्यापन टाकावयाचे आहे 
कडाःसाठी ? ' 'पोरावाळाल्नी सुखाचा घास, घरात सर्गाचा वास ' व्हावा म्हणून 
त्यासाठी अभिमानाने भरलेल्या इतिहासाच्या पानातन स्फूर्ती घेऊन जतगकयाना 
जागवायचे आहे. पण त्यासाठी माध्यस कोणते परायचे ? ू 
लि त वापरायचे ? कसे वापरायचे ? 
ता. झाल्या तर साधनाचा 
ह 1 वव आहे. अभरशेखासारख्या 
संडळीना ते साम्यवादी विचारप्रणालीत आणि कार्यपद्धतीत सापडले आहे. खरे 
तर अवतोभोवतीच्या निर्देथ परिस्थितीचा हा जसा एक भाग होत र्‍ वळ 
सोंग त शत तर १ भांग होता, पोटाचा जसा 
होता तसाच या मंडळोंच्या दष्टीने तो हो होता. अज्ञा संडळोकड 
चे तो. नज डड डन 
पुढ त्याचे नियतधर्सात रूपांतर 
असे प्रतिपादन करण्यात फार 


परिल्यिती कळली, तिच्यामधील खाचा-खोचा रिप 
आजि त्याव्या वापराचा अचूक वेध घेणे सहज शा 


व र लि समज 
पादनाशी अज्ञी संडळी सवं साधारणपणे 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


_. क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्<« अमृतमहोत्सवी, 
ही: र 
र्र पे. ज्र> 
270 ५, 
|. ..) 
रय, 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अमरशेख यांच्या कवितेचे ' धृपद ९१ 


आणि काळ्या आईचा सखा पुत्र ह॒लधर * कुणवी"च रहावा, निर्मळ गंगाजळात 
काल्याने ठाण मांडून बसावे अश्ञावेळी आपद्‌ंधर्माचे नियतधर्मात ख्यांतर होऊ 
नये तर काय व्हावे ? चक्रव्यूहातून बाहेर पडणे अवघड ठरल्यास नवल हय ट्‌ 
नये. जिथे श्रद्धांना जोर असतो तिथे विज्ञान लुळे पडते, तत्त्वज्ञान फिके गोते; 
म्हणून कुणी ते सांगण्याच्या फंदात न पडणे बरे! सयेश, बद्ध, गांधो शवक रे 
पण सर्वसाधारण सर्वार्थाने काही त्यांचे मानसउुच नव्हेत म | साहजिकच मी 
हयात साच्यात नासते, साच्यांना हाडांची राख फासली जाते, गिर्नीमालकाची 
तिजोरी हासत राहते तेव्हा थोरांनी सांगितलेल्या तत्त्वज्ञानाची सामान्याशी सफा 
काडीभोड असते. थोरांच्या तत्त्वज्ञानाने सामान्यांना बळ मिळत असले तरी तो 
लांब पल्ल्याचा विषय; सामान्याला महत्त्वाचा वाटतो तो व्यवहार, व्यवहाराशी 


सांगड; त्यामुळे त्याचे असतात ते रोखठोक ऐहिक प्रश्‍न; “ कामगारांची हाक? 


मधील कामगारबाई सांगते- 
घरामंदी सौ राबराब राबले 
कास करून गिर्नीत दमले 
नला अखेरिला पोट सवले 

ताझं नशिन झाले बाळंत मी 


फुकट 
घाला तांब्याच्या नायहो होय हो $ 


पेसा डु 
-म्हणून समाजातल्या सर्वस्पर्ी रवतशोषकांवर हातोडे टाकायचे आहेत. अमुक एका 
गोष्टीसाठी हातोड्याचे घण राखून 
काहीच नाही. जिथे जिथे भ्हणून न्याय- 
होवोत- स्वकोयांकडून अगर परकियांक 
घात जरूर आहेत. नुसते. घणाघात घातले को संपले, क्रांतीचे चक्र पुरे झाले, 
गरीबगुरीबांचा संसार सुखाचा झाला, सारे कसे आलबेल असे नाहो. तेवढाच 
काही त्याचा हेतू नाही. तेवढाच तो असता तर चारदोन टाळको फुटण्यामध्ये, 
सडकण्यामध्ये कवितेची सारी विरी निघून गेली असती. इथे आढळणारा ऐस 
वेगळी दृष्ये दाखवितो. अमरदोखांच्या कवितेमागचे सूत्र आहे 


ठेवले आहेत आणि असुकासाठी नाहो असे 
अन्यायाची वात आहे, मग ते कुणाकडूनही 
डन कुणाकड्नही होवोत- त्यावर घणा- 


त्वेषानं चिडून आलो रानात 
निसतीच भाकरी नाही मनात 
कारभार समदा घ्यावा हातात 
घनीकशाहीचं पाडून दात 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


धि ७८ > 


स. वर्ष 
1 द रळ 
क क. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


९२ नवभारत 


- आणि पुढे असेही आहे, 

त्या राजामहाराजांचं झेपूट कापून 

रानीच्या बागंत ठेवायचं जपून 

ठाण्याचा दवाखाना झोकायचा हाय 

त्ये-ल्नी सुखाचा हाय 

यायुढं राजांच काम नाय्‌- आता नाय्‌ नायू 
"येथल्या सगळया अन्याय्वाझी- साऱ्या दुःखांश्ी- धनिकशाही निगडित आहे. ती 
केवळ शेटजी-सावकार-भटजी-गिरणीसालक एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही. काळा- 
नुरूप रूपे पालटगारी सार्‍या प्रकारची धनिकदाही- सरंजामज्ञाही- एवढा तिचा 
व्यापक अर्थ घेतला पाहिजे. अत्याय शेवटी कुठेही आणि कुणाच्याही बाबतीत 


घडला म्हणून काहो अन्याय्य 
न्याय्य होत नाही. चित्रणात आवश्यक चित्रे नाही आली म्हणून अन्याय्य 
मालिकेचा त्रोत. अडदून थांबत नाही. गाभा पकडून सूत्र सांभाळण्यात गैर 
काहोही नाही. केवळ त्याने अभरडेखांच्यासारखा कवी मोठा होत नाही; 
त्यामुळे कुगी मोठा वगेरे होतो किंवा करता येतो अज्ञाही भ्रसजंजाळात मी 
नाही. म्हणून असर्शेखांच्या धनिकज्ञाहीच्या नाकाच्या संदर्भाला कमकुवत अर्थ 
ब्रिकटविणे इष्ट नाहो. ज्या कवि-मनाला, पिळल्या 
घेऊन, कत्रा कसून केवळ धनिकशाहीचे दातच उचक' 
बदलायचे आहे, त्याच्य/ स्वत्नीही असले काही 


झाला तरी तो अन्याव्यच. काळानुरूप रूपपालर 


1 गेलेल्या सार्‍यांना साथीला 
टायचे नाहीत तर सारे जगच 
फमकुबत संदर्भ असण्याची 


ऱदयता नाहो. गग इतराली तो आवजून चिकडविण्यात मतलब काय ? रक्‍त 
शोषणाऱ्या जळबांविरद्ध धडक घ्यायची, असंगरी रक्तही सांडायची तयारी 
राखायची तर एकीचे जाळे विबले पाहि 


हेजे आणि जनतेच्या क्रांतीचे उधान 
नंदनवनात असणारे सुखेनेव 
अबघे जग उभे झाले त्याना अंग 
हो काहो घ्यायाची गोष्ट नाहो. अज्नवस्त्न 
१ भुक ही ज्ञांतिसूवताची बात 
सुखेनेथ ताव मारीत रहावे इत्याद 
कारा यावा, 
म्हणजेच त्यातील प्रवृत्तीच्या 
अन्याय्यो समाजरचना बदलण्याचा 
ते व्हावा ? इंइवरे राखिले तेसेचि 
जपमाळ आहे. माणुसकोचे हक्‍क मिळवून 


राग यावा. त्यांतून त्या 
नि:शेषीकरगाचा-प्रथत्न 


व्हावा को मूळची 
प्रयत्न क॑ 


स्पाराच कम्युनिस्ट म्हणन बहिष्कृ 
रहावे हे तत्त्वज्ञान नाहो. भ्याडाची ती जप 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
1 द ् 
- राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९.४. ७ 
५./६ क्य 
क कर्णिष्ण्त् "3० 
%२..4४४£ . अ. 
च्ार्कनवभारत 
ष्ट र ७५ . 

& अमृतमहोत्सवी (5 
०९ क. वच 2 
श्री ९७७४४ ्ञ् 
अय 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अमरशेख यांच्या कवितेचे धृपद * ९३ 


मानाने जगण्यासाठी लढण्याचा आदेश हे स्वप्न नाहो, तो व्यवहार आहे. हा 
व्यवहार कुठल्या मार्गाने आविष्कृत होईल हा भाग गोण आहे. ( शेवटी पूर्ण 
समाधानकारक मार्ग कुठलाच नसतो. ) पण आदेश हो वस्तुस्थिती आहे. 
इतिहासाच्या पानापानातून हो वस्तुस्थिती पुन्हा पुन्हा पुनरावृत्त होत आली 
आहे. पग या आदेशाप्रमाणे लढायचे तर हाती शस्त्र हवे पण जौवन 
जगण्याचीच मारामार त्यांच्याजवळ झस्त्र कसे असावे? कुठले असवे? 
पण इस्त्र नसले म्हणून काय झाले ? लिःास्त्रहो लढू शकतो, नव्हे लढतो. 
नि:डास्त्र खऱया अर्थाने निःशस्त्र असतो असेही नाहो. वज्मकठोर भानसिक 
बळाचे शास्त्र त्याच्या गाठीशी असते. त्या आधारे पृथ्वीही कलथून टाकण्याची 
त्याची हिमत राहते. अमरडशेखांनी कम्युनिझममधल्या वर्गीय दृष्टीचा पुरापुरा 
अंमल केला आहे. ' सांब सदाशिव मध्ये ते सांगतात, 

वर्ग ऐक्य घे नीट जागुनि 

तेच तुजे तव अस्त्र-मोहिनी 
_- पण वरग-ऐवयाच्या म्हणून काही विशेष गोष्टी आहेत. समाजातील नवे देत्य 
ठेचायचे, मुर्दाड गोष्टी हटवायच्या स्हणजे त्या की. हव्यातच. की त्याखेरीज का 

ळी नेते ? जीवनातल्या संघटक ३ सामर्थ्याचा तळपता 


* जीत-गीत निर्माण हो 

आविष्कार जुन्या मळ भस्मीभूत करतो, मरण हस्तगत करून झात्रूला जिते 
पुरतो आणि 'विजय पाहण्यास उरतो, हृदयाच्या आतल्या मकी मचड 
सारखे फटणारे हे लाव्हाकण कुणाची बाजू धरून आहेत आ ळी न हजार 
शेकडो वर्षे अश्रूंनी दारे ठोठावणार्‍या अवघ्या पीि प्रतिनिधी आहेत. 


« जनता-पक्षा'चे ते न पढविलेले साक्षीदार आहेत. त्यासंबंधात फेकल्या जाणाऱ्या 
कुत्सित टोमण्यांची चाल नतद्रष्ट प्रवृत्तीची निदशंक राहोल. 
अमरक्ेखांचे जीवनविषयक काय किवा इतर काय, ता हा 
पुस्तकी नाही, बुकिश नाहो किंवा * प्रिटेड मॅटर ' सारख नाहो. पत 
ते मांडलेले नाहो की पान्हा चोरल्यासारखे त्यात काहो लपवून ठेवलेले नाही. 
जीवनाशी ते अतिनिकट आहे आणि म्हणून सळसळते आहे, जिवंत आहे. ज्गड्या- 
खेरोज ह्या जीवनाला काही लाभले नाही, झगडल्याखेरीज राहवले नाही. 
जाब न झंज, झगडा, झेप हाच या जीवनाने धर्म मातला. अभरज्षेखांनी आपल्या 
माच मत बांधली आहे, बांधावी लागली आहे. जीवनाला तुफानाची 
त्या न ७० च. क > 
कवितेत त्याचीच पी )ट डसल्यासळे खोंगी घालून बसणे म्हणज संपण, 
आणि विद्युत्‌ शक्तीची झट असल्यास ऱ्ा टर मकन 
ती कव काही धडपड नव्हे तर आपल्यावमोर उभ्या ठाकलेल 
ं म्हणून काही धड 
ते संपायचे नाहो म्हणू 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ी 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


९४ नवभारत 


जीवन-जगताचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी यातायात हो त्यातील प्रमुख बाब होय. 
सामाजिक जीवनाच्या संदर्भाने ती करावयाची हो तीमधील भरीवता आहे. खरे तर 
संदेसाधारण आपण ' जगत ' असतो : रघू कारकुनीसारखे रेटत असतो, किंबहुना 
नुकतेच कुणाला तरी मसणवटोत पोचवून आल्य(सारखे दिवस ढकलत असतो; 
जीवनाचा अन्वय लावण्याची आणि अर्थ शोधण्याची, त्यातील उल्हास आणि 
फाल्गुत दोन्हीही भोगण्या-टाकण्याचो आयली मुळी हिमतच नसते. उभयान्वयी 
अव्यये आपण जोडीत जातो आणि लाळेने तार धरावी तकी जीवनाची लांबण 
लावतो. जीवनासंबंधीच्या 'यांत-विलक्षण - भाष्ट - कल्पनात आपण जीवनाचे 
* कटलेट्‌ ' करतो. या भ्रांतिष्टपणात खरे जीवन वाजूला पडते आणि जे जीवनच 
नाही त्याचा विचार होतो. वेफल्य सग गरोदर राहते. अमरश्षेखानी असा भ्रांत 
विचार बाजूला टाकला आहे. भोवरा मध्ये अमरशेख लिहितात, 

नको मला ही स्थिरता असली 

ज्यात मानवी तगमग नाहो 
- हो तगमग कल्ञासाठी ? तर सागर-मंथन करून जीवन्मोती शोधण्यासाठी. पण ते 
जीवन्सोती म्हृणजे जीवन नव्हे तर त्यासाठीचा अखंड शोध हे जीवन होय. 
' बुद्धीचे हत्यार ' वापरून कवीला ते शोधायचे आहे- प्रयत्नांची सोबत आहेच. 
बुद्धीचे सामर्थ्ये आणि श्रमाची ताोकदच शेवटी तारणारो, त्याचा वापर कसा 
आणि कोणत्या पद्धतीने करतो यावर सारे अवलंबून. अभरशेख सांगतात, 

पण मानवाच्या बुद्धीचे ञ्ञास्त्र 

कधी नि केव्हाही गंजलेले नाही- बोथटलेले नाहो 

धार त्याची आहे तशीच 

तीक्ष्ण आहे, राहील तशीच 

तीक्ष्ण अशी चिरकाल अमर 

आणि अजर यावच्चंद्र दिवाकरो 
- न गंजलेल्या बुद्धीचे हत्यार माणसाला अस्वस्थ करते. 


क | भोवऱ्यामागून भोवरे निर्माण 
होतात आणि त्यात आपण गुंतत जातो : आयष्य हाच एक भोवरा आहे. जन्म हा 
भोवरा आहे, मृत्यु हा भोवरा आहे. जन्समृत्यूच्या मध्येही भोवरेच आहेत. कुठून 


तरी ते सुटलेले असतात आणि कुठेतरी जात असतात, विरत असतात. कुठून आले 
आणि जाणार कुठे याचो तशी कुणालाच माहिती नसते. आयच्यातले हे धगरे हेच 
मायुष्य असते. ते नाहोत म्हणजे आयुष्य नाहो, त्यातली घडपड नाहो, तडतड नाही 
तगमग नाही. अक्या भोवर्‍यात, अमरशेखांच्यासारखा तासगीचा भोक्ता क्यों 
जीवनाचे साफल्य मानतो. या उंच, सरळ आणि सौघ्या माणसाची भूक आहे 

रश 4 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


_. र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अमररोख यांच्या कवितेचे * धृपद ? ९५ 


इतकी गति अन्‌ इतकी स्थिरता 

हवीच मानव-जीवन चित्ता 

तरीच जोवन-साफल्याचे 

समाधान होइल ते साचे 
-या समाधानासाठी म्हणूनसुद्धा एक ' जीगर ' लागते. ती वाटेल त्याच्या 
ठायी असत नाही. त्यासाठो तसेच “* चरित्र ) असावे लागते, “चारित्र्य 
ठेवावे लागते. कवीने ' चरित्र माझे? मध्ये ते सांगितले आहे, 

चरित्र नाझे चरित्र मोझे 

जे अश्रूंच्या डोही भिजले 

स्वेद-नदीच्या पुरात फेकुनि 

रक्‍त-सागरी ही बुडविले 
- त्यातूनच “ अवघे संकट वारायची ' हिमत आलो आहे. अश्रूंच्या डोही ते 
विश्रव्ध बनलेले नाही की स्वेदनदीच्या पुरात फुटून आलेले नाहो. “तो 
मरतो हे पाहुनिसुद्धा * मध्ये कबी म्हणतो, 

तो मरतो हे पाहुनिसुद्धा 

धडपडतो मी जगण्यासाठी 

जगण्यामधेच आहे गंमत 

ती पुरती अनुभवण्यासाठी 

गमतीचा आस्वाद फक्त 

जगण्यामधुनी ना घेता येतो ? 
-ही जीवनावरील आसक्ती नव्हे तर ओढ; गमती जमतोचा स्वाद ह्वा 
असेल तर जगायला सांगते; इुसरा मरतो म्हणून घाबरण्यात अर्थ नाहो असे 
म्हणते. हो गंमत संपल्यावर किवा संपता संपता जे मरण यावे ते कसे असावे 


अशी कवीची इच्छा आहे ? कवी सांगतो, 
कुत्र्याच्या मोतीने नाही 
मोतीने वाघाच्या नाही 
सरळ नि साधा माणूस म्हणुनी 


" निष्ठा आणि थरारून टाकणाऱ्या मृत्यूला हसत- 


- सामान्य माणसावरील ह वि १ 
मखाने कवटाळण्यावरील श्रद्धा आधुनिक मराठीत नवीन नसली तरी अपूर्व आहे. 


ती ज्या तेजोनिधित्वाने भारून राहिली आहेते निःसंशय थरारक आहे. ज्याचा 
जन्मच मळी दर्याच्या उदरात झाला, त्याच्यासमोर कुणी सारा दर्याच लुटून नेत 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


चा 

कशे 
> 

> ७ 


झि 


९. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


९६ नवभारत 


असेल तर त्याने थंड का बसावे ? सामान्यांच्या शक्‍्ति-वुद्धीवर अपार श्रद्धा 
असजाऱ्याने धन-सत्तेतरे हंडीवाय पिसाटले म्हणून मागे का सरावे? तसे 
घडले तर सत्य जगातून पळाले असे होईल. जगाचा भार मग कोण 
सावरजार ? कसा सावरणार ? अमरशेखांनी नेमके हे सूत्र टिपले आहे. विकल 
मानवी जीवनाकडे एव्ह सुसंस्कृत, जबाबदार व ससंजस माणूस म्हणून त्यानी 
पाहिले आहे. त्यासुळे सानान्य माणसांच्या आशाआकांक्षांचे, भावनाविचारांचे , 
बिकार-विलसितांचे प्रतिविब त्यांच्या कवनात ठसठशीतयणे पडले आहे. त्यात 
आतड्याचा जीवघेणा पीळ आहे, मस्तकाच्या ठिकऱ्या उडविणाऱ्या कळा आहेत, 
शरौराच्या रंध्यारंध्यातूल फुटगारा दु:खाचा आवेग आहे आणि डोळ्यातून फुटून 
बाहेर पड्‌ पाहणारे _लाव्हारसासारखे अर्थापेड्ही आहेत. याहून वेगळे काहो 
सांगण्याची गरजच नाही. 


मात्र या सांगण्याला आणखो एक झखमली अस्तर जोडले पाहिजे. 
असरशेखांचे मायभूमीसंबंधीचे प्रम हे अतेच एक उज्वल अंग आहे. इतरांच्या 
निष्ठा काय आहेत त्याची चोकशी करण्याचे कारण नाहो. कदाचित त्या विकले- 
ल्याही असतील पण अमरशेख साम्यवादी असूनही त्याचा त्यांच्याकडन विक्रा 
झालेला नाही. त्यात शंभर नंबरी अस्सलपणा आहे, निखळपणा आहे; वनावटी 
सूर एवढाहो नही. मायभूमी नंतर महाराष्ट्रभूमी असा तिचा क्रम आहे. या 
निष्ठेत लोभलवाणी आकर्षकता आहे, उदात्ततेची उत्कटता आहे. ( अमरज्लेख 
मुसलमान असल्यामुळे त्याची लोभनीयता अधिकच वाढते हे तत्सम टोकाजंतना 
मुद्दाम सांगायला नको. ) * जन्मभूमी'त अमरक्षेख लिहितात, री 
स्वर्ग आला भूवरती दास होउनी 
रूप मुग्ध सिंधु सतत चरण चुंबनी घेई 
धन्य माननी 
- हो धन्यता केवळ शब्दातील नाही, * लिंगी ? नाहो; र राष्ट्रवादी प्रवत्तीचा तिला 
एक दिलक्षण साज आहे. बफं पेटतो तेव्हा अनेकांची तोंडे गप्प होतात उघडउतच 
नाहीत. उघडतात तेव्हा त्याचा काही उपयोग नसतो. याव 
पेटला, हिमालयाला विजझवायाला चला 
शब्दांवर कोलांटउड्या मारोत बसत ना 
तात. जनसागर सौमेला भिड्‌ द्या सांगत 


कुत्सित टीकेने तो काहीसा उदास 


बनत असला तरी थां 
तो थळथळून वाहतो, हा प्रपाती वेगच ही: शो 


त नाही. प्रपाती वेगाने 
च मग बोलतो, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका प्या 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


न्ट्« (अमृतमहोत्सवी 

ष्टी 2 जु > 

1 डर क कु 
को. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अमरदोख यांच्या कवितेचे ' धृपद? ९७ 


रक्‍ताचे खत मिळता थोडे 

सौसेवरची झुडपे झाडे 

देशरक्षणा बनतिल वेडे 

तृणपर्णाना मिळेल शक्‍ती- तेच रोखतील हल्ला ! 
_ या शक्तीला जात-धर्म-पंथ-भेद सारे वर्ज्ये आहे. असरशेखांच्या मनात तो 
विचारच नाही. मग ते चीनचे आक्रमण असो अगर पाकिस्थानचे. परकोय असो 
अगर स्वकीय. मायभूमीवर प्रेम करण्याचा, तिच्यासाठी घालून घेण्याचा मक्‍ता 
काही फक्‍त ितेतिष्याताचा दिलेला नाहो, किंवा हिडुत्वनिष्ठच देशावर प्रेम 
करतात, करू शकतात, आणि बाकी सारे काफर असतात असे नाहो. ती 
कणा एकाच्या बायजाद्याची जायदाद नाहो कौ घटनेने कुणी एकाला बहाल 
केलेला मलभत हक्‍क नाहो. पण अमररेखांच्या बाबतीत डुदेवाने तसे मानले 
गेल्याचे दिसते. ' शेवटी अमरशेख मुसलमान, मुललमान शेवटी काफरच, 
आपल्या देश्यावर त्याचं असून असून प्रम ते काय झाकु साले, जगायसाठो 
ढोंग करतात झालं, ' असा सूर उमटला. खाजगीत स्पष्ट रोतीने, सार्वजनिक जागी 
दवक्या पद्धतीने. या मनोवांछित वृत्तीवर अमरक्षेखांची देशप्रीती हिणकस ठरवि- 
ण्यात आली. अमरज्ञेख मुळात कम्युनिस्ट, त्यात मुसलमान; या दोन्हीचेही 
वावडे असणाऱ्यांनी त्यांचा द्वेष केल्यास ते त्यांच्या लब्धप्रतिष्ठित स्वभावाला 
साजेसेच झाले असे म्हटले पाहिजे. अमरशेख आपले मुसलमानपण विसरले पण आपण 


त्यांचे मसलमानपण विसरलो नाही. परिणामी हा शाहोरकवी आतून खारावून 
-> यं क्व | 
गेला, उदासत गेला, शोकान्त त्याने जवळ केला. डॉ० सदा कऱ्हाडे यानी * अमर- 
-॥ 


शेखांची शोकांतिका मध्ये म्हटले आहे, ०0 त. शायतच न 
मानला. मराठी संस्कृतीविषयी अभिमान बाळगला. मो कधो हिंदूंचा द्वेष केलेला 
नाही . . . मी माक्‍संवादी असलो तरी गागगेवंचारागॉसांच्या मराठी संस्कृतीवर 
मी प्रेम केलंय . . .. आणखी काय सांगू १?” ( सत्यकथा ' : चेसी, ६९ 
प. ४४) पण अमरक्ेखांचे हे प्रेम जाणण्यात आम्ही थिटे राहिलो. संशयी राहिलो. 
सुतळी-दोरा बांधलेल्या तुटल्या-फुटलेल्या वगळा तणमातुत वल गराण्या पंतोजीने 
पटावे तसे आम्ही पाहत राहिलो. अमरदोखांच्या निखळ ता कदर आम्हो 
आमच्या बरबटलेल्या मनाने केली. कार्यक्रमांना लाखोंनी हजर जबरी, उपहास- 
विडंबनाने मनसोक्त बुचकळून निघालो, विलक्षण वेहोषोत बुडत गेलो पण पुढे 
नाते कं र प्रेम केले ते असरशेखांच्यावर नाही तर त्यांच्यातील 
य कहे, ता व्हिवा अन्याय्यांची सालिका यावर ' हब्या "त्या 
त एक मागूस या दृष्टीने त्याच्या आविर्भावाबर गाल गोता तत 


त. भा, '७9 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ी 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


९८ नवभारत 


पण अमरशेखांच्यामधला ' माणूस ' आम्ही समजावून घेतला नाहो, आम्हाला 
घ्यावासा वाटला नाही; आम्हाला त्याची गरजच वाटली नाही. या गरज 
नसण्याच्या पोटीच त्यांच्या कवितेकडेहो आम्ही साफ दुलंक्ष केले. मनात बसविला 
तो एक प्रचारक, किंबहुना श्ाहोर म्हणजे प्रचारक, त्यात एवढे अभ्यासावयाचे 
ते काय ? ऐकायचे आणि सोडून द्यायचे ! वस्स- त्यावलोकडे आम्ही आमचे 
सोयर जमविले नाहो. पण ज्ञाहीर मुळात कवी असतो. काव्यगायन-काव्यवाचन 
करणारा अभिनयकुहल अभिनेतो असतो हे आमच्या ध्यानीच यरेत नाही. 
अमरक्षेखांच्या बाबतीत आले नाहो, अद्यापही येत नाहो. त्यात अमरशेख 
मसलमान म्हणजे आणखी आफत ! यासंबंधात अमरझ्षेख ' अस्पवय ' ठरले. 
जनतेकडून, त्यानी बांधिलको पत्करलेल्या त्यांच्या पक्षाकडन आप्तस्वकीयां- 
कडून, जनतेला निदान तेवढी सूक्ष्मता नव्हती पण इतरांचे तसे नव्हते. 
जनता * अमरझोख : एक जाहीर, अपली मने व्यवत करणारा एक उद्दाम-दणका 
शाहोर ' एवढ्यावरच भाळली, तेवढ्यावरच थांबली. कारणे काहो असोत, 
इतरानाही बोलावेसे वाटले नाहो, बोलले नाहोत. या न बोलणाऱ्यांनीच 
अमरश्ेखांचा ज्ञोकांत लवकर घडवून आणला. साऱ्यांनी अमरक्षेखांच्या डफाचा 
वापर केला पण त्या डफाच्या संरक्षणाची हमी घेतली नाही. त्यातन डफ 
तुटून शाहीर फुटला, डफ तसाच उरला. या फुटण्याउरण्याचा तसा विचारहो 
फारसा कुणी केला नाही. अमरशेखांच्या बाबतीतच नव्हे तर अज्ञा सर्वाच्याच 
संबंधात तसा तो करणे आवश्यक आहे. सामाजिक जीवनात एवढी कृतज्ञता 
आपण सांभाळणार कौ नाहो यःवरच आता आम्ही उभे राहू शकणार आहोत. या 
संदर्भात डॉ. कऱ्हाडे यानी लिहिले आहे, “ कलावंताला नुसतीच बेहोषी नको 
असते. त्याला संरक्षणही हवं असतं. ज्ञारीरिक जीवितसंरक्षण तसंच भानसिक 
संरक्षण. भावजीवनाचं संरक्षण. ज्ञाहीर रो ं सं ट्‌ 
का ? त्यांच्या शरीरावर हल्ले झाले ते क गळी क स पनी जाह 
भावजीवनावर होणारे हल्ले त्याना परतवायचे होते. त्यांचे प जवी जत 

वळन हाते. त्यांचे तेच प्रयत्न करीत 
होते . . . - आपल्य। ' वेदनेची कॅफियत ' आपली आपणच जनतेच्या न्यायालयात 
मांडावी आणि तिलाच काय तो न्यायनि्ण 


पेत भे ची य करू द्यावा, असं त्यांना वाटत 
होतं. कलावंताला केवळ कलानिर्मिती करू द्यावी, त्याच्या सर्व संरक्षणाची 


जबाबदारी प्रतिष्ठितांनी आणि समाजानं स्वीकारावी. निदान लोकमान्य कला- 
वंतांच्या बाबतीत हे व्हायला हवं. कलावंत स्वत:च संरक्षणासाठी स्वत; धडपड 
लागला तर त्याच्या कलार्निमितीवर निःसंशय परिण गी 


पन या [म होतो. ” (पृ. ४७) 
डॉ. कऱ्हाडे पक्षाच्या बांधिलकीचा प्रश्‍न उपस्थित करून त्यासंबंधी लिहितात 
1 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अमरदोख यांच्या कवितेचे “ धृपद ? ९९ 


“ कोणताही कलावंत जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाची बांधिलकी पत्करतो, 
पक्षाच्या ध्येयधोरणाशी बांधला जातो आणि सर्वार्थानं पक्षनिष्ठ बनतो, तेव्हा 
केव्हातरी त्याच्या भावजीवनाची शोकांतिका होते. कलावंत आपली प्रतिभा, 
आपलं कलासामर्थ्ये पक्षाच्या ध्येयधोरणाला, तत्त्वज्ञानाला अर्थपूर्ण करण्यासाठी 
पगाला लावतो. त्यातच तो सार्थक मानतो. राजकीय पक्षाला हे हवंच असतं. 
पण कुठेतरी, केव्हातरी कलावंताची कुचंबणा होऊ लागते. आणि कोणताही राज- 
कीय पक्ष आपल्या ध्येयधोरणाचं; तत्त्वज्ञानाचं संरक्षण करीत असतो. कला- 
बंताच्या भावजीवनाला संरक्षण देण्याची जबाबदारी राजकीय पक्ष घेत नसतो. 
कारण, त्याच्या लेखी कलावंत म्हणजे प्रचारयंत्रणेचा एक घटक. आणि 
कलावंताच्या भावजीवनाला तडे जाऊ लागले म्हणजे कलावंत एकाकी पडतो. 
अमरद्ोख तसे एकाकी पडत होते, अशी भाझी प्रामाणिक समजूत आहे. ” 
( पृ. ४७.४८ ) एकूण आम्ही सर्वांनी अमरशेखांचा केवळ “डफ ' सांभाळला 
अर्गग अमरशेख गमावला. ही काही केवळ अमरशेखांच्याच जीवनाची शोकान्तिका 
नाही तर उभ्या महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनाची तौ जशोकान्तिका आहे ! 

घा. उभयपक्षी शोकान्तिकेमुळे काही झगझगीत प्रकाशझोत पडतात. 
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातला कृतज्ञतेचा वसा कितो खत्रूड आहे हे जसे 
त्यावरून स्पष्टतया दिसते त्याबरोबरच असरशेखांनी * डफा “वर जोर घातल्याने, 
त्यातील वेभानतेचा वारा सरू लागताच एकदम हलके हलके होऊन निर्माग 
झालेल्या पोकळीत ते कसे मुडपत गेले तेही दिसते. आणि | * कामापुरता भामा 
या न्यायाने वागणाऱ्या, स्वतःतच गुरफटून असणाऱ्या न जन्ते बद्दल काय बोलावे ? 
_ती तर अद्याप वयात यायची आहे. तोपर्यंत मक की हविर्भाग 
पडत राहतील हे स्पष्ट आहे. तोपर्यंत आम्हाला कुणीही दिसला 


पडत राहणार 
म * जय महाराष्ट्र” मधील मन दिसपण्यापेक्षा आम्ही 


तरी * वरलिया अंगाने, 
त्यातून प्रकट होणाऱ्या स्फर्तीनेच,उत्तेजित होणार ] री 
अन इतिहासाची पाने । भरली सारी अभिमान 
शतकानुदतक पहा वळुनि । लिहिली आपुल्या रक्ताने 
घेऊन स्फ्ति त्यातून जागवू जगत शक्‍तींना 
या मार्गात आड येणार्‍यांशी * तडजोड न्हायर तडजोड 
तेव्हा अधिकतर आम्ही टाळ्यांचा कडकडाट 
बहुतांशी दबका; सूचना मिळाल्यावर 
महाराष्ट्राचा दीप्तिसंपच्च इतिहास 


_असे सांगताना अमरशेख, 
न्हायर ' असे आविक्षाने म्हणणार 
करणार . . . तोही एक सुरात बबानतरची 
थोडा जोरका; पण तेवढ्यापुरताच ' 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ी 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१०० नवभारत 


उलट्या डोळ्यांनी बघणार्‍यांना, भोडमुवंत न ठेवता महाराष्ट्रधम- भारत- 
हितांकित महाराष्ट्रधर्य- समजावून सांगताना 
महाराष्ट्र लुटारू, म्हणती पोटभरू, लुटालुट आम्हा करायची न्हाई 
जनतेला लुटायचं, धोरन म्हरठ्याचं नव्हतं ते यापुढं ऱ्हानारबी न्हाई 
मेलो आम्ही जर, भूत होऊपर, भांडवल्शाही गाडू सोडायचं न्हाई 
अगर हम बचेंगे, फिरभी लढेंगे बागा, मराठा हा चुकायचा न्हाई 
- अमरद्ोख असे गर्जणार तेव्हा आम्हो व्वा ! झवकास !' म्हणत तोंडाचा 
चंब करून बसजार ! समोरचा शाहोर-कबी देशप्रीतीले 'रकताचा मेढेकोट? करणार 
व हक्कावर कोगाच्या कोणी । 
जगू नये रे बांध घालूनी 
हेच शिकविते माय मराठी 
स्हणुनिच ती सम ओठी, पोटी 
किवा, नको लढाई लादलीच तर घ्या पोराला माझ्या, 
देशकारणी देते मो एकुलता साझा राजा 
-अक्ा ' साझा देहचि धरतीमाता ' अज्ञा सायुज्य भावनेने तळमळणार आणि 
आम्ही संत्रमुग्धतेत वाहून जणार...... लबव्धप्रतिष्ठितांकडन झालेली 
अमरक्षेखांची दिल्लगी हे कज्ञाचे प्रमाण ञहे? निरनिराळे गल्फस्‌ सागरमध्यात 
आपले अस्तित्व संथपणे लोपू देतात तसे ' जन्ता ! प्रवाहात आपले इसान मिसळन 
टाकणाऱ्याशी जनतेची म्हणून काही कतंव्ये आहेत. तिने ती पार पाडायला 
द्रिकले पाहिजे. अन्यथा या ' जन्ते ला भवितव्य असणार नाही, तिला अभिवादन 
करता येणार नाही. जनतेच्या कृतष्नतेमुळे तिच्यासंबंधी निर्माण होणारी अश्रद्धा 
शेवटी सारेच करूण बनबोल. 
के. असरशेख हे मराठी शाहिरी परंपरेतील अखेरचे सत्रधार आहेत. 
प्रारंभापासून त्यांचा सौ शाहीर-कबवी असा उल्लेख करीत आलो ह आहे. त्यासुळे 
अमरशेखांना कवी म्हणायचे को नाहो हा साहित्यिक पिडीवरील विचवांना 
पडलेला प्र्न माझ्यासमोर नाहो हे स्पष्ट आहे. “ अमरझेखांजवळ कवित्व होतं. 
प्रतिभा ७ शी प्रतिभा. अध्यातात्री जोड होती. कम्युनिस्ट पार्टीनं त्याना जवळ 
केलं. माव्सवाद श्रिकवला. तो मायसवाद त्यांच्या हाडीमाशी खिळला.. त्याच 
सावृ्रवादात त्याच्या प्रतिभेला स्फुरण चढलं. कवित्वबाला-प्रतिभेलाही काहो 
गरगुभव दव लागतच. त्या अनुभवविशवाची किल्ली माकसंवादानं त्यांना प्राप्त 
करून दिली. पक्षाचं भ्रट्टण त्यांनी कधोही अमान्य केलं नाही. मतभेद झाले, 
त्यासंबंधी जाहीर निवेदन केलं गेल, तरोसुद्धा त्यांची कम्युनिस्ट पक्षावरील निष्ठा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | प्या 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


न्<« अमृतमहोत्सवी, 
* ६ री टू 
र्र ७. कध ज> 
कि. 
|) 1. 
क. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


अमरशेख यांच्या कवितेचे ' धपद १०१९ 


वायस होती. त्यांचं शत्रुत्व भांडवलदारांशी होतं. वैर अन्यायाशी होतं. मंत्र 
समतेचा होता. तंत्र झंक्ताबाती प्रचाराचं होतं. या संत्रतंत्राच्या साह्यानंच एक 
शेठ दर्जाचा ताहीर म्हणून लोकप्रियतेच्या कळसावर्यंत ते पोचले. * सृजनःची 
वेदना भोगणाऱ्या या कवीते लामाऱ्यातील असामान्यत्वाला हाक घातली. वरून 
छोकशाहीचा घोब करजाऱ्या पण आतून शोष लादणार्‍यांवर घगाघात घातले; 
दवाभीत वनून खुडूक बतसळेल्या पापभीरू सज्जनांना साद दिली. जझुंब्याहीच्या 
पुजफांना लोकगताचे पाईक बनण्याचे आवाहन केले. पण कळसे ? शाहोर आणि 
छबी घा दोहोंचे लोंबर्य जपुन ! अगरशेखासध्ये छाहीर आणि कवी यामध्ये नेसागिक 


"वत. 


बैभव होते. आपली * मूळ प्रकृति ? टाकून मराठ्यांच्या इतिहासाचे समंलस व 
रा आपला वार्यकमच शिवशरभूंच्या जयजयदाराच्या गगनभेदी गर्जनेने सुरू कर 
णारा अभरक्षेखाइतकाच 'योर समाजवादी मुसल्भात' शोधणे गरजेचे होईल. व्हिटान- 
पक्षी छ. शिवाजी भहाराजांवर इतफी ालगर्जी ठेवणाऱ्या अमरशेखांच्याकडून 
आपल्या क्षूप्र राजकारणासाठी छत्रपतींवरील पायांबी प्रेमाचा शो करणाऱ्या निष्क्रिय; 
घंड, निर्वीज हिंडुत्वतिष्ठांनी, जपले तर धडे घ्यायला हरकत नाहो. (जेवटी ज्ञानदान 
हा पवित्र भाग असल्यासुळे त्याच्या स्वीकारात जातीपातीचा प्रश्‍न येऊ नये. ) 
कवितेच्या आत्मनिमग्त सपक पाथिवतेत निमज्जस करणाऱ्यांना असरशेखांच्या 
सामाजिक संदर्भाच्या कवितेतील कलात्मकता समजून यायला थोडा वेळ लागेल, 
कदाचित्‌ हा देळ कधी संपणारही ताही पण म्हणून जन्माचे डुलणाईत होण्याचे 
काहीही कारण नाह. शेवटी कलावंत रुजत असतो. त्याने रुजतच जावे हे खरे; 
त्यात त्याचे म्हणून एक मोठेपण आहे. अमरशेख त्यात उणे पडले असे म्हगताना 
संकोच नाहो. भागे वळून पाहता अभरेख्यांच्या या शोकान्तिकेचा!, शाहिरी 
परंपरेतील प्रभाकर शाहिरांच्या शोकान्तिकेशी धागा जुळतो. ( प्रभाकराची 
अखेरच्या दुरदेन्यातील कवने वगेरे वगळून ) एरणतः तो जमतो असे नव्हे, सात 
स्थूल अंगाने जमूल जातो. तेल्यातांनोळ्यांचा हा श्ाहोर कवी आडमुड्या कला 
कोष्टकात बसत नसला, बसविण्यात अडचणी उभ्या केल्या जात असल्यातरी 
प्र. म॑. वि. राजाध्यक्ष वाची म्हदल्याप्रमाणे “. . . . पण कवी म्ह्णून त्याचे स्वतंत्र 
स्थान आहे, त्याची ल्वतंत्र दिशा आहे हे सुद्धा मातले पाहिजे. कवितेचे अले 
जातिवंत प्रकार असू शकतात; त्यापैकी हा एक. कसली तर झापडे बांधून थतकडे 
डोळेझाक करणे अरसिकपगांचे होईल ४ मी मी म्हणणाऱ्या अभिमान्यांच्या 
तत्व: पू. इ | 

1. अमरशेख य्रांची कविता : आचाय स 


वि, राजाध्यक्ष पू. ७ 


[धव पोतदार : प्रस्तावना : फ्रा. सं. 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
- राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क्‌त 


५... ४.9 
ल &- 
ठ लु ५ १॥ | 
2६७) .»4* 
ह ०9 क! 
जरे. ७५ चि 
न्ट्< (अमृतमहोत्सवी & >२० 
2 डर 


र्तर 
ष्* क वा वर्ष र > 
*₹) , सशत्र क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१०२ नवभारत 


डोळ्यात खुपावी इतको अमरक्षेखानो मऱ्हाटी संस्कृतीची परंपरा सांभाळलो आहे. 
केशवसुती कवितेची धून घेऊन चालणारा हा समाजोन्मुख कलावंत मराठी 
थरंपरेचा, भराठी अस्मितेचा, मराठी संस्कृतीचा ज्वलंत उपासक 
आहे, जिताजागता रखवालदार आहे. अमरशेखानी आपल्या काव्याचा 
उगम सांगताना म्हटले जाहे, “ वेराण भाळरानात, खडकाळ जमिनीवर 
माझे काव्यबीज अंकुरले आहे. सामान्य जनांच्या आशा-आकांक्षा, हषंविषाद, 
आनंद-सोंदयं यांच्या कल्पनापासून मी किमपीहो द्र सरू शकत नाही. ? 
साहजिकच ती ' स्वप्ना'तही * सत्य ' शोधते. भविष्याचा वेध घेते. परिणामी 
कळा, काव्य आणि तत्त्वज्ञान यांनी फुललेली अमरक्षेखांची कविता प्रक्षोभ, 
रोखठोकपणा आणि उग्रता यांनो बेफाम वनते; किंवहुना या घटकांना रसाचे 
स्वरूप प्राप्त होते. अभरक्षेखांची जीवनाच्या प्रगमनज्ञीलतेवर नितांत श्रद्धा 
असल्यामुळे समाजपरिवतंनाची तिला तीन्न ओढ आहे. त्यामुळे एकूण रळवितेचा 
सर आवाहक नसून क्रांतिकारक आहे. अमरशेखांची सारी कविता म्हणजे 
निरासदारी विरुद्ध आगडोंब आहे. आणि अमरशेख म्हणजे अवघ्या दलितांच्या 
अस्वस्थ आत्म्याचे विश्‍वस्त आहेत. कारण समाजातील अज्ञान-दारिद्र्याचा, 
अन्याय-विषमतेचा, जीणंशेणं वृत्तीप्रवृत्तींचा वीमोड करण्याची डकती कवितेमध्ये 
असते अला '* फेशवसुती विइवास ' त्यांच्यामध्ये आहे. अमरज्ञेखांची कला 
लोवशभिमुख होती. त्यांचे जीवन कंलाभिमुख होते. कम्यनिस्ट असूनही कलेची 
व्यवहारी सोदेवाजी त्यांनी कधी केली नाहो. समाजातील दारुण असाहाय्यतेने ऊ्र 
पिचत गेला. वेदना उफाळत गेल्या, मनाचा बंधारा फुउ्त गेला आणि काळीज 
कावीत जाणाःया ओळी फटत राहिल्या. श्री. नारायण सुर्वे यांनी म्हटल्याप्रमाणे 
गैदातातील या महान्‌ मागसाने, जगाच्या नवनिमितीसाठी ' जळणाऱ्यर ' चां 
न काव्याचे यथाथ मोल दाखवन दिले आहे, ते कुणाला सास्य होबो वा न 
होवो; बेवटी कॉल त्याबद्दल उचित निर्णय घेणारच ३ ल्यासुळे अडाहासाची 
ग्र्जझहं नाही म्हणून जमरशखाच्या' कवितेविरठू उगाच डरकक्‍्या गक अर्थ 
नाहो. हुंबरडे फोडण्यात स्वारस्स नाहो. हजारो, शेकडो वर्षे अथरंनी दारे 
ठोठावणाऱ्या अवघ्या दलित जनतेला “ विझू नकोस, विझव नकोस. पेटव, बुजव, 
रुजव, रिक्षव, हटव, हट नकोस ” असे सांगणारी अमरशेखांची कळ 


कविता * शिवरात्र 
सराठी मातीच्या ' वेडा ' ने झपाटलेली आहे 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


च 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व ... 
५. 
(चा कर्णिष्पत्> ७ 
ह नवभारत शे शं 
बहन ७५८ . 
*( अमृतमहोत्सवी 
आही: 


> वढ 
भ्‌ 5५% डि 
'स्ाक्>. - 


अ. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


०८-०४ 


: दुदेम्य ' : एक परीक्षण 

अलीकडे मराठी कादंबरी क्षेत्रात चरित्रात्सक कादंबर्‍्यांची संख्या वाढत 
आहे. ही वाढणारी संख्या लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. श्री. ज. जोशींची * आनंदी 
गोपाळ ' गाजली. या कादंबरीने सराठीत चरित्रात्मक कादंबरी क्षेत्रात सानदंड 
मिळाला असे म्हणण्यास हरकत नसावी. * आनंदी गोपाळ ' नंतर ' बॅ. अनिरुद्ध 
धोपेदवर' हीही कादंबरी गाजली, पण आनंदी गोपाळ इतकी नाहो. * आनंदी 
गोपाळ'चे लक्षणीय यश लक्षात घेऊनच को काय गाडगीळांनी ' इु्टम्य ' ही 
कादंबरी लिहिली असली पाहिजे अज्ञो एक शंका माझ्या मनात येऊन जाते. 

तसे पाहिले तर चरित्रात्मक कथावस्तू निर्साण करणे ही काही गाडगोळांची 
प्रकृती ताही. निदान त्यांच्या आतापर्यंतच्या साहित्यात चरित्रात्मक कथावस्तूला 
स्थान नाही. गाडगीळ गाजले ते लघुकथालेखक म्हणून 1! लिलीचे फूल _ हो 
कादंबरी व 'ज्योत्स्ता व ज्योती ' हे नाटक एवढेच फक्त कादंबरी व नाटकाच्या 
लेत्रात त्यांनी प्रयोग केले. त्यापैकी दोन्हीही बाबतीत गाडगीळ अपयशी ठरले 
आहेत. त्या कलाकृती त्यांना खर्‍या अर्थाने साधल्या नाहीत. 

* दुर्दम्य ' ही कादंबरी वाचली अन्‌ गाडगीळाचे कलासामभर्थ्य पुन्हा 
जाणवले. ज्या कलासामर्थ्याची अपेक्षा कथालेखक गाडगीळांकडून करता यण्या- 
सारखी नव्हती ते अचूक- नेमके साम्य गाडगीळांनी दाखवून दिले. म्हणूनच 
* दुर्दम्य ! हो कादंबरी एक चांगल्या दर्जाची चरिजात्मक | करवमेरी आहे असे वाढू 
लागते. या कादंबरीच्या संदर्भात काही आक्षेप ययात आतच लादत काही 
आक्षेप टौकाकारांनी घेतलेले आहेत. ए आक्षेप असा कौ, गाडगोळांनी या 
रीत निवेदनांना जास्त महत्त्व विले. इत्तर! आक्षेप असा को, गाडगीळ 
घ्य करतांना दिसतात. अर्थात है दोन आक्षेप या कादंबरीवर 
कोणताही सामान्य दर्जाचा टीकाकार घेऊ शकतो हाची पेकी की एत्वपृत 
गाडगीळांचे कलासामर्थ्य तेजरेलात काता येत नाही. शि हत 


त्यना वला. लेखक: गं शाडगीळ, सुविचार प्रकाशन 
१ दुर्दम्य खंड पहिला, लेखक : गंगाधर गाडा टा सु 
दहा रुपय. 


कादंब 
बर्‍याच ठिकाणी भा 


नागपुर-पुणे, किमत द 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अक्मणिक | राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
राज्य मराठ स॒ सस्थद्वार 


संगणकीकृत 


८.१7 ह 


तुण्का 
।््ऱ &$9्यव्ळ कव 


च धि ७५ 'खो>** 


च. व्ष 

च वा. 

1 च ् 
ह. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१०४ नवभारत 


नंतर थोडी निवेदने 'व त्या संदर्भात स्वतःची भावलिक प्रतिक्रिया ही अनुषंगाने 
येतेच. 


री; ०. पणय 


वरील दोन [तर्‍हेचे दोष या. कादंवरीत कुणीहो दाखव शकतो; 
परंतु असे असूनही हे दोष एक सजीव कलाळृतीच्या संदर्भात या कारंनरीचे गुण 
ठरतात अले मला वाटते. गुण या संदर्थात की, मूळ वादंबरीनायकाचे “ जीवन- 
नाट्य ' हे एक आव्हान ठरजारे आहे. हे ' जोवननाट्य “ फार-फार मोठे आहे. 
अशा प्रकारच्या * जीवननाट्या ' ला इब्दातून व्यक्त करणे होसुद्धा कठीण गोष्ट 
आहे. तरीही गाडगीळांनी हे संस्ण॑ जीवननाट्य कमालीच्या ताटस्थ्याले व्यव्स 
केलेले आहे. चरित्रनायकाकडे ज्या कलात्मक अलिप्ततेने पहायला हवे ती काला 
त्मक अलिप्तता गाडगीळांना कनालीची साधली आहे. इतकी कलात्नक अलिप्तता 
' स्थृतिचित्रा ' शिवाय सराठीत दिसत नाही. अधुनमधून गाडगीळ टिळकांवर जे 
भाष्य करतात-- जे प्रसंगानुरोधाने निवेदल करतात ते वास्तविक चरित्र- 
नायकाचे ' जीवननाट्य ' चित्रित करण्याच्या दृष्टीने फार सासर्थ्यशील आहे. ते 
भाष्य वास्तविक भाग्यच नाही. ते निवेदन हे निवेदनव नाही. तो ' पाल्हाळिक * 
पणा नाहो हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे. या ठिकाणी चरित्रनायकाचे * जीवननार्य ? 
समजावून घेण्याचा एक फार मोठा प्रयत्न आहे. मला स्वतःला असे वाट्ते को, 
गाडगीळांनी हो कादंबरी फार-फार विचार करून लिहिलेली असावी. त्याशिवाय 
तो इतको सकस होऊ शकत नाही. गाडगीळ यात यशस्वी झाले ब तेहो पुर्णपणे 
असे सी म्हणेन ! 


ही 


टिळकांचे कौटुंबिक जीवन व रिळकांचे 'सामाजिक व राष्ट्रीय जीनन 
दोन बाजू गाडगीळांनी गृहोत धरून टिळकांच्या जीव 
विचार केलेला आहे. टिळकांचे कोटुंबिक जीवन 
जीवन नाही. कोटुंतिक जीवनातील व्यवतीत समर 
देणे, आपल्या कुटुंबाचा विकास करणे हो गोष्ट टिळकांच्या नशिवी नव्हती; आणि 
ती त्यांच्या नद्विबी नाहो म्हणूनच टिळवः हे आव्हान ठरले. त्याच काळातील 
रानडे, मंडलिक, आपटे, आगरकर, चिपळूणकर यांच्याकडे जर पाहिले, तर 
टिळकांचे जीवन किती नाट्यपूर्ण होते याची सहज कल्पना येते. टिळकांनी 
जर प्रतिष्ठा ब पेसाच अफाट प्रमाणात मिळवायचा असे ठरविले असते, तर 
त्यांनी मंडलिक, रानडे यांच्यावर सहज ताण केली असती. पण सुदैवाने 
टिळक या स्वार्थामागे धावले नाहोत. आणि मग कुटुंबाचे जीवन दरिद्रीच राहिले. 
मला वाटते यातच पुष्कळ नाट्य आहे. ' स्मृतिचित्रे ' वाचताना रे. टिळकांच्या 


वन * या 
बेननाट्याचा गाडगीळांनी 
हे एकार्थाने सर्वसामान्यांसारखे 
स होणे, त्यांच्या गरजेकडे लक्ष 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका प्या 
- राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


1१... णा 
| चा 462 ५ कवी र्ट 
१6 नवभारत जर 
व्ह धि ७०५  'ख9*५१ 
न्ट< (अमृतमहोत्सवी (3 >२७ 
“स, वष ४ 9 
/ शर. जू 
.) शे 
68. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


.' 3 


> 


र्र 


युस्तक-परामशे १०५ 
संतप्रवृत्तीमुळे जसे लक्ष्मीबाईना जन्मभर दारिद्रथच पसंत करावे लागले तसेच या 
ठिकाणी टिळकांचे आहे. त्यांची पत्नी सत्यभामा पहिल्यायासूनच अवोल, मनात 
छुरणारी; पण तरीही टिळकांवर जिवायलोकडे प्रेस करणारी ! एवढ्या मोठ्या 
पुरुषाची ( ग्रॅज्वेट ) पत्नी असतानाही दारिद्र्य सात्र कायम होते याची खंत 
[तिला होती. पज त्याचे टिळकांना काहोच लोयरलुतक नव्हते. त्यांचा स्वभावच 
निष्काळजी होता. टिळकांची मुलेही अज्लोच भलात झुरत राहिली आहेत. 
, त्यांचा काहोहो होत करता आलेलो 


त्यांना ससाप्रमागे कपडे मिळाले नाहीत 
नाही. या कुटुंबाची हो फार मोठो व्यथा आहे. सावरकर आपल्या एका कवि- 
तेत म्हणतात “ की घेतले न व्रत हे आम्ही अंधतेने ” मला वाटते टिळकांचे 
जीवन असेच आहे. वैयक्तिक आणि कुटुंबाच्या सुखाची सर्व होळी टिळकांनी 
केली आणि जे भावनिक जीवन टिळकांना * कुटुंब! म्हणून लाभायला पाहिजे ते 
लाभू शकले नाहो. म्हणूनच टिळकांच्या कौटुंबिक जीवनाला त्यांच्या चरित्राच्या 
संदर्भात सहत््वच राहात नाही. माझे हे विधान बरेचसे संदिग्ध वाटण्याचा 
संभव आहे, पण ते तते वाटू नये. एकदा समाज ब देश यांचे नेतृत्व स्वोका- 
रल्यावंतर वैयक्तिक जीवनातील सुखांना व कौटुंबिक सुखाला तिलांजली दिली 
जाते. याचे आदर््ष उदाहरण म्हणजे टिळकांचे जीवन ! हे कोटुंबिक जोवनसुद्धा 
गाडगीळांनी फार समर्पकपणे या कादंबरीत उभे केलेले आहे. अतिशय कमालीची 
अलिप्तता गाडगीळांनी पाळली; म्हणूनच अचूकपणे टिळकांचे कोटुंबिक जीवन व 
त्यातील व्यक्तींचा सोलीव गाभा त्यांना सापडला. टिळकांची पत्नी पड्या- 
आड राहणारी ' सूत्रधार आहे. या सूत्रधाराची व्यथा काय आहे हे वाचकांनी 
समजावून घ्यावे इतकी नाडगीळांनी ती व्यक्तिरेखा स्पज्ट केली. आता टिळकांचे 
सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन. हा तर त्यांच्या जीवनातील प्रमुख बिदूच आहे. 
त्याभळेच कौटुंबिक न वैयक्तिक सुखाला - तिलांजली मिळाली. सावरकर एका 
ठिकाणी आपल्या काव्यात म्हणतात: * बुदयाचि वाण व्य क्रि हे सतीचे, 
तहृतच टिळकांची स्थिती आहे. या दोन जीवनातील ताणातूनच टेळकांच्या व्यवित - 
रेखला महत्त्व प्राप्त होते. आणि या दोन जीवनातील ताणांचे निगा गाडगीळांनी 
फार अवधानाने ( (१011801011311083 ठं केलेले वॉ ्वारिजात्मक या विद्ोषणा- 
विषयी गाडगीळ फारच चौकस था कादंबरोत दिसतात व त्यातच त्यांचे यश आहे. 
या कादंबरीत अनेक व्यक्ति येतात. आगरकर, नामजोशी, आपटे, केळकर, रानड, 
फडके, चाफेकर बंधू , गोपाळ गोखले, दाते, नातू, गोपाळ जोशी, 
गांधीजी, मदनमोहन मालवीय, दादाभाई, दाजिबा, 
१ महत्त्वाच्या व्यक्‍ती येतात. पण त्या अनुषंगिक 


व्द्ी 
>) 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अतकमणिका | राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


र 1 हर्ण्ण्णिळ व 

वि किनवभारत वेल 

ट्र रि ७५ न >१९ 
।& अमृतमहोत्सवी 

नट (अमृतमहोत्सवी& >२७ 
पक्क. वष 8” 

, ष्ट १ 

चो शि 
6 6. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१०६ नवभारत 


आहेत. टिळकांच्या जीवनाशी संबंध जेवढा असेल, तेवढ्या पुरत्याच त्या व्यक्‍ती 
येतात, आणि नंतर लुप्त होतात. टिळकांच्या व्यक्‍्तिरेखेवर प्रकाश पाडण्याच्या 
दृष्टीने या व्यक्‍ती येतात. गाडगीळांनो कोठेहो फापटपसारा न करता मोठ्या 
संथमाने या सर्व व्यक्तींचे स्यात या कादंबरीत निश्‍चित केलेले आहे; आणि 
टिळकांना केंद्रीभूत कल्पून त्यांची व्यक्तिरेखा अंतर्बाह्य सुसंगतपणे चित्रित केलेली 
आहे. खरे म्हणजे ' अंतर्गत ' हा शब्द टिळकांच्या संदर्भात मला लावणे योग्य 
वाटत नाही. कारण टिळकांना वैयवितक आणि कोटुंबिक असे जीवन नव्हतेच 
सुळी. त्यामुळे अंतर्मनात निर्साण होणाऱ्या व्यथा फक्त देश, समाज यांचे कसे 
होईल याच होत्या. त्यातही टिळक निष्काळजी असत. कोणतीही गोष्ट करण्याचे 
नेतिक धेय त्यांच्याजवळ होते. त्यामुळे मनात कुढत ते वसत नव्हते. सदोदित 
बहिगंत प्रवृत्तीचा हा संघर्ष स्वीकारणारा माणूस दिसतो. आगरकर तसे नाहोत. 
ते आतल्याआत कुढणारे आहेत. त्या कुढण्यामुळेच त्यांचे नन व डारीर पोखरले 
गेले. पण टिळकांचे तसे झाळेच नाही. हा खराखुरा ' केशरी ! होता. म्हणनच 
टिळकांच्या अतमनाला येथ महत्त्व नाहो. टिळकांच्या बाह्यकृतीला ( ०्श्भ' 
जौ एट) ) डा यथे महत्त्व आहे. आणि गाडगीळांनी त्यांच्या व्यवितत्नाचा हा 
विशेष सूक्ष्मपणे ओळखून त्यांचे व्यक्तिचित्रण त्याच पद्धतीने केलेले आडे 
को हं हे 
टिळकांची धर्मनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा, इतिहासनिष्ठा या सर्व एका विशिष्ट ध्येयातन 
र्या ण झा लेल जज प गोटी दशवत >. व बक 
त्स 1 ज्ञालेल्या होत्या. जनता हो फार मोठी हवतो आहे व तिच्याशी प्रतारणा 
न करता तिचा उपयोग इंग्रजाविरद्ध चळवळ करण्यासाठी करता येईल ! हेच ते 
त्यांचे श्रेष्ठ ध्येय होते. म्हणूनच टिळक हे धमंवेडे, इतिहासवेडे कधी कधी 
वाटतात. नव्हे, आहेत. सामान्य दर्जाच्या गोष्टींनाही ते धर्माच्या दृष्टीने सान 

देतात. या दृष्टीने नातू व त्यांचा बहिष्कारावशलस वज 

र क हष्काराबहूल्चा जो प्रसंग आहे 

फार महत्त्वाचा ठरतो. न वतच याहू 
टिळकांची बीड तत्कालीन पारतंत्र्यातून लिर्साण झालेली होती. इंग्रजांचे 

पाय चाटणारे व स्वतःला सुधारक म्हणविणारे रानडे, आग ् 

ण "पड ञ र्‌वा प च्या 
न्रिषयी त्याना भयंकर चीड होती. हो चोड त्यांच्या ह १00. गोखले, चान 
र क &) नाड त्याच्या व्यक्तिनत्त्वामधून अपरिहार्य- 
पणे निर्माण झालेली होती. हा त्यांच्या व्यव तमस्वातील र 

त. घण नडत यी र _ क्तमस्वातील एक' दोषही म्हणता 
यईल. पण हा दोष नव्हे : हे एक त्या काळातील कटसत्य होते. सुखात होरपळत 
असलेल्या मंडलिकांना, रानड्यांना राष्ट्रीय चळवळ कधोच निर्माण करता आलो 
गतत, ते ह पुणारकही नव्हते. त्याना स्वत:चे असे व्यक्तिमत्त्वच नव्हते. त्याना 
कळी टिकविता येतील अज्ञा मूल्यकल्पनाही त्याना नव्हत्या. नाहीतर रानड्यांनी 
बहिष्काराच्या दृष्टीने नातूंची क्षमा मागितली नसती. आगरकर व गोखले त्याच 


स्तक 
ता 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | प्या 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामशे 1 


मालिकेतले होते. प्लेगच्या निमित्ताने गोखल्यांनी वर्तमानपत्रात सोलजर रंडच्या 
अत्याचारांचे जे वर्णन गेले होते त्याबद्दल पुराव्याच्या अभावी मी ते लिहिले 
म्हणून इंग्रजांची त्यानी माफी मागितली. अशी भाणसे काय राष्ट्रीय चळवळ 
निर्माण करू हकले असते ! म्हणूनच टिळकांशिवाय कुणी पुढे येऊ शकला 
नसता. टिळकांनी या मार्गातील सर्वे अडचणी “ वुद्धयाचि वाण धरिले करि हे 
सतीचे ” या न्यायाप्रमाणे स्वीकारल्या व त्या दिव्यातून ते पार पडले. टिळकांच्या 
सासाजिक व राष्ट्रोय जीवनातील नाट्य यातच सापडते. व गाडगीळांनी हे नाट्य 
फार दक्षतेने चित्रित केलेले आहे. 

टिळकांचे व्यक्तिमत्त्व तुफान वादळासारखे होते. हे “ तुफान वादळ” 
गाडगीळांनी अगदी विद्यार्थीदशेपासून चित्रित केलेले आहे. त्याना नाटकांचा, 
गायनाचा, संगीताचा नाद नव्हता. त्याना साहित्याचा नाद नव्हता. ते त्यांच्या 
व्यक्तिमत्वात वसत नव्हते. तसला ' नेभळटपणा ' ( अर्थात त्यांच्या दृष्टीने व 
त्यावागळाच्या दृष्टीने ) त्यांना जमतच नव्हता. म्हणूनच हॉस्टेलात असताना साठे 
सारख्या सित्राळा ते खडसावून उपदेश करतात. गाडगीळांनी हा प्रसंग सोठ्या 
समर्पकपणे या कादंबरीत घातला. साठे हे रंगेल साहित्यप्रेमी विद्यार्थी. ' शाकुंतल 1 
वाचताना ते देहभान विसरतात. व रात्री झोपताना अंथरुणावर फुले पसरून त्यावर 
झोपतात. हे सर्व पाहिल्यावर टिळक त्यांना म्हणाले, “हे काय साठे, अहो 
पुर्षासारखे पुरुष असून असे बाईसारखे कांय करता !” अंक्षा शब्दात त्यांची 
खडसावून हजेरी घेतात. टिळक या सर्व * नेभळटपणा ! विरुद्ध होते. एक प्रखर 
एक दणकट, एक वीरवृत्तीचा हा खरा माणूस होता. आज आपण या सवे शब्दांचा 
वापर उगीचच कारण नसताना करतो. पण टिळकांचे जीवन पाहून हो सवे 
विशेषणे सार्थ ठरतात. ते खरे वीर होते. * कमवीर ' होते. एक ' राष्ट्रपुरुष ' 
होते. आणि गाडगीळांनी हे सकल व्यक्तिमत्त्व मूळ नाव्यासह चित्रित केले. 

डुसरी महत्वाची गोष्ट अश्ली को, गाडगीळांनी टिळकांच्या चरित्राचा खूप 
अश्यास केलेला आहे. तो काळ, ती माणसे, त्यांचे विचार, त्यांच्यातील संघर्ष हे स्व 
कलावंत गाडगीळांनी त्या काळाच्या संदर्भात एकरूप होऊन पचविले. म्हणूनच तो 
काळ साक्षात उभा राहतो. त्या काळातील विचारसरणी व तिच्या संदर्भात निर्माण 
होणारे अनेक व्यवतींचे बेचारिक संघर्ष ( विशेषतः टिळक व आगरकर ) व 
वैचारिक ताण गाडगीळ अचूकपणे टिपतात. गाडगीळांनी हे सर्वे पचविले आहे. 
म्हणूनच टिळकांच्या जीवनातील गाळीव नाट्य ते साकार करू शकले. त्या काळातील 
ठी भाषाही त्यांनी आत्मसात करून मोठ्या समर्पकपणे ती अधुनमधून वापरलेली 


सराठी 
दिसते. उदा. ' नेटिव्ह, ' ग्रज्वेट ', ' नावल', ' बुक', ' चाकरी', ' रावसाहेब. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


वि 
५ /ह ी' पर_ 
तुर्फिफत>7 ' 
र. कळ > 


3 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


१०८ नव भारत 


या सर्व शब्दांची पेरणी मोठ्या ओचित्याने ते करतात; आणि हे तर्व वाचताना 
गाडगीळांनी किती परिश्रम घेऊन हो कादंबरी लिहिलो याची जाणीव होते. 


या कादंबरीचा उत्तरार्ध अज्चाच कलात्मक अलिप्ततेने लिहिला गेला तर 
गाडगीळांचे यक्ष चरित्रात्मक कादंबरीत फार मोठे राहील असे भला वाटते. 
उगीचच गाजलेल्या पण चरित्रात्मक दृष्ट्या सामान्य दर्जाची ठरल्या गेलेल्या 
' श्रीमानयोगी ' पेक्षा ही कादंबरी कितीतरी श्रेष्ठ आहे. मी त्याहीपुढे जाऊन 
म्हणेन की, ' आलंदी गोपाळ ' पेक्षाही हो कादंवरी सरस ठरेल. वास्तविक 
कळाळृतीच्या संदर्भात असे विधान करता येत नाही. परंतु तरीही मो या 
काडंबरीच्या सकसपणाच्या संदर्भात करीत आहे. भाचे एक कारण असे कौ 
: आनंदी गोपाळ ' यात भाबजीवनाला महत्व आहे; येथे तसे नाही. येथे 
टिळकांच्या एका घेगळ्या ब चित्तथरारक अन्ना जीवनाला महत्त्व आहे 
हे जीवन भावनिक जीवनाच्या कितीपुढे गेलेले व आव्हान ठरलेले जावन 
गाडगीळांनी ससर्थप्जे उभे केले यात शांका नाहो. ' बिन चेहऱ्याची सायंकाळ? 
लिहियारे गाडगीळ किंवा * तलावातले चांदणे ' लिहिणारे गाडगीळ एक सकस 
चरित्रात्मक कादंबरी ( वेगळ्या टोकाची ) लिहू दहकतात यातख गाडगीळांचा 
“ कलावंत ' म्हणून मोठेपणा आहे. नाहीतर आपल्या काव्यमय भाषेने ही कादंबरी- 
सुद्धा गाडगीळांना सजवता आलो असती. पण येथे तसे नाहो. चरित्रात्मक कादं- 
बरीची प्रकती-तिची नाडी ओळखून गाडगीळ फार संयभशील ब अलिप्त राहिले 
म्हणूनच ते ' दुर्दम्य ' सतकार करू शकले. भ 


ण प्रा, ज. सा, गवळीकर 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


३. क. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह्य धि ७५१ चि 3 
७ अमृतमहोत्सवी, 
न्ट्« (अमृतमहोत्सवी &१ >२७ 
र्ष्* न ककि डि 
व्य्यत 
र *, 


४“ 
् शः १! हरी यी 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत-दिवाळी अंक १९७९ 


ज़ वीट & क नचे ७ डर की व ८ &ीटीर9 & क्क ८ ८ यि 
9 
र्ल्र् 
जु रः 


खापा 5: “' ४७5७(1010181.5?? ९) 


४ ४88006४ & 66, ४ 


2 
टु जगा: 321677 


क 9 
क & एप'पालारझाठा) 8॥'०ठारा8प१'& धर 
डं - 
दर रथ भी 
डं 1. ८. 1. (ताट) एर. ग. डु 
ते १ 
ञं 48 8101170 912९, य 
0 ' (क 
टं « 3 
३ 50)18.%-3 ज्र 
क्ट रज ९) 
ठर प 
। घे *»* 
3“ ि ५] 
कर घट 
द्‌ ति|एळीीशा€ 3.64 श्रती क श्रिकव ळ्‌ है|एनीझा छि ट्री 
र ग. :& 
[टळ्गागाड (८ ठावी (_.095& & 3695 1७९ ट्र 
धे 
डः ॥॥० व 
कर ञुठतगर्ञड र्ण $९.| 1७९, 21565, श्र नि. धर 
हि 9516” 1,७७७, शट 0१ 


ट) ी 
*-०205.. 
२२.०>> 
वि ४ टि 
"२ 
भार. 
> -<->4 
७. (१ 
मि 2 


कि त्स्ळ ्रु-० ट्ट “0 ९६० ऱ्ट्रू *“0(2 > क:०९०८६ ४४८ 0 *“0 722%.-0 
य्यूप्य्यणध्यनच्य यक चळ ल ला ल कय कक 8 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्‌त 


९ ४. ७ 
ल &- 
? > १५९१ ती 
तु 2 च्या 
ग्र टण र्ट 
लि ७७५ ३०१६ 
*्<< (अमृतमहोत्सवी & >२७ 
ष्र च. वर्ष _ ७9 
र 2 उथळ, “क 


अ ४ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत-दिवाळी अंक १९७९ 


वि ३८७ )॥८०७ २८७ ३५९७ २५४०८७ २३८७५२३९0५ ३॥-८७%> 


शि 


२५/1 [एन 
317531 (:(99॥01.1॥॥श"'९ 
र()॥/ 


लि 


[[॥॥ 0] (४ त 


250 *७1॥ए१1.1 


80/18.41” 25 0. ]. 


क 
ग 
त क निळपा ८५८ ५५२५१८७०१ ५0८५८१८४८१ 


डि 


क्या क्ााकााकता 


अनक्रमणिका | | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास र्ट 
र राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा 


नवभारत-दिवाळी अंक १९७१ 


वि | ट्र हर की 
धु प रच क हः शट, 
॥/ स्काग्ताची सडका. ! 
शः ;) क 
शग शी 
७ दीपावली म्हणजे लक्ष्सीच्या स्वागताची तयारी ! .॥१ 
षी ी ी १) 
॥/, या संगल प्रसंगी - 
कीं णः 


॥) महाराष्ट्र राज्य लोटरी सह्षे जाहीर करीत आहे- 


. भव्य सामायिक बक्षीस / 
नी १1 
9१ (र () ()) ()) प्प् 
॥ रु. '५,(0)(0,(09()00) ४५ 
/ खं रुपयांची सहा बक्षिसे ,; 
१ एकू ळाख रुपयांचा सहा बाहल १ 
9११९ तश] 
शी 7 ४9__ "> १) 
शी; इतर २०,४७२ वक्षिसे १). 
१18 1 * यर 


4१. आपला उत्कपे अधिकाधिक तिकिटे घेऊन साधा व बरोबरच री 
7) राज्याच्या बिकासांत सहभागी व्हा! धि 
् सोडतीची तारीख २०-१०-१९७१ 

१ (6 सोडतीचे स्थव्ठ-ा सुंबई 


॥/ झहाराष्ट राज्य लोंटरी 


४ 
1 , हाची ती 
१) संचालक, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, मुंबई 
भु (ि 
बट 
र) च च (>>. “वद ८८>>) 21... न्य» ७ >». 
न ०2 


0: गाण द्‌ *. ७ 
झं ५८ क्य क 
री च्य. 220 हील 
क, नवभारत 


शन धि ७५ चि > ९ 
न्श्« (अमृतमहोत्सवी >२७ 


या ९ दत 
र्ट स्क्ष नच फिर > 
| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास र 2 द झट 
6001 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत-दिवाळी अंक १९७९ 


न््व्स्चच्ल्य्स 
20 ्त्क््ल्त्क््स्ल्स्पस््क्स्स्त्स्त्क्स्च्स्च्स्स्वक््स्त्च्क््त्स््य्क्क््व्क्त्च्क्त्य्स् 


390888 
8076४681९8 


31110॥100118 1126. 09५1205, ॥81]८2- 0७/11615 
& पए्झाड७०"८ €01(1-80(075. 


(3291675 ीा.३॥॥(0० चट०6€58व्चा125 & (21९5815 


365 ॥॥॥"(101' 1२०8 
13९(19)९॥1]53.७ ७” 11 


»>->--*--<>--<&--<<&-->- --$>-<&--4<---& -&-&:- &>>-<&---& पि 


| 


झर :*>-<---&-& ---*--<«&5 -&>-& २.९: >-><&:--2>-. _. >. <8.---&>- -<---&> 


> कवक 
९७"क्स्-्य्त्त्ध 'स््च्-चक््क्स्क्ल्क्क्स््यत्क््क््त्च् 


९ 
-&>-&> -&>-&> <&---&: कडी >> ळे 


गे 


कौ 


५०३१७८7)७०५७%०)५/७%०७"७५७८/०५७-७४०३ . ७"०७७८”२५०७%०८७%4%० 
नर र 


भे. एठ्‌. डी. गांधी 


सर्व प्रकारच्या पुणे, मुंबई माल बहातुकीसाठी एकमेव 2 
विश्वासाहे ठिकाण ब 


२५७ सो. आझाद रोड ( डंकन रोड ) ] 
मुंबई ४ 


5२४८४०७५०७ ०८/०७९७१७८/० ७७५१७८८ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका प्या 
1 राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


६... /ही. 
ह क. १५११ 2 डा क 
ग्र ष्य क 
क्त | ७५ घि” 
न्‌ (अमृतमहोत्सवी & >२७ 
ह: प 


न. वर्ष आले भे 
भरी का 
क रष 
85: 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत-दिवाळी अंक १९७९ 


| 
न 1 ी्‌ 6 
१ सुरमारता १ 


रि ॥ भाषासु मधुरा दिव्या पवित्रा सुरभारती | र 
र पत 
1” 


शः १. 
् "01२ 0110 ॥ 
भा 00५४ए॥110४ न 
॥ १३) 700 गा त ॥ 
शः ७ लाट ठी वठ (ठप खाता 000चटढा'8 भः 
रि ली आडवा, छ० १70 0पते खी 0प ढिला शः 
1 0 शघनिञातऊ] 70७९85 810 [110800 ए. 1 
शीं नः 
शहि की: 


॥ ५५०७०५७९७५ %७०७%७%५५०५%५७५०२*५$५०७७०७५०७९७०३७त 


१९ 1५८ (3०११५ 9पट्टशा' )॥1]]5 11101०१ 4 


सः १ >. 
क 30)/8५%४- ]. ; 
भः &५&५९७१%१%५$९%७%७९७७%७%९%%५&%$०७०)%%७९७%७९%९%७%२९%%५९७%&०७१ ॥ 


री 
क १ 


> 
>, 
फ़ 
(>४- >. > “९३30 2१० » ३१ अः ८ ५. > >> 
टसर ०14 “>> 7४2022 “1... 2) सच्या 2 “य क प आय याळ याळ ५ >> 
-(ढ) पप्या 372 1 5 चना चा -> 4-४ छि 
डे "४८ १ नड डर न्य नड डी ळर तड नट 


ळे 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
- राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


03.४६ 
पळ 

«र 
नवभारत 
भ्ह् ७५ £€ 
न्ट्«< ह अमृतमहोत्सवी 5-७ 


रार म 
अ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


वाई 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वा; 


शश ///////५५ /र 


नवभारत 
संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
'सगण 


४ ॥॥ 1332 
अनुक्रमणिका 


[४० 


कार नाोंदुविळेला आदे. 


[२€९५९, 


एंजिनसाठी किर्लोस्कर ऑईल एंजिन्स्‌ | गं 


